वर्ष वें नोव्हेंबर १९५७ [अंकररा 


राञ्यपुनरेचनेचा प्रश्नवमहाराष्ट्रा  .  . 


श्री. जवाहरलाल नेहरू 
सांख्यददोनाची स्वायत्तता 
स्टीफन स्पेंडर ठी 

* बिदाय अभिशाप ? -- रबीर 
के. रमणलाल देसाई . 
बँक-निबाड्याची कहाणी 


द्रनाथ ठाकुर, 


५ संशोधनमुक्तांत्रळि ) (पुस्तकपरीक्षण ) , 


वार्षिक वर्गणी ९२, ] 


कविता 


अनुक्रमणिका 


» डॉ. य, कृ. सोवनी 
श्री, पु. द, पटवर्धत 

» प्रा. श्रीनिवास दीक्षित 
प्रा, व, म. परांजपे 

अनु. आ. स, ज, भागवत 
प्रा, अमरृतलाळ भ. याशजिक 
« श्री, मधुकर जावडेकर 
श्री, स. का, दीक्षित 


[ किरकोळ अंक १ रु, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामंडळ, वाई 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन व“ 


मराठी भाषा विभाग "जक 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास राज्य मराठी विकास सस्था स्मातन्याचा महत पहोत्तात 
नोंदणी क्र. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


थोबीतलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥(७५://॥॥४५.1]010[111.90४.॥) इ-पत्ता ॥॥४५_॥॥७॥001(89/61100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याला संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आली असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व्‌. | 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा क्कििसेरष्कन्चे दायित्व उपरोक्त 


विभागांवर असणार नाही. ७.८ 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राच विक्र भे 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाठेच्या विश्वस्तमंडळाचें मासिक 


वषे आठवे "6 ]। नोव्हेंबर 
अंक दुसरा र: १९५४ 


ढ क 1 पौ 
संचालक : श्री, शंकरराव देव 
संपादक-मंडळ 
आचार्य शे. द. जावडेकर-आचार्य स. ज. भागवत-श्री. हरि कृष्ण मोहनी-प्रा. गोवर्धन पारीरू 
प्रा. चि. म बेडेकर का. संपादक 


सांख्यदशेनाची स्वायत्तता प्रा, श्रीनिवास दीक्षित १-९ 
राज्यपुनरचनेचा प्रश्न व महाराष्ट्र [. य. कु. सोवनी १०-२७ 
अश्राप ! प्रा. देवदत्त दामोलकर २० 
संध्या आली दारीं -! श्री. गणेश कडे २० 
कर्लनवाड्याची कहाणी श्री. मधुकर जावडकर २१-२६ 
सुरावट जमली खजात -! श्री. मधुकर घालप २६ 
विदाय अभिशाप स्व. रवीन्द्रनाथ ठाकूर अन० आचाय स. ज. भागवत २७-३१ 
तेजस्वी देवयानी ब धीरोदात्त कच श्री. वि. म. बेडेकर ३१-३५ 
मज नको दुजें कांहीं -! श्री. मधु वाचगांवकर ३५ 
स्टीफन स्पेंडर प्रा. ब. म. परांजपे ३६-४४ 
श्री जवाहरलाल नेहरू श्री. पु. ह. पटवर्धन इप-पर 
शुजरातचे ळोकप्रिय 

कादंबरीकार श्री. रमणळाल देसाई प्रा. अ. म. याशिक ५३-पट 
-नारळीच्या माथ्यावरी-__ ! श्री, वि. कृ. महाबळेश्वरकर ष्ट 
पुस्तक-परामशे 
५ संशोधनमक्तावलळि ? श्री. स. का. दीक्षित दा 


श्री, वि, म. बेडकरं 
श्री. वि, म॒ बेडेकर 


“ नागपूरचा सांस्कृतिक इतिहास? 
“अखेर साधली” 


वार्षिक रु. ९ सहामाही रु. ५ अंकास रु. १ 
हें मासिक श्री. म. दा. साठे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, ३१५ गंगापुरी, वाई येथें छापून प्रा, वि. म. वेडेकर 
यांनीं सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाळेच्या विश्वस्तमंडळाकरितां तेथेच प्रसिद्ध केलें. 

पत्रव्यबहाराचा पत्ता : १ संपादकीय : कायेकारी संपादक, 'नबभारत' मासिक, 
९०६ शिवाजी नगर, पुणें ४ 

२ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक, ' नवभारत ! भासिक, 
€/० प्राज्ञ प्रेस बाई ( उ. सातारा ) 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकासः महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


“नवभारत' मासिक, नोव्हेंबर १९५०९ 
-ऱलेखक-परिचय-- 


प्रा. श्रीनिबास दीक्षित - कोल्हापूर येथील * राजाराम कॉलेज'मध्यें तस्वश्ञानाचे प्राध्यापक, 


डॉ. य. कू. सोबनी - वाडयय-आयुर्विद्याविशारद (टि. म. वि) - मुंबई येथील संयुक्तमहाराष्टू-परिषदे'चे 


कार्यवाह, संयुक्तमहाराष्टराची माहिती * या पुस्तकाचे लेखक, 
श्री. गणेश कुडे एम्‌, ए, - अमळनेर येथीळ गं. स. हायस्कूलमध्ये शिक्षक, यांच्या कविता मराठी 
नियतकालिकांतून येत असतात. 


श्री. म. शे. जाबडेकर एम्‌. ए. - शेट तुळशीदास किलाचंद ]॥. 0. यांचे संसदीय चिटणीत. अर्थ 


शास्त्रांचे ब्यासंगी लेखक, 
श्री, मधुकर घोलप ( पुणें ) - ' सुखाच्या शोधांत १ या गद्यकाब्याचे लेखक, 


>. 

आचाय स. ज. भागवत - शिक्षण-ज्ञासरज्र. गारगोटी ( कोल्हापूर ) येथील * मोनी विद्यापीठाःचे कुल- 
सुरु. ' आंतरभारती'चे संचालक, * नवभारता'चे एक संपादक, ' जीवन 
आणि साहित्य १,  जीवनश्िक्षण ? इत्यादि पुस्तकांचे लेखक, 

श्री, मधु बाबगांबकर बी. ए. .- (नागपूर), - यांच्या कविता मराठी नियतकालिकांतून येत असतात. 

प्रा, ब, म. परांजपे - मुंबई येथील * रामनारायण रुडया कोलेज'मध्ये इभजीचे प्रा 

र ह »_ ९ 
श्री. पु ह्‌. ऊफ रावसाहेब पटबधेन - मुंबईहून निघणाऱ्या : साधना ? 
म. अमृतळाळ भगवानजी याज्ञिक - मुंबईच्या 


ध्यापक, 
साप्ताहिकाचे एक संपादक, 


नेकोंडा ( जि, गंटूर ) येथील ५ आरकेऑलें शिर 
री [केऑलॉजिकळ म्यु 
अम'चे कर्टोडिअन, 010001 ७०११९७ ), वह. 


१ ६ ति? 
इत्यादि पुसकांचे लेखक, ५ 'सिंधु-नदीवरील संस्छ 


॥ण7">२&५०. 


अनुक्रमणिका माळेचा तिकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा. श्रीनिवास दीक्षित 


सांख्यदर्शीनाची स्वायत्तता 


“ नवभारता "च्या मार्च १९५४ च्या अंकांत श्री. 
दि. के. बेडेकर यांनीं सांख्यदर्शनांतील प्रकृति-पुरुष 
या द्वैतांत परंपरागत भारतीय समाज-जीवनाचा सांचा 
प्रतिबिंबित झाला आहे, अश्शी एक कल्पना मांडली 
आहे. त्यांचें म्हणणें थोडक्यांत असें : “ समुद्रांत 
कितीहि खळवळ माजली तरी तो ज्याप्रमाणें आपली 
मर्यादा सोडून बाहेर येत नाहीं, त्याप्रमाणें आमच्या 
ग्रामव्यवस्थेंत जीवन कितीहि संकुल झाळें तरी एकंदर 
ग्रामीण जीवनाचा सांचा स्थिर राहिला आहे. स्थिर- 
स्वरूपाच्या ग्रामसंस्थेवर तरंगत राहणारी संकोच- 
विकास-क्षम राजसत्ता हीच आमची समाजरचना. 
. या व्यवस्थेंत उत्पादनाचा सारा भार ग्रामीण जनतेवर 
पडत असे, हेंच तें प्रकृतीचे तथाकथित कर्तृत्व. पण 
या उत्पादनाचा भोग मिळावयाचा तो मात्र राज- 
पुरुषास, हा पुरुष निष्क्रिय व ( प्रजेच्या हितासंबंधीं ) 
उदासीन असून केंवळ उपभोगाचा स्वामी होता. 
सांख्यदर्शनांतीळ उदासीन, अकर्ता व केवळ सुख- 
दुःखांचा भोग घेणारा चेतन पुरुष म्हणजे समाज- 
वृक्षावरील बांडगूळ जो राजपुरुष त्याचें प्रतिबिंब 
होय 0) शर 

बेंडेकरांच्या या कल्पनेंत दोन सिद्धान्त ग्रथित 
आहेत. पैकीं पहिला आहे आमच्या समाजघारणे- 
विष्रयीं, ' राजाने आपल्या प्रजेच्या रक्षण-मरण-पोषणा- 
साठीं झटावे ? हा विचार, त्यांच्या मते, “ भारतीय 
समाजजीवनांत आगंतुक ब॒क्षीण होता, ' * खास 
आमची अशी राज्यशास्रीय कल्पना म्हणजे राजा हा 
एकंदर समाजाच्या शिरोभागी पण कर्तृत्व्ून्य भोग- 
खामी आहे ही होय. 

बेडेकरांच्या या पहिल्या सिद्धान्वाविषयीं मला 
कांहींच म्हणावयाचे नाहीं. कदाचित्‌ त्यांचें म्हणणें 
स्वरेंहि असेल, तो प्रश्न इतिहास-समीक्षेचा आहे. 

पण त्यांचा दुसरा सिद्धांत तात्त्विक स्वरूपाचा 
आहे. तो मात्र मला सर्वस्वी नाकारावयाचा आहे. तो 


न. भा, १ 


नाण 


सिद्धान्त म्हणजे त्यांनीं कल्पिलेल्या ग्रामसंस्था व राज 
सत्ता या दंद्वाचे प्रतिबिंब सांख्यदर्शांनांत प्रकृति-पुरुष 
या द्वैताच्या रूपानें पडळें आहे हा होय. 

मला असें निक्षून म्हणावयाचे आहे कीं सांख्य- 
दर्शॉनांतील साऱ्या सिद्धान्तांची उपपत्ति अगदी निराळी 
आहे. तें एक स्वायत्त व स्वयंपूणे जीवनदर्दन आहे. 
आपल्या उभ्या अनुभवराशीची व्यवस्था लावण्याचा तो 
एक नेटका प्रयत्न आहे. एका विद्रिष्ट वैचारिक वातावर- 
णांत, एका विशिष्ट पातळीवरून, एका विशिष्ट बिंदूपासून, 
एका विशिष्ट दिशेनें मानवी अनुभवाचे ( कुठल्या तरी 
ठराविक स्थलकालांतील अथवा सामाजिक परिस्थितीं- 
तील माणसाच्या अनुभवाचे नव्हें, तर स्थल-काल-निरपेक्ष 
अशा मानवाच्या केवळ अनुभव-व्यवसायाचें) वि-छेषण 
आणि पुनस्संघटन करूं लागलें म्हणजे जे सिद्धान्त 
अनिवार्यपर्णे एकापुढें एक येतात त्यांचेंच ग्रथन 
सांख्यदर्दनांत झालें आहे. बेडेकरांच्या म्हणण्याचा 
परामद घेतांघेतांच सांख्यांचे प्रमुख सिद्धान्त एकमेका- 
पासून, केवळ तार्किक अनिवार्यतेमुळे, कसकसे उपपन्न 
होतात हें दाखविण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. 

बेडेकरांच्या म्हणण्याप्रमाणे, स्थिर स्वरूपाची ग्राम- 
व्यवस्था ब प्रजेविषयीं उदासीन पण स्वतःच्या हिता- 
विषयीं जागरूक असा निष्क्रिय, भोगस्वामी राजपुरुष 
(आणि त्याचा परिवार) या सामाजिक दंदाचें प्रतिबिंब 
सांख्यदरांनांत ( कीं दर्पणांत १ ) प्रकृति-पुरुष या दृंदा- 
च्या रूपानें पडळें आहे. याचा अर्थ इतकाच होईल कीं 
सांख्यदर्शन हें भारतीय समाज-जीवनावरीळ एक रूपक 
होय. पण मला वाटत नाहीं कीं जे लोक सामाजिक परि- 
स्थितींतून तत्त्वज्ञान निर्माण होतें असें मानतात त्यांच्या 
मते तत्त्वज्ञान म्हणजे परिस्थितीचा केवळ आरसा 
होय. ते असे म्हणतात कीं तत्त्वज्ञान हें एक तर प्र. 
चलित समाजव्यवस्थेचे समथन असतें, अथवा प्रचलित 
समाजव्यवस्था मोडून नवी स्चना करण्यास आवाहन 
असतें. उदाहरणाथ, बौद्ध दर्शनासंबंधीं असें म्हणतां 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


येईल कीं यज्ञयागावर आधारलेल्या ब्राह्मणी समाज- 
रचनेवर आघात करून नवीन सांस्कृतिक मूल्यास 
आवाहन करणें हें त्याचें ऐतिहासिक कार्य होते. पण 
केवळ समाजव्यवस्थेवर रूपक रतचण्याकरितां कोणी 
तत्त्वशानाचा खटाटोप करीत नाहींत. तें काम एकाद्या 
लहानशा कवितेंतहि होऊन जाईल, 
-उपमेचा रोख 

श्री. बेडेकरांची कल्पना ही अश्ीच कविकल्पना 
आहे. या कल्पनेस मुख्य आधार म्हणजे 'सांख्यकारि- 
काः्वरील टीकाकार वाचस्पतिमिश्र याने ३६ व्या कारि- 
केवर टीका लिहितांना वापरठेली एक उपमा. ही 
कारिका खुद्द वाचस्पतिमिश्राच्या मते ज्ञानप्रक्रियेत 
इंद्रिये, मन व अहंकार या सवीहून बुद्धीचे श्रेष्ठत्व 
सांगण्याकरतां रचली आहे. व हीच गोष्ट स्पष्ट करण्या- 
करतां, वाचस्पतीने आपल्या उपमेंत त्यांचे परस्परांशी 
संध्रंध अनुक्रमे, गांवपाटील, सरसुमे, कोशाध्यक्ष व 
सुभेदार यांच्याप्रमाणे चढत्या भांजणीचे आहेत अस 
वर्णिळें आहे, बेडेकर लिहितात त्याप्रमाणे ही कारिका 
अथवा तिच्या स्पष्टीकरणाथे वापरलेली उपमा “ प्रकृति 
व पुरुष ''' या दोन तत्त्वांचा संयोग होण्यानेंच एकी- 
कडे विश्वाचा पसारा निर्माण होतो व दुसरीकडे पुरु- 
घाला भोग व मोक्ष साधतां येतो ही गोष्ट स्पष्ट कर- 
ण्याकरतां ” नव्हे. यासंत्रेथींची बाचस्पतीची भाषा 
अगदी निःसंदिग्ध आहे. ३६ व्या कारिकेस सुरवात 
करण्यापूर्वीच तो लिहितो : “ न केवलं बाह्यानीं- 
द्रियाण्यपेक्ष्य प्रधान वुद्धिः, आपि ठु येडप्यहकारमनसी 
द्वारिणी ते5प्यपेक्ष्य बुद्धिः प्रधानमित्याह--, 
योडें बहुत संस्कृत समजते अशा कुटल्याहिं वाचकाने 
वाचस्पतीच्या “ तत्त्वकोमुदी * या ग्रंथांतील ३द्वव्या 
कारिकेच्या वरील ( आतांच उद्गुत केळेळी ) ब खालील 
टीका पाहून यासंबवीं आपली खात्री करून घ्यावी. त्या 
करता कुठल्याहि चर्चेची जरूरी नाहीं अथवा चर्चेस 
अवकाशाहि नाहीं, वाचस्पतीच्या उपमेत राजाचा उले 
आला आहे खरा, पण तो अगदींच आपाततः, 
सांख्यदर्शनांतीळ पुरुष-तत्त्व हें राजपुरूषाप्रमार्णे 
उदासीन व भोगप्रिय आहे हें सांगण्याचा उपमेचा 
रोख मुळीं नाहींच. तरीसुद्धा बेडेकरांना ही उपमा 
“ मोठी सूचक ? वाटते ब या सूचकतेर्ने भारून 
जाऊन ते एक सबंध सिद्धान्त मांडू पाहतात. बेडे- 


1) ज्याला 


अनुक्रमणिका 


करांना वाटतें त्याप्रमाणे या उपमेत साऱ्या सांख्यदर्शनाचें 
बीज असतें तर ही एवढी मोलिक उपमा सांख्य- 
दर्दीनाचें निरूपण करतांना अनेकांनीं वापरली असती. 
एका टीकाकारानें एकदांच उपयोग करून तिच्यांतीळ 
आहय संपून जावा असें झालें नसतें. विशेष अर्थ- 
वाहक उपमा अथवा उदाहरण सातत्याने वापरीत 
जावयाचे हा तर भारतीय दुरीनवाळाय़ाचा शिरस्ता 
आहे. 

पण हा मुद्दा आपण सोडून देऊं. लेखकाच्या 
ध्यानींमनीं नसतांना अगदीं अभावितपणे त्याच्या 
लिखाणांतून एखाद्या वाचकास एक नवीनच अर्थ 
स्फुरला तर त्यांत कांहीं हानि नाहीं. खरा महत्त्वाचा 
प्रश्न हा कीं बेडेकरांनीं विणून काढलेल्या अर्थाचे हे सणंग 
सांख्यदर्शनास ठाकठीक वसतात कीं नाहीं ? ते अग- 
दींच बेडौल दिसतात असें मला म्हणावयाचे आहे, 
वेडेकरांनीं कल्पिळेला उदासीन राजपुरुप्र व सांख्यद्- 
नांतील उदासीन असें पुरुषतत्त्व यांत कांहींच साम्य 
नाहीं, व तीच गोष्ट भारतीय जानपदसमाज व सांख्यां- 
ची प्रकृति यांच्यांतील संबंधाची होय, कते ते पाहूं. 
सांख्यांच्या पुरुषाची वेशिष्टये 

सांख्यांच्या पुरुषाची चार वैशिष्टये आहेत. तीं 
म्हणजे ( १) पुरुष अनेक आहित. (२ ) पुरुष 
चेतन आहे, (३) तो निगुंण आहे. व (४) तो 
निष्क्रिय आहे --हीं होत. हीं क्रमवार घेऊन यांपैकीं 
कुठळेंच बेडेकरांच्या उदासीन राजपुरुषाशीं जुळत 
नाहीं, हे मी आतां दाखविणार आहे. 

पुरुष अनेक आहेत अर्से सांख्यदर्शन जातां जातां 
सांगत नाहीं तर त्यासंबंधी त्याचा पुरेपुर आग्रह आहे. 
पुरुष अनेक कां मानावयाचे याची भरपूर कारण- 
मीमांसा त्या दृदीनांत आहे व या मुद्द्यावर अद्वेत- 
वेदांताशीं सांख्यांचं कडाक्याचे भांडण आहे. आतां, 
सांख्यांचा पुरुष हा जर प्रच्छन्नपणे समाजवृक्षावरील 
बांडगूळ जो राजपुरुषर तो असता, तर पुरुषाच्या 
अनेकत्वावर इतका भर देण्याचे सांख्यदर्शनास कांहींच 
प्रयोजन नव्हतें. उलट, अद्वेत-वेदांताप्रमाणे, सर्वान्तर्यामी 
एकच पुरुष आहे असें मानून सामन्तचक्राने वेष्टित 
असा राजपुरुष हे त्या परमपुरुपाचें प्रकट व प्रक 
स्वरूप आहे असें सुचविणे अधिक साहजिक झले 
असतें. सांख्यदर्शीन चुकूनहि या विचाराकडे बुकळे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


सांख्यद्शेनाची स्वायत्तता 


नाहीं. सांख्यदर्शनाने प्रत्येक व्यक्ति, मग ती राज- 
पुरुष असो वा गांवगाड्यांतील बलुतेदार असो, एक 
स्वयंभू व स्वतःकरताच अस्तित्वांत असणारा * पुरुष ? 
मानली आहे. प्रत्येक व्यक्तीला स्वतंत्र अस्तित्व 
आहे. थोडक्यांत म्हणजे, एक व्यक्ति दुसऱ्या व्यक्तीचे 
साधन नव्हें. पुरुषबहुत्वाच्या सिद्धांतांतून कांहीं सामा- 
जिक आडाय काढूं म्हटल्यास तो हाच निघेल. व हा 
तर वेडेकरांच्या कल्पनेशी सर्वस्वीं विरोधी आहे. 
सांख्यांचें चेतन ब अचेतन 

दुसरी गोष्ट पुरुषाच्या चेतनत्वासंबंधीं, सांख्यांचा 
पुरुष हा चेतन आहे. व त्याउलट, प्रकृति ही 
अचेतन आहे. ज्याला आपण आज बोद्धिक अथवा 
मानसिक व्यापार म्हणूं त्यांनाहि सांख्यांनीं अचेतन 
प्रकृतीचेच विकार मानलें आहे. व याचें बेडेकरांना 
मोठें कोडें पडलें आहे. प्रकृति अचेतन असतांहि 
ज्या अर्थी स्व मनोव्यापारांना प्राकृतिक मानलें आहे 
त्याअथी * अचेतन? ( व अर्थात्‌ ' चेतन ? ) यांचे 
सांख्यांच्या परिभाणेंतीळ अर्थ रुढार्थाहून मिन्न 
असले पाहिजेत असा बेडेकरांनीं निष्कषे काढला. 
म्हणून थोडें विषयांतर करून ते सांगतात कीं आजच्या 
विज्ञानांत ज्यास जडपदार्थ अथवा ' मेंटर ! म्हणतात, 
त्यांत आणि सांख्यांच्या प्रकृतींत कांहींच साम्य नाहीं. 

मग चेतन व अचेतन यांचे सांख्यद्रांनांतील 
खरे अर्थ तरी कोणते बरेडेकरांनीं शोधून काढले 
आहेत ? प्रकृतीपासून नानाविध सृष्टि उत्पन्न होण्यास 
आव्यक असणारा प्रकृति व पुरुष यांचा संयोग 
वर्णन करण्याकरतां सांख्यांनीं त्यास आंधळा व लंगडा 
यांच्या सहकाराची उपमा दिली आहे. प्रकृति आंधळी 
आहे. पण ती वाट चालूं शकते. पुरुष डोळस आहे, 
पण तो आयतोत्रा, प्रकृतीच्या पाठीवर बसून आपणास 
इष्ट त्या ठिकाणीं नेण्यास तो प्रकृतीला राबवीत असतो, 
झालें | वेडेकरांना अर्थ मिळाले. आंधळी प्रकृति म्हणजे 
: मुकी बिचारी कुणी हांका ? अशी ग्रामीण जनता 
व डोळत पुरुष म्हणजे स्वतःच्या स्वार्थाकरतां या 
जनतेस रावविणारा राजपुरुष. 

हा त्यांचा अर्थ हढ करण्यास क्रमांक दोनचा 
सुद्दा म्हणून बेडेकर आपल्या असें लक्षांत आणून 
देतात कीं सांख्यांच्या मते प्रकृति आपला सारा 
पसारा पुरुषाच्यासाठीं मांडीत असते, स्वतःसाठी नाहीं, 


अनुक्रमणिका 


तेव्हां अचेतन जड प्रकृति म्हणजे ग्रामव्यवस्थेच्या 
स्थिर चाकटींत राहून सदोदित दुसर्‍्याकरतां ( राज- 
पुरुषास करभार देण्याकरतां ) श्रमणारी जनता. व 
याच्या. उलट, चेतन पुरुष म्हणजे स्वतः श्रम न 
करतां केवळ भोग घेणारा राजपुरुष, 

पुरुषाच्या चेतनत्वाच्या या अर्थाच्या पुष्टयथ ' 
तिसराहि एक आधार बेडेकरांनीं दिला आहे. “ पर- 
चक्राची व अंतःस्थ कारस्थानाची भीति राजाला एक- 
सारखी भेडसावीत असे, ( म्हणून ) राजमंडळाचें 
राजधानींतील जीवन हें एका अर्थानें * चेतन ' म्हणजे 
अखंड जागरूकतेचें असणें प्राप्त आहे, ? 

< चेतन ' व “ अचेतन ? यांच्या अर्थाची बेडेकरांनीं 
उभी केलेली ही तीनमजली इमारत अगदींच ठिसूळ 
पायावर आधारलेली आहे. तसेंच प्रत्येक मजलाहि 
कच्या बांधणीचा आहे. 

आपण तिच्या पायापासूनच सुरवात करूं. 

आपले सारे मानसिक व्यापार जर प्रकृतीचे विकार 
तर प्रकृति अचेतन कशी ही दांका बेडेकरांच्या एकंदर 
विचारसरणीस पायाभूत आहे. तेव्हां त्या शंकेस 
प्रथम उत्तर देतों. 

इतर कुठल्याहि तत्त्वचिंतकाप्रमाणें सांख्यांनीं श्ञान- 
प्रक्रियेचे विळछेषणात्मक परीक्षण सुरूं केळें व त्याचें 
फलित म्हणून त्यांना असं आढळून आलें कीं श्ञान- 
प्रक्रियेत एका बाजूस, चळ असा अंतःकरणाचा व्यापार 
व दुसऱ्या बाजूस दीपग्रहाप्रमाणे अलंड निश्वळ असे 
एक चेतन तत्त्व, अशा दोन भिन्न गोष्टी अंतभूत 
आहेत. सांख्यांच्याच प्रद्धतीप्रमाणें हें विछेषण येथे 
देतों. 

समजा, समोरील घट रक्त आहे असें ज्ञान मला 
झालें, हें ज्ञान सिद्ध होण्यासाठीं काय काय गोष्टी 
न्यायतः प्राप्त होतात तें आपण सांख्यांच्या रीतीनें 
पाहूं. 

प्रथम समोर घट असला पाहिजे ब त्याच्या- 
ठिकाणीं रक्त हा गुण असला पाहिजे. हे अर्थात्‌, 
विषय म्हणजे जाणले जाणारे होत, हे चेतन आहेत 
असें म्हणण्यास आधार नाहीं. कारण, चेतनाचें अस्तित्व 
स्वयंसिद्ध असते. पण घट व त्याचा रक्त हा गुण 
यांच्या अस्तित्वाची सिद्धि त्यांच्या ज्ानामुळेंच होते, 

पण केवळ समोर घट ब घटाच्या ठिकाणीं त्याचा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


रक्त हा गुण एवढ्याने काम भागणार नाहीं. ' रक्त 
घट या आकाराचं शान घडण्यास माझ्या इंद्रियांच्या- 
द्वारा रक्तगुणविशिष्ट घटाचें निर्विकल्प रीतीर्ने ( म्हणजे 
नामजातिविरहित असं ) ग्रहण झालें पाहिजे, नतर 
मनाने हे निर्विकल्प ज्ञान निरनिराळ्या विकल्पांच्या 
रूपाने सजावट करून मांडळें पाहिजे. पण कुठलेंहि 
ज्ञान व्यक्तिनिरपेक्ष नसतें. तें कुणाचे तरी असतें. 
€ अहंता? हा शञानाचा अविभाज्य भाग असतो. 
म्हणून मनानें तयार केलेला संकल्पविकल्पात्मक 
ज्ञानाचा लगदा अहंकारापुढें येतो व त्यावर त्याचा 
शिक्का बसतो, पण अद्याप ज्ञानाचा आकार ( म्हणजे 
ही समोरीळ घट वस्तु रक्त आहे हें ज्ञान ऱ 
निश्चित झालेला नसतो. अहंकाराने स्वीकृत 
केलेल्या अनेक विकल्पांतून शञानाचा अमुकच एक 
आकार निश्चित करण्याचें काम बुद्धि करते. बुद्धि, 
अहंकार व मन या तिहींना मिळून सांख्यदर्शनांत 
अंतःकरण म्हणतात. हें लक्षांत घेऊन, आतांपर्यंत 
केलेल्या वि-छेषणांतून निघालेले घटक थोडक्यांत अते 
सांगतां येतील: ( क) समोर खरोखर घट असून 
त्याच्या ठिकाणीं रक्त हा गुण असणे. (ख ) इंद्रिय- 
द्वारा त्यांचें ग्रहण होऊन त्यांवर अंतःकरणाची कांहीं 
एक विरोष क्रिया घडणे, पण एवढें झाळें म्हणजे 
ज्ञान झालें असे होत नाहीं. वर वर्णन केलेली 
अंतःकरणाची क्रिया एक यांत्रिक घटना आहे, 
ज्याप्रमाणे ( आजच्या परिभाषेत ) रंगसंवेदनेच्या वेळीं 
मेंदूत व मज्ञातंवूंत नियमाने होणाऱ्या हालचाली म्हणजे 
रंगसंवेदना नव्हे-- त्या दोहोंत अनुलुंधनीय दरी 
राहणारच-- त्याप्रमाणें अंतःकरणाचें कार्य व निष्पन्न 
होणारें शान यांतील अंतर अनुछुंघनीय आहे, हा फरक 
आपण जाणू शकतों. ज्यांची सिद्धि ज्ञानावर अवलंबून 
आहे अशी वस्तु ब तिचे व्यापार आणि ज्यांचे 
अस्तित्व स्वयंसिद्ध आहे असे त्या वस्तूचें ज्ञान 
यांतील मूलभूत फरक सांगण्यासाठी आपण म्हर्णता कीं 
वस्तु व तिचे व्यापार हे जड आहेत, प्राकृतिक आहेत, 
पण शान हें चतन्ययुक्त आहे, ज्ञानात हा जो चैतन्या- 
चा अंश आहे तो घर, रक्त, अंतःकरणाचे व्यापार 
इत्यादि ज्ञानघटकांपासून अगदींच विलक्षण असल्याने 
सांख्यांनी, त्याचा आश्रय म्हणून, जड ( म्हणजे 
विषयीभूत ) प्रकृतीपासून अत्यंत विलक्षण अर्से 


]. 


[अनुक्रमणिका 


* पुरुष “तत्त्व कल्पिळें आहे. पुरुषाचा स्थिर प्रकाश 
( आलंकारिक अर्थाने) अंतःकरणरूपी गतिमान 
उपकरणावर परावर्तित झाला म्हणजे ज्ञानाची किमया 
घडून येते. एखादी रूपवती स्री अंधारांत कितीहि 
नद्टून सजून बसली तरी जोपर्यंत प्रकाशाचा झोत 
तिच्या अंगावर पडत नाहीं तोंपर्यंत तिचें सौंदर्य 
ज्याप्रमाणें एका अर्थानें सोंदर्यच नव्हे, त्याप्रमार्णे 
ज्यावर पुरुषाचा प्रकाशा परावर्तित झाला नाहीं. अशा 
केवळ अंतःकरणाच्या क्रिया ( < मनोव्यापार ) शान 
या पदवीस पात्र नाहींत. या नुसत्या अंतःकरणाच्या 
यांत्रिक क्रिया म्हणजेच ज्यांना जड म्हटळें आहे असे 
मनोव्यापार होत. वर दिलेला हा से विचार आचार्य 
विनोबा भावे यांनीं आपल्या विचारपोथी? या 
पुस्तकांत एकाच वाक्यांत सांगून टाकढा आहे. तें 
वाक्‍य असें : “ जगामुळें * जगाच्या , डोळ्यांमुळें 
“ ख्पाचें , घुद्धीमुळें * ज्ञान २, आम्म्यामुळें * होते २, ? 
९ विचार, क्रमांक १७८ ), 

असो. हें एवढे सांगितळे ते अश्याकरतां कीं 
आपल्या मानसिक व्यापारांना सांख्यदर्शनांत अचेतन 
( जड ) म्हटल्यामुळे बेडेकरांना मोठें कोडे पडळ 
आहे व त्यांतून मार्ग काढण्यासाठी ते चेतन व 
अचेतन यांचे निराळेच कांहीं अर्थ काढण्यासाठी 
युक्तिवादाचे जिन्यावर जिने चढवीत आहेत, तें त्यांनीं 
करूं नये म्हणून, बेडेकरांना अथाचा असा निराळा 
इमला रचण्याचे कारण नाहीं. सांख्यांनीं मनोब्यापारास 
अचेतन मानलें तें युक्तिवादाचे फलित म्हणून; भलत्या 
नांवाखाढीं भलताच अर्थ. चोरून तत्वज्ञानाच्या 
सरहद्दींत घुसडावा म्हणून नव्हे. 

चेतन व अचेतन यांचे अनुक्रमे भोगस्वामी राज- 
पुरुष व राबणारी जनता असे भिन्न अर्थ घेण्याकरता 
बेडेकरांनीं स्चळेल्या तीनमजली इमारतीस पायाच 
नाहीं - म्हणजे तसे अर्थ काढण्यास कांहीं प्रयोजन 
नाहीं अर्से आपण पाहिलें. आतां त्यांनीं काढलेले अर्थ 
कितपत लागूं पडतात व त्याकरतां मांडलेले युक्तिवाद 
कितपत निदीष आहेत हें पहावयाचें. 
अंध-पंगु-सहकाराच्या उपमेचा आशय 

आपल्या विशिष्ट अर्थाचा पाठपुरावा करण्यासाठीं 
त्यांनीं पहिला आधार घेतला त्यांच्या इमारतीचा 
१ ला मजला- तो म्हणजे प्रकृतींतून क्रमाने सृष्टि उत्पन्न 


मराठीचा विकास महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


सांख्यद्शेनाची स्वायत्तता 


होण्यास अवड्यंभावी अश्या प्रकृति व पुरुष यांच्या 
संयोगास सांख्यांनीं दिलेली आंधळा व पांगळा यांच्या 
सहकाराची उपमा, बेडेकर म्हणतात कीं आंधळी 
प्रकृति म्हणजे राजपुरुषाकरतां सदोदित श्रमणारी 
जनता, व हिच्या पाठीवर खार होऊन आपल्या 
मसर्जींनुरूप तिळा इकडेतिकडे खेंचणारा लंगडा पुरुष 
म्हणजे उत्पादक श्रम न करतां भोगविलळास करणारा 
राजपुरुष, 

यावर पहिला आक्षेप असा कीं प्रकृतिपुरुषसंयोगा- 
करतां सांख्यांनीं योजिलेल्या दृष्टान्वाचा गर्भित अर्थ 
नर अशा प्रकारचा असेल तर कुठल्याहि टीकाकारानें 
अथवा भाष्यकारानें ' तसें चुकूनहि कां सुचविले 
नाहीं ? कुठल्याहि उपमा - दृष्टान्ताचा निधेळ तितका 
कीस काढावयाचा अशी भाष्यकारांची पद्धत होती. 
यावर शाक्कळ काढली जाईल कीं ळेखकाळा ज्याची 
जाणीव नसते असा सामाजिक आडाय त्याच्या लिष्लाणां- 
त दडून राहिलेला असतो व माक्‍संवादी पद्धतीने 
९ माक्‍संवाद म्हणे तत्त्वश्ञान किंवा पंथ नसून केवळ 
अभ्यासाची एक रीत आहे ! ) त्या लिखाणाचा 
अभ्यास केल्यास तो सुप्त आशय खडबडून जागा 
होऊन स्वतःच त्रोळूं लागतो, हें मत जरी मान्य केलें 
तरी त्यामुळें बेडेकरांनीं काढलेल्या अर्थास पुष्टि मिळत 
नाहीं, कारण खुद्द मार्क्सवाद्यांच्याच मते अकाद्या 
लिखाणाचा सामाजिक आहय अर्थवादात्मक असतो- 
म्हणजे एक तर ते लिखाण गर्भित प्रश्ंसेच्या दोरे 
प्रचलित समाजपद्धति उचळून धरील अथवा प्रचलित 
समाजपद्धतीच्या गर्भित निन्देच्या द्वारे नवीन सामाजिक 
मूल्यांस आवाहन करील; निन्दाप्रशास्तिविरहित समाज- 
परिस्थितीचे केवळ रूपकात्मक वर्णन करणार नाहीं. 
कट्टर मीमांसकार्ने एकाद्या बेदवाक्याचा अर्थ विधि- 
निपेधपर नसून केवळ वर्णनात्मक आहे असे म्हणण्यांत 
जितका धर्मलंडपणा आहे, तितकाच माक्‍सैविरोध 
एकाद्या लिखाणाचा गर्भित सामाजिक आराय, समाज- 
परिस्थितीचें वस्तुनिष्ठ वर्णन करण्यांत आहे. 

पण हाहि मुद्दा आपण सोडून देऊं. आपण इतकाच 
विचार कलं कीं प्रक्ृतिपुरुषसंयोगास जी अंधपंगु- 
सहकार्याची उपमा दिली ग्रेली त्यांत कांहीं विदेष 
भयोजकता आहे, कीं बेडेकर म्हणतात त्याप्रमाणें श्रमिक 
जनता ब भोगस्वामी राजपुरुष या सामाजिक विरोधा- 


अनुक्रमणिका 


चा केवळ नदश करणे हें तिचे काम होय ! बेडकरांच्या 
मताचा कितीहि सहानुभूतीर्ने विचार केला तरी 
दूरान्वयानं अथवा अल्पांशानेहि मला ते ग्राह्य वाटत 
नाहीं. कारण त्या उपमेचें सार्थक्य सरवेस्वीं भिन्न 
गोष्टींत आहे हें अगदी उघडउघड दिसते. सांख्य- 
दरशनांतीळ कांहीं मूळभूत सिद्धान्त वा ग्रहीतकृत्ये व 
त्यांची विशिष्ट मांडणी यामुळें कांहीं अडचणी निर्माण 
होतात. त्या अडचणींचा परिहार करण्यास प्रकृति व 
पुरुष यांचा कांहीं विशेष संत्रंध ते सांगूं पहातात व 
त्या विशेष संबंधाची कल्पना देण्यास त्यांनीं अंध-पगु- 
सहकार्यांची उपमा वापरली आहे. या उपमेने त्यांना 
आलेल्या अडचणीचे निवारण होते, असें मला म्हणा- 
वयाचे नाहीं, ( त्या अडचणीचा परिहार होत नाहीं 
ह्या तर सांख्यदर्शनावर अनेकांनीं घेतळेला सवत मोठा 
आक्षेप आहे, ) मला म्हणावयाचे इतकेंच कीं त्यांच्या 
अडचणींतून मार्ग काढण्यास त्यांनीं शोधून काढलेला 
हा दृष्टान्त जास्तींत जास्त उपयोगी आहे. या मुदू्या- 
चाच बिचार आतां करुं, 
विश्वाची दोन भागांत विभागणी 

वर सांगितलेल्या ज्ञानप्रक्रियेच्या विःछेष्रणाच्या 
आधारावर सांख्यांनीं एकंदर विश्वाची विभागणी दोन 
भागांत केली, एक भाग म्हणजे जो शानाचा कधींच 
विषय होत नाहीं, पण ज्याच्याविना शान संभवत नाहीं 
असें पुरुषतत्त्व, पुरुष अनेक आहेत असें त्यांनीं मानळे. 
(त्यासंबंधीची कारणमीमांसा आपणास प्रस्तुत नाहीं. ) 
हे पुरुष अर्थात्‌ चेतन होत. दुसऱया भागांत ज जं 
ज्ञानाचा केवळ विषय होऊं दाकतें ते सर्व घातळें ब त्यास 
प्रकृति असें नांव दिलें, प्रकृतीस ज्ञान होत नसल्यानें 
ती अचेतन होय, अशा रीतीनें एकंदर विश्वाचा पुरुष 
व प्रकृति अ्या दोन तत्त्वांत विभाग झाला, 

पुरुष व प्रकृति या विभागणीमध्यें आणखी एक 
उद्देश दडून बसला आहे. “ दडून ? असें म्हणण्याचे 
कारण हें कीं सांख्यांनीं प्रकटपणे तो कधींच पुढे 
मांडला नाहीं. पण “ बसला आहे ? असें म्हणण्यास 
आधार हा कीं तो गृहीत धरून सांख्यदशनाचा अन्वय 
अधिक चांगला लागतो व वैदिक परंपरेशी त्याची 
नीट सांगड घालतां येते. तो उद्देश असाः अखिल 
विश्वासंबंधीं जेव्हां तात्विक विचार सुरूं होतो, तेव्हां 
प्रथमच टक्षांत येणारी गोष्ट ही कीं आपल्यापुढे दिस- 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास सेस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


र्र 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, 


4 
ठू 
क 

ठ्श 


डळ, वाई 


नवभारत 


णारें सारं जग एकसारखे बदलत आहे. पदार्थांची रंग- 
स्पें क्षणोक्षणीं पालटत आहेत. किंबहुना वस्तूंच्या दृष्ट- 
नष्ट' स्वरूपामुळेंच तात्त्विक विचाराचा उगम होतो. 
ज्या आश्चयांतून तत्त्वज्ञानाचा जन्म होतो असें प्लेटोने 
म्हटलें आहे तं आश्चर्य हेंच होय. अमुक एक पदार्थ 
आपण “ आहे ? असें म्हणतो पण जरा पाहूं जातां 
त्याच्या सतत बदलत्या नामरूपादिवाय हातीं कांहींच 
लागत नाहीं. हेंच आश्चर्यातील आश्चर्य साऱ्या तात्त्विक 
विचाराची गंगोत्री होय, उपनिषत्कालीं झालेल्या तात्त्विक 
विचारमंथनांतून, या क्षणोक्षणी बदलणाऱ्या नाम- 
रूपास आधार म्हणून एक नित्य तत्त्व आहे असा 
सिद्धान्त निघाला. या नित्य तत्त्वास वेदिक क्र्पींनीं 
आत्मा अथवा पुरुष असें नांव दिलें. यांतून निघणारा 
पुढचा तात्त्विक प्रश्न असा कीं नित्य असें वस्तुतत्त्व 
जो आत्मा व आपणास दिसणारीं बदलतीं नामख्पे 
यांचा परस्पर संबंध काय ! हा संत्रंध उपनिषदांत भिन्न 
भिन्न रीतींनीं ( इतकेंच नव्हे तर एकमेकास विरोधी 
रीतींनीं) सांगण्यांत आला. त्यांतील एका रीतीची परि- 
णति म्हणजे अद्वेतवेदान्त, अद्वेत-बेदांताने सांगून टाकलें 
कीं नामरूप मुळीं मिथ्याच; त्यामागील नित्य आत्म- 
तत्त्व तेवढेंच खरें; हाच त्या दोहोंचा संबंध. प्रश्न सोड- 
बैण्याची ही तऱ्हा सांख्यांना अधोरी वाटली ( असें 
आपण उहणूं ). म्हणून त्यांनीं दुसऱ्या एका रीतीचा 
अवलेब केला, त्यांनीं एक 'ऑपरेडान' केलें, नामख्पें 
मिथ्या म्हणून हात झटकण्याऐव्जीं त्यांनी तीं कापून 
एका बाजूस काढलीं व त्यांचा एक गठ्ठा केला. तीच 
सांख्यांची प्रकृति, ही बाजूस काढल्यावर जे अचल 
तत्त्व राहिळें तो पुष होय. या उद्देशाने प्रकृति- 
पुरुष-विभाग सिद्ध झाल्यावर, नामरूपात्मक जी 
प्रकृति ती मिथ्या न मानल्याने तिची नीट व्यवस्था 
लावणें प्राप्त आलें. ही व्यवस्था लावावयाची म्हणजे 
तिच्या निरनिराळ्या अवस्थांचा कांहीं क्रम दाखवा- 
बयाचा, त्यांची कांहीं संगति लावायची. ही संगति 
लावतांना त्या वेळच्या विचारपद्धती-अनुसार 
सृष्टीच्या नाना व्यवहारांत कांहीं योजना आहे, हेतु- 
पूवकता आहे असें ते मानून बसले, यांतून एक मोठी 
अडचण निर्माण झाली, हेतु, योजना, उद्देश, इच्छा 
हौं केवळ चेतनालाच म्हणजे, या ठिकाणीं, पुरुषा- 
"छाच संभवतात, पण हे उद्देश सिद्धीस जाण्यास या 


अनुक्रमणिका 


योजना मार्गी लागण्यास जी हालचाल, जै कवृंत्व, जी 
क्रियाशीलता लागते ती पुरुषाच्या ठिकाणीं संभवत 
नाहीं. कारण पुरुष जर क्रियाशील राहील तर तो 
सतत बदलणारा अतएव अनित्य होईल, या अनि- 
त्यता-दोषापासून वांचविण्यासाठीं तर पुरुषाची प्रकृती- 
पासून फारकत केली. तेव्हां क्रियाशीलता राहिली 
केवळ प्रकृतीच्या ठिकाणीं आणि योजना अथवा 
प्रशवृत्ति राहिली पुरुषापा्ीं, पण प्रवृत्ति आणि कतृंत्व, 
हेतु आणि हालचाल हीं एकत्र असल्याविना योजना- 
पूर्वक व्यवहार अरक्य होत. मग प्रकृति व पुरुष 
वेगवेगळे ठेवून विश्वाची योजनावद्ध उभारणी व 
संहारणी यांचा अन्वय कसा लावायचा ? 

सांख्यद्शनातील सर्वांत मोठी अडचण म्हणून 
म्हटली ती हीच. पुरुष व प्रकृति यांचा विभक्तपणा 
कायम ठेवून पुरुषाच्या अचलत्वाला व प्रकृतीच्या अ- 
चेतनत्वाळा बाध न येईल अश्या रीतीने सृष्टिऔयवहाराची 
उपपत्ति सांख्यांना लावावयाची होती व ती लावण्या- 
करता त्यांना दृष्टांत पाहिजे होता. दृष्णंताने त्यांना 
असें दाखवावयाचे होतें बीं जी वस्तु स्वतः चेतन 
नाहीं म्हणजे जिचें स्वतःचे असते कांहीं उद्दिष्ट नाहीं; 
अशा वस्तूच्या ठिकाणीं दुसऱ्या कुठल्यातरी (अचल) 
वस्तूच्या उद्दिष्टासाठी हालचाल, क्रियाशीलता संभवते. 
हे. दाखविण्याकरतां “ सांख्य-कारिके'त एकंदर तीन 
दृष्टांत दिठे आहेत. अंधपंगु-सहकार हा या तिहींपैकीं 
एक होय. आंधळ्याच्या पाठीवर स्वार झालेला 
लगडा माणूस स्वतः चालू शकत नाहीं, पण 
त्यास अमुक एका स्थळीं पोचावे असें उद्दिष्ट 
अह शकते. त्याचें हें उद्दि् त्याहून भिन्न जो 
आधळा माणूस त्याच्या ठिकाणीं विवक्षित दिगन 
चालण्याची क्रिया घडवून आणे दाकते. याच न्यायाने 
सांख्य म्हणतात, प्रकृतीहून भिन्न जो पुरुष त्याच्या 
प्रयोजनार्थ प्रकृतीमध्ये हाळ्चाल संमवेल, 

सांख्यांचा हा युक्तिवाद चुकीचा आहे. कारण 
आंधळ्यास स्वतःचे कांहीं प्रयोजन असतें म्हणूनच 
तो लंगड्यासह वाटचाल करतो. पण प्रकृतीस कांहीं 
प्रयोजन असूंच शकत नाहीं. तेव्हां प्रस्तुत उदाहरणां- 
तीळ आंधळेपणा हें प्रकृतीच्या अचेतनत्वाचें म्हणजे 
हेवुद्यून्यतेचें प्रतीक होऊं शकत नाहीं. म्हणून दृशन्त 
समर्पक नाहीं. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सांख्यद्शनाची स्वायत्तता 


पण हा मुद्दा वेगळा. सांख्यांनीं आपलें म्हणणें 
'कितपत सिद्ध केलें याशीं आपणांस कांहीं कर्तव्य नाहीं. 
आपणास इतकेंच पहावयाचे आहे कीं हा अंध-पंगु- 
सहकाराचा दृष्टान्त कांहीं तार्किक उपपत्ति बसवण्यासाठी 
आहे कीं बेडेकर म्हणतात त्याप्रमार्णे निष्क्रिय राज- 
'पुरुष्र व रावणारी जनता यांचे दवंद्द सूचित करण्याकरतां 
आहे, केवळ तार्किक आणि तात्विक कारणासाठींच हा 
दृष्टान्त आला आहे असें दाखविण्याचा प्रयत्न मी केला 
आहे. प्रकृति आंधळी आहे याचा अर्थ अमुक एक 
आपलें उद्दिष्ट असें ती पाहूं शकत नाहीं. ती जड 
अथवा मॅटर आहे. पुरुष डोळस आहे म्हणजे त्यास 
उद्दिष्शाची जाणीव आहे, म्हणजेच तो चेतन आहे. 
प्रकृतीचा आंधळेपणा व पुरुषाचा डोळसपणा यांचे हे 
अर्थ अगदी उघड आहित, सरळ आहित, बोलके 
आहेत, ते सोडून त्यांतून सामाजिक आहय काढूं 
पाहणें हें मा्कसेंबादास धरून असेल , पण युक्तिवादास 
धरून नाहीं. 

हा अंध-पंगु-सहकाराचा दृष्टान्त ज्या ठिकाणीं आला 
आहे त्याच ठिकाणीं गाईंच्या स्तनांतील अचेतन दूध 
चेतन असें अ वासरूं त्याच्या हिताथ खवतें व अचेतन 
लोहकण अचल अशा चुंबकाच्या शाक्तीमुळें गति- 
मान्‌ होतात असे आणखी दोन दृष्टान्त ( पहिल्या 
इतकेच निरुपयोगी ) आले आहेत. प्रकृति-पुरुषाची 
कल्पना जर कांहीं सामाजिक दृंद्रावर उभारली असेल 
तर या दोन दृष्टांतांतूनहि ती कां निघू नये 

अचेतन प्रकृति म्हणजे दुसऱ्याकरतां राबणारी 
ग्रामीण जनता व चेतन पुरुष म्हणजे भोगपरायण 
राजपुरुष हे अर्थ बसविण्यासाठी बेडेकरांचा क्रमांक 
दोनचा आधार म्हणजे प्रकृतीचे सारे व्यवहार पुरुषा- 
साठीं होतात हा सांख्यांचा सिद्धांत. पण चेतन ब 
अचेतन यांचे ल्ढ व सर्वमान्य अर्थ घेतल्यानेंहि 
सांख्यांच्या या म्हणण्याचा नीट बोध होतो , इतर्केच 
नव्हे तर रूढ अर्थ घेतल्याने प्रकृति आपला 
पसारा पुरुपासाठीं मांडते असे म्हणणें अनिवाय 
होतें. प्रकृति अचेतन मानल्याने तिच्या 
चेष्टांना कांहीं उदिष्ट संभवत नाहीं. पण प्रकृतीचा 
सारा पसारा तर योजनावद्ध दिसतो, तेव्हां ही योजना 
पुरुषासाठी, पुरुषाच्या पुरुषार्थासाठीं असली पाहिजे. 
म्रकृतीचे सारे व्यवहार पुरुषासाठी असतात, असे 


अनुक्रमणिका 


म्हणणें हें दार्शनिक दृष्ट्या अगदीं सुसंगत आहे. 
जागरूक कीं जागृत ह 

पुरुष चेतन आहे याचा अथ तो राजपुरुषाचे 
प्रतिबिंब आहे हा आपला अथ सिद्ध करण्यास बेडे- 
करांनीं तिसरा एक मुद्दा ( त्यांच्या इमारतीचा शेवटचा 
मजला ) मांडला आहे. परचक्र व अंतःस्थ बंडाळी 
यांच्या भीतीमुळे राजास स्वतःचे आसन सांभाळण्या- 
साठीं सदोदित जागरूक रहावें लागते. ही त्याची जाग- 
रूकता म्हणजेच पुरुषाचे चेतनत्व हें म्हणणे निखालस 
चूक आहे. कारण राजपुरुषाच्या या जागरूकतेंत 
क्रियाशीलता आहे. क्रियेचा उपशम नाहीं. सांख्यांचा 
पुरुष हा निश्चल, स्थिर, उदासीन व अकती आहे. तो 
जागरूक असतो असे म्हणतांच येणार नाहीं, तो 
जाग्रत असतो हें म्हणगे ठीक होईल, पण जाणत 
असणें व जागरूक असणं यांत महदैतर आहे. या 
ठिकाणीं केवळ इाब्दसाम्यामुळें बेडेकर फसले अस 
म्हणणे भाग आहे, 

असो, अशा रीतीनें व इतक्या विस्ताराने सांख्यां- 
च्या पुरुषाचे चेतनत्व व राजपुरुष यांचा अर्था- 
अर्थी कांहीं संबंध नाहीं असें पाहिळे. 
निरु॑ण आणि निष्क्रिय पुरुष 

सांख्यांच्या पुरुषाचे तिसेरे वैशिष्टय म्हणजे पुरुष 
निर्गुण आहे हें होय. त्याच्या या निसुणत्वाचा राज- 
पुरुषाशीं काय संब्रंध पोंचतो याचा बेडेकरांनीं कांहीं 
खुलासा केला नाहीं. व सकल-गुण-संपन्न राजपुरुषाची 
सांख्यांच्या निळेप पुरुषाशीं कशी सांगड घालावी याची 
मलाहि कांहीं कल्पना करतां येत नसल्याने हा मुद्दा 
येथेच सोडणे प्राप्त आहे. 

सांख्यांच्या पुरुषाचा चौथा धमे म्हणजे त्याची 
निष्क्रियता. पुरुष निष्क्रिय आहे याचें दाशैनिक 
कारण असें कीं तो जर क्रियावान्‌ राहीळ तर त्याच्या 
ठिकाणीं क्षयातिशय (कमजञास्तपणा ) स॑ंभवेळ व मग 
त्याच्या नित्यत्वास बाध येईल, चेचळ व अस्थिर अद्य 
विश्व-संसारांत माझ्या अस्सितेचा गाभा जें पुरुषतत्त्व 
त तरी निश्चळ, नित्य, अविनाशी ठरो ही सांख्य- 
शेनाची, वैदिक वारशारने आलेली प्रेरणा, यांतूनच 
पुरुषाच्या निष्क्रियतेची केवळसाक्षीपणाची कल्पना 
निघाली हें सुसंगत आहे, हें सोडून पुरुषाची निष्कि- 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


यता म्हणजे राजपुरुषाचा ऐदीपणा आहे असें म्हणणें 
गैरलागू होय, 

सांख्यांच्या पुरुषाची चारी वैशिष्ट्ये क्रमाने घेऊन 
आपण पाहिलें कीं त्याचा आणि प्रजेच्या हिताविषयीं 
उदासीन असणारा तथाकथित निष्क्रिय व भोगस्वामी 
राजपुरुष यांचा अर्थाअर्थी कांहीं संबंध नाहीं. त्या- 
नंतर सांख्यांची प्रकृति ही आपल्या स्थिर ग्राम- 
व्यवस्थेची प्रतीक नाहीं हें थोडक्यांत दाखवून हा 
लेख आटोपता घेतों, 

प्रकृतीचे अचेतनत्व व असहायपणे पिळली जाणारी 
रूठिग्रस्त ग्रामीण जनता यांच्यांत कांहीं साम्य नाहीं 
हे वर 'पुरुष'तत्त्वाचा विचार करतांना आपाततः सांगित- 
लें गेठंच. आतां उरली प्रकृतीची त्रिगुणात्मकता, 
प्रकृतीची त्रिगुणात्मकता 

सांख्य म्हणतात सत्त्व, रजस्‌ व तमस्‌ अश्या तीन 
गुणांची मिळून प्रकृति वनळी आहे. बेडेकर म्हणतात 
कीं हे तीन गुण म्हणजे आणखी कोणी नसून कृषि- 
प्रधान भारतीय ग्रामजीवनांतील महत्त्वाचे असे तीन 
घटक म्हणजे अनुक्रमे (१) आकाशांतून मिळणारे 
ऊन व पाऊस (सत्त्व ), (२) शेतकऱ्याचे श्रम 
( रजसू ), व (३२) जमीन ( तमस्‌ ) हे होत. 

मी म्हणतों कीं बेडेकरांचे म्हणणे एका अंशाने 
खरेंहि आहे. पण तें अशा एका अंशाने खरं आहे 
कीं त्यांचा मुख्य सिद्धान्त खोटा ठरावा, 

माझें हें म्हणणे समजण्यासाठी प्रक्रति म्हणजे काय 
हें परत एकवार सांगितलें पाहिजे. 

वस्तुजाताकडे तात्त्विक दृष्टीनें पाहूं गेल्यास कुठ- 
ल्याहि वस्तूचे दोन अवच्छेद ( विभाग ) डोळ्या- 
समोर येतात. एक म्हणजे त्या वस्तूतील वस्तुतत्त्व, 
इन्य अथवा सद्स्टन्स व दुसरा म्हणजे त्या वस्तूची 
नामल्प, गुण अथवा अँट्रियूट, माझ्या टेबलावर 
तोडून ठेवलेळें फूल ही वस्तु घेतल्यास तिच्यांतील 
वस्तुतत्त अथवा द्रव्य है पांच मिनिटापूर्वी जे होतें 
तेच -अगदी तेंच -आतांहि आहे अस आपण 
समजता, असे मानलें नाहीं तर ' तेंच हे फूल? हें 
म्हणणे निर्थ होईल, तेव्हां द्रव्यांश्याने फूल ही वस्तु 
( सापेक्षतया ) नित्य ठरली, पण पांच मिनिटापूर्वी 
टबटबीत असलेलें फूल आतां कोमेजले. त्याचें ' रूप? 
बदळळें ( आपण त्यास “ निर्माल्य? म्हटलें तर त्याचें 


अनुक्रमणिका 


नामहि बदलले. ) तेव्हां नामरर्पे अथवा गुण हे सदा 
गंतिमान्‌ , बदलणारे आणि अस्थिर असतात. कुठ- 
ल्याहि वस्तूचे नित्य राहणारे द्रव्य व अनित्य 
असणारे गुण असे दोन अंश& असतात. हीच 
दृष्टि सांख्यांनीं साऱ्या विश्वाकडे पाहतांना 
लावली. नित्य अतएव द्रब्यस्वरूप ( अधिष्ठानभूत ). 
आत्मतत्त्व त्यांनीं एका बाजूस काढलें. ( त्यांनीं 
आम्मे-पुरुष अनेक आहेत असें मानळें हा भाग 
वेगळा, ) व दुसऱया बाजूस अस्थिर नामरूपांचा 
अथवा गुणांचा एक समुच्चय केला. तीच सांख्यांची 
प्रकृति. 

पण केवळ या गुणांची एक गठडी वळून भागणार 
नव्हतें. सांख्यदर्रांन हे तत्त्वज्ञान असल्यानें त्या गुण- 
समूहाची कांहीं व्यवस्था लावणें प्रास होतें. तशी 
व्यवस्था, सांख्यांनीं त्या सर्व गुणांची सात्विक, राजस, 
व तामस अशी विभागणी करून लाविली. हें वर्गीकरण 
किती व्यापक, संग्राहक व सर्वकष होऊं शकतें हें 
गीतेच्या १७ व्या अध्यायाकडे दृष्टिक्षेप केल्यास सहज 
टक्षांत येतं. वर्गीकरणाची निरनिराळीं प्रयोजने प्रस्तुत 
असतां सत्त्व, रजस्‌ व तमस्‌ यांचे विशेष अर्थ थोडे 
थोडे बदलतात : वस्तूंच्या केवळ भौतिक गुणांकडे 
पाहिल्यास सात्त्विक म्हणजे हलके [ वर चढणारे ]; 
राजस म्हणजे गतिमान्‌ व तामस म्हणजे जड [ खालीं 
बुडणारे ], मानवी सुखदुःखांच्या अपेक्षेने पदार्थांचे 
वर्गीकरण केल्यास सात्त्विक म्हणजे सुखकारी, राजस 
म्हणजे दुःख देणारे व तामस म्हणजे मूढ बनविणारे 
असे अर्थ निघतात. ही वर्गीकरणाची तऱ्हा अद्ची 
व्यापक असल्यानें त्यांतून बेडेकर म्हणतात तेहि अर्थ 
निघू शकतील, कृषिव्यवसायाच्या दृष्टिकोनांतून विश्व- 
घटकांचें वर्गीकरण करून सत्त्व म्हणजे आकाद्यांतून 
मिळणारे ऊनपाऊस, रजस्‌ म्हणजे भूमि सुफलित 
करणारे शेतकऱ्याचे श्रम व तमस्‌ म्हणजे धरणी असे 
कोणी अर्थ काढल्यास ते सांख्यददनास मानवण्यासारसखे 
आहेत. म्हणून मी वर म्हटळें कीं एका अंशाने 
बेडेकरांचें म्हणणे खरेंहि आहे. 

पण या अंशाने बेडेकरांचें म्हणणें खरें आहे असे 
मानल्याने प्रकृति म्हणजे आपल्या स्थिरस्वरूपाच्या 
ग्रामव्यवस्थेचे प्रतीक हा त्यांचा सिद्धान्त खोटा ठरतो, 
कारण त्यांचा वरील अर्थ काढण्यासाठी प्रश्‍ति म्हणजे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सांख्यदशेनाची स्वायत्तता 


नामरूपांचा अथवा गुणांचा एकत्रित समुदाय असा 
सिद्धान्त करावा लागतो. 

वरील विवेचनावर एक आक्षेप येणारच. तो असाः 
सांख्यदशनावरील साऱ्या टीकाकारांनीं ' गुण ? याचा 
अर्थ ' गुणधर्म ' असा घेऊं नये, ' घटक असा 
घ्यावा असें निक्षून सांगितलें आहे, त्याकडे खुद्याल 
डोळेझांक करून मी “ गुण * म्हणजे ' गुणधर्म ? -- 
जसा फुलाचा वास - असा अर्थ घेऊन राहिलों आहे, 
व अथात्‌ हें चूक होईल ! यावर माझें उत्तर अर्से : 
साऱ्या टीकाकारांनी सत्त्व, रजस्‌ व तमस्‌ हे प्रकृतीचे 
गुणधर्म - नामरूप - नव्हेत म्हणून बजावले र्ते 
अश्शाकरतां कीं हे जर प्रकृतीचे गुण मानले तर याहून 
निराळी अशी जी प्रकृति ती कुठें राहिली, ती कशी 
आहे-असे प्रश्न निघतील. ते तर निघतां नयेत. म्हणून 
त्यांनीं सांगून ठेवलें कीं सत्त्व, रजस्‌ व तमस्‌ हे 
प्रकृतीचे घटक आहेत. त्याहून निराळी प्रकृति म्हणून 
कोणी नाहीं 

पण चिकित्सक दृष्टीने पाहाणाऱ्यास ही आपत्ति 
येतच नाहीं. वस्तुजातांतील सारीं नामसूपें, सारे गुण 
एकत्र करून बनविलेळें रसायन म्हणजे प्रकृति ही 
भूमिका ध्यानांत ठेवल्यावर, गुण म्हणजे गुणधमं 
असा अर्थ घेऊनहि, सत्त्व, रजस्‌ ब तमस्‌ असे जिचे 
गुण आहेत ती, या गुणाहून निराळी अशी प्रक्रति कुठें 
आहे असा प्रश्नच निघत नाहीं. अखंड गतिमान्‌ 
गुणांचे समूहीकरण म्हणजेच प्रकृति. अर्थात्‌ गुण हे 
प्रकृतीचे घटक आहेतच पण ते गुणधर्म नाहींत असें 
नाहीं. 

प्रकृति म्हणजे नामरूपांचा, गुणांचा समुच्चय या 
माझ्या अर्थांस ग्रेथांतरीं आधार आहे. ' सांख्यकारिकां? 
मध्ये १७ व्या कारिकेंत पुरुषाचे अस्तित्व सिद्ध 
करण्यासाठीं चारपांच कारणें दिलीं आहेत. त्यांत एक 
कारण ' त्रिगुणादिविपर्ययात्‌ ' असें दिलें आहे. टीका- 
कारांना त्याचा अर्थ नीट लागत नाहीं व म्हणून 
निरनिराळ्या टीकाकारांनी त्याचे निरनिराळे अर्थ ब्रसविळे 

* आहेत, पण मी म्हणतों त्याप्रमाणें गुण याचा अथ 

नेहमींचाच ( कोशांतील ) म्हणजे गुणधमे अथवा 
नामरूप असा घेतल्यास ' त्रिगुणादिविपर्ययातू * याचा 
अर्थ नीट लागतो. तो असाः “ ज्याअर्थी सात्त्विक 
राजस ब तामस अश्या तीन प्रकारचे गुणधर्म अथवा 


न, भा, २ 


अनुक्रमणिका 


नामरूप आहेत (“ आदि 'शाब्दानें या नामरूपांची 
अस्थिरता , चंचलता घेतां येईल ), त्या अर्थी , त्यांची 
दुसरी बाजू म्हणून ( त्यांना आधारभूत म्हणून ) 
त्यांच्या अत्यंत विरुद्ध ( विपर्यय ) म्हणजे गुणविरहित, 
नित्य केवळ द्रव्यस्वरूप असें कांहीं असलें पाहिजे, 
तेंच पुरुषतत्त्व होय. ” 

[ सांख्यांनीं प्रकृति एक मानली व पुरुष अनेक 
मानळे याची उपपत्ति अशी : प्रकृति म्हणजे नाम- 
ख्पें. ती अर्थात्‌ जड, संवेदनाश्यून्य. त्यांना आपणांस 
एकमेकापासून विलग करून घेण्याचें सामर्थ्य नाहीं, 
त्यांना व्यक्तित्व नाहीं. याच्या उलट पुरुष चेतन आहे. 
त्यास जाणीव आहे, इतरांपासून स्वतःस विभक्त पहा- 
ण्याचा धर्म जाणिवेचाच आहे. हाच व्यक्तित्वाचा 
गाभा. पुरुष एकमेकांपासून विभक्त म्हणून अनेक 
आहेत. ] 

सांख्यददैनांतील पुरुष व प्रकृति या कल्पना वर 
दाखविल्याप्रमाणे, एका विदिष्ट दृष्टिकोणांतून, सत्रंध 
विश्वाचा कांहीं अन्वय व व्यवस्था लावण्याच्या 
प्रयत्नांतून निघाल्या आहेत. भारतीय समाजव्यवस्थेशीं 
त्यांचा कांहीं संत्रंध नाहीं. बेडेकर म्हणतात तो तर नाहींच 
नाहीं. सांख्यदर्शंन एक स्वयंपूर्ण व स्वायत्त दर्गीन आहे. 

१49 ॥९७_ ४ न ह 
गांधाजांचा प्ररणा 

आज मी भूदानयज्ञाच्या कार्यास आरंभ केला 
आहे. पण ती ताकद माझी नाहीं. गांधीजींचीच 
प्रेरणा हें काम करीत आहे. त्यांनीं आपल्या शरीराचा 
त्याग करण्यापूर्वी आसक्तीचा त्याग केला होता. 
आज त्यांचे शरीर गळून पडल्यावर ते महान्‌ आणि 
व्यापक बनळे आहेत. आधुनिक शास्त्रांच्या रेडिओ 
वगेरे प्रयोगांमुळें आपणांस समजून चुकलें आहे कीं. 
आपला बोळलेला शब्द नष्ट होत नाहीं; तो लहरींच्या 
रूपाने रहातो; त्याचें रेकार्ड घेतलें तर तो शाब्द टिकू 
शकतो. श्रीकृष्णाच्या काळीं जर रेकाडिंग करण्याचा 
शोध लागला असता, तर आज गीता आपण श्रीकृष्णां- 
च्या. तोंडूनच ऐकूं रकलों असतों. शब्द हा नित्य 
आहेच, पण त्यापेक्षांहि बिचार श्रे्ठर आहे. तो 
बहिऱ्यांच्याहि कानांत शिरतो. हंवेप्रमाणे वातावरणांत 
पसरून रहातो. 

-- आचाये बिनोबा “ जीवनसाहित्य ? 


( ऑक्टोबर १९५४ मधून. ) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास सेस्थद्वारे 
'सँंगणकीकृत 


की. > “पू 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


डॉ. य. कृ. खोवनी 


राज्यपुनररंचनेचा प्रश्न 


भारतांतील राज्यांची पुनरेचना करण्याचा प्रश्न 
किती निकडीचा आहे, याची जाणीव भारत-सरकारला 
व आमच्या पंतप्रधानांना दक्षिणेंत आंत्रामध्ये त्या- 
संबंधीं जो प्रक्षोभ झाला त्यामुळें विरोषतः झाली. लगेच 
आंत्रराज्यनिर्मितीच्या दिदोनें हालचाली सुरूं झाल्या 
आणि १९५३ च्या ऑक्टोबरमध्ये नवें आंत्र-राज्य 
जन्मास आलें. पण केवळ एक आंत्र-राज्य निर्माण 
करून हा प्रश्न सुटणार नसल्यामुळें पंतप्रधान नेहरूंनी 
_आंप्रराज्य निर्माण करण्याची घोषणा केली त्यावेळीच 
दक्षिण भारतांतील्च नव्हे तर एकंद्र भारतांतील 
राज्यघटकांची पुनरेचना करणें जरूर आहे व त्यासाठीं 
लवकरच एक उच्चाधिकार-कमिशन भारत-सरकार 
नेमील असें जाहीर केलें होते, विद्यमान राज्यरचनेत 
ज्या प्रदे्यांची कुचंबणा होत होती व स्वराज्य मिळूनहि 
"त्याचे नैसर्गिक फायदे आपणांस मिळावे तसे मिळत 
नाहींत म्हणून ज्यांचा असंतोष वाढत चालला होता 
त्यांना एक प्रकारें या घोषणेमुळें दिलासा मिळाला होता 
आणि ते या उच्चाधिकार-कमिदानच्या नेमणुकीची 
आतुरतेने वाट पहात होते, अखेर या उच्चाधिकार- 
कमिशनची नेमणूक १९५३ डिसेंबरच्या शेवटच्या 
आठवड्यांत प्रत्यक्ष करण्यांत येऊन त्यांनीं करावयाच्या 
चौकशीवद्दढ एक छोटेसे निवेदनहि पंतप्रधानांनी 
लोकसभेत केळे. श्री, फाजलअली, श्री. पणिकर व 
पं. कुझरू या तिघांची या कमिशनवर नेमणूक 
- करण्यांत येऊन श्री. फाजलअललींकडे कमिशनचे 
अध्यक्षपद देण्यांत आलें, कमिशनचे चिटणीस व इतर 
सहायक नोकरवर्ग सरकारी अधिकारी वर्गातून घेण्यांत 
आला, कमिरान नेमल्याची घोप्रणा जरी डिसेबर १९५३ 
मध्ये झाळी तरी कमिशनच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरवात 
मात्र १९५४ फेब्र्वारीच्या उत्तरार्धापासून झाली, तीन 
सभासदांपैकी अध्यक्ष श्री, फाजलअलछी हे भारताच्या 
वरिष्ठ न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश असून समतोल 
वृत्ति, शांत स्वभाव, कुद्याम्रबुद्धि, कायदेपांडित्य व न्याय- 


१5 


अनुक्रमणिका 


व महाराष्ट्र 


निष्ठ्रता या गुणांबद्दल त्यांची ख्याति असल्याचें बोलले 
जातें. तसच श्री. पणिकर हेहि प्रख्यात इतिहासज्ञ व 
राज्यशास्त्रघुरंधर असून भारताच्याच नव्हे तर जगांतील 
इतर देह्यांच्याहि इतिहास-संस्कृतींचा त्यांचा गाढ 
अभ्यास आहे. प्रत्यक्ष राज्यकारभाराच्या क्षेत्रांतहि ते 
अनुभवी आहेत. पाडित कुंझरू हे तर भारतांतील 
प्रख्यात तत्त्वत्रजकारणी असून भारताच्या सवीगीण 
उत्कर्षासाठी आयुष्य वाहिलेले एक प्रमुख भारतसेवक 
आहेत. संकुचित दृष्टिकोण तसेच कोणाचेहि अयोग्य 
दडपण यांचा आपल्या विचारशक्तीवर कधींहि पगडा 
बसूं न देणारे असे एक थोर भारतीय पुढारी ते मानळे 
जातात. भारताच्या सामुदायिक संसाराची नीट अंत- 
व्यवस्था लावून, भारतीय राष्ट्रुटुंबांतील निरनिराळे 
घटक परस्पर गुण्यागोविंदाने नांदून स्वतःचा व त्या- 
बरोरच एकंदर भारतीय राष्ट्रकुडुंबाचा उत्कर्ष घडवून 
आणतील अश्शी नवी राज्यव्यवस्था निर्माण करण्याची 
महत्त्वाची कामगिरी या माननीय सदस्यांवर असून 
एका अर्थाने ते भारताच शिल्पकार ठरणार आहेत. 
कमिशनने कराबयाच्या चोकशीचें स्वरूप 
कमिरान नेमल्याचें पं. नेहरूंनी जाहीर केळे त्या 
वेळींच या कमिदाननें करावयाच्या चौकशीचे स्वरूप 
त्यांनीं निवेदन केलें, स्वातंत्र्यप्रात्तीनंतर विशेषतः भार- 
तांतील देशी संस्थानें विलीन झाल्यानंतर भारतांतीळ 
घटक राज्यांची फेर्यवस्था करण्याची जरूरी अधिक 
भासू. लागली. भाषिक तत्त्वावर प्रांतांची पुनरचना 
करण्यांत यावी ही मागणीहि भारतांत जोरानें होत 
असून कॅँग्रिस-संघटनेने आपल्या व्यवहारांत ही भाषिक 
व्यवस्था पूर्वीपासूनच अमलांत आणली आहे. नवी 
व्यवस्था करतांना कोणत्याहि एका प्रांतापुरता विचार 
करून भागणार नाहीं. भारतांतील एंकदर घटक राज्यां- 
च्या व्यवस्थेचाच पायाद्युद्ध विचार करणें अवऱ्य झाळें 
आहे. राज्यघटक निश्चित करतांना तेथील रहिबाशां- 
ची समान भाषा हें जरी एक गमक लक्षण बऱ्याच 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


राज्यपुनरेचनेचा प्रभ व महाराष्ट्र 


अर्थार्ने दिसत असलें तरी त्याबरोबरच इतर बाजूंचाहि 
विचार करणें अवदय आहे. कोणतीहि नवी व्यवस्था 
आर्थिक दृष्ट्याहि समाधानकारक असणें तितकेच जरू- 
रीचें आहे. आणि ती भारताच्या विकास-कायेक्रमास 
व पंचवार्षिक योजनांच्या उद्दिष्टांस अडथळा आणील 
अशीहि असतां कामा नये. तसेंच संकुचित दृष्टिकोणास 
अवसर मिळून भारताच्या सामर्थ्यास व सर्वागीण 
उत्कर्षास कोणताहि धोका पोंचणार नाहीं इकडेहि 
लक्ष देणें अवश्य आहे. म्हणून ह्या प्रश्नाचा दूरदृष्टीने 
व तत्त्वशुद्ध रीतीनें विचार करून निर्णय देणें अवद्य 
आहे. याप्रमाणे राज्यपुनरचना कमिशन नेमतांना त्या 
प्रश्ञाची एकंदर पाश्वभूमि पं. नेहरूंनी आपल्या 
निवेदनांत थोडक्यांत दिग्दरित केली. कोणतेहि कमि- 
शान नेमण्यांत आलें म्हणजे त्याच्याकडे चोकशी करून 
निकाळ देण्यासाठीं अगर रदिफारसी करण्यासाठीं 
कांहीं विवक्षित मुद्दे अगर प्रश्न ( प'ढापा8र्ठा 
1१८18181108 ) स्पष्टपणे निर्देशिळे जातात व त्या 
अनुरोधाने कमिशन आपलें कार्य करीत असतें. या 
कमिरानच्या बाबतींत मात्र असे कोणतेहि विशिष्ट रेखीव 
मुद्दे न देतां या प्रश्नासंवेधीं सर्वांगीण विचार व्हावा 
या उद्देशानें चौकशीचे स्वरूप बरेंच लवचिक, स्पष्ट 
मर्यादा नसणारें असें ठेत्रण्यांत आलें असावें. कारण 
पं. नेहरूंनी लोकसमेंत केलेल्या निवेदनाखेरीज कोण- 
ताहि वेगळा खर्डा कमिशनकडे त्यांच्या कामकाजाचे 
स्वरूप व धोरण निश्चित करण्याच्या दृष्टीनें सुपूर्त 
केलेला नाहीं. ही पद्धति कितपत इष्ट आहे याबद्दल 
कदाचित्‌ मतभेद असूं शकतील. कारण निणेयाचे व 
चौकशीचे मुद्दे स्पष्ट व रेखीव नसल्यास चोकशी 
करणारांना बरेंच स्वातंत्रय मिळते व त्यामुळें त्यांचे 
निर्णयहि कदाचित्‌ मुद्द्यास धरून न येतां गोळमोळ 
स्वरूपाचे येण्याचा संभव असतो, पण आज त्याबद्दल 
कोणतेंहि निश्चित मतप्रदर्शन करणें कठीण आहे. 
अभिनब कायेपद्धति 

कमिशननेंहि आपल्या कार्यांची स्वीकारलेली पद्धति 
एक प्रकारें अमभिनवच म्हणावी लागेल, त्यांनीं आपल्या 
कामास सुरवात करतांना, सर्वसाधारणपणे कोणतेंहि 
कमिशन जशी एकादी प्रश्नावली काढते व ती जाहीर 
करून संबंधित संस्था व व्यक्ति यांचेकडून त्यावर 
उत्तरे मागवितें तशी कोणतीहि पद्धति स्वीकारली नाहीं. 


[अनुक्रमणिका 


११ 


पंडित नेहरूंच्या लोकसभेतील निवेदनाचा प्रमुख' 
मुद्द्यांचा भाग घेऊन तोच कमिदानर्ने लोकासाठीं 
जाहीर केला व या प्रश्नांत लक्ष घालणाऱ्या किंवा त्याशी 
हितसंबंध असणाऱ्या व्यक्तींनी अगर संस्थांनी 
त्या अनुरोधाने आपापलीं निवेदने कमिशनला ता. 
२४ एप्रिळ ९१५४ पर्यंत सादर करावींत असे 
जाहीर केलें. या पद्धतीमुळें विशिष्ट प्रभ्ांशीं लोकांचीं 
उत्तरं जखडून न राहतां त्यांनाहि या प्रश्नाची 
सांगोपांग चर्चा करून आपापली मागणी अनिर्बंधपणें व 
विस्तृत रीतीनें मांडण्यास अवसर मिळाला. त्याबरोबरच 
अनेक गैरलागू व अवास्तव मुदेहि या निवेदनांत 
समाविष्ट करण्यास कांहींना संधि मिळाली, कमिरानर्ने 
निवेदने सादर करण्यासाठीं दिलेली मुदत सवीनाच 
अपुरी वाटल्यामुळें बहुतेकांनी कमिशनकडे त्याबद्दल 
तक्रारी केल्या व ती वाढवून मिळण्याबद्दल विनंति 
केली. नंतर ३१ मे १९५४ पर्यंत निवेदने सादर 
करावयाची मुदत वाढविण्यांत आली. आपल्या कार्यास 
लागणारी प्राथमिक माहिती कमिडशन सुरवातीस दिली 
येथेच गोळा करील व सर्वांकडून निवेदने आल्यावर 
मग प्रत्यक्ष चौकशीच्या अगर फेरतपासणीच्या 
कार्यासाठीं ते भारताच्या निरनिराळ्या भागांत दौरा 
करतील असें वाटत होतें. पण यापेक्षां वेगळी कार्य 
पद्धति त्यांनीं स्वीकारली, दिलींत लोकसभेच्या व 
राज्यसभेच्या सदस्यांच्या मुलाखती घेण्यास त्यांनीं 
सुरवात करून या प्रश्नाबाबतचीं त्यांचीं ते मतें अजमावूँ 
लागले. अशा रीतीनें कांहीं मुलाखती घेतल्यानंतर 
निरनिराळ्या प्रदेशांतील दौऱ्यासहि त्यांनीं सुरवात 
केली. कोणा व्यक्तीस अगर संस्थेस भेटीस बोलावयाचे 
याचें आधीं वेळापत्रक कांहींच न ठरवतां किंवा त्या 
त्या राज्यसरकाराकडे याबाबतची कोणतीहि व्यवस्था 
सुपूर्त न करतां कमिशन एकदम एकाद्या गांवीं जाई 
व तेथें ज्या व्यक्ती अगर संस्था कमिदनच्या चिटणि- 
साला त्याच्या दृष्टीनं अगर माहितीप्रमाणे महत्त्वाच्या 
वाटतील त्यांना मेटीसाठीं बोलावण्यांत येई. किंवा जे 
लोक आपणहून त्यांच्या दाराशीं थडकतील त्यांचीहि 
मेट, वेळ असल्यास घेण्यांत येई, कमिदानच्या या 
कार्यपद्धतीबद्दळ लोकांना जरा विस्मय वाटला ब 
त्याबददळ कमिशनकडे तक्रार अगर चौकशी करतां 
असें सांगण्यांत आल्या'चें कळते कीं या प्रश्नाची प्रत्यक्ष 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


त्या त्या जागीं जाऊन थोडीफार ओळ करून घेणे 
अशा प्राथमिक स्वरूपाची ही पहिली' चौकशी आहे. 
सर्वांकडून निवेदने आल्यावर मग निवेदन पाठविणाऱ्या 
व्यक्तींना अगर संस्थांना अधिकृतपणे चोकशीसाठीं 
बोलावण्यांत येईल असें सांगण्यांत आलें, परंतु निवेदने 
मिळाल्यानंतर पुनः कमिशनची चौकशीसाठी दुसरी फेरी 
झाली. त्या वेळींहि पूर्वी स्वीकारलेल्या पद्धतींत फारसा 
फेरवदळ केलेला आढळून आला नाहीं. कमिदनची 
एकंदर कार्यपद्धति लक्षांत धेऊन लोकांनीं आपणहूनच पुरे 
आपली बाजू कमिशनपुढे समक्ष मांडण्यासाठी आधीं- 
पासून जागरूकता ठेवली व कमिशन बोळावो न बोलाबो 
आपापलीं शिष्टमंडळ भेटीस नेण्याची त्यांनीं तयारी 
ठेवली, कमिशनची मुंबई राज्यांत पहिली फेरी एप्रिट- 
मध्याच्या सुमारास झाली व दुसरी व कदाचित्‌ 
अखेरची फेरी ऑगस्टच्या चोथ्या आठवड्यांत झाली. 
महाविदभे व मराठवाडा यांमध्ये प्राथमिक फेरी 
झालीच नाहीं तर निवेदने पोहोंचल्यानंतरच त्या 
भागांत त्यांनीं दोरा काढला, मराठवाड्यांतील चौकशी 
बहुतेक जुलेच्या पहिल्या आठवड्यांत झाली व महा- 
विदर्भातील चौकशी ऑगस्टच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या 
आठवड्यांत झाली, जूनच्या तिसऱ्या आठवड्यांत 
कर्नाटक भागांत कमिशन दौऱ्यावर होतें 
त्यावेळीं बेळगांव वगेरे महाराष्ट्राच्या सरहद्दीवरील 
भागांतहि जाऊन त्यांनीं तेथे चौकशी केली, संब्रधित 
संस्था व व्यक्ति यांकडून निवेदने पोंचल्यानंतर त्यांचा 
नीट अभ्यास करून त्यांतील मुद्द्यांचे टिपण करून 
- विशेषतः विवाद्य मद्‌य़ांचे॑ टिपण करून - 
त्या अनुरोधाने कमिशन त्या मुद्‌द्याबाबत फेरतपासांत 
विद्ोेप छाननी करील अथवा खुलासा मागेल अशी 
अनेकांची समजूत होती, परंतु कमिशनच्या चौकशीचे 
स्वरूप तसें दिसलें नाहीं. अर्थात्‌ विवाद्य सुद्य्यासंतधीं 
भ्रशषोत्तरे होत. परंतु एकादें शिष्टमंडळ भटीस जाण्यापूर्वी 
त्यानें आधीं निवेदनांत कोणते मुद्दे मांडले आहेत, 
त्यांतील कोणते इतर निवेदनांतीळ मुद्यांशीं विरोधी 
आहेत, कोणते अस्पष्ट आहेत अगर कोणते त्यांना 
असंमत होण्यासारवे आहेत याचें कसलेंहि टांचण 
कमिशनच्या सदस्यांपुढें नसे, कमिशनचे सभासद 
शिष्टमंडळांतीळ व्यक्ती पाहून त्यांना योग्य दिसतील 
ते प्रश्न करीत. प्रश्नोत्तरांची तपशीलवार नोंद कमिशन- 


शर 


अनुक्रमणिका 


च्या कर्मचाऱ्यांकडून होत असे. पण न्यायाधीश 
न्यायाल्यांत जशी स्वतः नोंद करीत असतो अगर 
त्याचेपुढील कागदपत्रांच्या आधारे तो आपले 
काम चालवीत असतो तसें या चौकशीचे एकंदर 
खरूप दिसून आलें नाहीं. कमिशनच्या सभासदाने 
त्यास सुचतीळ अगर इष्ट दिसतील ते प्रश्न विचारावेत 
व त्यांस लोकांनीं उत्तरें द्यावींत, त्यामुळे पुष्कळ वेळां 
ज्या मुद्द्याबाबत लेखी निवेदनांत आधींच सविस्तर 
विवेचन केलळें असे, असे प्रश्नहि विचारले जात व 
निवेदनांतीळ त्या भागाकडे कमिशनचें लक्ष्य वेधावें 
लागे. अर्थात्‌ ही कार्यपद्धति असली तरी महत्त्वाचे अगर 
विवाद्य प्रश्न चर्चैतून सुटत नसत, या कमिदानच्या 
बावतींत सर्वेच कांहीं अभिनव. या संत्रेधांत जातां 
जातां या गोष्टींचा उछठेल केला आहे एवढेंच. नहून 
त्यामुळे कमिशनच्या कार्यास मोठें गोणत्व आले हं 
दाखविण्याचा उद्देश नाहीं, 
संयुक्तमहाराष्ट्रपरिषदेचें सर्वपक्षीय व्यासपीठ 

उच्चाधिकार-कमिदान नेमले जाण्याचे जाहीर 
झाल्यापासून महाराष्ट्र-राज्याच्या अगर संयुक्तमहाराष्ट्रा- 
च्या चळवळीने पुनः जोराने उचल खाल्ली, १९४८ 
सालीं नेमण्यांत आलेलें दार-कमिशन व त्यानंतर 
कॉंग्रेसने नेमठेली जवाहर-वल्म- पट्टाभि-समिति या 
दोहोंच्या अहवालामुळे संयुक्तमहाराष्ट्रवाद्यांची तीन्र 
निराशा झाली होती. दार-कमिशनच्या अहवालामुळे 
विशेषतः त्यामध्यें महाराष्ट्राबद्दल केलेल्या कांहीं 
विधानांमुळें महाराष्ट्रांत तीत्र असंतोष निर्माण झाला 
होता. त्या सिपोर्टाने मूळ भाषावार प्रांतरचनेच्या 
तत्त्वावरच थोडाबहुत हल्धा चढविला होता. कॉँग्रेसने 
हें तत्व तर गेलीं २५-३० वेध मान्य केळे होर्ते 
एवढेंच नव्हें तर आपल्या प्रत्यक्ष कार्यवाहींत आणर 
होतें. दार-कमिदानच्या अहवालामुळे कॉंग्रेस-जनांत 
तीत्र असंतोष निर्माण झाला होता व तो थोडाफार 
शांत करण्याचें काम जवाह्र-वछम-पट्टामि-समितीर्ने 
केळे, पण प्रत्यक्ष फलनिष्पत्तीच्या दृष्टीने या त्रिमूर्तीच्या 
अहवालाचा दार-कमिशनच्या अहवालाहून वेगळा 
असा कोणताच परिणाम झाला नाहीं. उलट, दार- 
कमिशनच्या अहबालांतीळ कांहीं अनिष्ट गोष्टींचे 
शिक्कामोर्तब या अहवालाने झाळे व सध्यां सुरू असले- 
ल्या कमिशनच्या चोकशींत या गोष्टी आतां पुरान्या- 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


राअ्यपुनरेचनेच 


दाखल म्हणून उद्गुत करण्यांत येत आहेत, या दोन 
समिल्यांच्या अहवालानंतर महाराष्ट्रांतील संयुक्तमहाराष्ट्र- 
चळवळीचा जोर जरा कमी झाल्यासारखा दिसला तरी 
ती पूर्णपणे थेडावली नव्हती. अधिकारारूढ कॉँग्रेस-पक्ष 
या ब्राबतींत विशेष हालचाळ करीत नव्हता तरी विरोधी 
पक्षांनीं मात्र संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ आपापल्या 
परीनें चालविळी होती. आंत्रचा प्रभ धसास लागला, 
पोट्टी राम्मळूने बलिदान केळे व सब्रध आंत्रदेश 
खवळून उठला व घातपाती कृत्यांनी राज्ययेत्र हालवून 
सोडलें, अर्थात्‌ या गंभीर परिस्थितीकडे डोळेझांक 
करणें शक्यच नव्हतें. पं. नेहरूंना आंप्र-निर्मितीची 
घोषणा त्वरित करावी लागली वं त्या दृष्टीनं प्रत्यक्ष हाल- 
चाली सुरूं झाल्या आणि १९५३ च्या ऑक्टोबरमध्ये 
आंत्र राज्य उद्याचलीं आळे या घटनेमुळे साहजिक- 
पणेंच भाषावार प्रांताची मागणी करणाऱ्या इतर 
प्रदेशांनाहि स्फुरण चढलें. महाराष्ट्रांत थंडावळेली 
संयुक्तमहाराष्ट्रपरिप्रदू पुनरपि जागत झाली. संयुक्त- 
महाराष्ट्रपरिष्रदेत तिच्या स्थापनेपासून महाराष्ट्रांतील 
सर्व राजकीय पक्ष सामील झाळे आहेत व पक्षभेदातीत 
असा हा प्रश्न संयुक्तमहाराष्ट्रपरिषरदेच्या सर्वपक्षीय 
भ्रूमिकेवरूनच हाताळणें इष्ट आहे असें सर्वाचे मत 
होतें ब आजहि आहे. म्हणून या परिषदेच्या न्यास- 
पीठावरूनच  संयुक्त-महाराष्टर-निमितीच्या प्रयत्नास 
जोरानें चालना देणें अवइय होते. ऑक्टोबर १९५३ 
मध्ये स॑ म. परिषदेच्या प्रतिनिधिमंडळाची व 
कार्यकारी मंडळाची सभा भरून जुनें प्रतिनिधिमेडळ 
बरखास्त करून बदललेल्या परिस्थितीस अनुरूप 
असें नवे प्रतिनिधिमंडळ बनविण्याचा अधिकार 
कार्यकारी मैडळास देण्यांत आला व त्याप्रमाणें बनलेल्या 
नव्या प्रतिनिधिमंडळाची सभा डिसेंबरमध्ये होऊन 
नवें कार्यकारी मंडळ निवडण्यांत आलें ब परिषदेच्या 
कार्यास जोरानें चालना मिळाली. तत्पूवी ३॥४ महिने 
पश्चिम महाराष्ट्र, नागपूर, विदर्भ व मराठवाडा यांतील 
प्रमुव कॉँग्रेस पुढाऱ्यांनी एकत्र येऊन संयुक्त महाराष्ट्र 
निर्मितीच्या मागौतील अंतर्गत अडचणी दूर करण्याच्या 
उद्देशानें नागपूर येथे १९५३ सप्टेंबर - अखेरीस जो 
एक करार केला त्यासहि मान्यता देण्यांत आली. 
बदललेल्या घटनात्मक परिस्थितींत पूर्वीच्या अकोला- 
करारांतील उद्दिष्टे साध्य होतीळ असेंच या नागपूर- 


तमे 


॥ मभ्भ व महाराष्ट्र 


कराराचे स्वरूप असल्यार्ने त्यास सवोनीं संमति 
दिली. संयुक्तमहाराष्ट्रपरिषदेने मुंबई येथे आपलें 
कार्यालय उघडलें व तेथून सर्व हालचाली सुरूं झाल्या. 
अखिल मराठीभाषी प्रदेशाचे 


प्रातिनिधिक निवेदन 


संयुक्तमहाराष्ट्रपरिषदेच्या कार्यकारी मंडळाची 
पुनः फेब्र्वारी १९५४ मध्ये बेठक होऊन परिषदेच्या 
घटनेंत जरूर ते फेरफार स्वीकृत करण्यांत आले, प्रचंड 
प्रमाणावर परिषदेचे सभासद करण्याचें ठरविलें. महा- 
राष्ट्राच्या सर्व भागांत संयुक्तमहाराष्ट्राचा प्रचार व्हावा 
या उद्देशाने विभागसमित्याहि निर्माण करण्यांत 
आल्या, तसंच या वेळीं उच्चाधिकार-कमिरानची प्रत्यक्ष 
नेमणूक झाली असल्यामुळें कमिशनला सादर करा- 
वयाचें निवेदन तयार करण्यासाठीं त्याच सभेत एक 
निवेदन-समिति निवडण्यांत आली, प्रा. धनंजयराव 
गाडगीळांना त्या समितीचे अध्यक्षपद देण्यांत आलें 
व इतर ११ समभासदांत महाराष्ट्रांतील सर्व प्रमुख 
राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींचा अंतर्भाव करण्यांत 
आला. महाराष्ट्रातफे एकमुखी मागणी व्हावी या दृष्टीने 
निरनिराळ्या राजकीय पक्षांनी आपापली वेगळीं 
निवेदर्ने सादर न करतां सवीनीं सं, म. परिषदेच्या 
निवेदनास पाठिंत्रा द्यावा असें ठरलें ब बहुतेक सर्व 
राजकीय पक्षांच्या पुढाऱ्यांनीं तें मान्यहि केळे, एव- 
ढेंच नव्हे तर वेवक्तिक रीत्या कोणास कमिशनकडून 
बोलावणें आल्यास त्यांनींहि सं. म. परिषदेच्या निवे- 
दनास धरूनच आपलें बोलणें करावें असें ठरलें. नाग- 
पूर-बिदर्भ, मराठवाडा यांतील परिषदेचे प्रतिनिधीहि 
या सभांना उपस्थित असत, यामुळें यच्चयावत्‌ मराठी- 
भाषिक प्रदेशातफे अधिकृतपणे कमिशनपुढें आपली 
बाजू मांडण्याची जत्राबदारी संयुक्तमहाराष्ट्रपरिषंदेवर 
आली, फेब्र्वारी-अखेरीस कमिशनने एप्रिळ २४ 
तारखेपयंत निवेदने आपल्याकडे सादर करावींत अर्से 
जाहीर केळे. लगेच संयुक्तमहाराष्ट्रपरिष्रदेच्या निवेदन- 
समितीची मार्चच्या सुरवातीस सभा घेण्यांत येऊन 
निवेदनांत समाविष्ट कराबयाच्या प्रमुख मुदूद्यासंबंधीं 
प्राथमिक चर्चा झाली, तसेंच दिळेली मुदत अपुरी अस- 
ल्यामुळें आणखी महिना-दीडमहिन्यानीं ती बाढवून 
मागण्याचेंहि ठरविले, त्यानंतर पुनः निवेदन* 
समितीची सभा ता. १४ मार्च रोजीं होऊन 


१३ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
'सैंगणकीकृत 


द्वारा 


न्न 
|; 


प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


८-६ तासाच्या चर्चेनंतर निवेदनाचा आरा- 
खडा निश्चित करण्यांत आला, पुढें निवेदनाचा 
हा आराखडा-निवेद्नांत समाविष्ट करावयाच्या प्रमुख 
मुद्यांची जंत्री - ( 59110४8 ) निवेदनसमितीच्या 
तसेंच कार्यकारी मंडळाच्या सदस्याकडे पाठविण्यांत येऊन 
त्याबद्दल कोणास कांहीं तपशील सुचवावयाचा असल्यास 
अगर त्यांत कांहीं नवा मुद्दा समाविष्ट करणें जरूर 
असल्यास त्याप्रमाणे परिषदेच्या कायीलयाकडे कळ- 
विण्याची विनंति करण्यांत आली. यानंतर कार्यालयाकडे 
आलेल्या निवेदनाबाबतच्या सर्व सूचना लक्षांत घेऊन 
निवेदनसमितीच्या अध्यक्षांनी समितीच्या चिटणिसांच्या 
मदतीने निवेदनाचा कच्चा खंडा लिहून तयार केला व 
त्याच्या प्रती काहून निवेदनसमितीचे सदस्य व कार्यकारी 
मंडळाचे सदस्य यांच्याकडे त्या पाठविण्यांत आल्या. 
निवेदनाचा मसुदा प्रत्येकास अभ्यासण्यास पूण अवसर 
देण्यांत येऊन त्यानंतर निवेदनसमितीची २ मे रोजीं 
सभा भरली, कार्यकारी मंडळाचे कांहीं सभासदहि त्यास 
हजर होते. समेमध्यें निवेदनाच्या मसुद्याचें परिच्छेद- 
वार परीक्षण होऊन सदस्यांकडून त्यामध्ये ज्या निर- 
निराळ्या दुरुस्त्या सुचविण्यांत आल्या त्यांसंवंधीं चची 
होऊन सर्वानुमते योग्य ठरटेल्या स्वीकृत करण्यांत 
आल्या, या दुरुस्त्या स्वीकृत करून अखेरचा मसुदा 
ता. २५ मे रोजीं प्रथम निवेद्नसमितीच्या सभेत 
एकमताने मंज्र करण्यांत आला व नंतर ता. २६ मे 
रोजीं कार्यकारी मंडळाच्या सर्भेतहि त्यास एकमताने 
शिक्कामोर्तब करण्यांत आलें. कार्यकारी मंडळाने सुच- 
विळेळे किरकोळ फेरफार स्वीकृत करून अखेर सर्वानुमते 
मंजूर असे हें निवेदन कमिशनकडे ३१ मे रोजीं पाठ- 
विण्यांत आळे, निवेदनसमितीच्या व कार्यकारी मंड- 
ळाच्या या सभांत सर्व राजकीय पक्षीयांनी असंत 
आत्मीयतेने व उत्साहाने भाग घेतला व अखिल 
महाराष्ट्राचे - मराठीभाषी प्रदेश्शाचें - प्रातिनिधिक 
लोकमत या निवेदनाच्या पाठीमागें आहे हे सिद्ध 
झालें, महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासांत अज्ली अपूव 
राजकीय एकी फारच थोड्या वेळीं दृष्टोत्पत्तीस येते. 
आणि महाराष्ट्राच्या राजकीय जीवनांतील असे कांहीं 
म्संग पाहून महाराष्ट्राच्या उज्वळ भवितब्याबद्दळच्या 
उत्कट आह्यावादाने मन अगदीं भारून जातें, असे प्रसंग 
सतत यावेत व नाना पक्षमेदांनीं ग्रासटेल्या भारतास 


न्न] 


एकतेच्या दिशेने मार्गदर्शन करून भारताचे गिर 
जगांत उंच करण्याची महत्त्वाची कामगिरी आपला हा 
महाराष्ट्र कळ शकेल असा विश्वास, अद्यी आशा 
आपण कां बाळगू नये १ महाराष्ट्रातील अधिकारारूढ 
कॉँग्रेस-पक्षानंहि आपल्या अनेक अडचणींचे निराकरण 
करून घेतलें व अखेर महाराष्ू-कॉंग्रेसनें संयुक्त-महाराष्टर- 
परिषदेच्या निवेदनासच आपला पाठिंबा दिला. 
वऱ्हाड-प्रदेदा-कॉँग्रेस-कमिटीनें तसेंच मराठवाड्यांतील 
कॉंग्रेस-समित्यांनींहि याच निवेद्नास पाठिंबा दिला 
इतर सर्ब राजकीय पक्षांनींहि तसेंच केळें व 
कोणीहि आपलीं वेगळी निवेदने पाठविली 
नाहींत. महाराष्ट्राच्या निरनिराळ्या भागांत म्हणजे 
नाग-विदर्भ व मराठवाडा यांत प्रदेशपरत्वे कांहीं 
विशेष तपश्ीलाच्या गोष्टी मांडर्णे जरूर असल्याने 
त्यांनीं परिषदेच्या मुख्य निवेद्नास पाठिंबा देऊन 
आपलीं पुरवणी-निवेदनें सादर केलीं. सरहद्दीवरील 
विभाग-समिल्यांनींहि हेंच धोरण स्वीकारले, महा- 
राष्ट्रातील इतर कांहीं संस्थांनी व व्यक्तींनी स्वतंत्र 
निवेदन पाठविलीं. पण त्यांची संख्या २-३ पेक्षां 
अधिक नाहीं. या सर्वांनींहि आपल्या निवेदनांत 
संयुक्तमहाराष्ट्रपरिषदेच्या निवेदनास पाठिंब्राच व्यक्त 
केठेढा आहे. फक्त नाग-विदर्भीत मात्र संयुक्त- 
महाराष्ट्राच्या एकाच राज्याची मागणी मान्य नसणारे व 
महाविदर्भाचा स्वतंत्र प्रांत करूं इच्छिणारे अश्शांचीं कांडी 
स्वतंत्र निवेदने गेलीं. मराठवाड्यांत मात्र संयुक्त- 
महाराष्ट्राच्या निवेदनास संपूर्ण पाठिंबा मिळून 
महाबिदर्भास पाठिंबा देणारें एकहि निवेदन तेथून 


गेळें नाहीं. 

संयुक्तमहाराष्ट्रपरिषदेने सादर केलेलें हे निवेदन 
बरेंच विस्तृत असून त्याचे दोन भाग आहेत. हें 
संपूण निवेदन इंग्रजींत व मराठींत आतां पुस्तक- 
रूपाने वेगवेगळें प्रसिद्ध झाळें असून ज्यांना हें मूळ 
निवेदन सविस्तर वाचण्याची इच्छा असेल त्यांना ते 
कोठेंहि विकत मिळूं शकतें. निवेदनाचा एकंदर विस्तार 
डेमी आकाराचीं १०० हून अधिक पानें असून त्यास 
आणखी महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येची माहिती देणारी 
व इतर परिदिष्टेंहि जोडलीं आहेत. एवढ्या विस्तृत 
निवेदनाचा त्रोटक सारांश देखील येथें देणे कितपत 
शक्‍य आहे हा प्रश्नच आहे. तरीपण निवेदनांतीळ 


श्ष्ृ १. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


राज्यपुनरेचने'चा प्रश्न व महाराष्ट्र 


अमुख मुद्द्यांची थोडीफार ओळख करून देण्याचा 
प्रयत्न करीत आहे. 

निवेदनाच्या पहिल्या भागांत राज्यपुनर॑चनेच्या 
मूल्भूत तत्त्वांची चर्चा केली असून राज्यपुनरचना 
करतांना भाषा हेंच मुख्य आधारभूत तत्त्व कते होऊं 
ऱाकतें ते विस्ताराने व समर्पक रीतीने विशद केले 
आहे. राज्यपुनरंचनेशीं संबद्ध अद्या इतर आर्थिक 
वगेरे प्रश्नांचाहि ऊहापोह करण्यांत आला असून 
राज्यपुनरचनेनंतर भारताचा एकंदर नकाशा कसा होईल 
त्याचे चित्र रेखाटळें आहे. निवेदनाचा दुसरा भाग 
मुख्यतः महाराष्ट्राबद्द असून त्यांत महाराष्ट्राचे क्षत्र, 
लोकसंख्या, भौगोलिक रचना, नैसर्गिक संपत्ति, 
सरकारचे आर्थिक सामथ्ये यांसंत्रंधीं तपशीलवार 
-व आंकडेवार माहिती देण्यांत आली आहे. त्यानंतर 
मुंबई शहराचा प्रश्न विस्ताराने चार्चिला असून अखेरीस 
महाविदुर्भाच्या स्वतंत्र राज्याच्या मागणीचा प्रश्न, 
हेद्राबादचे विभाजन व मराठवाड्याचा प्रश्न व 
कारवार आणि कोंकणी भाषिकांचा प्रश्न यांची चर्चा 
केळी आहे. 
संघराज्याचे एकभाषिक एकात्म घटक 

भारतांतील राज्यपुनरचनेसंत्रंधींच्या एकंद्र प्रश्ना- 
बाबत निवेदनाच्या पहिल्या भागांत चर्चा करतांना, 
सुरवातीस संघराज्यात्मक लोकशाहींतील राज्य अगर 
प्रांत सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टया एकात्म असणे 
कसें जरूरीचे आहे तें सांगून, ही सामाजिक व सांस्कृ- 
तिक एकात्मता भारतांत एकभाष्रिक प्रदेशांत कशी 
आढळून येते हें दाखवून भारताच्या संघराज्यांतील 
घटक राज्यांची उभारणी या भाषिक तत्त्वावरच पाया- 
शुद्ध रीतीने होऊं शकते हें दाखविळें आहे. खातंतर्यपूव 
कालांतहि ब्रिटिश राज्यक्त्यांनींहि हें तत्व कसे मान्य 
केळें होते ते दाखवून भारताच्या राष्ट्रधुरीणांनींहि 
या तत्त्वास वेळोवेळीं कशी मान्यता दिली आहे तें 
सांगितळें आहे. इतिहासाचा ओघच भाष्रावार प्रांतरचना 
होण्याकडे आहे हेंहि त्यांत विशद केळें आहे. देशी 
संस्थानांचे प्रदेश विलीन करतांना हें भाषावारीचे तत्त्व 
स्वातंत्र्योत्तर कालांत देखील अवलंबिले होतें. सामाजिक 
लोकशाहीचं उद्दिष्ट गांठण्यासाठीं भाषावार राज्यांची 
आव्यकता आहे. एकभाषिक प्रदेशांत समान सात्क- 
तिकब साहित्यिक परंपरा आढळून येतात, निरनिराळ्या 


१५ 


हाला 


जाती व धर्म असले तरी त्या सर्वांस भेदून जाणारी अशी 
एक प्रादेशिक संस्कृति असंत व ही प्रादेशिक संस्कृति 
विशिष्ट एकभाषिक प्रदेशाशीं निगडित असते. सर्व 
भारताची ढोबळ रीतीने एक संस्कृति असली तरी 
त्यामध्ये प्रदेशपरत्वे बरीच मिन्नता आहे. सर्व भारता- 
मध्ये लोकशाहीव्यवहारक्षम असा एकच एकजिनसी 
लोकसमाज निर्माण करणें सत्यसृष्टीपलीकडील गोष्ट आहे. 
म्हणून प्रादेशिक विविधतेची जोपासना करूनच व्यापक 
दृष्टीने भारताची सांस्कृतिक व सामाजिक एकता राखणे 
शक्‍य आहे. भारतांतील प्रादेशिक विविधता अखिलभार- 
तीय एकत्वाच्या जाणीवेशीं विलकूल विरोधी नाहीं. बहु- 
भाषिक राज्यांचा कारभार किती ब्रिकट होतो हें अनु- 
भवान सिद्ध झाळें आहे. कोणत्याहि इतर स्वरूपाच्या 
तंट्र्यांना बहुभाषिक राज्यांत भाषिक तंस्याचें स्वरूप चट- 
कन्‌ येतें. त्यामुळें विकासयोजनांच्या मागोत अनेक : 
अडचणी निर्माण होतात, पण केवळ हे तंटे-बखेडे 
टाळण्यासाठी भाषिक राज्यांची मागणी नसून लोक- 
शाही समाजजीवनाची पायाशयुद्ध उभारणी करण्यासाठीं 
त्यांची मुख्यतः गरज आहे. ही मागणी विद्यमान 
राज्यघटनेच्या चौकटींत बसेळ अशीच आहे. भारतां- 
तील पुनधीटित राज्यांच्या आर्थिक निर्वाहक्षमतेचा 
प्रश्न पुढें निवेदनांत विस्ताराने चर्चिला आहे. नव- 
राज्यनिर्मितीसाठीं त्या राज्यांची आर्थिक निर्वाह- 


*क्षमता ही कांहीं आवइयक बाबर ठरत नाहीं. भारता- 


च्या निरनिराळ्या राज्यांत दरडोई सरकारी उत्पन्नांत 
कितीतरी तफावत आहे. दरडोई कमी उत्पन्न असणारीं 
राज्येंहि आज निर्वाहक्षम आहेत. आर्थिक निर्वाह- 
क्षमतेची कल्पना राहणीच्या अगर जीवनमानाच्या 
कल्पनेप्रमाणे सापेक्ष आहे. पुनरंचनेनैतर नवीं बनणारी 
राज्ये आयव्ययसामर्थ्याच्या दृष्टीने विद्यमान राज्यांपेक्षा 
कोणत्याहि दृष्टीने कमी ठरणार नाहींत. राज्यकारभाराच्या 
सोयी-गेरसोयीच्या मुद्‌द्याला मर्यादित महत्व आहे. 
राज्याचे आकारमान केवढे असावें हें ठरविण्याबाबत 
फारतर त्याचा संबंध येईल, पण हे सर्व इतर सुंद्धे गौण 
होत. एकत्वाची भावना असलेला व समान सांस्कृतिक 
व॒ सामाजिक परंपरा असणारा लोकसमाज हाच 
भारताच्या संघराज्यांतील घटक राज्यांच्या उभारणीचा 
खराखुरा योग्य असा पाया आहे. - नंतर भाषे- 
नुसार भारतांतील पुनघेटित राज्यांची संख्या व नांवे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


दिलीं असून राज्यघटनेंत निर्दिष्ट केलेल्या प्रमुख अशा 
सर्वे भाषांची हीं राज्यें होतात हें दाखावेळें आहे. 
विद्यमान राज्यांपैकी बहुतेक राज्यें एकभाषरिक असून 
कांहींच्या सरहद्दींत थोडा फेरबदल करून तीं एक- 
भाषिक होण्यासारखी आहेत. फक्त हैद्राबाद, मध्यप्रदेश 
व मुंबई ही राज्येंच तेवढीं. वहुमाधिक आहेत. आणि 
त्यांतूनहि फक्त मराठीलाच तेवढें स्वतःचें असें आज 
राज्य नाहीं, इतर सवे भाषांना आज स्वतःची राज्ये 
आहेत. पुनर्धटित राज्यांची संख्या त्यांच्या विद्यमान 
संख्येपेक्षा न वाढतां कमीच होइल. एकूण १६ ते २० 
राज्ये होतील, अ, व, क वगेरे राज्यांच्या दर्जामधील 
भेद आतां नाहींसे करून टाकणे अवदर्‍य आहे. कांहीं 
ऐतिहासिक कारणामुळें त्यांची पूर्वी जरूरी भासली तरी 
आतां ते पुढें चाळू ठेवण्याची बिलकूल गरज नाहीं, 
राजप्रमुखपदहि नष्ट करण जरूर आहे. लहान राज्यें 
बनविण्यांत येऊं नयेत. विकासयोजनांच्या दृष्टीने तीं 
गैरसोयीची व नुकसानीची होतात. त्यानंतर राज्यांच्या 
सीमा निश्चित करण्याचीं त्ते सांगितठीं आहेत. 
खेडेगांव हा मूळ घटक धरून सीमा ठरविण्यांत 
याव्यात. तसेंच सीमा ही खंडित न होतां सरळ जाणारी 
असावी, सीमानिश्चितीचें काम सरहद्द-कमिरनसारख्या 
एकाद्या अधिकारी संस्थेवर्च अखेर सोपवावे लागेल, 
निवेदनांत शेवटीं राज्यपुनररचनेमुळें निर्माण होणाऱ्या 
कांहीं प्रश्नांची चर्चा केली असून भाषिक अल्पसंख्या 
कांचा प्रश्न समाधानकारक रीतीर्ने कसा सुट्ूं शकेल तें 
दाखाविळें आहे. 
मराठीभाषी प्रदेशाचे एकात्मत्ब 
निवेदनाच्या दुसऱ्या 


कशी आहे तें दाखवून 
क्षेत्रविस्ताराचें वर्णन व 
दाखावेळें आहे, महाराष्ा 

लीं खोरी. 


दृष्ट्याहि कसा एकजीव 
महाराष्ट्रांत समाविष्ट 
च हूंद्राबाद राज्य यांतील मराठी जिल्हे देऊन त्यांचे 
एकूण क्षेत्र व लोकसेख्याहि देण्यांत आलीं आहेत, 
लोकसंख्येतील मराठी भाषिकांचे प्रमाणहि दाखविलें 
आहे. महाराष्ट्रांत समाविष्ट होणाऱ्या सरहद्दीवरील 


ताठ़क्‍योंच्या क्षेत्रफळाचा व लोकसंख्येचाहि त्यांत 
हिशेब घरला आहे. अशा रीतीनें एकंदर महाराष्ट्राचे 
क्षेत्रळ सुमारे १२७ हजार चौ. मेळ होत असून 
लोकसंख्या ३ कोट ३७ लक्ष ८९ हजार होते. यामध्ये 
मराठीभाषिकांचे प्रमाण शेंकडा ७७ पडते. नंतर 
महाराष्ट्राच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीची माहिती देऊन 
भावी महाराष्ट्रराज्याचें सरकारी उत्पन्न किती होऊं 
शकेल त्याचे आंकडे दिळे आहेत. मुंबईतील 
मराठी जिल्हे, मध्यप्रदेशचे मराठी जिल्हे व 
मराठवाडा यांचें वेगवेगळें उत्पन्न व खर्च देऊन 
अखेर सर्वांचे एकत्रित उत्न्न दाखाविळें आहे. ते 
१९५१-५२ सालामध्ये ५७ कोटी असल्याचें दिसून येतें. 
तसेंच महाराष्ट्राचे दरडोई सरकारी उत्पन्नहि दिलें 
असून तें सर्व महाराष्ट्रांत इ. १९५१-५२ मध्ये दर 
डोई १७ रु, पडतें. या प्रत्यक्ष माहितीच्या आधारे 
महाराष्ट्रराज्य आर्थिक दृष्ट्या निर्वाहक्षम कते आहे 
तेंहि दाखाधेठें आहे, 
मुंबईचा पश्न 

नेतर मुंबई शहराच्या प्रश्नासंवेधाने सविस्तर चर्चा 
केली आहे. इतिहासकाल्यपासून मुंबई दाहर उत्तर 
कोंकणांत मोडतें व तेथें पूर्वापार राहणाऱ्या जमाती 
मराठीभाषिक असल्याचेंच सिद्ध होते. १९ व्या 
शतकांतील युरोपियन इतिहासकारांनी हीच गोष्ट 
मान्य केळी आहे. आजहि मुंबई मराठीभापिक 
प्रदेशांनीं परिवेष्टित असून दुसऱ्या भाष्रेची सरहद 
मुंबईपासून कमींत कमी ८० मेळावर आहे. याबाबतीत 
मुंबईची कलकत्ता व मद्रास ]ाह्रांशीं तुलना करण्यांत 
आली आहे. शहर केंद्रबिंदु धरून त्यापासून ७५ ब 
२५० मेलांच्या त्रिज्येंत येणारे प्रदेश दाखविणारे 
मुंबई, कलकत्ता व मद्रास यांचे तीन नकाशे देण्यांत 
आले आहेत. मुंबई मराठीभाषिकांच्या जीवनाचे व 
कार्याचें केंद्र आहे. मराठीभाषरिक नागर लोकर्सख्या 
सर्वांत मुंबईत केंद्रित झाली आहे. महाराष्ट्राच्या 
सांस्कृतिक व सामाजिक जीवनाचेंहि केंद्र मुंबई आहे. 
महाराष्ट्राच्या आर्थिक जीवनाचेहि ते केंद्र आहे. 
मुंबईतील दुसऱ्या कोणत्याहि भाषिकांचे याप्रमार्णे तं 
केंद्र नाहीं, मुंबई शहर महाराष्ट्राच्या भूपदेशाचा एक 
आवभाज्य भाग असल्याने ते वेगळें काढून त्याचें 
स्वतंत्र राज्य करण्याची मागणी कोणत्याहि तत्वावर आधार- 


१६ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


राज्यपुनरेचनेचा प्रश्न ब महाराष्ट्र 


ठेली नाहीं, मुंबईचा विकास घडवून आणण्यांत मराठेतर 
जमातींचा मोठा भाग आहे. म्हणून ती वेगळी 
काढली पाहिजे असें सांगितलें जाते, ही विचारसरणी 
घातुक आहे. ही मागणी करणारांत मुख्यतः गुजराती 
भांडवलदार प्रमुख आहेत. तसें पाहिलें तर हा विकास 
इग्रजांनीं घडवून आणला आहे. पण तेवढ्यासाठीं त्यांची 
राजकीय सत्ता रहावी असें कोणीच म्हणत नाहीं. 
आग्नेय आशियांतील अनेक देशांचा व शहरांचा 
विकास युरोपीय राष्ट्रांनीं घडवून आणला आहे; पण 
त्यांची तेथें राजकीय सत्ता रहावी असें आज कोणीहि 
मान्य करणार नाहीं. मुंबईत मराठीतर भाषिकांची संख्या 
मराठीपेक्षा जास्त आहे म्हणून तें वेगळें काढावें असे कांहीं 
म्हणतात - पण हें तत्त्व मान्य केल्यास प्रादेशिक एकते- 
च्या तत्त्वास बाध येतो. प्रदेशांतर्गत अशा एकाद्या 
विवक्षित जागीं अन्य भाषिकांची बहुसंख्या असल्यास 
तें ठिकाण त्या प्रदेशापासून वेगळें काढतां येत नाहीं. 
अखिल भारताच्या व्यापाराचें व उद्योगधंद्याचे केंद्र म्हणून 
मुंबईशहर वेगळें काढण्याचें ठरविल्यास इतर शहरांनाहि 
तोच नियम लावावा लागेल, महत्त्वाचे असे सर्वे व्यापारी 
हितसंब्रंध संघराज्यसत्तेच्या अधिकारकक्षंतच येतात. 
मुंबई महाराष्ट्रांत गेल्याने त्यांना कोणताहि धोका पोंचत 
नाहीं. स्वतंत्र हाहर ही कल्पना कालविपरीत व मध्य- 
युगीन आहे. मुंबई केंद्रशासित घटक होण्याने संघराज्या- 
च्या पायावरच आघात होणार आहे. महत्त्वाचे सर्वे 
विषय संघराज्याच्या अधिकारकक्षंतंत आहेत. 
केंद्रशासित घटक बनण्यानें तेथील रहिवाद्यांना 
स्वराज्याच्या कारभारांत भाग घेतां येत नाहीं. 
भोंबतालच्या प्रदेशापासूनहि त्याचा संबंध तुटतो. 
शहर हें लगतच्या प्रदेशापासून तोडणे घातुक आहे. 
या प्रश्नाचा निर्णय देण्यासाठीं सावमताची मागणी 
करतां येत नाहीं. घटनेंत त्याची तरतूद नाहीं. महा- 
राष्ट्र व मुंबई यांमध्यें व्यापारी जमाती मराठीतर भाषि- 
कच आहेच. महाराष्ट्रांत प्रादेशिक अद्या मोठ्या 
व्यापारी जमाती नाहींतच. अन्यभाषिक व्यापाऱ्यांचे 
हितसंबंध महाराष्ट्रांत सुरक्षित आहेत तसेंच मुंबईतहि 
ते राहतील, एका राज्यामध्ये निरनिराळ्या भाषिकांच्या 
दुज्यीत फरक करतां येत नाहीं. सवीना सारखेच राजकीय 
हक असतात, भाषिक अल्पसंख्याकांचे प्रश्न त्यांच्या 

शिक्षणासाठी व सांस्कृतिक जोपासनेसाठीं विशेष 


न. भा, ३ 


१७ 


अनुक्रमणिका 


तरतुदी करून सोडवितां येतात. व्यापारी व आर्थिक 
हितसंब्रंध मुंबईत सव सुरक्षित. राहतील. स्थानिक कार- 
भाराबाबत जादा अधिकार व सत्ता देण्यांत येऊन 
मुंबई शहर व उपनगरे यांच्यासाठी बृहन्‌मुंबई- 
प्रदेशाच्या स्थानिक सत्तेकडे हे विस्तृत अधिकार देण्यास 
कांहींच हरकत नाहीं. 
कोंकणी ब मराठी 

यानंतर निवेदनांत कोंकणी ब मराठी यांच्या संबंधाचा 
प्रश्न चार्चिळा आहे. पोठुंगीजांच्या भाषाविषयक 
घोरणामुळें कोंकणीचा नैसर्गिक. बिकास न होतां तो 
भलत्या दिदेनें झाला. त्यामुळें आज हा प्रश्न निर्माण 
होत आहे. भाषाशास्त्रज्ञांनीं कोंकणी ही मराठीला 
जवळची आहे, तिची बोली आहे, ती वेगळी भाषा 
नाहीं असें म्हटलें आहे. अलीकडील सरकारचे 
निर्णयहि असेच आहेत. कारवारकडील कोंकणी- 
भाषिकांची आपण महाराष्ट्राचे घटक आहोंत हीच 
भावना आहे. त्यांचें समाजजीवन, चालीरीती वगैरे 
सर्वे दृष्टींनी ते महाराष्ट्राचे व मराठी समाजाचेच 
घटक आहेत, 
महाबिदभोचा प्रभ 

नंतर महाविदर्भाच्या प्रश्नाची चर्चा केली असून 
सवे मराठीभाषिक प्रदेशांचे ऐक्य कसे आहे, समाज, 
लोकजीवन, चालीरीती, जातिव्यवस्था या सर्व दृष्टींनी 
पूर्व व पश्चिम महाराष्ट्र कसा एक आहे, शोती-उत्पा- 
दुनांतहि कसें साम्य आहे तें दाखावेळें आहे. महा- 
विदर्भाचे जिल्हे पश्चिम महाराष्ट्रापेक्षां आर्थिक 
दृष्ट्याहि विदोष संपन्न असे नाहींत. या आठ जिल्ह्यांचे 
वेगळें राज्य करावें ही मागणी कृत्रिम आहे. 
अनेक वर्षे मिन्न शासनव्यवस्थेखाळीं हे भाग 
राहिल्याने जे परिणाम झाळे आहेत व त्यामळे 
नागपूरसारख्या शहरांना, जें महत्तव आलें आहे तै 
लक्षांत घेऊन पूर्वी अकोला व आतां त्याच धतीवर 
घटनेंत बसेळ अशा रीतीनें नागपूर-करार करण्यांत 
आला आहे. त्यामुळें लोकांच्या गेरसोयीचे निवारण 
होत आहे. संयुक्तमहाराषट्राची चळवळ सुरूं होण्या- 
पूर्वी तिकडे महाविदर्भाच्या चळवळीनें मूळ घरळे 
होतें. परंतु आतां सर्वे मराठी भाषिकांचे राज्य दृष्टि- 
पथांत व शक्‍यंतेच्या कोटींत आल्यामुळें महाविदर्भा- 
ची मागणी करणें योग्य नाहीं व फायदयाचेंहि नाहीं, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षषाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


हैदराबादचे विभाजन आवंदयक 

* हैदराबादचे विभाजन ही दक्षिणेतील भाषिक 
राज्यांचा प्रश्न सोडविण्याची गुरुकिल्ली असून ते घडून 
आल्याने आंत्र, महाराष्ट्र व कर्नाटक या राज्यनिमितीचा 
प्रश्न सुकर होणार आहे. मराठी, कानडी व तेलगू 
भाषिकांचे प्रदेश शेजारच्या त्या त्या भाषिक प्रदेशांत 
समाविष्ट करण्यांत यावेत. हैद्रावादरचे विभाजन भाषिक 
राज्यनि्मितीच्या दृष्टीनेच आवश्‍यक आहे अर्से 
नसून त्या राज्याच्या दुःखद स्मृती व दुष्ट भूतकाल 
गाडून टाकण्याच्या दृष्टीनेंहि ते अवइय आहे. हैद्राबाद 
राज्याबाबत ती एक ' स्थेये निर्माण करणारी शक्ति र 
“ ऐक्यवधेक दख्खनी संस्कृति ? या कल्पना अत्यंत 
खोट्या असून वस्तुस्थिति यांहून अगदीं वेगळी आहे, 
निवेदनांत या “ दख्खनी संस्कृती'च्या कल्पनेचे यथार्थ 
स्वरूप विशद केळे असून या प्रतिगामी कल्पना गाडून 
टाकण्यासाठी हैद्राबादरचें विभाजन करणें अत्यंत जरूरी- 
चें आहे हें सांगितलें आहे. मराठवाडा महाराष्ट्राचा एक- 
जीव भाग असून अनेक मराठी साधुसंत व कबी मराठ- 
वाड्यांत निर्माण झाळे आहेत. महाराष्ट्रांतीळ व मराठ- 
वाड्यांतील लोकांत सांस्कृतिक व सामाजिक ऐक्याची 
जाणीव असून मराठवाड्यांतीळ सर्व लोकप्रतिनिधींचा 


मराठवाड्याचे महाराष्ट्रांत विलीनीकरण करण्यास पूणे 
पाठिंबा आहे, 


निवेदनांतीळ मुद्दयांचा गोषवारा थोडक्यांत वरील 
प्रमाणे असून शेवटीं समारोप करतांना राज्यपुनरचने- 
चाबत कोणतेतरी एक तत्त्व व कार्यपद्धति स्ीकारण्यांत 
यावी असे सुचवून, भाषिक राज्यांचे तत्त्व मान्य न 
झाल्यास व बहुभाषिक राज्यांत विशेष गुण आढळल्यास 
सर्व विद्यमान एकभापिक राज्यांची पुनरेचना करून 
तीं बहुभाषिक बनविण्यांत यावींत; आणि हें मान्य 
नसल्यास व भाषिक तत्त्व संमत असल्यास उरलेल्या 
बहुभाषिक राज्यांची पुनरचना करून तीं एकभाषिक 
करण्यांत यावींत असें सुचविले आहे. कोणती 
तरी एक दिशा पक्तरणे अवश्य आहे. तसेंच 
झहराचें वेगळं राज्य करण्याचें ठरल्यास ते तत्त्व 
सुंबईबाबत लागू न करतां भारतांतील त्यासारख्या 
इतर मोठ्या शहरांनाहि ळागू करणें अवइ्य आहे. 
सततच एकभाषिक प्रदेशाचे एक राज्य आकारमानाने 
च कारभाराच्या दृष्टीनें अवाढव्य होत नसल्यास त्याचीं 


१ 


अनुक्रमणिका 


दोन राज्यें केव्हांहि श्रेयस्कर नाहींत, असेहि सुचविण्यांत 
आलें आहे. 
ळढोकमत अजमावण्याचा प्रश्न 
संयुक्तमहाराष्ट्राबाबत दोन मुख्य विवाद्य मुद्दे 

म्हणजे एक महाविदर्भाच्या स्वतंत्र राज्याच्या मागणीचा 
व दुसरा मुंबई दाहराचें स्वतंत्र राज्य करण्याचा, मराठ- 
वाड्यांतील जनतेत व पुढाऱ्यांत मात्र मराठवाडा 
महाराष्ट्रांत विलीन करण्याबाबत व सर्व मराठीभाषिक 
प्रदेशांचे एकच राज्य करण्याबाबत दुमत दिसून आलें 
नाहीं. कमिदानसमोर साक्षीस गेलेल्या अनेक संस्थांनी व 
व्यक्तींनी या मागणीसच पाठिंब्रा दिला आहे. सुरवातीस 
कमिशनचे सदस्य ' महाबिदर्भास तुमचा पाठिंबा 
आहे काय व त्यांत समाविष्ट होण्यास तुमची तयारी 
आहे काय? ? असा प्रश्न विचारीत. परंतु सवीचीं नका- 
रार्थी उत्तेरे येऊं लागल्याने पुढें त्यांनीं हा प्रश्न विचार- 
ण्याचेंहि सोडून दिले, मराठवाड्यांतील लोकमत 
कोणीकडे आहे हें त्यांना स्पष्टपणे कळून चुकलें. महा- 
विदर्भात मात्र संयुक्तमहाराष्ट्राचे एकच राज्य व्हावे 
म्हणणारे व महाविदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे म्हणणारे 

दोन तुल्यबळ विचारप्रवाह आहेत अते त्यांच्या 
निदुर्ॉानास आलें. म्हणून या प्रश्नाची सोडवणूक कशी 
होऊं शकेल याबद्दल कमिशनने संयुक्त महाराष्ट्र-परि- 
घंदेच्या शिष्टमंडळाशीं बरीच चर्चा केली. अकोला- 
करारावर पूर्वी एकमत झालें होतें. अकोला-करार घटनें- 
त बसत नाहीं म्हणून नागपूर-करार केला. पण 
अकोला-करारांतील उपप्रांताची सोय घटनादुरुस्ती 
केरून शक्‍य झाल्यास कां करूं नये अर्से कमिशनने 
विचारले,  राज्य-पुनरचनेसाठीं कोणत्याहि प्रकारच्या 
घटनात्मक दुरुस्तीचे प्रश्न आम्ही निर्माण करीत नाहीं. 
कारण त्यामुळें राज्यपुनरेचनेच्या मागीतीळ अडचणी 
वाढतील म्हणून आम्ही घटनेंशीं सुसंगत अज्लीच 
मागणी ठेवली आहे. कमिशननें स्वतः घटनादुरुस्ती 
सूचित केल्यास आमची त्यास ह्रकत नाहीं? असे 
उत्तर देण्यांत आलें, महाविदर्भ, मराठवाडा, मुंबई व 
पाश्चम महाराष्ट्र अशा चार उपप्रांतांचे एक राज्य 
अगर या चार घटकांचे एक संघराज्य कां असूं नये, 
तुम्हांस त॑ पसंत पडणार नाहीं काय असाहि प्रश्न 
कमिशनच्या एका सदस्याने केळा, अश्या स्वरूपाचे प्रश्न 
केल्यामुळे राज्यपुनरंचनेच्या प्रश्नाबाबत ते किती गंभीरपणे 
विचार करीत आहेत याबद्दल शंकाच निर्माण होते. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


वू; 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


क 
ल्क 


राञ्यपुनरेचनेचा प्रश्न ब महाराष्ट्र 


कांरण राज्यशास्त्राचे व घटनाकायद्यारचें पूण ज्ञान 
असणाऱ्या लोकांनीं असे कांहीं प्रश्न ' विचारावेत 
याचें आश्चर्य वाटते. संघराज्यांत पुनः पोटसंघराषज्ये 
ही गोष्ट कितपत शक्‍य आहे ? त्यामुळें चे करण्या- 
च्या उद्देशानें तर हे प्रश्न विचारळे जात नाहींत ना १- 
अशी इंका येते. महाविदर्भ व संयुक्तमहाराष्ट्र्‌ यांबाबत 
नाग-विदर्भांतीठ लोकमत अजमावण्याचा कांहीं 
पर्याय शोधण्याचा विचारहि कमिशनच्या बोलण्या- 
वरून दिसला. सावमताचें स्वरूप न येतां हें लोकमत 
कसें कळूं शकेल ? या प्रश्नावर लोकमत अजमावणें 
जरूर भासळें तरी एकभाषिक प्रदेशाची तसें कोणतेंहि 
महत्त्वाचें कारण नसतांना दोन राज्यें कां करावींत 
हाच खरा मुद्द्याचा प्रश्न आहे. केवळ कांहीं ऐतिहासिक 
परिस्थितीमुळे आज लोकमत विरुद्ध असलें तरी त्या 
प्रदेशाच्या भविष्यकालीन हितावर दृष्टि ठेवून योग्य 
ती व्यवस्थाच कमिशनने सुचविणे जरूर आहे. 
लोकांचीं मतें अगर ग्रह बरेचसे भूतकाळांतून निर्माण 
झालेळे असतात. अश्या वेळीं भविष्यकालीन व्यवस्था 
करणार्‍या तत्त्वश्ञांनीं भूतकालाला कितपत महत्त्व द्यावें 
त्यांनीं भविष्याकडे नजर ठेऊन आपले निणेय देणें 
अवदइय आहे व भूतकालोद्वव विरोधी विचार- 
प्रवाहांना त्यांनीं भविष्यकालीन हिताच्या दृष्टीने 
योग्य तें वळण लावणें अवश्य आहे. या दृष्टीने 
कमिशनच्या सदस्यांवर मोठी जबाबदारी आहे. त्यांनीं 
तत्त्वज्दृष्टीने आपले निर्णय देणें अवश्य आह लोक- 
शाहींत लोकमताला योग्य वळण लावण्याची जबाबदारी 
तत्त्वश्पुढाऱ्यावर असते. ती टाकून लोकमताचा बाऊ 
हे तत्तश्च करूं लागल्यास लोकशाहीचें भवितव्य 
भयंकर ठरेल. - 

मुंबई शाहाराचा प्रश्नहि तात्त्विक भूमिकेवरून 
सोडविला जाणें इष्ट आहे. मुंबई शहराचा प्रश्न आपाप- 
सांत विचारविनिमयाने कां सोडविला जात नाहीं 
असा प्रश्न कमिशनने केल्यावरून सं. म. परिषदेच्या 
अध्यक्षांनी या प्रभ्ञाबाबत विरोधी बाजूच्या पुढाऱ्यांशीं 
वाटाघाटी करून कांहीं सर्वसंमत तोड काढण्याचा 
प्रयत्न केल्याची हकीगत निवेदन केली. पण त्या 
बारटाघाटींत फारशी प्रगति झाली नाहीं, एवढेंच नव्हे 
तर सुरवातहि होऊं दकली नाहीं. कारण, दोन पक्षांच्या 

दोन वेगळ्या भूमिका राहिल्याने एकत्र विचार करणें 


अनुक्रमणिका 


दाय झालें नाहीं. मुंबई शहर महाराष्ट्रांत राहून तेवढ्या 
शहरापुरते स्थानिक स्वायत्ततेचे जास्तींत जास्त 
अधिकार देऊं केल्याने ह्या प्रश्नांत कांही तडजोड 
होईल अशी आद्या करावयाची तर दुसऱ्या पक्षार्ने 
मुंबई महाराष्ट्रराज्याचा एक भाग आहे हें मानण्यास 
तयार असलें पाहिजे. पण ती त्यांची तयारी दिसेना, 
त्यामुळें कमिशनच्या सदस्यांना स्पष्टच सांगावे 
लागलें कीं आतां तिसरा कोणीतरी मध्यें पडल्याखेरीज 
या वाटाघाटींना चालना मिळणार नाहीं. कमिशन 
स्वतः ही जबाबदारी पत्करू राकेळ काय ? पण सध्यांतरी 
त्यांच्या बोलण्यावरून ही जबाबदारी ते कितपत स्वीकार- 
तात हा प्रश्नच आहे. 
कांहीं विरोधी निवेदनांचा परामशी 
संयुक्तमहाराष्ट्रू-परिषदेच्या निवेदनाशीं विरो'धी 
अशीं निवेदने कमिशनकडे गेलीं. त्यांमध्ये मुंबईच्या 
स्वयंनिर्मित नागरिकसमितीचें , मुंबई-प्रदेशा-कॉँग्रेस- 
कमिटीचे, गुजरात-प्रदेश-कॉँग्रस-कमिटीचें , इंडियन 
मर्चंट चेंवरचें व महागुजरात-समितीचें-हीं प्रजुख होत. 
पैकीं महागुजरात-समितीनें भाषावार राज्यांचे तत्त्व 
मान्य केळे असून त्यांचा विरोध मुंबई महाराष्ट्रांत 
जाण्यास असून त्याचें एक स्वतंत्र राज्य करावें असे 
त्यांनीं मांडळे आहे, बाकीच्या निवेदनांत भाषावार 
राज्यांच्या तत्वासच विरोध करण्यांत आला असला 
तरी त्यांचा मुख्य विरोध मुंबई शहराब्राबत आहे. 
कारण त्यांनीं कर्नाटकाचें भाषावार राज्य होण्यास 
संमति दिली आहे. या निवेदनांत मांडलेल्या मुद्यांचे 
सविस्तर खंडन स्थलाभावास्तव येर्थे करणे शक्‍य 
नाहीं. परंतु या सवांचा विरोध मुख्यतः मुंबई महा- 
राष्ट्रांत असण्याबाबत आहे. त्यांच्या बऱ्याच मुद्‌यांचे 
सं, म. परिषदेच्या निवेदनांत खंडन झालेळेंच आहे. 
आणि या सव निवेदनांचा आणखी एक विदोष 
म्हणजे मुंबईच्या उत्तरेकडील ठाण्याचे समुद्रकांठचे 
चार तालुके गुजरातमध्ये घालावेत, कारण तेथील भाषा 
मूलतः गुजराती आहे-ही मागणी होय. अर्थात्‌ 
सरकारी शिरगणतीचा पुरावा त्यांस संमत नाहीं. हा सर्व 
खटाटोप गुजरातची सरहद्द मुंबईशीं भिडविण्यासाठीं 
आहे हें कोणाच्याहि लक्षांत येईल, पण या 
त्यांच्या उपद्दयापामुळें ठाणे जिल्ह्यांतील मराठी - 
भाषिकांना जागरूक राहून आपली बाजू कमिशन- 


१९ ह: 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


पुढें मांडावी लागली, डांगर्चे शिष्टमंडळहि कमिरान- 
समोर येऊन त्यांनीं डांगी लोक मराठीभाषिक 
असल्याचेंच सांगितलें, सध्यांचे मुंबई राज्य असच 
ठेवावें, वाटल्यास कर्नाटकाचें वेगळें राज्य होऊं द्यावे 
अशी या निवेदनांची भूमिका आहे. ' कर्नाटक गेल्या- 
नेतर उरलेल्या मुंबई-राज्यांत महाराष्ट्रीयांचें संख्याधिक्य 
होईल व त्यामुळें गुजराती-मराठी अशा मिश्र-माषिक 
राज्यांत तुमच्या हितसंबेधास कोणताहि धोका पोंच- 
ण्याचा संभव नाहीं - मग ही स्थिति तुम्ही कां पसंत 
करीत नाहीं ? असा सं, म. परिषदेच्या शिष्टमेंडळास 
कमिशनने प्रश्न केला असतां मिश्र-भाषिक प्रांतांत 
आमच्यावर कांहीं अन्याय होतो ब आमचे हितसंबध 
सुरक्षित राहात नाहींत या मद्‌द्यावर आमची भाषिक 
आताची मागणी आधारलेली नसून मागें सांगितलेल्या 
भाषिक राज्यांतील मौलिक गुणामुळेंच ती करण्यांत 
येत आहे असें परिषदेच्या प्रवक्त्यांनीं सांगितलें. संयुक्त- 
महाराष्ट्र-परिषदेच्या निवेदनाशीं आणल्ली विरोधी 
निवेदने म्हणजे महाविदभवादी अगे-ब्रियाणी-प्रभतींचीं 
भाषिक तत्त्वे त्यांना मान्य असून त्यांचा भर एका 


अश्राप -- | 

मळा देव नाहीं मला देश नाहीं 

सांगावया नांव ताता नसे 

जगावे करंटे, मरावें करडे 

न प्रीति इंसे वा न प्रीति र्से 
मिळाळा झुठें भाकरीचा न कोर 
झुकेळा रुखे भोठ मी चावळे 
उण्या जीवनाचीं पुरीं वीस वर्षे 
छिळावास काढूनिही पाहिळे 

“क्या शक्‍स कोई न नोळाम ळेगा १ 

तिन्ही वार सैतान घे हांसुनि 

साध्या मनाचे सिघे बोळ नाळे 

“होरे छटारू, लुटारू खुनी ! ? 
झालें अखेरीस जें व्हायचे सें 
फांसावरी हें मिट जीवन 
तरारून येतात रोपे विखारी 
माझ्याच भश्नाप मातींतुन 


"ण देवदत्त दाभोळकर 
९ हगेरिन कवि ॥॥॥1७ उ०५४७| यांच्या 
धय ००९0 00? या कवितेचा युक्त अनुवाद ), 


नि न 


भाषेचे दोन प्रांत होऊं शकतात यावर आहे. आणि 
त्यासाठीं श्री. अण्यांनीं महाविदर्भ सांस्कृतिक व 
सामाजिक दृष्ट्या पश्चिम महाराष्ट्रापासून वेगळा आहे 
हें दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण श्री. अण्यां- 
च्या निवेदनांत कोणताहि तात्विक मुद्दा नसून त्यांतील 
विधानें कोणत्याहि ऐतिहासिक वा प्रत्यक्ष पुराव्यावर 
आधारलेली नाहींत. तसेंच त्यांनीं त्यांत उपस्थित 


केलेल्या इतर अनेक खऱ्याखोट्या प्रश्नांकडे विशेष 
टक्ष देण्याचीहि गरज नाहीं. 


कमिशन सध्यां चोकशी करीत आहे. चोकशी- 
नंतरचे त्यांचे निणय लोकांचें कितपत समाधान करू 
शकतीळ याबद्दळ आज कांहींच सांगतां येत नाहीं. 
कमिशनचे एक सभासद म्हणाल्याप्रमाणे ही सर्वस्वी 
न्यायालयीन स्वरूपाची चोकशी नव्हे, एकंदरीने हा 
सर्व प्रश्न राजकीय आहे व त्यामुळें जे निर्णय विशुद्ध 
राजकीय तत्त्वांच्या कसोटीवर व कल्याणकारी लोक- 
शाहीच्या ध्येयदृष्टीवर आधारले असतील तेच टिकाऊ 
ठरतील, 


संध्या आली दाश --! 


येथ मी बसलेलो 

गच्चीवर एकान्तीं 
बाजूचे हें झाड 

सळसळ गातें गीत, 
मावळतीला दूर 

लाल गेरूवा रंग 
तुरळक मेघांमधुनी 

झिरपत भाला ळांव. 


छटा तयांच्या कांद्दी 
भोढय़ामाजीं लवल्या 
खुब्ुुन गढूळ पाणी 


माई्याजवळी आल्या, 
थुक उगवली तारा 

साथीला ये दुखरी 
गीत तमाचें गात 

संध्या भाळी दारीं, 


"ण गणेश कुडे 


२९५ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


लोकशाही राजवटीचे जे रंग-ढंग वारंवार दृष्टो- 
सपत्तीस येतात त्यांपैकीच एक महत्त्वाचा प्रसंग आगस्ट- 
सप्टेंबरमध्ये आपल्या राजधानींत पहावयास मिळाला. 
हा प्रसंग म्हणजे बँक-कामगारांनीं आपल्या मागण्या 

मांडण्यासाठीं केलेलीं निदशने व त्यांची फलश्रति 
होय. निदरीने, मोर्चा आणि इतर गोंधळ कांहीं 
नवा नाहीं व त्याबद्दह विशेष कांहीं वाटण्याचे 
प्रयोजनहि नाहीं. पण वर उल्लेखिलेल्या प्रभावर 
भारतीय संसदेंत सुश्राव्य चर्चा झाली व त्या चर्चेचे 
सुपहि मोठ्या नास्यपूर्ण घटनेनें वाजलें, त्यामुळे बँक 
कामगारांच्या मागण्या व त्या प्रश्नाचा अभ्यास 
यापलीकडे एक आगळें महत्त्व या सर्व घटनेस प्रास्त झाळे, 


२४ ऑगस्ट १९५४ रोजीं सरकारनें एका 
डुकुमान्वये बँक-निवाड्यांत ( लेबर अपेलेट ट्रायब्यून- 
लच्या २८ एप्रिलच्या निणयांत ) कांहीं फेरफार जाहीर 
केले. ते कामगारांच्या बाजून नसून बँकांच्या बाजन होते 
ते जाहीर झाल्यापासून कामगारांनी प्रचंड मिरवणुका 
काढल्या, मशाली पेटविल्या, इतर कामगार-संघटनांची 
साथ मिळवली ब सरकारी हुकुमाविषयीं आपली नापसंती 
प्रगट केळी, नंतर एक मोर्चा काढण्यांत आला. तो 
पंतप्रधान नेहरूंच्या निवासावर गेला, श्री, नेहरूंनी 
कांहीं प्रतिनिधींना मुलाखत दिली व त्यांचे अंमळ 
सांत्वन केळे, नंतर या प्रश्नावर संसदेत चर्चा व्हावी 
अशी मागणी संसदीय मजूर-पूढाऱ्यांनीं केली. त्या- 
भ्रमाणे ३० ऑगस्ट रोजीं ही चर्चा . ठेवण्यांत आली, 
श्री. हिरेन्‌ मुकजीं व श्री. अशोक मेहता या समा- 
सदांनीं चर्चेस सुरवात केली. सभागृह भरून गेलें होतें. 
निदर्शकांची संख्याहि पुरेपूर होती. ' हाऊस फुछ* चा 
बोड ळागला होता. व तरी आंत प्रवेश मिळावा 
म्हणून बाहेर मोठी रांग उभीच होती. प्रामुख्याने 
भॅक-कामगारांचा भरणा या निद्शकांत होता, हिरेन्‌ 
झुखर्जी यांचे तीन करणारे वक्तव्य टाळ्यांच्या 


श्री. मधुकर जावडेकर 
बँक-निवाड्याची कहाणी 


प्रचंड गजरांत संपले, श्री. मेहतांनीं श्री. मुखर्जीच्या 
सुंदर वक्तव्यास माहितीचा पुरवठा केला, नेतर 
बँकांची बाजूहि मांडण्यांत आली. अर्थमंत्री श्री. 
देशमुखांनी मुद्देसूदपणे सर्वे विषयावर प्रकाश टाकळा व 
सरकारची बाजूहि मांडली, शेवटीं पुनः सरकारतर्फे उत्तर 
देतांना मजूरमंत्री श्री. गिरी यांनीं कामगारांची बाजू 
उचळून धरली व आपली मतभिन्नता जाहीर केली, नंतर 
कांहीं तासांनीं त्यांनीं मंत्रिपदाचा राजिनामा सादर 
केला, ( खिश्यांत राजिनामा ठेवूनच त्यांनीं संसदीय 
भाषण केळें म्हणतात ! ) पुनः कामगारांत उत्साहाची 
लाट पसरली. नवे मजूर-मंत्री श्री. खंडूभाई देसाई 
यांनीं कामगारांशी बोळणीं केलीं. आतां सवे विषय 
पुनः न्या. मू . राजाध्यक्ष यांच्याकडे अधिक विचारा- 
करतां पाठविला आहे. अजून २३ महिने पुनः हा 
विषय अधांतरीं राहणार असें दिसते. 


बँक-कामगारांची संप करण्याची भाषा जरी काना- 
वर येत असली तरीहि दीधे काल चालूं असलेल्या या 
एकंदर प्रकरणावरून संत्रंधित जनतेच्या लोकशाहीवर 
आधारलेल्या केवळ वैधानिक वागणुकीबद्दद आद्र व 
समाधान वाटत. या प्रचंड देशांतील विशिष्ट परि- 
स्थिति व लोकशाहीचा नवीन प्रयोग यांविषयी जों 
जों विचार करूं लागावें तों तों आपल्यावरील जबाब- 
दारी व प्रभाची गहनता यांबिषयीं धास्ती वाटल्या- 
वांचून राहात नाहीं. ती प्रगट करण्याची संधि विचार 

वन्तांनीं कधींहि गमावली नाहो. याविषयीं समाधाना- 


चा पहिला परिस्फोट सुमारें तीन वषीपू्वी अति. 
शय व्यवस्थित रीतीने पार पडलेल्या पहिल्याच 


प्रचंड निवडणुकीच्या यशाने या देशांत व 
परदेशांतहि झाला, त्यानंतर वेळोंवेळीं हषोत्पत्तीस 
येणाऱ्या वर वणन केलेल्या घटनांवरून हा विश्वास 
बळकट होत राहतो. लोकशाहीचीं बीजे रक्तांत भिना- 
वयाचीं तर अशा प्रकारचे घडे मिळतील तेबंढे हवेच 


९१ 


ति 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


आहेत. शांतता, वैधानिकता व संघटना यांवर आघार- 
लेली ज्वलंत न्यायप्रीति व अन्यायाविषयीं चीड भर- 
पूर पोसली जाणें जरूर आहे व तिचा वेळोंवेळीं 
आविष्कार करणेंहि जरूर आहे. याच उपायाने लोक- 
शाहीची रखवाली करणाऱ्यांना अष्टौप्रहर जागरूक 
राहाणे अपरिहार्य होईल व अश्या सौम्य दंद्रांतून मानवी 
कल्याणाला घोषक असणारीं चिरंतन मूल्यें पुढें रेटली 
जातील, 

या इष्टिकोणांतून पुनः एकदा पाहिळें तर ऑगस्ट- 
सप्टेंबर मधील राजधानींतीळ बँक-कामगारांचे वर्तन व 
तो संपूर्ण प्रसंगच वरील कसास उतरतो. एका न्याय- 
संस्थेचा निवाडा, त्यांतील सरकारी हस्तक्षेप, कामगारां- 
च्या प्रचंड व * ज्वलंत? (-मशालींची ही मिरवणूक 
मोठी सतेज दिसत होती !-) मिरवणूकी, मोचे, संसदें. 
तील उत्कृष्ट चर्चा व त्या चर्चेची उच्च पातळी, मजूर्‌- 
मंत्र्यांचा विरुद्ध पक्षास पाठिंबा व मतमेदांतून बाहेर 
पडलेला राजिनामा आणि लांची दिसून आलेली तत्व- 
निष्ठा - साऱ्याच घटना सूत्रबद्ध व समाधानकारक वाट- 
तात आणि या देशाच्या राजकीय भविष्याविषयीं 
विश्वास वाटूं लागतो. 

हा झाला प्रस्तुत विषयाचा राजनैतिक व राज्य- 
व्यवहारिक दृष्टिकोण, आतां बँक-निवाड्याची व एकं- 
दर प्रश्नाची अर्थशास्त्रीय बाजू निःपक्षपाती दृष्टिकोणां- 
तून पुढें मांडून निष्कषीची मुभा वाचकांवरच 
सोपवूं म्हणजे झाळें, 
पूबेपीठिका 

भॅक-कामगारांच्या तंट्यांचा इतिहास फारसा जुना 
नसला तरी भरपूर रोमांचकारी आहे. बँक-नोकराच्या 
जषटना अधिक रिस्तबद्ध त्ऱ्हेनें दुसऱ्या महायुद्धा- 
नंतर उभ्या राहिल्या. १९४६ सालच्या सुमारास 
त्यांनीं आपल्या मागण्यांचा मसुदा जाहीर केला. 
संपांच्या नोटिसा देण्यांत आल्या, संपहि करण्यांत 
आले. या चळवळींचा जोर प्रामुख्याने मुंबई, उत्तर- 
अदेश, बंगाल या राज्यांत फोफावला. त्या त्या राज्यां- 
तील तत्संबंधी अधिकाऱ्यांनी हे तंटे लवादाकडे 
सोंपविळे व निर्णय घेतळे, १९४७ मध्ये मुंबई राज्यां- 
तीळ निवाडा न्यायमूर्त द्विटिआ यांचेकडे सुपूर्त 
करण्यांत आलेल्या झगड्याबद्दलचा होता. १९४७ - 
४८ मध्ये बंगालांतहि कांहीं महत्त्वाचे निवाडे देण्यांत 


> 


अनुक्रमणिका] 


आले. 

पण या उपायाने या रोगाचे निरमूळन होण्याऐवजी 
त्यानें मूळच धरलें. नोकरांची अधिकाची अपेक्षा 
वाढत राहिली. याचा परिणाम म्हणून बँकांनी मध्य- 
सरकारची मदत अपेक्षिली. सरकारनें १९४९ सालीं 
“]गतेए8118] 191888 (381 तय0७2् ध्यात 
गपडपाध्याठ& 0०09०९8 ) 07ताय 900? 
वटहुकूम काढला. या बटहुकुमान्बये अनेक राज्यांत 
ज्या बॅंकांच्या शाखा फेलावल्या आहेत त्यांवर सरकारचें 
नियंत्रण लागूं झाळें. त्यानंतर १९४९ मध्ये सरकारने 
एक तातुरतें लवाद या कामाकरतां नेमले. या 
लवादाचे चेअरमन श्री. सेन होते व इतर सभासदांत 
श्री. दर्मा व श्री. मुजुमदार होते. प्रसिद्ध सेन- 
निवाडा म्हणून हें लवाद व निवाडा प्रसिद्ध आहे. 
अखिलभारतीय बॅंकांच्या २०५ तंट्यांचा विचार या 
लवादार्ने केळा, सेन-ळवादानें आपला निवाडा 
१९५० मर्ध्ये जाहीर केला, हें लवाद कामगारांना 
फार पसंत पडलें व त्याच्या निवाड्यावर ते बेहद 
खूष होते. बँकांना हा निवाडा मान्य होण्यासारखा 
नव्हता. कारण बँकांचा ऑफिसखचे त्यामुळें भलताच 
वाढणार होता. यास्तव बँकांनी घटनेच्या १ ३६ कलमा- 
खालीं सुप्रीम कोर्टाकडे निवाड्याविरुद्ध अपील केलें. 
सुप्रीम कोर्टाने सेन-लवाद्‌ घटनेतील एका मुदूद्यावर 
(८8७ 1711110? ) १९५१ मध्ये बेकायदा 
ठरविले. लवादच बेकायदा ठरल्याने दोन्ही 
पक्षांतील तंटा अनिर्णीत राहिला. यावर काय 
उपाय करावा हें कोणालाच सुचेना, पण राखेखालीं 
धगधगता निखारा असतांना त्याकडे कानाडोळा करणें 
कुणालाच सोयीचे नव्हतें. विशेषतः सरकारला ही 
अडचण अधिक जाचत होती. यांतून बाहेर पडण्याचा 
जो एकच मार्ग सरकारपुढे होता तो सरकारने अनुर 
सरला. १९५२१ मध्ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (106211 त- 
पह; कते ७100071807 7०एाडला 83 


अँक्ट पास करून सेन लवादाने सादर केलेल्या वेतन- 
श्रेणी सरकारनें अमलांत आणल्या. 

नंतर म्हणजे १९५१ मध्ये पुनः एक लवाद नेमण्यांत 
आले. श्री दिवेटिआ या ल्वादाचे चेअरमन होते. 
या लवादाच्या सभासदांनी लवकस्च राजिनामे द्लि. 
पुनः १९५२ मध्ये एक लवाद श्री. शास्त्री यांच्यासह 


नेमण्यांत आलें, या शास्त्री-लवादानें आपला निय 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


बँक-निवाडयाची कहाणी 


२९५३ मध्ये जाहीर केला. या निवाड्यावर- नोकर व 
चँका या दोघांनींहि अपील केळे. या अपीलाचा निर्णय 
ठेवर अँपेलेट ट्रायब्यूनलनं २८ एप्रिल १९५४ मध्ये 
दिला, या निणेयाचा स्वीकार होता तर बँकांचा 
आफिस-खर्च खपच वाढता. निरनिराळ्या बँकांची 
खर्चाची जबाबदारी सुमार ५ टक्कयापासून ४५ 
टक्क्यापर्यंत बाढेळ अली तक्रार त्यांनीं केली, विशे- 
घतः ग्रामीण विभागांतील ब्रँकांना तर हा खर्च फारच 
डोईजड होण्यासारखा होता. या कारणाकरतां या 
निणेयाविरुद्ध त्यांनी एकच आवाज उठवला, 

सरकारला प्रथम असा वास लागला असावा 
कीं याबाबत कांहींना कांहीं करणें जरूर आहे. 
गपतए9॥७] 10150९8 - ( 80९1182 
गू) 118] ) ०, 1950 च्या अन्वये निणय 
जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आंत सरकार त्या 
निवाड्यांत फेरफार करूं शकते किंबा तो निवाडा अव्हे- 
रूंहि शकते, ही मुदत फार थोडी असल्याने प्रथम 
२४ मे १९५४ रोजीं एक वटहुकूम काढून सरकारनें 
ती ३ महिने केली. पुढें २४ ऑगस्ट रोजीं एक हुकूम 
काढून लेबर अपेलेट ट्रायब्यूनलच्या निणयांत कांहीं 
फेरफार सरकारने जाहोर केळे. हे फेरफार कामगारांना 
पसंत न पडल्यानं नंतरच्या सर्व घटना घडून, नवीन 
मजूरमंत्र्यांनीं पुनः हें प्रकरण न्यायमूर्ती राजाध्यक्ष 
यांच्याकडे अधिक चोकशीसाठीं पाठविलें आहे. या वर्ष 
अखेर ते आपली चोकशी सादर करतील अशी अपेक्षा 
आहे, 
सरकारच्या फेरफाराचें स्वरूप 

सरकारनें ट्रायब्यूनळच्या निर्णयांत खालील मुख्य 
फेरफार केले: 

१. अधिक ४ बढत्या देऊन सर्व ठिकाणीं शास्त्री- 
निवाड्याप्रमाणे वेतनश्रेणी राहांतील, 

२. श्ास्त्री-निवाडयाप्रमाणेच महागाई भत्ता राहील, 

३, तीस हजार किंवा कमी लोकसंख्येच्या 
विभागास चौथा विभाग म्हणून मान्यता व तेथें 
शास्त्री-निवाड्यांतीळ तिसऱ्या विभागाची पगारश्रेणी 
च महागाई लागू, 

४. तीस हजार किंवा कमी लोकसंख्येच्या ग्रामीण 
विभागास (जेथें सेन-निवाडा लागूं नाहीं तेथे) निवाडा 
लागू नसावा 


९३ 


अनुक्रमणिका 


८, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया? यांतून वगळावी 

६, कोणत्याहि परिस्थितीत ३१ जानेवारी १९५० 
ला असणारी पगारश्रेणी कमी न व्हावी -- वगेरे. 

यांवरून असे दिसून येईल कीं सरकारने बँकांना 
विशेष कांहीं सवळती दिलेल्या नसून अगदी आवश्यक 
त्याच दिल्या आहेत. सेन-निवाडा व शास्त्री-निवाडा 
यांमध्येंहि पुष्कळ तफावत होती व त्यांत शास्त्री-निवाडा 
अधिक शास्त्रशुद्ध होता असे आढळून येतें. उदाहर- 
णार्थ, महागाईंचाच विचार करूं. महागाईबावत सेन- 
निवाडा इतका विक्षिप्त होता कीं तो फार काळ अम- 
लांत राहाणे अशक्यच होतें. महागाईचे सर्वसाधारण 
द्र ठरविण्याऐवजीं सेन-निवाड्यानें त्या त्या शहराच्या 
जीवनमान-निरदेशकांकावर ती अवलंबून ठेविली. याकरतां 
२२ ठिकाणचे हे नि्देशाकांक मान्य केले, जेथें निर्देरा- 
कांक उपलब्ध नव्हता तेथे जवळचा जो असेल तो 
स्वीकारला, पण यामुळें अनेक अडचणी निर्माण झाल्या, 
म्हणजे उत्तर-प्रदेशांतीलळ सीमा-शह्रांची महागाई 
ब्रिहारच्या श्रेणीप्रमाणे अस्तित्वांत आली, कानपूरला 
पगाराच्या २५ ते ४० टक्के महागाई तर अमदाब्राद- 
ला अवघी ८ टक्के व मुंबईस ३० टक्के, असा 
विरोधाभास उत्पन्न झाला. 

शास्त्री-निवाड्यानें ही चूक दुरुस्त केली. प्रमुख 
शहरांत किमान ३५ ब कमाल ७० धरून पगाराच्या 
३३ टक्के महागाई ठरविली. त्याशिवाय प्रादेशिक 
विभाग अस्तित्वांत आणून एक नवा ' ड? विभाग 
(खेळते भांडवळ १ कोटीपेक्षा कमी असलेल्या बँकांचा) - 
कल्पिला, € अ ? विभाग २५ कोटीवर, “ ब? विभाग 
१० ते २५ कोटीमध्ये, 'क' विभाग १० कोटी खालीं, 


* असे तीन विभाग करून शास्त्री-निवाडा 'क' विभागास 


लागू केला, 

ले. अं. ट्रायब्यूनलनें तर शास्त्री-निवाड्यावर ताण 
केळी आणि वेतनंश्रेणी, महागाई वाढविली. ५० 
टकथापासून महागाई सुरवात करून कमाल मर्यादा 
कायम केली नाहीं. याशिवाय वैद्यकीय मदत वेगेरे 
अधिक सोयी आव्यक ठरविल्या, 

यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते कीं एकापुढे एक 
निवाडे बँकांवा अर्थिक बोजा वाढबीतच गेले, बँकांची 
जबाबदारी ध्यानीं घेण्याचें महत्व त्यांना वाटलें नाहीं, 
ज्या सरकारी हुकुमान्वयें सरकारी फेरफार सुचविष्यांत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


आले त्यामुळे बँकांना कांहीं विशे सवलती मिळाल्या 
असें नसून त्यांच्यावरील बोजा किंचित्‌ कमी झालेला 
आहे इतकेंच. 
सरकारी हस्तक्षेपावर जे आक्षेप आहेत ते हे कीं, 
त्रयस्थ अशा लबादनिर्णयांत सरकारनें हस्तक्षेप करावाच 
का ! केल्यास नोकरांना विधातक असे फेरफार करावेत 
काय £ आणि प्रस्तुत फेरफार त्या दृष्टीनें कितपत न्याय्य 
आहेत ? 
यांचा विचार करण्यापूर्वी एक गोष्ट सांगावयाची 
ती ही कीं यापूर्वी एक-दोन वेळां सरकारनें नोकरांना 
फायदेशीर असे फेरबदल केळे आहेत. त्यावेळीं तात्त्विक 
मुद्द्यावर सरकारला विरोध कोणी केला नाहीं. यावेळीं 
सरकारी हस्तक्षेप अंमळ बँकांच्या बाजूने असल्यानें ही 
ओरड विदोष आहे. 
बकांच्या उत्पन्नाची घसरगुंडी 
रिझव्ह बँकेनं प्रसिद्ध केलेल्या खोलील आंकड्यां- 
बरून बँकांच्या घसरत्या उत्पन्नाची, वाढत्या खर्चाची 
च म्हणून घटत्या नफ्याची कल्पना येते. 
रिझर्व बँकेच्या प्रकारनांत म्हटळें आहे कीं 
शेड्यूल्ड बँकांचा नफा १९४९ मध्यें ७.८८ कोटी 
रुपये होता तो १९५३ मध्ये ६.५२ कोटी झाला, 
नॉन - शेड्यूल्ड बँकांचा नफा याच कालांत ४२.६ 
लाखावरून ३३ लाखांवर आला, विनिमयबँकांचा 
नफा ४.५७ कोटीवरून २.६२ कोटीवर घसरला. या 
पडत्या नफ्याचे मुख्य कारण कामाची कमतरता व 
पककेनि न 52043: :> अमी 


वाढता खर्च हींच आहेत. 

उलट पक्षी, बँकांचा खर्च मात्र झपास्याने वाढत 
राहिला आहे, खालील कोष्टकावरून याची कल्पना येते. 
इथे आणखी असें सांगायचें आहे कीं बँकांचा हा खर्च 
प्रगत देशांतील खर्चाहूनहि जास्त आहे, १९५२ मध्ये 
हिंदी शेड्यूल्ड बँकांचा ऑफिस-खर त्यांच्या ठेवीच्या 
रकमेच्या १.८ टक्के होता असे आढळून आलें. याच 
काळांत अमेरिकेंत हे प्रमाण फक्त .८४ टक्के होतें. 
असेच इतर आंकडेहि अमेरिकेसारख्या श्रीमंत 
राष्ट्राच्या मानाने हिंदुस्थानांत डोईजड असल्याचे 
निःसंशय दिसून येतें. हें प्रमाण अपेलेट ट्रायब्यूनळचा 
निवाडा स्वीकारला असता तर सुमारे १५. टक्के वाढळें 
असतें अशी बँकांना भीति वाटते. 


या दोन गोष्टी वरोबर्च तिसरी गोष्ट लक्षांत 
घ्यावयाची ती अशी कीं बँकांच्या शाखांची संख्याहि 
या कालांत घटलेलीच आहे. १९४६ मध्ये हिंदी 
संघराज्यांत एकूण शाखा ४८८६ होत्या, १९५३ मध्ये 
त्या ४०२६ उरल्या आहेत. ८५० बँकांना आपला 
कारभार गुंडाळावा लागला, अँपेलेट ट्राय्चा निवाडा 
अस्तित्वांत येता तर आणखी १० टक्के तरी बँका बंद 
कराव्या लागल्या असत्या, म्हणजे द्रण॒क बँक-आफिस- 
मध्ये १० नोकर समजल्यास, ४००० नोकरांवर बेकार 
होण्याची पाळी येती. कदाचित्‌ हा आंकडा अधिकच 
होता पण कमी नाहीं. 


१ बँकांच्या उत्पन्नाची घसरगुंडी ( आंकडे लाख रुपयांचे ! 
१९४६ १९४८ 
१, एकूण नफा १९डट.१ २२१३.१ क 0 
२. खर्च र ६९८.८ ९५०.१ ११९८.६ १२२५९ 
३, इतर खर्चे-( घट इ० )२१३.२ ४५५७ ८१९.० ४९१.२ 
कड वट्ट नफा ९२३६.१ ८०७.३ ७५०९ ६५१७ 
वारी 
कु. हू. २५.८७ ४२.९३ ४८.५५ ५३१७, 
२४५१, १६.०७ २०-५९ २१.०३ र्र्ड्ड 
४५१ ४८.०६ ३६४८ दे०व्डरे २६'३१ 
२४५ (२--३ ) ६९.०५ ६७५८ ६९.७८ ७२.९६ 
र्‍ण 8७४081 पृ'७0128 उशेक्कींगाश 1१७ 138णात गा एता 
( उएपा8ाटत 


7 णाढ ९7९ 380 0 गएता8 ) बरून. 


श्छे आ. 
अनुक्रमणिका मराठीचा कित्स: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


बँक-निवाड्याची कहाणी 


बँक-नोकरं कीं असंख्य ठेवीदार ? 

आतां याच प्रभाची आणखी एक बाजू पाहू, इतर 
उद्योगधंद्यांत व बँकांत एक -फरक असा कीं, बँकांची 
सारी शक्ति जनतेच्या ठेवीरूप पै्यांत आहे, जनतेच्या 
पैशाचे विश्वस्त म्हणजे बँका. नाणेबाजारांतील पैसा- 
पुरवठ्याच्या पायतळीच्या इमारतीचा दगड म्हणजे 
बँका. ही इमारत केवळ विश्वासावर आधारलेली आहे. 
जनतेचा पैसा संभाळावयाचा तर आवड्यक ती सर्व 
काळजी घेणें जरूर आहे. याकरितां नफ्यांतून, गुंतव- 
णुकीवर घट, बुडणारीं कर्जे व इतर अतर्क्य अडचणी 
यांना तोंड देण्यासाठीं तरतूद करणें जरूर आहे, घटत्या 
नफ्यामुळें ही बाजू लंगडी पडत असल्यास नवल 
नाहीं. 

दुसरें असं कीं, बँक-नोकर व ठेवीदार जनता यां- 
पैकीं अधिक जवळ कोण आहेत याचाहि विचार 
बँकांना करणं प्रास आहे. नोकरांच्या मानाने खाते- 
दारांची व भागीदारांची संख्या खूपच मोठी आहे. हे 
आंकडे २६ बँकांच्या बाबत गोळा केले होते ते उद्‌ 
बोधक आहेत. या २६ बँकांत ( २-२ बँका सोडून ) 
ठेवीची रक्कम ५ कोटीवर आहे. या बॅंकांची नोकर- 
संख्या ३०२७७ आहे. खातेदार-संख्या २३,१९,३५९ 
आहे व भागीदार १,११,४६६ आहेत, म्हणजे नोक- 
रांच्या ७६.६० पट खातेदार आहेत, ३,६८ पट भागी- 
दार आहेत. 

कामगार-कल्याण नाकबूल नसलें तरी अधिक जाग- 
र्क कोणाच्या हिताकरतां राहावयास पाहिजे तें वरीळ 


आंकड्यावरून स्पष्ट होतें. 


आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा सिद्ध करण्यासाठीं 
कांहीं आंकडे देतों. वर सांगितलेंच आहे कीं बँकांच्या 
पाठीचा कणा म्हणजे जनतेचा विश्वास होय. तो 
ढांसळला कीं बँकांची इमारत जमीनदोस्त होण्यास 
विलंब नाहीं. बँकांच्या शेअसना वाजारांत येणारी किंमत 
पाहूं, म्हणजे हा भाग आपोआप सिद्ध झाला. कांहीं 
महत्त्वाच्या बँकांच्या शोअर्सना १९४७ ते १९५४ मध्ये 
बाजारांत उतरत्या किंमती आल्या आहेत, याच काळांत 
औद्योगिक रेअ्सना मात्र चांगला वाढता भाव आला 
आहे. पुनः हें आश्चर्याचे आहे कीं औद्योगिक 
शेअसवर डिव्हिडेड कमी-अधिक दिला गेला आहे 
तर बँकांचा डिव्हिडड-द्र कायम राहिला आहे. असें 
असूनहि बँक-शेअर्सना भाव आलेला नाहीं. याचा 
अर्थ एकच होतो कीं जनतेचा या गुंतवणुकी- 
वरचा विश्वास उडत आहे. आणि सद्यःस्थिति 
कायम राहिली तर तो अधिकच उडून जाईल. कांहीं 
बँकांचे आंकडे खालीं दिळेळे आहेत." त्यांवरून * 
आपोआपच हें सिद्ध होतें कीं, बँकांचा आफिस-खर्च 
एकसारखा वाढत आहे, जनतेचा बॅंकांच्या शेअर्स- 
वरील विश्वास उडत आहे, ग्रामीण विभागांतील बॅंकांना 
तर जगणेच अरक्य आहे, बँकांच्या शाखा बंद होत 
आहेत आणि त्याबरोबरच नोकरांच्या अधिक वेत- 
नाच्या मागण्या वाढत आहेत. नाणे-बाजारांतील 
अतिदाय संवेदनक्षम अशी ही संस्था अनिश्चित 
वातावरणांत वावरत आहे. 


९ इंपीरीयळ बँक १९४७ १९५० 
१ कमाल किंमत ८६० ४९३ 
२ डिव्हिडंड १७८ १६४ 

सेंटूळ बँक , 
१ क. किं. १५० ९्श्ऱ 
२ डि. १४", १९४", 

बँक ऑफ बरोडा 
श१क.किं २०० १२६ 

र्‍्रे डि, र्र» १२५ 

बक ऑफ इंडिया 
१ क. किं. २६४ १८५ 
२ हि, १४% र्थ 

नभा. ड २९५ 


अनुक्रमणिका 


१९५१ १९५३ 
४७० ४३५ 
१६८ १६" 
८१ ७श्शेन 
१४", १४" 
हट वि १ 
१२३१३ १२९ 
१२८ २र्टू 
श८्ट्र १७५ 
574 १४५ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभार 


तर मग कामगारांची सरकारी हुकुमाबद्दल्ची तीन्र 
नापसंती सर्वस्वी अन्याय्य होती असें म्हणतां येईल 
काय ? तसें मळा वाटत नाहीं. आम जनतेची शारी- 
रिक व बौद्धिक पिळवणूक अप्टदिद्यांना चालत असलेली 
मी जर प्रत्यही पहातो, तर उपरिनिर्दिष्ट प्रश्नावरच 
डोळ्यावर कातडे ओढून कितीसे स्वास्थ्य मिळणार 
आहे ? पण प्रश्न आहे तो असा कां कोणाचा पेसा 
वाटावयाचा आणि नोकरांना सुसह्य जीवनमान देणारे 
वेतन देण्यास पैसा कोटून उभारावयाचा ? मूठभर धनिकां- 
नीं असंख्य श्रमिकांना अहार्नेश पिळावे ही तर 
सार्‍या संसाराचीच शोककथा आहे, ती निपटून काढ- 
लीच पाहिज यांत संदेह नाहीं, बँक-नोकरांच्या प्रश्ना- 
बाबत अपवाद करण्याचे अटळ वाटते ते अद्यासाठीं 
कीं बँका उद्योगधंद्यांच्या मानानें अधिक सामाजिक 
संस्था आहेत. मूठभर माल्कांनीं स्वार्थाची शीग 


क ळवणूक- 


पुरेपूर भरण्यासाठी चालवठेलीं तीं खाजगी पि 

ग्रहें नव्हत. दुसरें असं कीं, बँकांचा व्यवहार गोंधळाचा 
होतांच, उभा नाणेंब्राजार खळनळून निघण्यास विलंब 
लागत नाहीं. दिवाळखोर बँकांचा अनिष्ट काळ जनते- 
च्या स्मरणांत अद्याप ताजा आहे, वेळीं, पोटीं कांटे 


भरूनहि पै-वैसा शिक टाकणाऱ्या बहुसंख्य 
जनतेची बँक ही विश्वस-कोठी आहे, नोकरांच्या 


मागण्या असह्य वाटल्याने बंद होणाऱ्या बँका या 
ठेवीदारांच्याहि आहुती घेतल्याशिवाय कशा राहातील ? 
जनतेची बँकिंगची प्रवृत्ति या दे्यांत कमी आहे 
ती वाढणें जरूर आहे. बहुसंख्य नोकरांच्या 
मानाने बँकांतीळ थोडे वरि अधिकारी लठ्ठ पगार व 
भत्ते गिळेकृत करीत आहेत हें जरी खरे असलें तरी 
त्याचा फाजील बाऊ करण्यांत अंमळ बालिशता 
आहे. ब्रिटिशांचे राज्य बाइट कां तर इंग्रज 
आपले लोक भारतांत आणून, त्यांना व्हाईसराय, 
गव्हनेर, कलेक्टर करतात व त्यांच्या लट्ठ पगाराच्या 
मिषाने येथला वैसा आपल्या देशांत नेऊन 
थोडा पैसा शिल्लक ठेवतात व गरीबी भोगावयास 
लावतात -- असा एक “ प्राथमिक ? घडा मागें 
सवांनाच शिकवला जात होता, पण हळुहळु आम्हांस 
उमगळें कीं इंग्रज लोक इतके थोडेच वाइंट नसून 
पुष्कळच * दुष्ट ? आहेत ! आज अगदी सरकारी 
नोकरसुद्धा वेतनांतीळ प्रचंड विषमतेचे बळी 
आहेत. मी तर असेच म्हणतों कीं, बँक-नोकरां- 


२६ 


लाही 


त 


नीं आपली उत्कृष्ट बाजू या गरलागू मुदद्याने ब्रिघडवून 
टाकूं नये. नोकरांची शिस्तबद्ध व सामर्थ्यवान्‌ संघटना 
उभारणे अत्यावश्‍यक आहे, या दराऱ्याचा अंकुश बे- 
लगाम डायरेक्टर-बोर्डावर सातत्याने तळपत राहिल्यास 
तैं अनाठायीं होणार नाहीं. पण या शक्तीचा वापर करून 
बँकांना आपला विस्तारच आटोपता करावयास भाग 
पाडणे दूरदृष्टीचे होणार नाहीं. कांहीं असलें तरी 
अस्तित्वांत असलेल्या नोकरांना अधिक पगार देण्या- 
उरताच हा प्रश्न मर्यादित नसून कामगार-विरुद्ध- 
बेकार असाच हा प्रश्न अधिक आहे हें कामगारांनींहि 
डोळ्याआड न केलेले बरे. 
सुरावट जमली खर्जीत - | 
करवंटीवर ताणुन तारा 
चांकवुनी केसांत कामटी 
नरम-गरम काढीत सुरावट 
जीवन फिरते पोटापाठीं | 
सूर्यासंग सुरूं होतसे 
पायपीट ती पेंगुळवाणी 
अनू रजनी पाठीस घालुनी 
दसुनी परते करूण कहाणी | 
क॒च कचकचतां तांतीवरतीं 
घुमते तार-स्वरांत किरकिर 
कठोर थट्टा करित जिण्याची 
साथ संसृती करि त्या भेसुर ! 
एक खजे तर दुसरा पंचम 
काळ-समेची कुठें न सांगड 
सदा लढाई हातघाइची 
वंचित शिव, भव विजोड, अवघड 1 
किरकिर, पिरपिर यांसह भिरभिर 
भविचळ, अविरत घांवत जीवित 
करित कुचेष्टा कळिकाळाची 


कण-कण काया करपे कष्टत | 
आयुष्याच्या घटिका घटती 


प्रपंच, पालन, पोषण यांवर 
कांचतत ताणांवरी दुहेरी 


तणे जीणे हो ज्ञीण कलेवर | 
- आणि अखेरीं एके दिवशीं - 
फुटळी करवंटी जाहल्या तारा निःशब्द | 
१ 5 0 
अंती दोघांची सुरावर जमली ख्जीत | 


“मधुकर घोलप 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


स्व. रवीन्द्रनाथ ठाकूर. अनुवादक : आचाये स० ज० भागवत 


विदाय अभिदाप 


[ देवांच्या आदेशानुसार बृहस्पतिपुत्र कच हा दैत्यगुरु गुक्ताचार्यांजवळून संजीवनी विद्या शिकण्याच्या 
निमित्ताने त्यांच्याकडे जातो. तेथें हजार वर्षे घालवून ठृत्य-गीत-वाद्य यांच्या द्वारें झुक्रदुहिता देवयानीचें 
मनोरंजन करतो आणि सिद्धकाम झाल्यावर देवलोकीं परत जाण्यास निघतो. देवयानीचा निरोप घेतांना 


घडलेला प्रसंग पुढें वर्णिला आहे. ] 


कच : देवयानी, हा दास देवलोकीं प्रयाण करीत 
आहे. त्याला आज्ञा दे. आज माझा गुरुगृहवास समास 
झाला, मेरुपर्वताच्या रिखरावर सूर्य आपल्या अक्षय 
किरणांनीं जसा तळपत राहातो त्याप्रमाणे मी जी विद्या 
शिकलों ती माझ्या अंतरांत उज्ज्वल रत्नासारखी 
चिरकाल प्रज्वलित राहील असा मला आदीर्वाद दे. 

देवयानी : तुक्षे मनोरथ पूर्ण झाले, आचार्या- 
कडून दुलेभ विद्या तू मिळविलीस. सहख्वर्षांची 
तुझी दुःसाध्य साधना आज सिद्ध झाली, आणखी 
कसलीहि कामना नाहीं ना ? मनांतल्या मनांत विचारून 
पाहा बरें ! 

कच : नाहीं ! आणखी कसलीहि नाहीं. 

देवयानी : कसलीहि नाहीं ! तरी देखील 
आणखी एकदां पाहा बधूं. हृदयाच्या तळापर्यंत बुडी 
मारून शोध घे. अंतःकरणाच्या एखाद्या कोपर्‍्यांत 
एखादी बांछा राहिली असेल, कुशांकुराप्रमाणे धुद्र, 
दृष्टीला अगोचर, तरीपण अत्यंत तीक्ष्ण ! 

कच : माझे जीवन आज पूर्ण कृतार्थ झालें आहे. 
सुलक्षणे, माझ्यामध्ये कोठेंहि कसलेंहि दैन्य, कसलीहि 
उणीव उरलेली नाहीं, 

देवयानी : त्रेहोक्‍्यांत तूं सुखी आहेस ! तर मग 
मस्तक उंच करून अभिमानाने आपल्या कार्यासाठी 
इंद्रलोकीं जा. स्वर्गपुरींत आनंदध्वनि उठतील, मनोहर 
सुरांनी मंगळ दाख वाजतील, सुरांगना तुझ्या शिरावर 
नंदनवनांतील सद्यःठिन्न मंदारमंजरींचा आणि पुष्पांचा 
वर्षांव करतील, स्वर्गपथावर अप्सरा आणि किलर 
आपल्या मधुरकंठांनीं हुळुध्वनि करतील. अरेरे ! 
आह्मणा, येथें विजनांत, विदेश्ांत, कठोर अध्ययन 
करण्यांत, तुजे दिवस फार क्लेशांत गेले, नाहीं £ तुझ्या 


सुखमय घराची आठवण करून देण्याला आणि 
विजनवासांतील दुःख निवारण करण्याला येथें कोणी 
नव्हतें. या दरिद्रकुटीरांत जें कांहीं होते त्याने मीं 
अतिथीची पूजा केली. तरीपण येथें स्वर्गसुख कोठून 
आणूं ? सुरललनांचें सुन्दर मुख येथें कोठलें ! मला 
मोठी आक्रा आहे कीं, सुखलोकीं परत गेल्यावर या 
आतिथ्यांतील उणिवा विसरून जाशील | 


कच : आज तूं या दासाला कल्याणमय हास्याने, 
प्रसन्नपणे निरोप ग्रावयास हवा, 

देवयानी : हास्य ! हाय! सख्या! ही कांहीं 
स्वगपुरी नव्हे. येथें पुष्पांतील कीटकाप्रमाणें अंतःकरणांत 
तृष्णा जागत असते. मिटलेल्या कमळाभोंवतीं 
लांछित भ्रमर जस! वारंवार फिरत राहातो तशी येथे 
वांठिताच्या भोंवतीं वांछा सारख्या घिरट्या घालीत 
राहते. या ठिकाणीं सुख नाहींसे झाल्यानंतर शून्यग्रहा- 
मध्यें स्मृति एकाकेनी बसून दीर्थ उसासे सोडीत 
असते. येथें हास्य सुलभ नाहीं. जा मित्रा, निष्कारण 
वेळ नासून काय होणार १- देवगण उत्काठेत झाले 


काय ? खरच निघालास १ दोन राब्द बोठून सगळें संपळें 
का १ हजार वर्षे राहिल्यानंतर हेंच कां निरोप घेणें १ 

कच : देवयानी, माजले काय चुकलें ? 

देवयानी : हाय, या सुन्दर अरण्यभूमीनें हजार 
बॅ्षे आपली प्रेमळ छाया दिली; पछवमर्मर व विहंग- 
कूजन ऐकविले, तिळा आज इतक्या सहजीं तूं सोडून 
जाणार £ तरुराजि जर्णू म्लान झाली आहे, पाहा, आज 
गाढतर शोकांने वनच्छाया काळी झाली आहे, वायु 
तरंदन करीत आहे, शुष्क पानें गळून पडत आहेत, 


मूळ बंगाडी, छखनस्थळ: कालिग्राम, ळेखनकाल : २६ श्रावण १३०० (इ.स, १८५३ ), 


अनुक्रमणिका 


२९७ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


तूंच केवळ सहास्य अधरांनीं नि्यान्तींच्या सुखस्वमा- 
प्रमाणे निघून जाणार ? 

कच : देवयानी, या वनभरूमीला मी मातृभूमि 
मानतों. येथे मळा नवजन्म लाभला. हिच्याविषयीं 
मला अप्नेम नाहीं. -- चिरप्रोतीने मी हिचे चिरकाळ 
स्मरण ठेवीन, 

देवयानी : हेंच तें वटतल. येथे तू प्रतिदिवशीं गो- 
थन चारण्यासाठी येत असस., येथेच मध्याह्रींच्या प्रवर 
उष्म्यांत तूं झोपीं जात होतास. अद्गा वेळीं तुझ्या 
क्‍्लान्त कायेवर अतिथिवत्सळ तरु दीधे छाया पसरवीत 
असे. झझरध्वनि करणाऱ्या, पछवद्लांनीं हलके हलके मृदु 
स्वराने, वारा घाडून तो तुला सुखनिद्रा आणून देई. 
जा सख्या, पण या परिचित तरुतळीं कांहीं क्षण 
अखेरचे बसून घे. या स्नेहछायेचा निरोप घेऊन जा. 
दोन घटका थांवून जा. एवढ्या विलम्बाने तुझ्या 
स्वर्गाची कांहीं क्षति होणार नाहीं! 

कच : हे सर्व चिरपरिचित मित्रगण आतां निरोप 
घेण्याच्या क्षणीं जणूं अभिनवच भासत आहेत. पळून 
चाललेल्या प्रियजनाळा बांधण्यासाठी व्यग्न स्नेहमराने 
सर्वजण अंतिम विनवणीचे, अपूर्व सोंदर्यराशीचें, नूतन 
बन्धनजाळ पसरवीत आहेत. हे वृक्षरजा, आश्रित 
जनांच्या मित्रा, तुला माझा नमस्कार ! तुझ्या छार्येत 
कितीतरी पांथ थेऊन बसतील, माझ्याप्रमाणे कित्येक 
छात्र कित्येक दिवस तुझ्या नीरव, निजेन, प्रच्छन्न छायेंत, 
तृणासनीं, पतंगांच्या मुदुगुंजस्वरांनीं अध्ययन करतील, 
प्रातःस्नानानंतर तुझ्या शाखांवर क्रषिबालके येऊन 
आपली सजल वल्कले सुकवितील; मध्याहीं गुराखी 
लोक खेळ खेळतील, अरे, लयांच्यामध्ये या जुन्या- 
पुराण्या मित्राची आठवण तुला राहूदे! 

देवयानी * आपल्या होमधेनूची आठवण ठेव, 
स्वगसुधेचे पान करीत असतां, गर्वाने त्या पुण्य गाय- 
तीला विसरू नकोस, 


कच : सुधेहून सुधामय तिचें दूध ! जिच्या दग- 
नाने पापक्षय होतो अशी ती मातृरूपा, शञान्तिस्वरू- 
पिणी, दयुन्नकान्ति पयस्विनी ! झुधा, तृष्णा, श्रान्ति 
यांची पर्वा न करितां मी तिची सेवा केळी आहे. गहून 
काननांत कोंवळे गवत असलेल्या खतरोतस्विनीच्या तीरी 
दिवसभर मी तिच्याबरोबर फिरलो आहे. नदीकांठच्या 
उतारावरील अपरंपार, सुस्निग्ध, कोमल, तृणराशि 


स्वेच्छेने पोटभर खाऊन आळसाने भारावलेल्या शरीराने 
ती या तरुतळीं येई आणि सर्व वेळ तृणासनावर 
पहुडून धीरे धीरे रथ करी. मधून-मधून आपल्या 
विद्याळ नयनांतील कृतज्ञतेने भरळेळी शांत नजर 
माझ्यावर पसरवून, अत्यंत स्नेहपूर्ण नेत्रांनी जणूं ती 
माझें शारीर चाटीत असे! तिची ती स्निग्ध, अचेचल 
दृष्टि आणि चकचकीत व तुळतुळीत परिपुष्ट शुभ्र तनु 
मी कदापि विसरणार नाहीं, 

देवयानी : तसेंच कळरव करणाऱ्या आपल्या 
खोतस्विनी वेणुमतीची आठवण ठेव. 

कचः तिलाहि मी विसरणार नाहीं. ही वेणुमती 
कित्येक कुसुमित कुंजांमधून मधुकंठानें आनंदित 
कल॒गाने गात, ग्रामवधूप्रमाणे दुश्र्पा करीत, नेहमीं 
क्षिप्रगतीने धांवत असते. ती नित्य्रुभत्रता विदेदा- 
वासांतील माझी संगिनी होती. 

देवयानी : हाय, मित्रा! या विजनवासांत 
आणखीहि कोणी एक सहचरी तुझ्या सन्िध होती. 
तुझे परग्रहवासाचें दुःख विसरविण्यासाठीं तिचा रात्र 
दिवस मनापासून यत्न चाललेला असे. . .हाय रे दुराशा! 

कच : तिचें नांव माझ्य़ा साऱ्या चिर-जीवनाशीं 
कायमचे ग्रथित झालेले आहे. 

देवयानी : तुला आठवते १--ज्या दिवशीं तूं 
किशोर ब्राह्मणरूपांने प्रथम येथ आलास तेव्हां तुझें 
गोरवणे शरीर तरुण अरुणाप्रमाणें स्थिग्ध व तेजःपुंज 
होतें, तुझ्या भालीं चंदन चार्यिळेळें होतें. गळ्यांत 
पुष्पमाला होती. तूं रेशमी वस्त्र नेसला होतास, तुझ्या 
अधसवर ब नवनांत प्रसन्न, सरल हास्य खेळत होतें 
“तेथें पुष्पवनांत येऊन उभा राहिलास, 

कच : त्या वेळीं तूं नुकतेच स्तान करून, मिज- 
लेल्या लांबसडक केसांनिशीं, नवीन शुभ्र वस्त्र परिधान 
करून, ज्योतिःस्नात मूर्तिमंत उघेप्रमाणे, हातांत परडी 
घेऊन एकटीच पूजेसाठीं ताजीं फुलें खुडीत होतीस. 
मी विनंति करून म्हणालॉ, “ तुला श्रम शोभत 
नाहींत. देवि, मला अनुमति दे. मी फुलें काहून देतों.?? 

देवयानी : त्याच क्षणी विस्मयानें मी तुझा 
परिचय विचारला, तू विनयाने म्हणालास, “ मी 
वृहस्पतिसुत - तुझ्या पित्याचा शिष्य होण्यासाठीं 
तुझ्या दारीं आलों आहे, ? 


कच : न जाणो, दानवांचे गुरु खर्गीच्या ब्राह्मणाला 


ड्ट 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


विदाय 


'परतवून लावतील, 
होती. 

देवयानी : मी त्यांच्याकडे गेल्यें आणि हंसून 
म्हणाल्ये, “ पिताजी, तुमच्या चरणाशी एक मागणी 
आहे. ” प्रेमानं जवळ बसवून, माझ्या शिरावर हात 
ठेवून शान्त मदु भाषेत ते म्हणाले, “ तुला अदेय 
असं कांहीं नाहीं. ” मीं म्हटलें, “ वृहस्पतिपुत्र 
तुमच्या दारीं आला आहे. त्याला तुम्ही शिष्य करून 
घ्यावे, अशी विनंति आहे. ” त्या गोष्टीला आज 
कितीतरी काळ लोटला तरीपण तो दिवस म्हणजे 
आजचीच सकाळ आहे असें वाटते ! 

कच : दैत्यगणांनीं द्वेषाने तीन वेळां माझा वध 
केला होता. देवि, तूं दया करून माज्ञे प्राण परत 
मिळवून दिलेस, ती गोष्ट माझ्या हृदयांत चिरकृतज्ञता 
जाणत ठेवील. 

देवयानी : कृतज्ञता ! -विसरून जा! त्याचे कांहीं 
दुःख नाहीं. जो उपकार मी केला असेल, त्याची 
राख होऊन जाऊं दे ! -- मला दान-प्रतिदान 
नको. तुझ्या मनांत कांहीं सुखस्मृति नाहीं 
काय ? जर अेखाद्या दिवशीं अंतरांत ( आंत ) 
अथवा बाहेर आनंदाचे गीत वाजलें असेल, 
जर एखाद्या संध्यासमयीं अध्ययनांतून सवड 
मिळाल्यावर वेणुमतीच्या तीरावरील  पुष्पवनांत 
बसल्या-बसल्या तुझ्या मनांत अपूव पुलक जागत 
झाळे असतील, जर कधींकाळीं पुष्पित निकुंजांतीळ 
फुलांच्या सोरभाप्रमाणें तुझ्या हृदयोच्छ्वासांनीं सायाहद 
आकाश व्याप्त करून टाकलें असेल-तर तेवढी ती 
सुखकथा मनांत ठेव ! . . .दूर राहो ती कृतज्ञता ! सख्या, 
कधींकाळीं येथे जर कोणीं गाणें गात राहिलें असेल 
आणि त्याने तुझ्या हृदयाला सुस्त दिळें असल, जर 
एखाद्या' दिवशीं असें वल्न परिधान करण्यांत आले 
असेल कीं, जै पाहून तुझ्या मनांत प्रशसेची वाणी 
जाग्रत झाली असेल आणि “आज ही किती सुंदर दिसते! 
असें तृप्त नेत्रांनी आणि प्रसन्न अंतःकरणाने तूं मनाशी 
म्हणाला असशील, तर ह्या गोष्टी त्या तुझ्या सुखस्वर्गे- 
धामीं, फुरसतीच्या क्षणीं तू आठव. कितीदां तरी या 
बनांत दिक्‌-दिगंतरी, आषाढाच्या जणूं नीळ जटाच 
असे बर्षात्रनूतील इयामस्थिग्ध नवधनांचे समुदाय, रिक्त 
झाळे आहेत | कितीदां तरी अबिरळ जल्वृष्टीच्या वेळीं 


अशी. इंका माझ्या . मनांत 


अनुक्रमणिका 


अभिशाप 


कमहीन दिनीं सघनकल्पनांच्या भाराने हृदय पीडित झाळें 
,आहे ! कितीदां तरी वसंताच्या बाधाबंधनहीन उछासाचे 
झोंके घेणारा योवन-उत्साह अचानक आला आहे, आणि 
त्यानें आपल्या संगीत-मुखर अश्या आवेगप्रवाहानें 
वनबनांतरांत, लतांतून, पळछबांतून, पुष्पांतून, लहरींवर 
लहरी उसळवून आनंदाचे पूर वाहविळे आहेत, एकवार 
आठवण करून पाहा तरी ! या वनांत कित्येक उषा, 
कित्येक ज्योत्स्ना, कित्येक अमावास्येच्या अंधकारमय 
पुष्पमगंधघन रात्री, तुझ्या जीवनांतील सुखदुःखांत 
मिसळून गेल्या आहेत. त्या सवीमधून अश्नी एखादी 
प्रमात, अद्यी एखादी संध्याकाळ, अशी एखादी मुग्ध 
रात्र, असा एखादा हृदयाचा खेळ, असं एखादे सुख 
तूं अनुभविळें नाहींस काय, असे एखादें मुख तुझ्या 
दृष्टीस पडळ नाहीं काय कीं, जं तुझ्या मनांत चित्र- 
रेखेप्रमाणं चिरकाल कायमचे अंकित होवून राहील १ 
केवळ उपकार ! शोभा नाहीं ! प्रीति नाहीं ! आणखी 
कांहीं कांहीं नाहों ! | 
कच : सखे, आणखी जे कांहीं आहे ते प्रकट 
होण्यासारखें नाहीं. हृदयामध्ये, मर्मामर्मामधून जी 
वस्तू रक्त बनून वाहात आहे ती बाहेर कशी दाख- 
विणार ? 
देवयानी: सख्या, मला माहीत आहे सगळं. 
माझ्या हृदयाच्या प्रकाशांत, जणू एका नेत्रपातांत, एका 
निमेषांत अकस्मात्‌ मी तुज्ञे हृदय कितीदां तरी पाहिलें 
आहे! म्हणूनच तर आज रमणीची ही असली धृष्टता ! 
तर मग थांब्र ना, थांब. जाऊं नकोस. यशाच्या गोर- 
वांत सुख नाहीं. येथे वेणुमतीच्या तीरी आपण दोघे: 
जण निखिळ जगाला विसरून जाऊन आपलीं निभ्त, 
विश्वब्ध, मुग्ध हृदये या निर्जन वनच्छायेश्ीं मिसळून 
अभिनव स्वर्ग रचू या. अरे मित्रा, तुझ्या मनांतील 
तै रहस्य मळा कळले आहे. 
कच : नाहीं ! नाहीं ! देवयानी ! 
देवयानी: नाहीं ! काय ही मिथ्या वंचना ! मी 
काय तुझे मन पाहिलें नाहीं १ प्रेम अन्तर्यामी असते, 
हें काय तूं जाणीत नाहींस १ विकसित पुष्प हे पळवांत 
झांकळेळे असतं. पण त्याचा गंध लपणार कोठें १ 
कित्येकदा तू आपळें मुख वर करून मजकडे पाहतां- 
क्षणींच , माझा कंठध्वनि ऐकतांक्षणींच, हिरा हलतां- 
क्षणींच जसा त्याचा प्रकार सर्वत्र पसरतो लयाप्रमाणें 


२९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


तुझ्या सर्वागांतून तुझें हृदय थरारून उठलें आहे-- तें 
काय मीं पाहिलें नाहीं १ मित्रा, तू सांपडला आहेस, 
तूं माझा बंदी आहेस. हें बंधन तूं तोडूं शकणार नाहींस. 
इंद्र यापुढें तुझा इंद्र नाहीं ! 

कच : शुचिस्मिते, हजार वर्षेपर्यंत या देत्यपुरींत 
याचसाठीं मीं साधना केली काय ? 

देवयानी: कां नाहीं १ या जगांत लोक फक्त 
विद्येसाठींच दुःख सोसतात काय ? रमणीसाठीं कोणींच 
पुरुषाने महातप केलें नाहीं काय ? त्या संवरणानें 
पत्नीचा वर मागण्यासाठीं, तपतीच्या आश्ेने आकाशां- 
तील प्रखर सूर्याकडे टक लावून अनाहारयुक्त केवढी 
कठोर साधना केली नाहीं काये ? हाय ! फक्त विद्याच 
दुळेम! आणि प्रेम काय़ येथें इतकें सुलभ असते होय ? 
सहस वर्षेपर्यंत कोणत्या धनासाठीं तू साधना केलीस 
ते तुझे तुलाच माहीत नाहीं ? एका बाजूला विद्या, 
दुसऱ्या बाजूला मी-- ! अत्यंत उत्सुकतेने कधीं माझी 
आणि कधीं विद्येची अभिलाषा तूं धरलीस. तुझ्या 
अनिश्चित मनानें दोघींचेंहि गुप्तपणे यत्नपूर्वक आरा- 
धन केलें आहे. आज आम्ही दोघीहि एकाच दिवशीं 
स्वीकारासाठीं आलों आहोंत. सख्या, जी हवी असेल 
तिची निवड कर, सरळ साहस करून जर असे म्हण- 
शील कीं, 'विद्रेंत कांहीं सुव नाहीं, यक्यांत सुख नाहीं; 
देवयानी, तूं केवळ मूर्तेमंत सिद्धि आहेस, तुलाच मी 
वरिलें आहे. तर त्यांत कांहीं क्षति नाहीं, कसलीहि 
लज्जा नाहीं ! सख्या, रमणीचें मन हजार व्षीच्याच 
साधनेचें धन आहे ! 

कच : शुभे, देवांसमक्ष मी पण केला होता-- 
कीं महासंजीवनी विद्या मिळवून देवळोकीं परत येईन, 
त्याचसाठीं मी आलों होतों. तो पण माझ्या मनांत 
सदैव जागृत राहिला आहे. ती माझी प्रतिज्ञा आतां 
पूरण झाली आहे. इतक्या काळाने हें जीवन कृतार्थ 
झालें, कुठल्याहि स्वार्थाची कामना मी आज करीत 
नाहीं. 

देवयानी $ धिक्‌, मिश्याभाषी ! फक्त विद्येचीच 
अभिलाषा धरलळीस काय ? गुरुगृही आल्यावर तं 
केवळ विद्यार्थी म्हणून एकांतांत शास्तरग्रंथावर नेत्र 
खिळवून अहोरात्र अध्ययनांतच मय्न राहिला होतास 


१ कुस्वंश्शांतीळ संवरण नांवाच्या राजानें सूर्याची कन्या 
कथा महाभारतांत ( आदिपर्व, अध्याय १७१-१७३ ) आली 


8० 


अनुक्रमणिका 


काय १ काय, इतर स्व बाबतींत उदासीन होतास ! 
तर मग अध्ययनश्याळा सोडून वनावनांतून फुलांसाठी 
कशाला फिरत होतास १ माळा गुंफून सहास्य प्रफुल 
मुखानें या विद्याहीनेला त्या कां आणून देत होतास १ 
हेंच का तुझें कठोर त्रत १ हाच का तुझा विद्यार्थ्या- 
सारखा व्यवहार ? प्रभातकाळीं तू अध्ययनांत गुंग 
असतांना मी हातांत रिकामी परडी घेऊन तेथें 
येवून हंसत उभी राही, तेव्हां दंवबिदूंनीं 
भिजलेल्या कुसुमराशीनें माझी पूजा करण्यासाठीं, तूं 
ग्रंथ बाजूला ठेवून देऊन कां मग उठून येत होतास ! 
तिसऱ्या प्रहरी मी झाडांच्या आळ्यांना पाणी देत असे 
तेव्हां मी श्रांत झाळेली पाहून दया वाटून तूं मळा 
पाणी कां काहून देत होतास १ आपला पाठ टाकून 
माझ्या मृगशिद्मूचें पालन तूं कां करीत होतास १ 
संध्यासमयीं, नदीतीरी, प्रेमनत नयनांच्या स्िग्धच्छाया- 
मव दीर्घ पहछवांप्रमाणें ( पांपण्याप्रमाणें ) निःशब्द- 
पणें अंधकार जेव्हां खालीं उतेरे, तेव्हां स्वर्गातून जें 
संगीत तूं शिकून आला होतास तें मळा कां एकवीत 
होतास १ विद्या न्यावयास आला होतास तर मग 
स्वगांच्या चातुरीच्या जाळ्यांत अडकवून माझें हृदय 
कां हरण केलेस १ आतां मळा समजलें ! मला वश 
करून माझ्या पित्याच्या हृदयांत तुला प्रवेश करावयाचा 
होता. राजदरब्वारीं एखादा मनोरथ पूर्ण झालेला गरजू 
माणूस मनाच्या संतोषार्ने द्वारपाळाच्या हातावर दोन- 
चार मुद्रा देऊन जातो, त्याप्रमाणें आज कृतकार्य 
झाल्यावर मळा थोडी कृतज्ञता देऊन तूं जाणार ! 
कच : हाय अभिमानिनी नारी ! सत्य ऐकल्याने 
काय सुख होणार आहे ? धर्माला ठावुक आहे कीं, 
मी प्रतारणा केली नाहीं. निष्कपट ह्वृदयानें, आनंद- 
पूर्ण अंतःकरणाने, तुझा संतोष साधून, तुझी सेवा मी 
केळी आहे. त्यांत जर मी कांहीं अपराध केलां 
असेल तर त्याची दिक्षा मळा विधि देतच आहे. ती 
गोष्ट सांगूं नये असे मनांत होतें. बोल, ज्यायोगे 
त्रिुवनांत कोणाचाहि फायदा नाहीं, जी केवळ माझी 
एकट्याचीच खाजगी गोष्ट आहे, ती जाणून तुला 
काय फायदा ६ माझें तुजवर प्रेम आहे कीं नाहीं याची 
आज चर्चा करून काय लाभ ! माझें जे कार्य आहे 


या तपती हिच्या प्रातीकरितां उग्र तप केळे ही 
ठी आहे, | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


तेजस्वी देवयानी 


त॑ मी साधीन. यापुढें स्वर्ग हा मला स्वग॑ भासणार 
नसळा, माझे मन विद्ध मृगाप्रमाणे दूरदूर वनामध्ये 
'तडफडणार असलें, सवे कार्यामध्ये माझ्या या दग्ध 
प्राणांना चिरतृष्णा चिकटून राहणार असली -- 
तरी त्या सुखद्यून्य स्वर्गंधामांत मला गेळेंच पाहिजे ] 
सवे देवांना ही संजीवनी विद्या प्रदान करून मी नूतन 
देवत्व देईन, तेव्हांच माझे प्राण सार्थक होतील ] 
त्यापूर्वी मला माझ्या सुखाचा विचार करतां येणार नाहीं. 
क्षमा कर, देवयानी, अपराधाची क्षमा कर ! 
देवयानी: माझ्या मनांत कुठली क्षमा ! हे ब्राह्मणा, 
तूं हें नारीचित्त वज्रासमान कठोर बनविले आहेस, 
आपल्या करतेब्याच्या आनंदांत सव दुःख-शोक दूर 
सारून तूं मोळ्या गोरवानें स्वर्गळोकीं निघून जाशील.- 
पण मला काय काम उरलें आहे ? मला कसलें त्रत 
आहे ? माझ्या या प्रतिह्त निष्फळ जीवनांत आतां 
काय उरलें आहे ? कसला गोरव राहिला आहे ? या 
वनांत मला निःसंग, एकाकी, लक्ष्यहीन वनून 
नतशिरानें बसून राहावें लागेल, ज्या दिशे- 
कडे मी दृष्टि फिरवीन तिकडून सहस्त स्मृतींचे 


व धीरोदात्त कच 


निष्ठुर कांटे मळा बोंचत राहतील. हृदयाच्या तळाशी 
लपलेली अत्यंत कूर ळ्ज्जा वारंवार दंश करीत राहील. 
धिक्‌ ! धिक्‌ ! हे निमम पथिका, तूं कोठून आलास ! 
माझ्या जीवनाच्या वनच्छायेंत बसून फुरसतीच्या 
दोन घटका घालविण्याच्या मिषाने, माझ्या जीवनांतील 
सुखे फुलांसारगवीं खडून, एका धाग्यांत ओवून; 
तूं त्यांची माळ बनविलीस. पण जातांना ती माळ तूं 
आपल्या गळ्यांत घातली नाहींस, उलट परम अव- 
हेलनेने त्या सूक्ष्म धाग्याचे दोन तुकडे करून, तो तोडून 
गेलास ! या प्राणांचा सारा महिमा धुळीला मिळाला ! 
माझा तुला हाच अभिद्याप राहील -ज्या विद्येसाठीं 
तूं माझी अवहेळना करीत आहेस ती विद्या तुला 
संपूर्ण वशा होणार नाहीं ! तू केवळ तिचा भारवाही 
होऊन राहशील. तिचा उपभोग घेऊं राकणार 
नाहींस. इतरांना शिकविश्ीळ, पण स्वतः तिचा प्रयोग 
करूं शकणार नाहींस. 

कच : मी वर देतों, देवि, तू सुखी होशील. 
विपुळ गोरवांत सर्वग्लानि विसरून जाशील. 


स्व, रवीन्द्रनाथ ठाकुरांच्या ' विदाय अभिक्षाप? मधील 


तेजस्वी देवयानी व धीरोदात्त कच 


वर ज्याचा अनुवाद आला आहे तें खीन्दनाथांचे 
८ विदाय अभिक्याप ? हें नार्यक्राव्य महाभारतांतील 
प्रसिद्ध कच-देवयानीच्या कथेवर आधारलेले आहे. 
प्राचीन काळच्या महाभारतांतील या कचोपाख्यान- 
कर्त्यानें जी ही कचंदेवयानीकथा वर्णन केळी, त्या 
कथेत सहाजिकच ल्या प्राचीन काळांतील विशिष्ट 
सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक व वैयक्तिक भाव- 
भावना व विचार यांचे प्रतिबिंब पडलेळें असणार है. 
उघड आहे. उलट पक्षी, आपल्या आधुनिक काळच्या 
रखीन्दनाथांनीं त्याच कथेच्या पात्रांमध्यें नवीन आशय 


३१ 


अनुक्रमणिका 


ओतला असून आपल्या प्रतिभेने एक नवीनच 
निर्मिति करून दाखविली आहे. 

महाभारताच्या कथेमधीळ कच-देवयानी हीं त्या- 
वेळीं चाललेल्या देवासुरसंग्रामाच्या महान्‌ द्यव्तपटावरीळ 
प्याद्यासारखीं आहेत. त्यांना आपलें स्वतंत्र व्यक्तित्व 
दाखवायला वावच नाहीं. देव-दानवांच्या समाजांत 
पुरोहित-ब्राह्मणाचें सर्वाति्ायी वर्चस्व आहे. ब्राह्मण 
पुरोहित हा समाजांत सर्वशक्तिमान्‌ समजला गेळा 
आहे. वृहस्पतीच्या पौरोहित्याखालील देवसमाज व 
ुक्राचार्यांच्या पौराहित्याखाळील दैत्यसमाज या दोघांत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


एऐश्वर्याकरितां किंवा सत्तकरितां महान्‌ संघर्ष चाळू 
आहे. ज्ेवटीं हा या दोन पुरोहितांमधील संघणे आहे. 
संजीविनीविद्येच्या प्रभावामुळे छुक्राचाये ब त्याचा 
दानवसमाज अधिक वरचढ ठरला आहे. वृहस्पति व 
देवसमाज यांना संजीविनीविद्या येन केन प्रकारेण हस्तगत 
करून घ्यावयाची आहे. संजीविनीविद्या-संपादनाच्या 
व्यूहांत वापरावयाचीं कच व देवयानी हीं दोघें साधनें 
आहेत. देव कचाला असा आदेश देऊन पाठवितात 
कीं, “ शुक्राचायीजवळची संजीविनीविद्या हस्तगत 
करून घेण्याकरितां आधीं त्यांची लाडकी मुलगी देव- 
यानी हिला वश करून घे. ती वश झाली कीं संजी- 
विनी हस्तगत झालीच. ” त्याप्रमाणें कच शुक्राचायो- 
च्या आराधनेबरोबर देवयानीचीहि आराधना करतो. 
गायन, नर्तन, वादन, पुष्पाहरण, प्रेषण ( सांगितलेली 
कामे करणं ) इत्यादींनी तो तिचे हृदय जिंकून घेतो. 
शुक्राचायाजवळील संजीविनी कचाला शुक्राचार्यांच्या 
पोटांत दिरून अवगत करून घ्यावयाची आहे. पण 
झुक्राचार्यांच्या पोटांत शिरण्याचा मार्ग देवयानीच्या 
हृदयांतून आहे. दानव असूयेमुळें कचाचा अनेक 
वेळां वध करतात. पण प्रत्येक वेळेला देवयानी 
वडिलांना गळ घालून त्याला जिवंत करविते. असुरां- 
च्या अत्याचारी कारवायांमुळे, शेवटीं कचाला खरो- 
खरीं अक्षरशः शुक्राचार्यांच्या पोटांतच शिरावें लागते ! 
तेथून त्याला शुक्राचाय आपला पोटचा गोळा जी देवयानी 
तिच्या पोटतिडिकीमुळेंच सुक्त करतात. या वेळीं कचा- 
ला संजीविनीविद्याप्रदान करणें ग्ुक्ताचार्यांना भाग पडतें. 
इतका दीर्घकालीन स्थेहसंबंध येऊनदेखीळ महाभारतां- 
तीळ कच देवयानीवर प्रेम करायला, तिचें पाणिग्रहण 
करावयाला स्वतंत्र नाहीं. देवयानी त्याला “ गुरुपुत्री ? 
असते. शेवटीं तर तो थ्युक्राचार्याच्या उदरांतून बाहेर 
पडल्यामुळें, ती त्याची आतां साक्षात्‌ सहोदर भगिनी 
होते ! म्हणून तिचें पाणिग्रहण करणे हें पाप होय असें 
कच समजतो. देवयानी त्याला “ तूं बृहस्पतीचाच मुल्गा 
आहेस, माझ्या प्रीतीचें स्मरण करून माझे पाणिग्रहण 
कर ” असें आवजून सांगते. पण कच तिची 
मागणी आधर्माच्या विरुद्ध, अधर्म्यं, ती माबून 
अव्हेरतो. शेवटीं देवयानी तळतळून “ तूं मिळवि- 
ठेली विद्या सिद्धीला जाणार नाहीं » असा शाप देते, 
काच्या मागि त्याच्या धर्माची पुण्याई उमी आहेच. 


श्र 


अनुक्रमणिका 


तोहि तिला द्याप देतो : “ तूं मला शाप दिलास तो 
कामाने प्रेरित होऊन, धर्माने नव्हे. कोणीहि: 
त्रइघिपुत्र तुझे पाणिग्रहण करणार नाहीं असा माझाहि 
तुला शाप आहे. माझी विद्या सफळ होणार नाहीं 
असें तूं म्हणालीस, पण मळा जरी ती विद्या सफळ 
झाली नाहीं तरी, मी ती ज्याला शिकवीन त्याला 
तरी ती सफळ होईलच होईल, 
वर संक्षेपाने निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, महाभारतांतील 
कथेतून कच व देवयानी यांच्या खभावाचे जें दर्शन 
होतें तं एका विशिष्ट सांच्याचें, त्या वेळच्या परिस्थिती- 
ने, संस्कारवल्यानें मर्यादित असें आहे. हलींच्या काळीं 
आपण व्यक्तीचे स्वातंत्र्य, विचार-व-आचारस्वातंत्र्य 
हें एक मोलाचें मूल्य मानतों. प्राचीनकाळी साधारण- 
पणं समष्टीच्या संस्कारजालांत व्यक्तीचें व्यक्तित्व इतकें 
आवळून जखडलें जात असे कीं, मानवी मनाचा 
स्वतंत्र आविष्कार होणें ही गोष्ट विरळाच. कच ३ 
देवयानी यांचा एवढा दीघकालीन प्रेमसंबंध घडून 
आला, पण कचाच्या मनांत कोठें भावनांचा कछोळ, दंद्व 
दिसून येत नाहीं. एक तर, तो देवकार्याकरितां देवयानी- 
च्या प्रेमाचा उपयोग करून घेणारा एक अट्टल मुत्सद्दी 
असला पाहिजे. पण ज्याचें वर्णन सदाचार, शाम, द्म, 
शील, दाक्षिण्य, माधुर्य या गुणांनीं मंडित असा तपोधन 
असे केळें आहे, त्याच्यावर बिलंदर मुत्सद्दीपणाचा आरोप 
करणें अन्याय्य होईल, महाभारतांतील कच हा देवांच्या 
आदेक्याचें कांटेकोर पालन करणारा, ज्याचें व्यक्तिमच्व त्या 
वेळच्या समाजाने शास्त्रपूत मानलेली गुरुभक्ति, परंपरा- 
गत पापपुण्यांचे कल्पनाजाळ यांत विलीन होऊन गेलें 
आहे, असा त्या वेळचा क्तव्यतत्सर युवक होता असें मान- 
णें हेंच सयुक्तिक होईल, तरुण देवयानी कचावर अनुरक्त 
होऊन त्याला पाणिग्रहण करण्याबद्दल आग्रह करण्या- 
इतके धीट व्यक्तित्व दाखविते, हें खरें, पण तो तिच्या 
सहज प्रेरणेचा, ' कामा ? चा एक स्फोट म्हणून गणला 
जातो. तिच्या या घिटाईला त्या वेळच्या सांस्कृतिक 
चौकटींत स्वतंत्र नेतिक मूल्य नाहीं. महाभारतांतीळ 
कच तिछा हिणवितोच $, “ तूं हं कामुकतेमुळें करीत 
आहूस, यांत धामिकता नाहीं- 'कामतः न धर्मतः १.” 
महाभारतांतील या कथेच्या पार्श्रभूमीवरून, 
रवींद्रनाथांच्या ' विदाय अभिशाप? या नाटयकाव्यांत 
जर प्रवेश केला तर, या आधुनिक कविसम्राटांनीं या जुन्या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


तेजस्वी देवयानी ब धीरोदात्त कच 


कथापात्रांतून किती नवीन आदाय ओतला आहे त्याची 
साक्ष पटते, त्यांच्या प्रतिभेच्या संजीविनीने देवयानी व 
कच यांना एक नवें उज्ज्वळ व्यक्तिमत्त्व अर्पण केलें 
आहे. प्रयेकजण आपापला निर्णय घेतातच. पण त्या प्रत्ये- 
काच्या निर्णयामागे विलक्षण आत्मप्रत्ययसंपन्न व्यक्तिमत्त्व 
खीन्द्रनाथांनीं उभे केळें आहे. देवयानीच्या संवेदना व 
भावना किती सुकुमार, किती सुंदर, किती सुसंस्कृत, 
किती उत्कृष्ट आहेत ? ती फार मानी आहे; तिचा मानी- 
पणा तिच्या तेजस्वी व्यक्तिमच्वाचाच आविष्कार आहे. 
तिचा हा तेजस्वी मानी स्वभाव प्रस्तुत प्रसंगीं किती 
शोभून दिसतो ? परंपरागत पुरुषी ध्येयांच्या भारा- 
खालीं तिचें व्यक्तित्व चिरडलें न जातां तें उफाळून, बंड 
करून उठतें. ज्याला तिनें आपलें प्रेमसवस्व अर्पण केलें 
आहे तोहि तिच्यावर अनुरक्त आहे या जाणीवेमुळें 
तिला अपरंपार आत्मविश्वास वाटत आहे. ' तुझे हृदय 
मी जाणते. तूं माझा बंदी आहेस. इन्द्र तुझा इन्द्र नव्हे 
मी तुझा इन्द्र' असें ती निक्षून सांगते. “ हजार वर्षे 
तपाची साधना मी मग याकरितांच कां केली १” असें 
विचारणाऱ्या कचाला ती न डगमगतां सांगतेः “ होय. 
रमणीचें मन जिंकून घेणें ही काय साधी गोष्ट आहे ? 
रमणीचें मन हजार वर्षांच्या साधनेचें धन. ” तिळा 
बरोबरीचे प्रेम पाहिजे आहे. उच्चनीचतादर्दक, परकी- 
पणाचे नुसते आभार, नुसती कृतज्ञता तिला नको 
आहे. “ राजदरब्रारीं आपलें काम साधून घेणारा 
माणूस मोठ्या संभावितपर्णे द्वारपाळाच्या हातावर 
थोडी चिरीमिरी देऊन आपली कृतज्ञता व्यक्त करतो. 
तशी तुझी ही कृतरता होय ! ” - असें ती जी चिडून 
म्हणते तें किती स्वाभाविक आहे ? दुसऱ्याच्या. कार्या- 
करितां आपण वापरळें गेलो ही जाणीव मानधन 
व्यक्तित्वसंपन्न माणसाठा किती यातनादायक आहे ? 
आपलें प्रेमसर्वस्व अपण करणाऱ्या रमणीचें जीवन, 
कांहीं ध्येयांच्या आहारीं जाऊन उजाड करणाऱ्या पुरु- 
पांच्या विरुद्ध देवयानीसारख्या जागृत तरुणीच्या मुलां" 
तून बाहेर पडलेला शाप सार्थ आहे, व असे वाटण्याइतकें 
देवयानीचे प्रभावी व्यक्तिमत्व खीन्दांनीं रंगविले आहे, 

रवीन्ठनाथांची देवयानी जशी तेजस्वी तसाच 
रखवीळनाथांचा प्रस्तुत नार्यकाव्यांतीछ कच हा असत 
संयमी, प्रश्नांत, गंभीर आणि धीरोदात्त अता १ 
आहे जे देवकार्य सामाजिक कर्तव्य म्हणून तयाने अंगी” 


न. भा, ष्‌ 


३३ 


अनुक्रमणिका 


कारलें आहे, त्याच्या आड येणाऱ्या स्व भाव-भावनांवर 
संयम ठेवून स्वार्थी भावनेचा स्पर्श न होऊं देतां ते 
कर्तव्य कठोर निश्चयाने पार पाडायचें त्यानें ठरविलें 
आहे. या निरोप घेण्याच्या विदिष्ट प्रसंगीं त्यानें 
असामान्य संयम धारण केला आहे. त्याच्या मनांत 
स्नेहाचे व भावनांचे कोळ उठले नसतील असें नाहीं. 
पण ते प्रकट करायचा हा समय नव्हे, असें ओळखून 
त्यानें त्या भावनांना अत्यंत संयमाने आवरून धरलें आहे. 
संयत भावनेनें तो मोजकेंच बोलतो. किंबहुना, या नाट्य- 
काव्याची खुमारी, देवयानी त्याच्याकडून जी प्रेमाची 
कबूली काढून घेते यांत आहे. अत्यंत खोल जला- 
शायाप्रमार्णे आपला थांग लागू न देणारा कच 
देवयानीच्या मार्‍्यापुढें तळापासून ढवळून निघतो. 
त्याने खूप स्तन्धतेचें कठोर कवच धारण केलेलें असतें, 
पण देवयानी आपल्या प्रेमप्रेरित उपरोध, स्पेक्ति, 
सुखस्मृति इत्यादि सुकुमार प्रहरणांनीं त्या कवचाचा 
भेद करून कचाच्या अंतरंगाचा ठाव घेते. तो प्रेमाची 
कबूली देतो ती तरी किती संयत आणि मोजकी ? “माझ्या 
हृदयांत जी रक्त बनून वहात आहे ती प्रीति बाहेर 
कशी दाखविणार ? ?-या त्याच्या संयमपूर्ण उद्वारांतून 
त्याच्या अंतःकरणांतील गूढ व्यथा अधिकच प्रतीत होते. 

रवीन्द्रनाथांच्या प्रस्तुत काव्यनाट्याचा विशेष हा 
कीं, त्यांतील भावोत्कटता आरंभापासून शेवटपर्यंत 
चढत्या कमानींत वाढत जाते. ही भावोत्कटता वाढत 
वाढत जावून तिचें पर्यवसान शेवटीं देवयानीच्या 
शापवाणींत व कचाच्या धीरोदात्त वरांत होतें. आरंभा- 
पासून चढत जाणारी ही भावोत्कटता अनुभविणाऱ्या 
वाचकाला हें पर्यवसान म्हणजे भावोत्कटतेची अपरिहार्य 
स्वाभाविक परिणति वाटून त्याला भावतृप्तीचा काव्या- 
नेद मिळतो. एखाद्या सिद्धहस्त तंतकाराप्रमार्णे, कवि 
हृत्तंतू छेडीत, सूक्ष्म, तरल विविधतापूर्ण भावसंगीताची 
प्रतीति घडवून आणतो. 

देवयानी व कच यांच्या प्रत्येक वाक्यागणिक नव- 
नवीन भावळटा निर्माण होतात व त्यांतून दोघांचे अंतरंग 
प्रकट होऊं लागते. निरोप घ्यायचा जीवनांतील अत्यंत 
दारुण प्रसंग दोघांसमोर उभा ठाकळा आहे. देवयानी- 
वर तर हा निर्वाणींचाच प्रसंग आहे. त्याला तोंड 
देण्याकरितां तिच्या सर्व जीवनशक्ती उभ्या राहिल्या 
आहेत. तिच्या भावनांना व शब्दांना विटक्षण घार 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


चढलेली आहे. या ताणलेल्या मनःस्थितींत कचाचा धीरो- 
दात्तपणा तिळा संभावितपणाचा, औपचारिक शिष्टा- 
चाराचा बुरखा वाटतो, धीरोदात्तपणाचा आव आणून 
जेव्हां कच तिला “तूं मळा आज प्रसन्न सहास्य बदनानें 
निरोप द्यायला हवास” असे सांगतो, त्या वेळीं ती उसळून 
त्याला “हास्य ! हास्य येथे सुलभ नाहीं.” असे म्हणून 
जो पहिलाच फटका मारते तेथून नास्यमय भावनासंघर्षास 
प्रारंभ होतो. नंतर देवयानी वनभूमि, स्निग्ध-प्रेमळ वट- 
छाया, वत्सल होमधेतु आणि कलगान करणारी वेणुमती 
इत्यादि ज्या दोघांच्या आश्रमवासांतील सहचरी त्यांची 
जणे साक्ष काढते व प्रथमदनापासूनच्या अनेक सुख- 
स्मृती उभ्या करत. या भारावलेल्या भावोत्कट वातावर- 
णांत आपले प्रेम अप्रकट ठेवणें कचाला अशक्य होतें 
देवयानीने आरंभींच “ पहा, एखादी तृणांकुराप्रमाणे 
क्षुद्र अशी एखादी बांछा हृदयाला बोंचत असेल” असें 
विचारळें असतांना ज्या कचाने “ माझं जीबन आज 
कृताथ, पूर्ण झालें आहे, माझ्या जीवनांत अभाव 
म्हणून कसला राहिलेला नाहीं ” असे उत्तर दिलें 
होते, तोच कच शेवटीं म्हणत आहे कीं “ विद्ध 
सृगाप्रमाणे माझें मन कायमचें तडफडत रहाणार, 
चिरतृष्णा माझ्या प्राणांना कायमची चिकटून रहाणार !” 

खरोखरीं आपल्या प्रियकराचें आपल्यावर किती गाढ 
प्रेम आहे याचे दररौन होऊन दुसऱ्या एखाद्या रमणीने 
कृताथेता मानली असती. अशा क्षणीं भबभूतीच्या 
६ उत्तररामचरितां'तील सीतेची आठवण होते. आपण 
निरपराधी असतांना आपणांस आपल्या प्रियकराने टाकून 
द्यावे हें दाब्य सीतेच्या हृदयांत सारखें सळत असतें. 
पण ' उत्तररामचरिता'च्या तिसऱ्या अंकांत रामाच्या 
हृदयाचा तिळा जो साक्षात्कार होतो, त्या योगानें 
स्वतःच्या परित्यागाचें दुःख ती विसरून जाते. व 'परि- 
त्यागगल्ये उद्धृत आर्यपुत्रेग” अशी ती प्रांजळ कबूली 
देते.- प्रस्तुत स्थळीं देवयानीलाहि तसें मानावयास हरकत 
नव्हती, पण मग देवयानी ही देवयानी राहिळी नसती | 
देवयानी अगदी निराळ्या स्वभावाची रमणी आहे, 
ती लाडांत वाढलेली आहे. देत्यांचे गुरु धुक्राचार्य, 
ज्यांच्या संजीवनीसामर्थ्याला त्रेळोक्य तिन्ही सांजा प्रणाम 
करते असे महाभारतांत वर्णन केळे आहे; त्या गुक्रा- 
'चार्यीची ही देवयानी 'उच्छूवसितम्‌ इव, साक्षात्‌ जीव 
कीं प्राण | शुक्राचार्यानींच तिला म्हटळें आहे : 


“ तुला अंदेय असें कांहीं नाहीं ?. म्हणून आपला 
शब्द खालीं पडलेला देवयानीला माहीत नाहीं. 
आपणांस हवी असलेली गोष्ट मिळालीच पाहिजे, व 
ती आपली - सर्वतोपरी आपलीच राहिली पाहिजे असा 
तिचा सर्वकष स्वामित्व गाजविण्याचा स्वभाव बनला 
आहे, अशा स्वभावाच्या स्त्रीला आपला प्रियकर आपलें 
मानीत नाहीं हें कसे सहन होईल ? खीन्द्रनाथांनीं देव- 
यानीच्या स्वभावाचे हें इंगेत ओळखून तिच्या तोंडून ते 
फार सुंद्र व मार्मिक रीतीनें प्रकट केलें आहे. विद्याप्रासति 
किंवा यशोलाभ याच्या बुडाशीं कांहीं सामाजिक 
कतेव्याचें पालन गर्भित आहे याची तिला क्षितिच नाहीं. 
ती सांगते : ' यशाच्या गौरवांत सुख नाहीं. वेणु- 
मतीच्या तीरीं आपण दोघे निखिळ जगाला विसरून 
((निखिलविस्मृत') आपण एक अभिनव स्वर्ग रचू या." 
आपला प्रियकर केवळ आपल्या, आपल्याच भोंव- 
तींच राहिला पाहिज इतकी ती आत्मकेन्द्रित आहे. 
म्हणून कच-मग त्याचें कोणतेंहि समर्थनीय कारण असेना 
का-तिला सोडून जावयास निघाला आहे यामुळें तिचा 
अहंकार भयंकर दुखावतो. म्हणून ती तळतळून उद्‌- 
गार काढते : “नारीचित्त तूं बज़ासमान कठोर बनविले 
आहेस. . . माझ्या या प्रतिहत निष्फळ जीवनांत आतां 
काय उरलें आहे १. . . ज्या दिशेकडे दृष्टि फिरवीन तिक- 
डून सहद स्मृतींचे निष्ठुर कांटे मला बोंचत रहातील. 
हृदयाच्या तळाशीं लपलेली अत्यंत क्रूर लज्ञा वारंवार 
दुंश करीत राहील | -या भयंकर मानहानीने ती अत्यंत 
व्यथित झाली असतां तिच्या तोंडून शापवाणी निघाली 
नाहीं तरच नवळ ! म्हणून तिचा शाप तिच्या 
स्वभावानुसार अपरिहार्य परिणति वाटते. रवीन्द्रनाथांच्या 
कचाने देवयानीचा हा स्वभाव ओळखलेला आहे, असें 
दिसते. महाभारतांतळा कच देवयानीला उलट शाप 
देतो. पण रवींद्रनाथांचा कच तसा उलट शाप देत 
नाहीं. या रमणीच्या शापवाणीमागील नारीह्वदया'चें 
प्रेमवेभव व गोरव त्याला प्रतीत होत असतें, म्हणून 
तो घीरोदात्तपणे व शान्तपर्णे हे सगळे आघात 
सहन करतो, सामाजिक कर्तव्य कीं प्रेम या इंद्वांत 
सामाजिक कतंव्य पतकरीत असतांना प्रेमापराधाबद्दळ 
विधि जी शिक्षा करील ती शांतपणे सहन करण्याचें तो 
वी तिच्या झापवाणीला धौरोदात्त मोजकेंच उत्तर 
देतो; “देवि, मी तुल वर देतों. देवि, तूं सुखी होशील. 


३४ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


तेजस्वी देवयानी ब धीरोदात्त कच क 


विपुल गोरवांत सर्व ग्लानि विसरून जाशील”.-रवीन्द्र- 
नाथांनीं चित्रिळेल्या स्वभावविदोषांचा हा परिपोष 
व परिणति बघून, वाचकाला निरतिरय काव्यानदाची 
तृत्ति अनुभवायला मिळते. खीन्द्रनाथांच्या असामान्य 
प्रतिभेने आपल्या संजीविनीसामर्थ्यानें या जुन्या 
कच-देवयानी-कथानकांतून किती सुंदर नवनिर्मिति 
करून दाखविली आहे, याचें कोतुक वाटतें. 
रवीन्द्रनाथांवर पोरस्त्य व पाश्चात्य उत्कृष्ट 
कविश्रेष्ठांच्या कृतींचे संस्कार झाळे आहेत. ते सर्व 
संस्कार आत्मसात करून त्यांच्या प्रतिभेने एक नव 
साहित्यविश्व निर्माण केलें आहे. त्यांच्या साहित्याचा 
आस्वाद घेतांना, त्या विविध संस्कारांचे पडसाद 
सज नको दुजे कांही --! 
मज नको दुजें कांहीं 
फक्त हवी माझी व्यथा 
दिगंतरीं भटकाया 
हवी फक्त वब्यथाकंथा ! 
कधीं मज वाटे व्हावें 
कृत्तिकेचा गर्भ सान 
चंद्रिकेच्या हिंदोळ्यांत 
पहुडावें विवश्ून. 
जोजवाया वायुवीचि 
खुळखुळा इंद्रधनु 
तारकांच्या कुचांतील 
च्यावें तेजाचेंच स्तन्य |! 
विवद्यून पहुडावें 
धरणीच्या अंकावर 
झ्ञोहळांनीं आणि गावा 
अंगाइंचा गीतस्वर 
मज हव्या स्हगसरी 
बाळावया न्हाऊं माखूं 
तीट लावावया आदी 
येई म्हणे ' आळू भाळू ? -! 
कधी मज वाटे हवी 
उत्मनीची परा वाचा 
मतलबी दुनियेची 
पुरे क्ष्द् परवचा | 


३५ 


अनुक्रमणिका 


उमटलेले बघून विलक्षण आनंद होतो, अश्या कविश्रेष्ठां- 
पैकीं कालिदास हा खीन्द्रनाथांचा किती आवडता 
होता हें कालिदास व त्याचे ग्रंथ ह्यासंबंधी त्यांनीं ज्या 
कित्येक सुंदर कविता लिहिल्या आहेत त्यांवरून दिसून 
येतें. त्यांच्या शेलीने कालिदासाच्या होलीचे मधुर 
गुण आत्मसात केळे आहेत. प्रस्तुत 'विदाय अमिश्याप' 
वाचतांनाहि कालिदासाच्या ग्रंथांतील कित्येक स्थळांची, 
त्याच्या डाळीची आठवण होते व त्यामुळें नाट्यकाव्या- 
चा आस्वाद घेत असतां कालिदासाच्या शैलीचा मधुर 
परिमळ दरवळतांना पाहून मन अत्यंत प्रसन्न होतें. 


- वि. म. वेडेकर 


आणि वाटे जावें कधीं 
अनंताच्या दारीं दूर 
मूकपण कथावया 
भंतरींची हृरददूर ! 
भास आहे प्यास आहे 
प्याया परी नाही ओठ 
वाट बाहे अस्हताची 
पायांचेंच होई पीठ ! 
पहुडतों विवश्ून 
धघरणीच्या अंकावर 
कासावीस नयनांनीं 
प्राशूं बघतों अंबर 
तृषितच उठतांना 
देवहीन हातीं येती 
चारदोन तृणपातीं 
चारदोन तुणपातीं ! 
अश्ली दिव्य माझी व्यथा 
सवे दवी सदा हातीं 
दिगंतरीं भरकाया 
व्यथेचीच ह्याच काठी ! 
दिगंतरों भटकाया 
नको मज दुजे कांहीं 
व्यथेचीच कथा ह्याच 
सदा माझ्या ओठीं हवी ! 


-” भु वाबगांबकर 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा. ब. म. परांजपे 
७७ 

स्टीफन स्पॅडर 

विसाव्या शतकाच्या प्रथमार्धात , इंग्लिहा जीवना- 
ला वसलेळे हेळकावे जेवढ प्रचेड, तेवढेच सवेव्यापी 
होते. या आघातांचे स्वरूप कमालीचे विरोधपूर्ण आहे. 
मुळापासून सब्रंध संसारव्ृक्ष उन्मळून पडतो कीं काय, 
अश्या भीतीने थरकांप झालेलीं इंग्लिश मने, कांहीं 
काळानंतर, पुनः एकदां नव्या स्जनाच्या आदोनें प्रफुल 
झालेलीं दिसतात, वैभवशाली व्हिक्टोरिअन कालांत 
उभारळेळे मनोरे, पहिल्या महायुद्धाच्या झंझाबातानें, 
पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणें उधळले गेले, स्वप्नसृष्टींत 
विहार करणाऱ्या मनावर या युद्धाने ओढलेल्या 
आसूडाचा प्रहार इतका परिणामकारक ठरला कीं 
क्षणभर सारेंच आयुष्य ' ओसाड रानमाळा'प्रमाणे 
वांझोटे भासू लागलें | आपण सव माणते 'बुजगावण्यां'- 
प्रमाणे अंतर्वाह्य संज्ञाशून्य आहोत, हा साक्षात्कार 
झाला, वडिलाजिंत इस्टेट, घराण्याचा मोठेपणा, बाप- 
जाद्यांची कमाई या सर्वांतील व्यर्थपणा भुतासारखा 
मानगुटीं बला, परंतु पुनः थोड्याच काळांत मृगाची 
सर येऊन नव्या जीवनाचे कोम्त्र वर डोकावू लागले, 
तरणीबांड मने हरखून गेलीं. अनुभवाच्या उन्हाळ्यानें 
करपून गेलेली म्हातारी मनेहि 'लीग ऑफ नेरान्स*्च्या 
अभिनव कल्पनेने उल्हसित झालीं, युद्धाचे भीषण 
हत्याकांड इतिहासजमा झालें, त्याची आवृत्ति आतां 
युनः होणार नाही अश्ी आश्या वाटू लागली. 
सोव्हिएट रशियांतीळ नवसंस्क्रतीमुळें, बंडखोर तरुण 
रक्ताला आवाहन मिळालें, भोवतालच्या नित्रिड अंध- 
कारांतून समता, शांति व प्रगति यांचा सुस्पष्ट मार्ग दाख- 
विणाऱ्या कम्युनिझमने नव्या पिढीवर अद्‌भुत मोहिनी 
टाकली. जादूची कांडी फिरून सर्व प्रश्न चुटकीसरसे 
सुटावेत, मनांतील तिमिर नाहींसे व्हावें आणि शाश्वत 
शांतीच्या मंगळ मंत्रांनी वातावरण निनावून जावें, या 
सगळ्या अशक्य वाटणाऱ्या नवलकथा प्रत्यक्ष आटो- 
क्यांत आल्या अशी जणू खात्री पटली, पुनः ५-१० वर्ष 
गेलीं, रश्शियांतून येणारी वृत्ते मने विचलित करणारीं 
ठरूं लागलीं, सामूहिक शोतीच्या प्रयोगानिमित्त घड- 
ठेला भयानक संहार, क्रांतीचे एकेकाळचे निष्ठावंत 
पाठीराखे म्हणून ओळखले गेळेळे नव्या राजवटींत 
सूयीजी पिसाळ ठरळे गेले ! - त्यांच्यावरीळ खटले, 


१६ 


उ 


त्यांनीं दिळेळे कघुलीजत्रात्र - एकूण लक्षण ठीक दिसत 
नव्हतीं. परंतु स्पॅनिश याद्वीनें वातावरणांत आकस्मिक 
बदल झाला आणि पुनः एकदां कम्युनिस्ट तत्त्वप्रणाली 
प्रमावशाळी बनू लागली. पण या युद्धाचे अनुभव 
कांहीं आगळेच ठरले. आणि सरतेशेवटी ज्याला आपण 
देव म्हणून पूजिलें, त्यांचें खरें स्वरूप कांहीं निराळेंच 
असल्याची दुःखद कवूळी द्यावी लागली, दुसरें युद्ध 
आलें, पहिल्या युद्धाच्या मानानें याची भयानकता आण- 
खीच उग्र ठरली, फॅसिझमचा सर्वभक्षक देत्य नवसंस्कृती- 
चीं पाळेंपुळें खणून काढणार अशी भीति मनाला 
ग्रासू लागली, गेल्या अनेक वषीत परक्या शत्रूचा पाय 
न लागलेली इंग्लगा भूमि बँबहळ्याने उध्वस्त झाली. 
युद्ध जरी संपळे तरी मागे निराशा, दुःख, भूक, गरीबी, 
या सुतांचा नंगा नाच चाळूंच राहिला. यांतूनच पुनः 
एकदां नव्या जगाची उभारणी - पुनश्च हरिः ऊँ | 

ही प्रचेड उलथापालथ केवळ बाह्य जीवनांत घडली 
असती, तर तिचा परिणाम क्षणेक ठरला असता. परंतु 
इतर अनेक दृष्टींनी हीं पन्नास वर्षे फार महत्त्वाची ठरला, 
विश्ञानांत आणि तत्त्व्ञानांत आमूाम्र नवे संशोधन 
होऊन, विस्तार व खोली या दोन्ही दृष्टींनी एवढी 
प्रगति झाली कीं जीवनाची पुनः एकदां संकलित नवी 
समीक्षा करणें भाग होते. पदार्थविज्ञानक्षेत्रांतील 
१ क्कान्ट्म थिअरी * वा : थिअरी ऑफ रिलेटिब्हिटी? 
अव्या क्रांतिकारक ठरल्या, त्यापेक्षांहि फ्राइड, युंग 
आणि अंडूळर यांचे मानसमंथन अधिक परिणामकारक 
ठरळ, मानवी मनाचे अज्ञात कंगोरे प्रकाशात आले; 
आणि माणसाच्या एरवी साध्यासुध्या वाटणाऱ्या कतीं- 
तहि फार गूढ अर्थ भरला असल्याची जाणीव 
झाली. जगाचे स्वरूप इतक्या झपाट्याने पालटत 
जाऊं लागलें कीं साध्यासुध्या माणसालाच काय, 
पण मोठमोठ्या विद्वानांनाहि प्रगतीचा हा भरम- 
साट वेग सहन होणें शक्‍य नव्हतें. प्राचीन काळीं, 
एका युगाची व्याप्ति साधारणपणें कमीतकमी एका 
दातकाइतकी असे, या नव्या जमान्यांत दर १० वषानी 
नवें युग अवतरूं लागळें, या कालाकडे ओझरता 
दृष्टिक्षेप केल्यास, जुन्या मूल्यांना घट्ट चिकटून बसणारा 
सनातनवाद, विवस्त्रतेचे गोडवे गाणारा नम़नतापेथ, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 
संगणकीकृत 


9 डी र 


। द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


स्टीफन स्पेंडर 


लिबरॅलिझम, कम्युनिझम, लष्करी हुकूमद्याही, अनि- 
यंत्रित स्वातंत्र्य, हिंसा, वेदान्त, साधनशुचिता, अंतिम 
यश हेंच एकमेव मूल्य मानणारी विचारसरणी, 
एक्सूप्रेशनिझमू , इम्प्रेशनिझम्‌ , ट्रॅडिरानॅलिझमू , व्ह्स- 
लिब्रिझम्‌ (४€15-11011811) इत्यादि इझम्‌, हें सर्व 
कांहीं मानणारे, सर्व कांहीं झुगारून देणारे, असा एकच 
कोलाहल माजलेला दिसतो. “ 1 ऱ!7७8 (18 0९8 
ठा [1185, 0 फ&85 018 फ01750 01 11168” 
या शब्दांत डिकन्सनें केलेलें वर्णन, या काळाला बरोबर 
लागूं पडते. 
समकालीनांचा प्रभाव 

नवनिर्मिति आणि विनाश यांच्या विरोधी ताणांनीं 
खुसळल्या जाणाऱ्या या प्रलयंकर आणि थ्रुभंकर 
काळांतला श्री, स्पेंडर यांचा जन्म आहे. वर वर्णिलेल्या 
पाश्वभूमीशिवाय त्यांच्या मनाची घडण व काव्याचे 
स्वरूप नीट आकलन होणें कठीण जाईल, नव्या 
विचारांचे प्रतिनिधि असलेले डब्ल्यू. एच. 
ऑडेन व इशखुड या लेखकांशीं त्यांचा परिचय 
विद्यार्थिदररोतच झाला. या दोघांच्या विचारांचा व 
शेलीचा परिणाम श्री. स्पेडर यांच्यावर कितीसा झाला 
आहे, हें अजमावणें कठीण आहे. त्यांच्या परिचयाचा 
इतिहास मात्र त्यांच्या मनःप्रशरत्ती समजण्याच्या दृष्टीने 
उद्बोधक ठरेल. सुरवातीला तर ऑडेनच्याच दृष्टीतून 
जगाकडे ते पहात होते, असे म्हटल्यास वावगे होणार 
नाहीं. प्रथमदर्शांनींच ऑडेननें त्यांच्यावर आपली छाप 
बसविली, तसें पाहिलें तर ऑक्सफड-विद्यापीठांत 
ओंडेन फक्त २- २ वर्षांनीं स्पेंडर यांच्या पुढें होते. 
परंतु, एखाद्या नवशिक्या दिष्यानें चांचरत, मस्तक 
विनम्र करून गुरुसन्रिध जावें व युरुमुखांतून पडेल 
तो शब्द अधीरपणाने हृदयांत खोल सांठवून त्याचीच 
भक्तिभावाने पूजा बांधावी, -- येवढी श्रद्धा ओंडेन- 
बद्दळ स्पेंडर बाळगीत होते. ओंडेनची भेट होणेच 
आधी किती मुष्किळ ! त्यांच्याशीं ओळख असणारे 
विद्यार्थी, उगीच आपल्यांत कोणी आणखी भागीदार 
नको, या वृत्तीने स्पेंडरची ओडिनशीं ओळख करून 
देण्यासहि तयार नव्हते, पहिली भट झाली, ती एका 
खान्याच्या प्रसंगीं, दृष्टि अधू असणाऱ्या माणसाप्रमाणे 
बारीक डोळे करून ऑडिननीं स्पेंडरना एकद नल- 


शिल्ान्त न्याहाळळें, मात्र दै करीत असतांना ताडातून 


७००. 


एक चकारशब्दहि नाहीं. कॉफीपानाच्या वेळीं, एक- 
दमच आठवण झाल्याप्रमाणे, त्यांनीं मान वर केली 
आणि प्रश्न टाकला : “ आधुनिक कवींपेकीं कोणाचें 
काव्य जास्ती आवडते तुम्हांला ? ” भीतभीतच 
स्पेंडरनीं उत्तर दिळें, “ “४ - ? यांची कविता उत्तम 
आहे, मला वाटतें ». “त्या गाढवाच्या पंकाटांत 
लाथ मारण्याच्या लायकीचा आहे तो गुंभ ! ” 

परंतु परत जातांना गुरुमाऊलीने अनुग्रह केला, 
आपल्या मठींत येण्याचें स्पेंडरना निमंत्रण दिळें. या- 
नंतर काव्य म्हणजे काय, तें कसें लिहितात, यावद्दलचीं 
बौद्धिक सुरूं झालीं. “ कवितेचा विषय म्हणजे फक्त 
काव्याचे सोवळे टांगून ठेवण्याची खुंटी असते ? 
येथपासून, ते “घण ०७ 0० १०प ॥1॥8 
०९५ १ ” असे प्रश्नहि विचारठे जात, या प्रश्नाला 
स्पेंडरनीं उत्तर दिलें : “ साधारण रोज चार कविता 
पडतात माझ्या ?'. “ अत्रत्र, मलताच दम आहे बुवा 
तुमचा ! ”. '*“ आपण ? ” स्पेंडरनीं उलट प्रश्न केला. 
“ मी, साधारण तीन आठवड्यांतून एखादी कविता 
लिहितों. ” तेव्हांपासून स्पेंडरनींहि तीन आठवड्यांत 
एकच कविता करण्याचा पायंडा पाडला | 

ओडेनसाहिबरांचंहि एक आराध्यदैवत होतेंच ! स्पेंडर- 
नाहि मागे टाकील अश्या मनोभावे त्यांनीं क्रिस्टोफर 
इदरवुडची भक्ति आरंमिळी होती. इद्ारवुडच्या 
पसंतीला न उतरलेल्या कवितेला केराची टोपली 
दाखविली जाई. अख्ल्या कवितेतील एखाद्याच 
ओळीवर पसंतीचा शिक्कामोतबर बसला, तर मोठ्या 
कोशल्यानें तेवढीच ओळ एखाद्या नवीन केलेल्या 
कवितेत ऑडेन घुसडून देत. ओंडेनच्या मित्रांनी 
जितक्या कसोशीने स्पेडरश्टीं त्यांची गांठभेट पडूं 
दिली नव्हती, तितक्‍याच काळजीपूवक ऑडेननींहि 
मेत्री राखण्याचा आपला खास अधिकार राखून ठेवला 
होता. पहिली मुलाखत झाली तें हृद्यहि वरीलप्रमाणेच 
होतें. ऑडेनच्या कवितेतील एका ओळीवर इदारवुडनीं 
आक्षेप घेतला. “ काय ही चूक! ” या विचाराने 
अधोमुख झालेल्या ऑडेननीं घाईघाईने ती ओळ 
खोडून टाकली ! भक्तीची हीच प्रथा पुढें स्पेंडरनींहि 
इदरघुडच्या बाबतींत चाळूं केळी. आपल्या जर्मनीतल्या 
वास्तव्यांत, इगरघुड जणू स्पेंडरचे सारसवस्व झाले 
होते. त्यांच्यासाठी आपल्या जेबण्याचे हाळ करूनहि, 


३७ 


मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


इशरवुड खाना खात त्या एका दरिद्री हॉटेलमध्ये 
स्पेडरहि त्यांचेबरोबर जात असत. 

या देवाचा महादेव ( 0108110618 ) चामझे |! 
त्यांनीं आपली कम्युनिस्ट विचारसरणी स्पेंडर यांच्या 
गळीं उतरविण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. 
काव्यप्रकृतीचें वैशिष्ट्य 

वरील मजकुरावरून कोणाचीही सहज अशी अपेक्षा 
होइल कीं ऑडेन, इगारघुड व चामझ यांचा स्पेंडर- 
च्या व्यक्तिमत्त्वारील व काव्यावरील ठसा फारच 
सुस्पष्ट असला पाहिजे. वास्तविक असें असावयास कांहीं- 
चे प्रत्यवाय नव्हता. परंतु श्री. स्पेंडर यांच्या मनाची 
घडणच मोठी वैशिष्ट्यपूणे आहे. एखाद्याच्या मोठे- 
पणाने प्रथमदरांनीं पुरते वाहून जाणें, त्याची अनन्य- 
साधारण भक्ति आरंभिणें - हें त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे 
एक प्रमुख अंग आहे. परंतु लवकरच पहिला पूर 
ओसरतो. डोळ्यांवरील केवळ आदराचे पटल दूर होतें. 
अंतर्मनांताळ टीकाकार जागा होतो. पूर्वा न टक्षांत 
आलेले दोष जाणवू लागतात. ज्िकवणींतील खरा 
आह्यांगा किती हें ठरवितां येते. निश्चयाने भाबडी भक्ति 
दूर सारून, आपणांस जें पटतें आणि जे मानवते तेव- 
ढेंच टिपून घेऊन, हा विहंग दुसरीकडे भरारी मारतो, 
कोणत्याहि परस्थ व्यक्तीशी, भावनेशीं बा विचाराशी 
समरस होत असतां, आपली चिकित्सक बुद्धि जागृत 
ठेवून, विचक्षणापूर्वक त्याचें रसग्रहण करण्याची, श्री. 
स्पेंडर यांची ही वृत्ति, त्यांच्या काव्यप्रकृतीचें प्रधान 
वैशिष्ट्य म्हणून सांगतां येईल, 

चामर्झनीं साम्यवादाचे एकामागून एक डोस 
पाजले, भांडवलदार व फॅसिस्ट राष्ट्रांनीं चालवि- 
लेल्या रशियाच्या पद्धतशीर गळचेपीचे आवेदपूर्ण 
बर्णन त्यांनीं केळें आणि मग केवळ एकच एक जबाब 
मिळूं शकेल, असा बिनतोड सवाल केला: “ इोग्लश ब 
व॒ अमेरिकन भांडवल्वादानें पोसलेल्या या युद्धापेपासु 
जमन राष्ट्रवादामुळें, युरोपषर आणि प्रायः रशियावर 
ओढवणाऱ्या भयानक आपत्तीवर उपाय काय १? 

स्पेंडर लिहितात. “ चांचरतचच मी उत्तर दिलें : 
“ सामाजिक न्याया-( 30081 उ ४1108 )ची आव- 
इयकता मला पटली आहे, युद्धाचा मला मनस्वी 
तिटकारा आहे.-पण मात्र या आगींतून सुटका करून 
घेण्यासाठीं, आपलें स्वातंब्य आपण गमवावे, हिंसक व 


शट 


[अनुक्रमणिका 


क्रांतिकारी पद्धतींचा अवलंब करून, हुकूमशाहीच्या 
फुफाट्यांत पडावे, हें मला पटत नाहीं. ' इतका वेळ 
श्ांतपणाने ऐकून घेणारे चामझे एकदां स्वतःशीच 
हंसळे, आणि माझें बोलणें संपल्यावर शांतपणे उद्‌गा- 
रले, ' हं, अगदींच गांधी | ?” 

स्पेडर यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचें दर्गान घडविणारा हा 
प्रसंग मोठा सूचक आहे. स्पॅनिश यादवींत स्पेंडर 
यांची सहानुभूति सर्वस्वी लोकशाहीवाद्यांकडेच झुकली 
होती. परंतु तरीहि त्यासंबंधींच्या त्यांच्या काव्यांत पुरे- 
पुर जोष भरलेला नाहीं, क्रांतीचे पडघम हव्या तेवढया 
गगनभेदी उच्च स्वरांत वाजत नाहींत, अश्शी तक्रार 
केली गेली. त्या तक्रारीला स्पेंडर यांनीं दिलेळें उत्तर 
असेंच मार्मक आहे, : ' कबीनें आपल्या अनुभूतीशीं 
सच्चेपणा राखला पाहिजे, जं प्रत्यक्ष अनुभविळें त्या- 
चेंच चित्रण कवि यथार्थतेनें करूं शकेल; ज्या प्रकारचा 
अनुभव यावा अशी केवळ तीव्र इच्छा असते, त्याचें 
नाहीं. (“8 ०७ ०8) 017 फा18 800ए४ 
का 18 8 10 018 0 8801101108, 
ग 0०प॥ फ18॥ 1९2 फ०ए]0 11172 0 06 
प्रापढ 0 118 0प11 65]6116100”), ते पुढे 
म्हणतात : “ 7०९7४ 0०९8 100 ४७९ (1), 
४. ४8885. 18 छय्याताषखाड फण 
फ़ाणला हळपलीय१८्ट 18 18 एए९0 
(" 501 0ढ!2! : ' "0160०१? ) 
प्रकाशाकडे जाण्याची धडपड 


अंतर्मनांत चाललेल्या संघर्पासंबंधीं लिहिलेल्या 
 1)यीता 28 80 1.18 ' या कावितेंत त्यांच्या 
प्रेरणा, अनुभूती व स्वतःच्या काब्यासंबंधीच्या आकांक्षा 
चांगल्या रीतीने व्यक्त झाल्या आहेत : 
५ ७ 7९8) ०प॥  ॥॥७ ला808 
र्ण 1४7 १६888 
ग०(०७ 1एठांत त! 
उ8 ७] गी ४ शा? 
अशी सुरवात करून दुसऱ्याच कडव्यांत 
“ ज्ल, ९वूप७]][7 0 ७7० 
प [एलंत १७१ 
&गते 0 85९7९ 117 (ता 858 
18 ७] ॥७% शा.” 


अशी उलट कुली कवीनें दिली आहे. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


स्टीफन स्पेंडर 


उच्च आकांक्षा आणि स्वतःच्या दोबेल्याची 
तीन्न जाणीव, यांतून निर्माण झालेली ही मनाची 
ओढाताण, या लेखाच्या सुरुवातीस वर्णन केलेल्या 
आधुनिक परिस्थितीचा परिपाक होता असें म्हटल्यास 
वावगें होणार नाहीं. जुन्यापुराण्या जगाचा विनाश 
डोळ्यापुढे दिसत होता. नवीन जगाची उभारणी 
अजून पुरती झाली नव्हती. आजूबाजूचे सर्व विचारवंत 
अँर्नाल्डने वर्णन केलेल्या, “ .-. 0897880 ४७४० 
०1१5, ००8 १५७१, ७८. 00080 100 
801688 ४० 08 0०10 ” या संभ्रमांत सांपडले 
होते. अश्या या संधिकालांत निर्माण होणारें वैफल्य 
स्पेंडर यांच्या काव्यांत दिसून येतें. 

वैफल्यवादी कवींच्या तांड्यांत मात्र स्पेडर कधींच 
दाखल झाले नाहींत. एका बाजूला हटवादीपणानें 
आपल्याच कल्पनांना घट्ट कवटाळून बसणारे क्रांतिवीर 
व दुसऱ्या ब्राजूस, “ जीवन असार आहे, मानव हा 
एक क्षुद्र जंतू आहे' ही मनांत पक्की खुणगांठ 
वांधळेळे वैफल्यवादी या दोहोंच्या संपर्कापासून स्पेंडर- 
ना चार हात लांब्र उर्भे रहावेसे वाटते. मात्र यामुळें 
विसाव्या शतकांत निर्माण झालेल्या यक्षप्रभाचे उत्तर 
मिळविण्याची त्यांची तळमळ ब्रिलकूल कमी होत नाहीं. 
या प्रश्नाच्या विविध अंगोपांगांकडे ते डोळेझांक करीत 
नाहींत. फक्त, “ सव घोडे बारा टक्के) या एकमागीं 
वृत्तीने आपणांस सांपडलेला मार्ग हाच सव परिस्थितीवर 
रामबाण उपाय आहे या अंधश्रद्धेतून निर्माण होणाऱ्या 
खोट्या आत्मविश्वासांत ते मश्गुल रहाण्यास तयार 
नाहींत. त्यांच्या काव्यविकासाचें परिशीलन केल्यास, 
त्यांच्या काव्यांत, अंधारांतून प्रकाशाकडे जाण्याची 
त्यांची धडपड व त्यांत अनुभवास येणोरे क्षणेक 
चैफल्य व आश्यानिराशा यांचा पाठशिवणीचा खेळ 


र्‍चाळ असलेला दिसतो, 


« 060110 ७10 ठां7०ए॥11017€९106 
&छा'8 0001 00४ छ69]71659, 


0 518780 1१671 
ल॑ ७४ प्राय दाते फ९कोतया895 
एर फा 0९01१ 
717 श९७710855 51110ए6165 


धर (४६01165 ० 1081, ह 
का 8 27९8. 8पप, 


३९ 


अनुक्रमणिका 


एवढ्यावरच ते थांबत नाहींत. आपल्या प्रगतीची 
निश्चित आशा व्यक्त करणाऱ्या ओळींनीं त्यांनीं 
€ ])811000695 ६ त 11६? या कवितेचा दोवट 
केला आहे. 
61] छा09 (0७8'05 (118 9006181106 
ठा 390)8 डप 
छपणाला प€प$ (080१89 
बीएलण पाट. प18 180 
हिप 7०१ (086 वहा, 
"९ वेळार गीठणा याट 
ण०ण9105 8 0180 80 ए01(2 
(०ण.8] 8011118658. 
पु॥७ 0०110, 11५ 111९, 
७105 (18 0७1 छावे 1 
गृ०&७11817, 7९९07101)185 8170 5090818685 
गप 1पएलत १७४७, 
पि ०७05 ठक तेळार्‍या०$5. 
कवि आणि कम्युनिझम 
श्री, स्पंडर हे जरी जहाळ कम्युनिस्ट कधींच 
बनले नाहींत, तरी पराभूत जर्मनींत दृष्ोतपत्तीस 
आलेले देन्य आणि दुःख, स्वतःच्या राष्ट्रांत जागो- 
जागीं डोळ्यांत खुपणारी सामाजिक व आर्थिक 
विषमता, फॅसिझम्‌ व कॅपिटॅलिझम्‌ यांच्या अद्युभ 
युतीने निर्माण होत असलेल्या युद्धाच्या कृष्णच्छाया 
-हें सर्व त्यांना सतत भेडसावीत होते. यामुळेंच विषम- 
तेचा नायनाट करून, युद्धाच्या सतत रेंगाळणाऱ्या 
भीतीपासून जगाला मुक्‍त करण्याच्या कम्युनिस्ट 
विचारांतील प्रेरणांनीं त्यांना आकषूंन घेतळें, सुरुवाती- 
च्या कवितांत या तत्त्वाचा व विचारसरणीचा प्रभावी 
प्रचार करण्याचें कंकणच त्यांनीं बांधळेळें आढळतें. 
शब्दर्चनेवरहि मार्क्सवादी भाषेचा परिणाम झालेला 
आपल्या नजरेस येतो. कांहीं कवितांत त्यामुळे निर्माण 
होणारी कृत्रिमता मनाला खटकते, “0185161 )४01- 
68४ ' या कवितेतील खालील ओळी पहाः 
“ प) 00786015 0 (७७७१३ 
प्र०१5 ण 115 ४०1061 5060180165 ? 
पजा 181565, (08 ए७1ए6७६ ७1१ 18७: 
०१०9115, उठिप. 1007, 700) 18705 
ग०॥) (197115, 00565, 01090185, 
धत 0. (790105 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


ग॥]7९ 008 189110176१ 1011 190001, ४७5७ 
पु) पित &ते पि(ए/8 1010000) 
ठा पहा छि, छियगा१्ट ण०॥वे." 


: हें चित्र पहा, आणि तें चित्र पहा' अक्या 
प्रकारची ही प्रचारकी भूमिका पुढें हळुहळु कमी होत 
गेली. एक सामाजिक कर्तव्य म्हणूनच काव्य लिहि- 
णाऱ्या या पिढीबद्दल व्हर्जिनिआ वुल्फ-सारख्या 
टीकाकारांनी तिरस्कार व्यक्‍त केला आहे. परंतु जगांत 
घडणाऱ्या या प्रचंड घडामोडींनीं कविह्ृदयावर येवढे 
आक्रमण केलें होतें कीं त्यापासून अलिप्त राहणेंच 
कलावंतांना शक्‍य नव्हतें, ही गोष्ट या टीकाकारांच्या 
ध्यानांत आली नाहीं, अशी स्पेंडर यांची तक्रार आहे, 
प्रत्यक्ष अनुभवास आलेल्या सार्वत्रिक भावनांचें चित्रण 
करण्याची कविमनास लागलेली ओढ, व त्याचबरोबर 
या अनुभवाद्यीं अजून आपण समरस होऊं शकत 
नाहीं ही सतत बोंचणारी जाणीव, यांतून निर्माण 
झालेला गोंधळ हळुहळु कमी करण्याचा श्री, स्पेंडरनीं 
कसोशीने प्रयत्न केला आहे. राजकारण (0011005) 
वकाव्य यांचा निकटचा संत्रंथ स्पेंडर यांना मान्य 
आहे, परंतु त्यांना अभिप्रेत असलेला राजकारणाचा 
अर्थ मात्र खूपच विशाल आहे: '' 1. ए5९त ॥॥]6 
०7१ ' फएणांपीळछा? ग 8 एफ फां 
8९186, (० 007९17 क छि फणांठी 
लि 10 08 0एशाछोतपष१्ट ० 0णा[88- 
एप झोत. छणांठा उगत0१0पढा08त प 
ग)०तहापा फणापिष्ट णा ९हशाला॥ीऱ 
४७8७ ४788 ४७९1618119 1९81186. 
"(कळात शाय ॥०॥1त, 0. 249 ), 

ही जाणीव जसजक्ली तीत्र होत गेली, तसतसा 
त्यांच्या वगविग्रहासंबंधींच्या कवितांत जास्ती जिवंत- 
पणा भरूं लागला, उसनें आणलेळें अवसान व नाटकां- 
तीळ पात्रांप्रमाणें पाठ केलेलीं भापणें मागे पडून 


हळुहळु जीवनाची खोली जाणवू लागली. 
कुत्रिमतेलळा दूर सारून भावनेचा ओलावा 


साध्यासुध्या अनुभवांतहि नवें सामर्थ्य निर्माण करूं 
लागला, गलिच्छ वस्तींतल्या एका शाळेंतल्या मुलांचे 
हें वणन पहा : 


५ एच, ४8 001 ४०9७.४ ए७॥ए७३ 
111858 ०11]1१॥61'5 19065 


-: 


गवना 


अनुक्रमणिका 


ग]]78 1001855 ए९९१३ 
७९ (०7 0817 10पाते (16 1081610855 
प७ (8])] छटा फरा 101 ए९206१-१0ए॥0 
116980 
गृ]]७ ]७1]९15९९101012 1009 ७11 7७ 5 8969, 
गृ18 50160 ए॥]ए०9 ॥हीय 
01 (प15(९त 000९5, 
7९0110४ 8 1811105 ४181100 0158850, 
'घ15 185501 1101) 115 १९७४. 
9 080 01 (18 010 01855, 
08 ए॥॥0(९१, ७59९९. ७10 ४०पा्ट: 
॥13 ९४७58 17९0 15 0887 
01 इतृपां716]'5 ४७11९, 
ग (1९8 7001), 0181 (181 (115. ” 
या (किण ह्या हया8'४ 500001 01858- 
7000 उ ७ झपाठ.') 
माणसानेच निर्माण केलेल्या नरकांतील या अश्राप 
जीवांचें हें चित्र कोणालाहि वेभबाच्या व सुखसमृद्धीच्या 
स्वप्नांतून खडबडून जागें करील, दुःखाने भारावलेल्या 
संयमपूण शब्दांत आनंदाला पारख्या झालेल्या या 
बालकांच्या करुण परिस्थितीचें वणन पहाः- 
6. कयते ४९, 101 (11256 
९0111१1670, (11858 श१0प5, 
700 [115 फ०॥]1१, ७6 ए०॥व, 
७881] (1017 (ए6'5 
७०0 फा 8 ऱ्ह, 
& 1817100 5186. 58816 1 
प] 8 108१ 59, 
गाहा', 3 000001 "7७७, 
०७७७5 छा ४815 0 प०५%. ” 
-- (171त. ) 
"पळा त्या फश 1,811, या80)प 
पाक्लं॥ 1001110118 * या कवितेंतहि कवीनें प्रचार- 
कावर विजय मिळविळेला दिसून येतो. सार्वनिक 
स्वरूपाची भावना वैयक्तिक अनुभवाच्या मुशीत 
ओतली म्हणजे मनाची सहज पकड घेणारे काव्य 
कसें निर्माण होतें याची कल्पना ' ॥ 10०0111012 ? 
या कवितेतील शेवटच्या कडव्यावरून येईल, 


५ प 86 (1601105018 8501821685 8टु७ 


उपप 11176 (116 7०प1४69 ४०१5, 1600106१ 
फा लात000१ 010100७. 5895, 


मराठीचा विकास महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


स्टीफन स्पॅडर 


3ि(पणांश्ते 910115 1 8 
काण्ए&) ०ए&' (0९ ७0०16 18116 
गर्गाठ 570900 [७]65(11165, 
कॅग्प ब छणठप02्ट ४8 फ8९015 
घात ९1१1255 १8%5 
गृ७० छुल्पाः 5९१ ७वे ग ००0७3 
फा 515815 6१ 80णव (७7 ए७15(5 
फळा वण््हष्टापडठ पिपलडड 810प82्ट ७18, 
गण (18 5ए058: 8000७ (118568 (00970०5 
छठ 1 फली) ४०प 
1887 ००० (06 ०10प5 

1४०6019 १७ 080 11176 8 टपाछांगा 
'९ए०७]18 ७ 5९76106, एए७1(1 89७ 
40078 8 [॥४ष्टांट, 1810100 9४७." 

हें काव्य निःसंशय परिणामकारक आहे. परंतु तरीहि 
जर कवीची झेंप यापलीकडे गेली नसती, तर कालांतराने 
त्याची झिलई कमी होऊन नकळत कंटाळवाणा तोच- 
तोचपणा आला असता. एखादी तत्त्वप्रणाली अगर 
विचारधारा जरी कितीहि सर्वस्पर्शी असली तरी ती 
साऱ्या संसाराला कवळूं दाकत नाहीं. प्रत्यक्ष जीवन हें 
यापेक्षां अनंतपटीनें समृद्ध, संपन्न आणि वैचित्र्यपूर्ण आहे. 
विशिष्ट संप्रदायाच्या तत्त्वज्ञानाचे आकलन म्हणजे 
कांहीं या अवाढव्य व्यापाच्या मूळस्वरूपाचें सर्वगामी 
ज्ञान होणें नव्हे. जिवंत आणि तेजस्वी काव्य निर्माण 
व्हाबयारचें असेल तर व्यासांप्रमाणे सर्व जगत्‌ ' उच्छिष्ट 
करण्याचें कर्तृत्व कवीजवळ असावयास पाहिजे. “ घ€ 
10016१ 8 1118 हलविता] ए 810 88" 
016, ” या अँनोलडच्या उक्तींतील उलछेखिळेली 
महान्‌ पात्रता अंगीं यावयास हवी. 

बायबलमध्ये नेथेस्डा-। 1360112568 )-च्या 
झऱ्याचे असें वर्णन आहे कीं, कोणाहि पंगू अगर 
दुर्बळ माणसाने त्या पाण्यांत एकदां बुडी मारी तर 
बाहेर येतांना त्याचा नखरिखान्त कायापालट होत 
असे. सांप्रदायिक तत्त्वप्रणालींचीं पांगळी करणारीं 
बंधने शुगारून देऊन स्पेंडरनीं जीवनाच्या झऱ्यांत 
बुडी मारली. व त्यामुळें त्यांची काव्यप्रतिभा नव्याने 


पालवली. 
येती ः 
झत्यूच्या छारयेतीळ जीवनदशन 
विचित्र योगायोग असा कीं स्पॅनिश रणभूमीवर 
* लि 
मृत्यूच्या छार्येत वावरत असतांना, जीवनाचे * विराटू 


ने,भा, ६ 


४१ 


अनुक्रमणिका 


विश्वरूपदर्शन ? त्यांना घडलें. याच्याच जोडीला 
दुसऱ्या महायुद्धांत इंग्लंडवर झालेल्या बॉबफेकींत 
मृत्यूची “ रंगपंचमी ? बघून त्यांचें मन एवढें विदीर्ण 
झालें कीं त्यापुढें खोट्या शोर्याच्या वेडगळ कल्पना 
केव्हांच वितळून गेल्या ! जीवनार्चे हें ' संपणे » 
कवीला गुदमरून टाकते. 
४ 6185 107 (106 58त 5810108105 
यप (४8 89४85 ० (06 1076९50139” १880 !०प्ाट 
88फा€वे उ 002700१पवे 0 ७७06. 
8816 08०0, 5818 09०7, 
फश) तप. 0ए617 ९18290 
7७७, (1011 ४७०७ 8 1811101१20, 
गुणा 0168105 00 715, 
६10१ (1617 0011९0(९१ 
मळा] ] 10006, ए०प्पते ए 1३6 8 1116 
फ्ला, 
ण (' प७ 785 ए७]ण&'). 
अनिवार धडपड करूनहि जो जीव परत जागा 
करतां यावयाचा नाहीं, त्याचा सहजासहजी विनाश 
करणाऱ्या माणसाची चीड येते, त्याचबरोबर त्याची 
कींवहि येते. या जीवघेण्या लढ्याचा निरथकपणा 
“ग'ज० 1110108? या कवितेत उत्तम रीतीनें व्यक्‍त 
झाला आहे : 
४1) 18४० 0९00116 
50 167४००5 80 50 ठव 
पृ॥18( 6801) 10811 118(85 
[16 ९856 80ते १1581 ०7१5 
फणाला 01०१" ताग 66, 
7००782 (९071019 (581 001165 ” 
या हालांतून सुटका होण्याचे दोनच मार्ग, एक 
मरण, किंवा जी काय मिळेळ ती झोंप, 
* ७6 शश (118 3166, 
108 1018268 0! 110116 
फाव फरा5प९2्ट 1101585 0 8508106 
फाटा 1601१ (06 18 
1ग 8 1018855 प75[01611 ]]000. ” 
द्वेषालाहि मग अर्थ उरत नाहीं. रात्रीं सामसूम 
होते. आणि एकमेकापासून थोड्याच अंतरावर 
पहुडलेळे हे सैनिक शतुत्वहि विसरतात : 
शश 110 1180111165 878 8160, 
8 0९00011001 9618 


मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


"एषा ९० ७७ छा जाण ७७७0 
80 1812605 0011) 008 

35 (10पष्टाण (0858 €08701९5 8९ 
उ) ९800) 0006'5 81015, 


मृत्यूच्या कल्पनेने हळवे झालेलें स्पेंडर यांचे मन 
युद्धांतील शौये आणि यक्योबेमव यांचा देखील तिट- 
कारा करूं लागते. एक छोटा तरणाबांड युवक घरून 
पळून सैन्यांत दालवल झाल्य. निर्घुण काळाने त्याच्यावर 
झडप घातली, त्या मुलाचे हें अकालीं मरण म्हणजे 
केवढा व्यय आहे १ 


५ ए- (४७ 0०09 1]॥॥८४८टू १९8१ 

०१९1 (118 0110९ [1९85 
85 (00 १०पप३्ट 900 (00 81117 
गु०० 187९ 0000 108016 

६० (॥९11 0१0०७. 8४6 

उ ७5७ 0७७ (छाट 
107 8 ऐ553" 
(*एण० 8७॥0० 5९४ण्प' ) 


हीं रक्तपिपासू युद्धे, शास्त्रज्ञ व महान्‌ राजकारणी 
पुरुषांच्या प्रतिभेचा हा विलास, यांचें फलित काय £ 
४५ (1010351061 1115 1116 
0101 फ83 ए8]ए€]855 
गप 1811035 01 ९010109068, 
10(21-18026175, 06075-11]85. 
(060051१217. 0060 00116 1 (ह (110058101१ 
ऱ1]15 8 10817. 
87. ७१७550 णणला 85९0११० ]०५1120 
0॥ ([॥७ 0१९७0 0 016 
$0 ७०्पा7टू 0चे 1] 
1.५1 ०७1१७7 (18 011ए6 (06७5, 
(0 छ०"1१, 0 १880 ? ” 

- (1013). 
रणक्षेत्रावर आलेलें मरण वीरोचित म्हणून थोर्डे तरी 
त्याचें समथन केळे जाईल, परंतु बौंबहल्ल्यांनीं ठिन्न- 
विच्छिन्न केलेल्या कोंवळ्या जीवांचे काय १ वर आका- 
झांत घिरट्या घालणाऱ्या विमानांत एक बटन दाबले 
जाते. आणि खाली केवढा हाहाःकार उडतो ! 


* ७1 ॥18116पृपांग - 57116१ 112051 
"0९ 0100१ (फ8(80 11 1176150 58००९ 


..&4 


ल 


गू) 1185111082, (0३0) 8000110855, 
1768 (78700101९१ 097 801 0पाहा 108170. 
081. 185560 
फ०ण (18 579 018711 (110१201 (1७ 00181 
101७७5 
810 ]7155९0 (110 11887 810 ७ए॥७ॉ. "' 
-(* ९ ठेवा ७९१ घ७७11055 *) 
या राक्षसी विनाशानेंच म्हणे देशांचा ऊर्जितकाल 
साधावयाचा असतो ? असेलहि बापडा पण |! 
6 उप 0001108, 1000112 ०81 10091) 
७७1689 0प12१ ए॥१७1 (11856 0680 ९815, 
8प़९९( ]85161 8710 ]१०पपषट 0७910७1001 
०६0 (०४ फ&5 1010181 1191110055 " 
- (1१). 
या ओळींवून कविमनाची दिसून येणारी अ- 
गतिक फडफड वाचकाला विव्हळ करत. एखादे वेळीं 
संतापाच्या भरांत मधूनमधून उपरोधाचे फटकेहि 
कवि लगावतो. परंतु द्वेष, राग, संताप या सवीपेक्षां 
माणसांच्या या वेडगळ आंधळ्या खेळाचा त्यास उद्देग 
येतो. हातांची बोटें मशिनगनच्या खटक्यावर नाचत 
आहेत आणि याच ताळावर तोंडांतून शांततास्तोत्रे 
गायिलीं जात आहेत ! -या ढोंगी देखाब्यावरील कवीचा 
विश्वास पुरता उडून गेला आहे, 
शजूच्या गोळीने नव्हे तर केवळ भीतीर्नेच मरण 
आलेल्या * मित्र्या “बद्दलहि त्यांना सहानुभूति वाढूं 
लागते $ 
* ग छा] 811 प 116 छत ०प्क 
0प ॥510/80 ७00 ००७0 10616, 
ग'० एळकप1७(8 ॥15 1018111655, 
&त (0 ७02 015 10051 1618850, 


ग» 1006 ७०१ ७119 5081] 10 0९७56 
फळ & 1160008 8 1683" 


ण (' प७७ 0०9७7१ ). 
समाजाचा केंद्रबिंदु: व्यक्ति 


युद्धकालांत मानवी जीवाचे महत्त्व कमी लेषण्याची 
वृत्ति बळावू लागते. कोणत्यातरी तत्त्वज्ञानाने पछाडलेलीं 
मर्ने या रणयजांत अमानुप्रणें निरपराध लोकांचे बळी 
देत असतात. केवळ हुकूमद्याहीच नऱ्हे, तर अनेक 
वेळां लोकसत्ताहि समाजोनतीच्या नांवावर व्यक्तींचा 


मराठीचा क महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


स्टीफन स्पेंडर 


संहार बिनदिकतपणें करीत असते. या कूर कत्तलीला; 
स्त्री, बालक हा भेद नाहीं. या सर्वावर पुनः स्वार्थ- 
त्यागाचा सोज्वळ बुरखा चढवून, त्याचाच उदोउदो केला 
जातो. हा मानवी माहात्म्याचा अधिक्षेप स्पेंडरना सहन 
होत नाहीं. समाज आणि व्यक्ति यांच्या परस्परावलंबी 
संबंधांतील समाजाचें स्थान कितीहि श्रेष्ठ असले, 
तरीहि व्यक्ति हीच शेवटीं केंद्रस्थानी राहिली पाहिजे, 
हें विसरून चालणार नाहीं. 

याचमुळें त्याग, शोर्य, वीर्य या सर्वोपेक्षां माणसाला 
माणसाबद्दल वाटणारी आपुलकी, हेंच सवोच्च मूल्य 
ठरते. “ ॥"॥०प80॥8. तपा क्या कता 
15७10 ” या कवितेत ते म्हणतात : 


«. “ "18 €558९1[181 15 
ग॥8( 811 (116 '1'5 
8110ए1]10 7€प8य 5008186 
17700९१ प प्पवेहा 110पभा9, 
छते 00 008 5प 781. 
ए'०07 ७5 ॥९181000पा. 
गृष ह्या 1011017 15 ०५०९१ 
पा ९९6७0४०१७९ पपप 56165 0 10१ 


ळै0त काऊ पापा 
(0 (8 1000111)ए7108010 हह! 


ल 15 811 पा 07 100०02 
स्ेनिश युद्धांत लढणारे ॥1111118111211 त्यांच्या 
हातांतील वर्तमानपत्राकडे पाहून विचारतात, 
पठण १०॥९५ 508910 ण ०्प्पा डटप्ट्टा 
०४7९7 (08 170067? " 
उत्तरादाखल स्पेडरनीं वृत्तपत्र पुढें केलें, 
१, 00 1९9 ॥र्शए$6, 
169 १1१ 101 8 णि 010१ 
50 ७76०005 
180: 0019 107 जिं९0१19 7०7१5 


806 (0 06817 110 ९88085. 
-(" ऐळ र्‍ेग्प') 


तृ] ४00९७7४ 0808, '12811011088 
३: च मुरडा, 
* कृक्कांशिणा8 0) १] र या कवितात 
आपणांस भडसाविणाऱ्या प्रश्नांचे उत्तर कवीनें दिलें 
आहे. ढु 


अनुक्रमणिक] 


6 [यढाः8'1 80 1000९१ 0 (0 09 18९5 
05 (0 ०१४! 788] 80 0पप 
_ छा0 णार्‍ 0०प्ट 
885 100 (1610011655 
० ७0४ 138] ए7९७116895.”" 
-(' प७ पप्पा ञिण्छीाणा') 

साम्यवादी विचारसरणींत अभिप्रेत असलेल्या 
वर्गलढ्यानाबतची जागृति हें काव्याचें एक उदिष्ट 
असावें हें जरी स्पेंडरना मान्य होतें तरीहि या व्यति- 
रिक्‍त इतर विचारसरणीच्या कवींची “ पलायनवादी ? 
म्हणून हेटाळणी करणें त्यांना कधीच मानवत नाहीं. 
कारण या तथाकथित “ पलायनवादी ' लेखकांना 
आदरणीय वाटणारींच मूल्ये सर्वांच्या आटोक्यांत 
यावींत, हेंच तर क्रांतीचे अंतिम ध्येय आह. 

परंतु या साऱ्या गोष्टी अस्सल काव्यगुणांच्या दृष्टीने 
दुय्यमच ठरतात. विचारांची अगर तत्त्वांची विशिष्ट 
पद्धतीने मांडणी हें काव्याचे उद्दिष्ट नसून, या विचारां- 
चा मनावर झालेला आघात व त्यांतून निर्माण 
झालेलीं अनुभूतीचीं वादळें यांचें चित्रण करण्याचा 
कवीचा प्रयत्न असतो. यामुळेंच एका विशिष्ट तत्त्वप्रणा- 
लीचा चष्मा लावून त्याबरहुकूम कविता घडविण्याचा 
अट्टाहास हास्यास्पद ठरतो. * जें न देखे रवि, तें देखे 
कवि ? यामागचा आदयहि हाच असावा. सर्व 
बंधनांच्या पलीकडे जाऊन, आयुष्यांत दडलेल्या गूढा- 
र्थाचा मागोवा घेण्याचें कार्य करण्यासाठीं, विचारप्रणाली- 
च्या वा तत्त्वश्यानाच्या बेड्या झुगारून द्याव्या लाग- 
तात. काय बघावयाचें याबद्दल दुसर्‍याचे हुकूम स्वीकारू- 
न प्रतिभाशाली काव्य निर्माण करण्याचे प्रयत्न 
निष्फलच ठरतात. निरनिराळ्या विचारप्रवाहांची 
हळुवार व संवेदनाक्षम मनाला झालेली जाणीव व तिची 
यथार्थ अभिव्यक्ति, यांवरच काव्याचे यश अवलंबून 
आहे. 1)89 176018 नें म्हटलेंच आहे, “ 1 18 
छो फ७]७ 0१87४610प8 80ते ण९00य हया 
१० 0070110000 8. 0०९0 107 छाणएफाप2्ट 
एप 18 0०७४४. ” श्री. स्पेंडर यांच्या कवितेचे 
मूल्यमापनहि, त्यांच्या बिचारप्रणालीवरून न करतां, 
तिला हाच शुद्ध काव्याचा मानदंड लावून केलें पाहिजे, 
भीषणता व सौंदर्य यांचा आविष्कार 


स्पेंडर यांच्या काव्यांत भीषणता व सौंदर्य यांचा 


४३ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवंभारत 


एकत्र आविष्कार अनेक वेळां प्रत्ययास येतो. केवळ 

सौंदर्याने न्हाऊन निघालेली त्यांची कविता विरळाच. 

दुःखद अनुभवांची रुखरुख त्यांच्या काव्यांत रेंगाळ- 

तांना आढळते. मनाला धक्का देणारी अशीं वर्णनेंहि 

त्यांच्या काव्यांत मिळूं शकतात : 

* [न685 00१106 १०प्ए 8018 5(83 .... ' 

१... घ8प१5 5606160 1700 (168 प11515 

ळण ग्या फा 0७. ताठ्पष्टर्ठाड 

॥)) हर्‍2७1७.... 

“य 18पटट 09७०७ए56 101 180260 

ग5 16 ]ए5(108 (ए13(00 09 ७ 1001(261.'' 
दुःखाबरोबरच उपहासहि अनेक वेळां डोकावतो : 


* ७ छुप्पा5 8001] प10089"5 0100186 
70९85017 


ग 161615 ०1106१ 01 (0७ ञण१्ट ॥111-518१6.' 
* ग७8 00170१९१ ०७७॥॥"6१ 
छिहप5 0 701 (0पप (885 
8700 एप ]९(5 
01 ७ण्प्पाग्ठ 1681.” 
हें लिहिणारी स्पेंडर यांची ठेखणी 
ग 8556010016 ७ ७7भ्पांगष्ट रां11] 99706 


'पण१6त &७0ए७ [16 10ए ७18 ०0! 6 
४७10617, 


& हो०पांप३्ठ 500] ० 0९ंप९३ट प्पावे8ाः 091095, 
ग) 500861 (8]] 890006 0७ 0011111698" 
अद्या ओळीहि तितक्‍याच सहजपणे लिहू शकते. 
त्यांच्या कल्पनाशक्तीची व लालित्यपूर्ण सुकुमारतेचीं 
उदाहरणेंहि अनेक देतां येतील । 
५ छ]ता5ऱा ७110 68इ(610 
पाह 5१185 01 ७७७] 
वे 0९1 1890170 ४०1१ 60101806' 
* पा80०॥/ 185 (गा2प85, 185 9172615, 
185 छुपा, 
“7 १९९05 80त १०९805 879 017१5. 
ग७७9/ ७४ळू (06 051016 
58966१ 01 पा ए७ण््या अष्ट! 
8७07085 [1310 81/"१ 
कवीचें भावविश्व 
स्पेंडर यांच्या ' ॥०॥१ ॥॥1॥॥॥ ॥॥०॥त? 
या आत्मचरित्रांतील खालीं उद्धृत केळेल्या ओळी, 
या कवीचे भावविश्व ब त्याच्या आकांक्षा आणि 


8४ 


अनुक्रमणिका 


प्रेरणा यांवर प्रकादा टाकतील : 

"१301 ॥00प2॥६ 18 0१61 811 681565 
७०१ 80९७191065, (10616 ए785 811 ९३५९006 
8001109, 1116 (1७ 01 8 105 ठोयीत ठा 
झट 61500. ॥॥18(168)19 ॥॥७((७6त 616 
6हहणल [प ाऊ, १ 01७ 1८0: 
शाला 0ावापछा ०७5 300प]त 08 ]०१४९व: 
पा ए९्हापपापे३्ठ ० खाल्छॉ1णा, ४७ ७०१० 
पा ए०॥10, ९२0७१७ 13०४७४ 01 5पी”शिः- 
पण, ७7७९७६ 10ए6, १७९७11. 118 ६०वूपा1 ९१ 
हो्णापि०8०6, -- ग (00०पछी(, पशा य 85 
पांप खा हरि -र्‍ाप 50 छि 85 5ण७ा९त 
प०१९॥(8 03)_”0ए!प0९2्ट प्र 581810106१ "०५ 
(11858. 85161165, 0९1७(७(6त ७9 06 
७फ8161855 ०. ए](8(8 6005, 1680 
घ्यावे ९1-७७ छे ००1०0८ 500प]वे 10६ 
8119 108 811 85088 (0 [11९ 00०१७9 ठा 
1७10169, ती" 118 168911॥65 फणांठा) 
७8 ७] फ७७ 1165011, छत एपराटी ७ 3- 
४]]/ 19ए९ (0 1806. ,......." 

१ १]] यह ]00 15 ७. ठठाती- 

एव्पांगष्ट | ग्रा & 80068 छत ऐएया8छा 
8४०००४४, एणांला छो] 31818 ग 00१ा- 
पाठ, ध्यावे प्राणी) 0०१ 08 110 1116 
11176 511101606१ ए७०७॥७ एए०॥ ७ 388. 
यप पाही (08 (118 ०] 8801” ७. 
11611 110108 008 ७०७, 800 8900ए९ 
8])] लि 88010 8९16181101 (0 1611610001 
४६ [118 ऐ७७ ॥॥०॥1त 15 ंपण]]9 पाश 
वपता, 000 10101 (16 ॥6३.'' 
_. स्पेंडर यांचे काव्य अजून विकासावस्थेत आहे. जै 
ज प्रत्ययास येईल, त्याचा अधीरेपणानें सांठा करण्याची 
त्यांची मधुलोलप वृत्ति, व प्रतिमेच्या पंखावर आरूढ 
होऊन क्षितिजापलीकडे जाणारी त्यांची झेप - यांमुळे 
त्यांचे काव्य अधिकाधिक जिवंत, विज्ञाळ, सखोल व 
समृद्ध बनत आहे, आधुनिकता, नावीन्य, प्रचारकाची 
भूमिका इत्यादि मनाची सहज पकड घेणाऱ्या परंतु 
क्षणजीवी ठरणाऱ्या गुणांऐवजी, परंपरागत भासणाऱ्या 
पण शाश्वत असणाऱ्या म्रृल्यांची त्यांनी कांस घरली 
्ा ब यांतच त्यांच्या मोठेपणाचीं बीज सामावली 
आहेत, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


कक 
ढ “ 
द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. 


श्री. पु. ह. पटवधैन 
जवाहरलाल नेहरू 


“ नवभारताचे हृदय जवाहरलालजींनीं जिंकळें आहे. ते धीरोदात्त पुरुष आहेत. त्यांच्यासारखा दृढ- 
निश्चयी व असीम घेर्य असलेला पुरुष विरळा, आपल्या प्रज्ञेने व अचल सत्यनिठ्ठेने त्यांनीं हे श्रेष्ठषपद मिळविले 
आहे. कपट व आत्मवंचना यांनीं दूषित झालेल्या राजकारणाच्या धुमाळींत त्यांनीं नीतीचा ध्वज उंच धरलेला 


जवाहरलाल म्हणजे प्रत्यक्ष त्रतुराज ! चिरयोवनाचा व आनंदाचा पुतळा ... ... ? 


१९३६ सालीं रवींद्रनाथांनी व्यक्त केलेली ही 
भावना आजहि जनतेच्या मनांत जशीच्या तशी आहे. 
पंडितजींच्या चिरतारुण्याचें जनमनाला वाटणारे 
असीम कोतुक यत्किचितृहि कमी झालेलें नाहीं. 
निसर्गशक्तींच्या कामाला जसा खळ नाहीं, तसा 
पॉडेतजींच्या कामालाहि. पुराणांतरींच्या एखाद्या धीरो- 
दात्त पुरुषाप्रमाणें जवाहरलाल रात्रैदिवस कार्यमम्न 
असतात. या नोव्हेंबर १४ ला जवाहरलाल नेहरूंना 
पासष्ट वर्षे पुरी होतील, पण अद्याप वाधैक्य त्यांना 
शिवलेळें नाहीं. कधींहि पहावे, दुंवांत न्हालेल्या टपोर 
फुलाप्रमाणे ते प्रसन्न दिसतात. त्यांच्या उत्साहाला, 
धघडाडीला सीमा म्हणून ठाऊक नाहीं. या त्यांच्या 
गुण-समुच्चयामुळें भारताचे मन त्यांनीं भारून टाकलें 
आहे. देशाच्या कोठल्याहि कोनाकोपर्‍्यांत ते गेळे तर 
दशंनासाठीं अधीर झालेला जनसागर त्यांच्याभोंवतीं 
हेलावूँ लागतो, जनतेला त्यांचें अनावर आकर्षण 
आहे. आपल्या खातंत्ययुद्धांतील थोर नेत्यांनी घाळून 
दिळेळी कर्मयोगाची उज्ज्वल परंपरा ते पुढें चालवीत 
आहेत, परंपरागत धार्मिक श्रद्धा व कर्मकांड -यांना 
उ तक र 


"ण रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


झुगारून देऊने केवळ ध्येय-चुद्धीने माणूस कर्मयोग 
करूं दाकतो हे त्यांनीं आपल्या उदाहरणाने सिद्ध केलें 
आहे. क्षत्रिय-धर्म व यतिवृत्ति यांच्यांत विरोध असला - 
च पाहिजे असें. नाहीं, हे त्यांनीं दाखविळें आहे. कामा- 
चचा केवढा डोंगर ते शिरावर वाहात आहेत ! ते पंत- 
प्रधान आहेत, परराष्ट्रीय खार्ते त्यांचेकडे आहे, ते 
संरक्षणमंत्री आहेत, अर्थसचिवासारखा कोणी 
मंत्री परंदेश्यांत गेळा तर त्याचें खातेहि तेच 
सांभाळतात.राष्ट्रीय-नियोजन-मंडळाचे ते अध्यक्ष आहेत, 
काँग्रेससारख्या देशव्यापी राजकीय संघटनेचे तेच कणे: 
घार आहेत. शिवाय अणुदाक्ति-संशोधन-मंडळासारख्या 
वैज्ञानिक समित्यांचे व “विश्वभारती*सारख्या शैक्षणिक 
पीठांचे कुलगुरु तेच आहेत अशीं एक ना हजार 
कामे स्वखुषीने त्यांनीं अंगावर घेतलीं आहेत. आणि 
गेलीं सात वंप्रे साक्षेपाने तीं पार पाडीत आहेत. हीं 
नित्याची सरकारी व सार्वजनिक कामे सांभाळून 
त्याव्यतिरिक्त अगणित नैमित्तिक समारंभांत ते 
असतातच. मोठमोठाल्या नव्या धरणांचे उद्‌घाटन 
असो, पूरग्रस्त विभागांची विमानांतून पाहणी करणें 


१ परलोकवादाचें आपणास कसे आकर्षण नाहीं, मानवी जीवनाच्या गूढ सौंदर्यातच आपण कसे रमून 
जातों याविषयीं नेहरूंनी अनेकदां लिहिलें आहे. पुढील उतारा पहा : 
» छॉशा 881 10० ७ ऐंड फ०॥के र्‍ 8४७ ७ 80150 र्ग ४७७785 0. एछाय्0पात 


च९॥॥5....110 ए89 (0 
शा 1६ 870 (0 6३00116108 रि 
धाड जाणवे, जि पीड ॥रईर्‍९, 001 


[अनुक्रमणिका 


0 एए१&७87१ 1, 80 181 885 1 ९8, 001185 (0 0७. 0 ७७ ण एपपा2 
10 15 655 ,०..... एिकशा8)]/ 7 80 0670580 डो. 


9 80100 0॥॥७ प़०पीवे, 0 (070 ॥16, ” 


-'। पृ 1)1500ए७0'४ ० ताळ ' (७. 16). 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


४५ 


द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


असो, दिल्लींत नित्य भरणाऱ्या तज्ज्ञांच्या परिषदा 
असोत किंब्रा परदेशांतून आलेल्या मुत्सद्द्यांचे स्वागत- 
समारंभ असोत, साहित्य-परिषद्‌ असो, सैनिकांचे 
संचलन, आरमाराची सलामी, सिने-नटांची मजलिस, 
बालकांचा मेळावा किंत्रहुना समाजाचे कोणतेंहि कार्य 
असो पाडेत नेहरू तेथें जातात, मनःपूर्वक त्यांत 
भाग घेतात, कुतूहलाने व जिज्ञासुवृत्तीने रस घेऊन 
सारें पाहतात. या सव भूमिका वठवीत असतांना 
एखाद्या अभिजात नरटाप्रमाणें त्या त्या वेळीं त्या त्या 
भ्रूमिकेशीं ते पूर्णपणें समरस होतात, वेठ-बिगारी 
सारखें किंवा यंत्रवत्‌ काम करणें त्यांना माहीतच 
नाहीं. एखादा भक्त सर्वस्वसमर्पण करतो त्याप्रमाणें 
प्रत्येक अंगीकृत कार्यांत ते जीव ओतीत असतात. 
आणि त्यामुळेच त्यांच्या विविध कायीमर्ध्ये आशा- 
वादाचा परिमल दरवळत असतो. दिवसांतून चार- 
चार आणि पांचपांच भाषणे करण्याचा अनेक वेळीं 
त्यांना प्रसंग येतो; शाळामास्तराप्रमाणें तेच ते 
घडे न कंटाळतां पुन्हां शिकवावे लागतात. 
रोज नवीन काय सांगणार ? पण त्याच 
गोष्टी जिव्हाळ्याने सांगितल्यामुळे ऐकणाऱ्यांना त्या 
कंटाळवाण्या वाटत नसाव्यात, संसदेतील त्यांचीं कांहीं 
भाषणें मात्र चक्री-पुराणासार'वीं कधीं कधीं कंटाळ- 
वाणीं होतात अशीं तक्रार ऐकं येते. केव्हांहि पहा, 
ह्रत्तपत्रांचे तीनतीन चारचार रकाने त्यांच्या भाषणां- 
नीं भरलेले दिसतात, एक पात्रावर आधारलेल्या 
अृथ्वीराजांच्या नाटकाप्रमाणें आपल्या भारतीय लोक- 
सत्ताकाच्या नाटकांतील तेच खरे सूत्रधार व तेच नायक 
आहेत, कॉँग्रेससारख्या राजकीय संघटनेच्या कुडींतील 
नेहरू हाच प्राण आहे. मग बाहेरच्या जगानें नेहरू 
म्हणज हिंदुस्तान असें समीकरण केळें असलें तर 
काय नवल 


1... 
अळीकिक नेताः वरदान कीं अभिक्षाप ९ 


पं. नेहरूंचें अलौकिक व्यक्तिमत्त्व निर्विवाद असलें 
तरी लोकशाही समाजामध्ये नेता व अनुयायी यांच्या- 
मध्ये इतके अंतर असणें हितावह आहे काय १-हा 
विचार करण्यासार'त्रा प्रश्न आहे. आपल्या व्यक्तिमत्त्वा- 
च्या झगझगाटानें राष्ट्राच्या दुबलतेवर ते पांघरूण 
घालीत असले ब आपल्याला निभावून नेत असले 


४६ 


अनुक्रमणिका 


तरी हें परावलंबित्व शेवटीं समाजाचें अनहितच 
करील. जो समाज एका नेत्यावर इतक्या पूर्णत्वाने 
अवलंबून राहतो त्या समाजांत लोकशाहीपरंपरा 
निर्माण होऊ शकत नाहीं. गेल्या महायुद्धाच्या काळांत 
ग्रेट त्रिटनमध्यें चर्चिल यांचें नेतृत्व असेंच सर्वमान्य 
झालें होतें. ग्रेट ब्रिटनच्या दुर्दम्य निर्धाराचें चर्चिल 
हेच प्रतीक होते. राष्ट्राची त्यांच्या विभूतिमत्त्वावर 
गाढ श्रद्धा होती. पण युद्ध संपतांच झालेल्य़ा निवडणु- 
कींत जनतेनें त्यांना बाजूला सारून अँट्लींना कोळ 
दिला, विभूतिपूजा ही मानवी मनाची सनातन व 
सर्व आढळून येणारी वृत्ति आहे. लोकशाहींतहि ती 
टिकून राहिली आहे. एका मर्यादित स्वरूपांत समाज- 
घारणेळा व संघटनेला ती उपकारक होते, पण हिंदु- 
स्थानांतील विभूतिपूजेला अतिशय विकृत स्वरूप आलें 
आहे. तो एक मानसिक रोगच बनला आहे असें 
म्हटलें तर अतिशयोक्ति होणार नाहीं. राष्ट्राचा सारा 
आत्मविश्वास, युयुत्सा, आममोद्वाराची ईं्बरा व 
निर्धार विभूतिपूजेने मारून टाकला आहे, 
युगपुरुषांना विभूतिपूजेच्या या अहिंसक उपायाने 
जिवन्त असून मारून टाकण्याची कला अनेक शतकां- 
च्या प्रयोगाने आम्हीं आत्मसातू करून बसलों 
आहोंत. पंडित नेहरू :। विभूतिमत्त्व हाच जर आमच्या 
नूतन लोकशाहीचा गाभा असेल व त्यांची तेजस्विता 
हैच आमच्या लोकसत्तानाट्यांतील काव्य असेल तर 
आपल्या भवितव्याची खासच चिंता करायला हवी ! 
पंडित नेहरू कट्टर लोकशाहीवादी आहेत. तेव्हां या 
गोष्टीची जाणीव त्यांना फार पूर्वापासून आहे. 
१९३७ सालीं ' चाणक्य? या नांवाने ' मोडन रिव्ह्यू? 
मध्यें स्वतःविषयीं लिहिलेल्या एका लेखांत ते म्हण- 
तात $ “ क्रान्तिकाळांत लोकप्रिय नेता सीझरसारखा 
हुकूमशहा बनण्याची फार भीति असते, उद्यां जवा- 
हरलाल सीझर कशावरून बनणार नाहीं ? भारताला 
व जवाहरलालला या गोष्टीकडे डोळेझांक करून चाल- 
णार नाहीं, दोघांनाहि त॑ भयावह आहे, एखादा सीझर 
राष्ट्राचा उद्धार करतो आहे असा आभास जरी कांहीं 
काळ निर्माण झाला तरी ही घटना राष्ट्राला खुरटे व 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. जबाहरलाल नेहरू 


निष्क्रिय बनवी व देशाचा अधःपात करील. ” ही 
जाणीव पंडित नेहरू निरंतर बाळगीत आले असले 
त्तरी शेंकडों वषाच्या पारंत्र्यामुळें व देन्य-दारिद्यामुळें 
आपला समाज इतका सुस्त व जड बनला आहे कीं 
विभूतिपूजा हाच त्याचा पुरुषार्थ बनला आहे. 


एखाद्या अंमली  व्यसनाप्रमार्णे विभूतिपूजेचे 
समाजाला व्यसन जडले आहे. भारताच्या 
हजारों वषौच्या इतिहासांत प्रत्येक कालखंडांत 


कमीअधिक प्रमाणांत हेंच आपण पाहतों. हिमाच्छादित 
गिरिशिखराप्रमाणें शोभणारे राजषी, धीरोदात्त वीर- 
पुरुष, संत महात्मे या पुण्यभूमींत होऊन गेले. पण 
सर्वसामान्य माणसांची उंची मात्र कधीं विशेष उंचावली 
नाहीं. बहुजनसमाज गवतासारखा खुजा व कतृत्वशून्य 
राहिला. लोकशाहीच्या जमान्यांत कार्लाइलने गोराविले- 
ल्या ' लोकनायकां'ना गोण स्थान असते. जनता 
हीच प्रमुख भूमिका वठबीत असते. एकाद्या 
लोकोत्तर विभूतीच्या नेतृत्वापेक्षां प्रामाणिक, 
कष्टाळु व तत्त्वनिष्ठ अश्या साधारण माणसाचे नेतृत्वच 
अधिक उपकारक ठरते. ग्रेट ब्रिटनच्या मजूर-पक्षाचे 
छ्लमंट अँटली हे लोकशाहींतील नेत्याचें नमुनेदार 
उदाहरण आहे. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वांत कादंबरी योग्य 
असा कोणताहि गुण सांपडणार नाहीं. पण त्यामुळें ते 
कांहीं कमी परिणामकारक नाहींत. लोकशाहींत अवतारी 
पुरुष म्हणून नेत्याची कोणी पूजा करीत नाहीं किंवा 
त्याला आजन्म अधिकारपदहि बहाल करीत नाहीं. 
समाजाची एक विशिष्ट सेवा बजावल्याब्रद्द नेतृत्वाचा 
अधिकार कांहीं काळ त्याला देण्यांत येतो. नेत्याने जनर्ते- 
तील कर्तृत्व जागत केळे पाहिजे. समाजांत आत्मविश्वास 
व कार्यकुदालता निर्माण केली पाहिजे. पण आपण आज 
अर्से पाहतों कीं भोंवतालची आर्थिक व राजकीय 
स्थिति जितकी गुतांगुंतीची, अस्थिर ब असुरक्षित 
होत आहे तितकी नेत्यांची महती अधिक वाढत आहे. 
2000 च 


2 “ग 0115 10४०100817 ७००४] 0&ळव्या झन 15 
छ७॥७॥७ १॥ा७5१ट्रा. 18007 १) 


1 ल 0551010 (191 ४७ 


अनुक्रमणिका 


£ बुडत्याला काडीचा आघार म्हणतात त्या न्यायार्ने 
कोणातरी झूर पुरुषाला नेता म्हणून त्याच्यावर आपले 
ओक्लें टाकून निर्धास्त होणें लोकांना स्वाभाविक असते; 
निष्क्रिय जनतेची विभूतिपूजा लोकशाही समाजाला 
अत्यंत हानिकारक होते. निबुद्ध व निष्क्रिय जनतेला 
अलौकिक नेता मिळणें हें वरदान कीं अभिशाप हं 
विचार करण्यासारखे आहे. 


स्वतःला व राष्ट्राला एक आव्हान ! 

पंडित नेहरूंच्यावर भारताची किती दारमदार आहे,.. 
भारतीय लोकसत्ताकाची द्वारका एका खांबावर कशी 
आधारलेली आहे, याची विदारक जाणीव आपल्या 
सर्वांना नुकतीच झाली आहे. सप्टेंबरच्या अतेरच्या 
दिवशीं दिल्लींत कॉँग्रेस-बासदारांच्या सभेंत भाषण 
करतांना आपल्यावरील जताबदाऱयांचें ओझ आपल्याला 
कधीं कधीं असह्य होत असल्याची पंडित नेहरूनी 
तक्रार केली व त्यांपॅकीं कांहींतून मुक्त होण्याची इच्छा 
व्यक्त केली. हे त्यांचे सहजोद्गार खरे पण त्याचे 
पडसाद एखाद्या स्फोटाप्रमाणं जगभर उमटले | त्याच्या 
लागोलाग कोचीन येथे केलेल्या भाषणांत त्यांनीं सांगितले 
कीं, “ केवळ कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद नव्हे तर पंतप्रधान-. 
पदाचा त्याग करण्याचा विचार माझ्या मनांत डोकावतो 
आहे ” ! मग तर कोलाहळच माजला, सर्वत्र याच 
विषयाची चर्चा सुरूं झाली. वृत्तपत्रे भडक मथळ्यांतः 
विचारू लागलीं, ' पंडित नेहसरूंनंतर काय? ? 
हा विषय मनोरंजक तर खराच पण थोडे गंभीर- 
पणानें बोलावयाचे तर या प्रश्नाला चटकन्‌ उत्तर देणे 
कठिण आहे. राजाजींसारखा मुरूत्ी सुत्सद्दी सुद्धा, र्‍ 
परमेश्वराचा हवाला देण्यापलीकडे या प्रश्नाचा खुलासा 
करूं हाकला नाहीं. तर दुसऱ्यांचे काय विचारावे १ 
पौडितजींचे टोकाकार व विरोधक म्हणतात कीं पंडितजी 
नेतर अंघार |! 

आपल्या उद्गारांमुळें निर्माण झालेले हें बादळ 


81७४5 8. (16 0001, हयात ३. 
85 ७ 088587? प'1061610) 11685 


ऱह्छ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


रं 


रश 


ग भु क 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


पाहून अधिक तर्कवितर्क वाढूं नयेत या बुद्धीनें पंडित 
नेहरूंनीं चीनला जाण्यापूर्वी प्रान्तिक कॅँग्रेस-समित्यांना 
एक सविस्तर पत्र लिहून आपल्या भूमिकेचा खुलासा 
केला आहे. जनतेला विश्वासांत घेऊन आपलें हुद्गत 
जनतेपुढें मांडण्याचा पंडितजींना कधीं संकोच वाटत 
नाहीं. भारतीय जनता हाच त्यांचा समष्टिर्प 
एकमेव मित्र आहे, या मित्रावर व भारताच्या उज्ज्वल 
भवितव्यावर त्यांची गाढ निष्ठा आहे. सर्वप्रकारच्या 
अधिकारपदापासून कांहीं काळ अलग होण्याचा विचार 
आपल्या मनांत कां आला, हें त्यांनीं आपल्या त्या पत्रांत 
विशद केलें आहे. भारतीय लोकसत्ता कोणा एका 
व्यक्तीवर इतकी सर्वस्वी अवलंबून आहे हें त्यांना 
वस्तुतः खरें वाटत नाहीं, ' पंडित नेहरूंनंतर काय 
हा प्रश्न कानीं आला कीं आपल्याला चीड येते' असें 
ते. म्हणतात, ' हा प्रश्न आपल्या स्वतःला व राष्ट्राला 
एक आव्हान आहे. आणि तें स्वीकारळें पाहिजे? असें 
त्यांनीं म्हटलें आहे. खतःला व जनतेला आश्वासन 
देण्यासाठीं त्यांनीं असेंहि म्हटलें आहे की “ भारता- 
सारखा अतिप्राचीन देश एखाद-दुसऱ्या व्यक्तीवर 
थोडाच अवलंबून आहे ! व्यक्ती येतील आणि जातील, 
पण इतिहासाबरोबर वाटचाल करीत आलेला हा आपला 
सनातनदेदा प्रगतिपथावर कूच करीत असलेला नित्य 
दिसेल,” हा पंडितजींचा आशावाद आहे, पण प्रश्नाला 
उंत्तर नाहीं, या प्रश्नाची गंभीरता जनतेला भासमान 
व्हाबी, याच हेतूनें त्यांच्या डोक्यांत अनेक दिवस 
तरंगत असलेला विचार त्यांनीं परवां बोळून दाखविला 
असावा, 


नबसमाजनिर्मितीची तळमळ 
, प्रान्तिक समित्यांना लिहिलेल्या या पत्नांत एक अत्यंत 


फ७०2७॥ 107 उ७ण818118) 80 ताछ, ए0 1. 
छा] छळ 376९000, &ते [01०82 908110 
छते शीला. 0९5013700, 908 फां]] 1001810 8 
० (७९ 06010 पां]! 09 १61890१ '*, 


8 “ 0) 768] 1001811510 110 160081 


॥!6, 0 118177007110ए5 ॥एंप8१्ट, 0! ७ ७00 
०७7 1110, 01 ६ 80]05(॥९0( ०0 (॥6 
870प७, ०. ७ 0०प(1१ए०प5 0000१8 
100000, 0 (118 ०683016559 80ए७॥ 
१४७७९ (116 ]0016115 0 10१89. 


क्ट 


अनुक्रमणिका 


मौलिक विचार त्यांनीं राष्ट्रापुढें मांडला आहे. हा 
विचार त्यांना परवां नब्यानेंच प्रथम सुचला असें 
नाहीं. त्यांच्यासारखी बुद्धिमान व अंतर्मुख वृत्तीची 
माणसें “ किं कम किमकर्मेति ” असें नित्य चिंतन 
करीत असतात, महात्मा गांधी किंवा विनोबाजींसारख्या 
श्ितप्र्ञांना अद्यी समस्या सतावीत नाहीं. एकाच 
नाण्याच्या दोन बाजूंप्रमाणे कर्मे व चिंतन यांमध्यें 
त्यांना कधीं बिसंवाद दिसत नाहीं. ्वनोबाजींना 
चिंतनाची इतकी संवय जडली आहे कीं, आतां ते 
केवढ्याहि मोठ्या जमावांत असले व कार्यरत असले 
तरी त्यांचें चिंतन चाळूंच असते असें तें सांगतात, पण 
ही स्थिति संतमहात्म्यांची आहे. कर्मयोग्यांना सुद्धां 
ती सहज प्राप्त नाहीं. पंडित नेहरूंना हा प्रश्न इतक्या 
तीव्रतेने कां भासू लागला ? श्री, जयप्रकारा नारायण 
यांच्याप्रमाणे त्यांना कांहीं उपरति झालेली नाहीं. त्यांची 
समस्या कांहींशी आध्यात्मिक स्वरूपाची दिसली तरी 
ती प्रामुख्यानें भौतिक कर्माचीच आहे. आपल्या 
विविध खटाटोपांत एकसूत्रता व नवचैतन्य आणण्याची 
आवड्यकता त्यांना तीब्रपणे भासत आहे.) नवसमाज- 
निर्मितीसाठी आरंभिलेला प्रचंड खटाटोप उदा०, पंच- 
वार्षिक योजनेतील विविध कार्यक्रम महत्वाचे आहेत असें 
ते मानतात. पण फूटपट्टीने न मोजतां येणारी, वजनांत 
न बसणारी, अशी कांहीं तरी एक अमेय वस्तु आहे 
जिला महमद इक्ब्नाळ “ कुछ बात है ? असें संगोध- 
तात ती अद्याप आपण निर्माण करूं शकलों नाहीं याची 
नेहरूंना खंत आहे. जगामध्ये एक महान्‌ स्थित्यंतर 
घडून येत आहे याचें त्यांना ज्ञान आहे. म्हणून 
पंचवाप्रिक योजने च्या कार्यक्रमाबरोबरच 
जनतेच्या अंतःकरणांत नवसमाजाचें संगीत उमटू 


5 प ए०पट्टा) 0865801510 ७ एवाछ 
४” 0801 8 ॥([]७ पएा06: 8 0018ए0161( 
[ए(8१ ७ावे ॥१७ १७७. 16 87०8100 


ए॥००]९०॥७ ० उता एविप8ा छते डग्लह्ा 


0९7 ७ळालाप्ट ७ 8 जावाजवप७ा 5 ळा छते 
7018(1005 ॥0९(फए९ह्या 100७15 800१ 00(ए९60. 


5006801 00((6 8१ ॥12067, ० 50081] त8ए6- 
प8 0 18 


& ]॥ए72९ 0105000” 1७ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ममाठशाळामंडळ, वाई 


श्री, जवाहरलाल नेहरू 


लागावे असें त्यांना आतुरतेनें वाटतें. नवनिर्मितीचे 
संगीत ऐकूं येत नाहीं हीच त्यांची खरी वेदना आहे. 
राजकारणी पुरुषांनीं युगधर्माचा महिमा समजावून 
घेण्यासाठीं कसोशीनें चिंतन, मनन व अभ्यास केला 
पाहिजे असें त्यांना नेहमींच वाटत आलें आहे. १९४९ 
सालीं अमेरिकेच्या दोऱ्यावर असतांना वॉदिंग्टन येथें 
केलेल्या एका भाषणांत ते म्हणाळेः “ जगांतील श्रेष्ठ 
मुत्सद्दी कांहीं काळ भाषणे थांबवतील, पत्रकें काढण्याचे 
सोडून देतील व स्वस्थ बसून चिंतन-मनन करतील 
तर आपल्याला भेडसावणारे कांहीं प्रश्न तरी खास 
सुटतील, अनेक वर्षे कारागृहांत राहिल्यामुळे एकांताचें 
महत्त्व मला कळलें आहे. चिंतनश्लील मन सर्जन- 
शील वनलें नाहीं तरी समाहित व शांत 
खासच होतें. ” ” त्याच दोर्‍यांत कोळंबिया 
विद्यापीठांत केलेल्या दुसऱ्या एका भाषणांत ते 
म्हणाळे : “ राजकारणी पुरुषांचे लक्ष दैनंदिन 
प्रश्नांवर व तात्कालिक यश्यावर केन्द्रित झालेलें असतें. 
उलट, तत्त्ववेत्ते अंतिम प्रश्नांचा विचार करीत असतात. 
भोंबताळच्या जगाचा व प्रश्नांचा त्यांना विसरच 
पडल्यासारखा होतो. हे दोन्ही मार्ग मला असमाधान- 
कारक वाटतात. ऐेटोनें वर्णन केलेल्या राजषीं-( 111- 
105001601-101788 )प्रमाणे, आचार करावयाचा 


तर या दोन्ही मार्गांचा समन्वय साधला पाहिजे ”* 
चिंतन-मनन व कर्म यांचा समन्वय साधणे केवळ 
बौद्धिक दृष्टीनेंहि त्यांना आवश्‍यक वाटतें. विज्ञानाच्या 
प्रगतीमुळे जगांत एक महान्‌ क्रान्ति घडून येत आहे. 
नवसमाजनिर्मेति करतांना या वैज्ञानिक क्रान्तीची 
समाजावर होणारी प्रतिक्रिया काळजीपूर्वक अज- 
मावली नाहीं तर मोठ्या प्रयासाने बांधलेले 
आपलें नवें समाजमंदिर भंगून जाईल. उद्या अणु- 
शक्तीचा उपयोग उत्पादनकार्याकडे होणार हें निश्चित. 
विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धांत अणुशक्तीचे दूर- 
गामी परिणाम होणार आहेत, या घटनेचाहि गेलीं 
दोनचार वर्णे ते खोळ विचार करीत आहेत. मागील 
वर्षीं अशीच एक लहर डोक्यांत येऊन त्यांनीं श्री. 
जयप्रकाह नारायण, आचार्य नेरेन्द्रदेव-प्र्गति 
नेत्यांशी सहकार्यासंज्रंधीं बोळणीं सुरूं केलीं. तीं असफल 
झालीं. पण त्या वेळीं म्हणजे ता. १७ मार्च १९५३ 
रोजीं जयप्रकाशजींना ल्हिलेल्या पत्रांत ते म्हणताती. 
“: माझो अक्यी भावना आहे कीं, मानवी जीवनावर 
मूलगामी परिणाम करणारीं स्थित्यंतरे जगभर होणार 
आहेत. वैज्ञानिक संशोधन व यांत्रिक प्रगति जगार्चे 
रूप पालटीत आहेत. यंत्रयुगांतीळ हे फेरबदल 
हितावहच होतील असें मी म्हणत नाहीं. आपण 


४ ५ 1९00813 80100 010१7 10७1७51 (06 फए०॥1व एण्पावे ७9 68801 ० $0पीलय 


11 पा 5(8(250080 115(९890 0 क्हाए७पंटट 3७९०४७३ 8पवे 185पांपष्ट 8७61165, |. 58 
क०्फप वृषा] (0 एिपाट 8 पाहवा(8(8 8 1118 018. छ08(06 ग फए(6वे (000 5०, 
ग 18१ (11058 _00०85005 (0 शंपाट ७ 1०, ७ते फ़ण७0७ (08 (00०पट्ठा]£ फ७$ 810595 
ए7०१पलए९ ०1 छुपा ०८ ००७ &01 1 7ण्प्ठणर्‍ ७ ठ्थळांय हवृणापपंपाण 80 8 
ठाशिंग ०8७. ' - ' शांझ. 0 3010108 ', 0. 12. 


ह "गा[न5 18४७ (0 0689) फ1 १७8४-६०-१७ ]1001शा35 &0ते (109 800 उगा 6० 
वाह8 100010१185. 0111050105 पो ल पोषपाळ6 ०७०]९०(1ए७३ 8900 80 8६ (0 1056 
(0प०॥ फां] (18 १७४-(०-१७४ ज०ते छवेवे 118 _01001603. बिश(0७ ७७00१00) 8९७15 
8 (0 ०००७०७ (11058 (प० ७070०७०७७३ 87त 


(056 ४१४१०७७ 09 1591. 15 1६_0058101 ० 3 ६ 
भ र 1110500001- प? 0 - छावे. | ७. 16. 


एपठलीला छी९ (18 1081101 0 71805 


6 “1 18१6 8 5९08800 ल ७७ १४०७०० 0181805 छि 01800 उप्र (06 


छ०॥व पणाला ७७ 708119 छी १89 1088 ॥॥॥४७6 101 6ए७९॥४ ७७७७. 1४०51 (11858 

ता 001] (108 [18908 ल (8०॥०01०02४1081 90ए७॥706. 1१० 0 1७0 [11836 ०४७5 छा'8 

हा] ७ ६४७ 0०१, 0 16108 (189 816. 1 119ए७ 850 (४७1७७ 00७ ७1] 01 ए७, 1] 118४ 
शि 


[001 णात 07 01850 001870४065. न 
889 80, 818 8) (0 ७९]शी 0७0१ 1 0ए 1001)1:)1:१:/ क आ येन 


न, भा, ७ ४९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


ह 3. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


आपल्या देनंदिन कामांत इतके व्यग्न .असतों कीं, या 
वैज्ञानिक क्रान्तीचा शांतपर्णे विचार करण्यास आपणांस 
वेळच नसतो. कालमहिमा ओळखल्याशिवाय 
नवनिर्मिति कशी होणार १ म्हणूनच समाजसेवकांनीं 
मौलिक विचार करायला दिकलें पाहिजे. ” तेव्हां पर- 
बांच्या पत्रांत व्यक्त केळेळ विचार गेलीं चार वर्षे तरी 
त्यांच्या मनांत घर करून बसले आहेत हें दिसून येईल. 
श्री. कृष्णमूर्तींसारख्या तत्त्व्चितकाशीं प्रसगोपात्त गांठभेट 
झाली तरी याच प्रश्नासंबंधी ते चर्चा करतात, 
पंडितजींचे त्यांच्या अनुयायांकडून व चाहत्यां- 
कडून कसे विडबन होतें व पंडितजींच्या गंमीर विचा- 
रांचा कसा पोरखेळ होतो हें त्यांच्या पत्रकावरील 
विविध निंवेदनांत व चर्चात प्रत्ययास येते, “ आप- 
ल्याला कोणताहि रोग, ह्यारीरिक दोबल्य, वाक्य, 
'नरारय, विफलता थकवा किंवा संन्यासवृत्ति आलेली 
नाहीं, शाक्तिसर्वस्व वेंचून भारतीय लोकसत्ताकाची 
सेवा बजावीत राहण्याचा आपला निर्धार व 
उत्साह कायम आहे. केवळ अधिक परिणाम- 
कारक कार्य करतां यावे, कामाच्या रगाड्यांत 
मनाची सजनशीलता गमावून बसूं नये या एकाच हेतूनं 
मी स्वतःला थोडी अधिक फुरसत कशी मिळेल याचा 
विचार करतों आहे. मौलिक विचारासाठीं डोक्यावरील 
जबाबदाऱ्यांचें ओझे थोडें कमी करणें मळा आवदयक 
वाटतं ” असे त्यांनीं स्पष्ट म्हटलें आहे. असे त्यांनीं 
म्हटलें असूनहि त्यांनीं कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद सोडावे 
कीं मुख्यमंत्रिपद सोडावे, एक चिटणीस घ्यावा की 
दोन-अक्षा निरथक व फुटकळ गोष्टींची चर्चा करण्या- 
पलीकडे, मालिक विचारांची व चिंतनाच्या आवश्‍यक- 
तेची ही नवी काय भानगड पंडितजींनीं उपस्थित 
केंली आहे याचा विचार करण्याची सुद्धां कोणाला 
आवदयक्ता भासळेळी दिसत नाहीं. आपल्या पत्रांत 
त्यांनीं उपस्थित केळेला मुद्दा त्यांच्यापुरताच मर्यादित 
नसून कॉँग्रेस-पक्षांतील भारत-सरकारांमधील सर्वच 
कर्त्या पुरुषांना त्यांनीं आवाहन केळे आहे. भूदान- 
यज्ञाप्रमाणेंच, राज्यवंत्र चालविणे हा देखीळ एक 
यक्त आहे ही भावना त्या यंत्रांत निमाण झाली पाहिज 
अशी त्यांची तळमळ आहे. रिळेपणा, सर्जनशील 
प्रज्ञेचा अभाव व मंत्राच्या जागीं तंत्रावर भर देण्याची 
इत्ति हीं सवे झाडून टाकल्याशिवाय नवनिर्मिति 


अशक्य आहे अशी त्यांची खात्री पटली आहे. 
“हूचि फळ मम तपाला ! 
गेल्या सात वर्षांत भारतानें जी प्रगति केली आहे 

नेत्रदीपक नसली तरी उपेक्षणीयहि नाहीं. या 
संत्रंधीं आपल्याला समाधान आहे असें त्यांनीं म्हटलें 
आहे. पंचवार्षिक योजनेचा दुसरा टप्पा सुरूं होतो 
आहे या वेळीं खोलवर विचार करून आपल्या 
कार्यपद्धतींत काय फेरफार करावे याचा शांतपणे विचार 
करणें त्यांना अवश्य वाटावें हे साहजिक आहे. पंडित 
नेहरू कामाच्या शिस्तीवर व कुदालतेवर इतका भर 
देतात, भौतिक उपक्रमांचा त्यांना इतका हव्यास आहे 
की त्यांचा पिंड एकाद्या अमेरिन यंत्रविद्यारदा- 
सारखा किंवा कारखानदारासारवा असेळ असा 
आभास निर्माण होतो. स्वातंत्र्योत्तर काळांत 
त्यांनीं प्रवर वास्तववाद दाखविला आहे. मोठ- 
मोठालीं कामें पाठीमागे असल्यामुळें व त्यांचा संत्रंध 
अगदी बड्या तज्ज्ञांशी, अधिकाऱ्यांशी व कारवान- 
दारांशींच अधिक येत असल्यामुळें ल्हान पण गुण- 
वान्‌ मानवांची त्यांना कदर नाहीं अशींहि उदाहरणें 
कधीं कधीं घडलेलीं आहेत. ऑक्सफर्ड-विद्यालयीन 
उच्चार, झकपक पोशाख व कोणत्यातरी क्षेत्रांत मिळवि- 
लेळें उच्च पद हीं त्यांची मर्जी व विश्वास संपादन 
करण्याची सुलभ साधनें आहेत अर्स लोक मानतात. 
दुमुखललेल्या साक विचारी माणसापेक्षा हसतमुख आ'शा- 
वादी व किंचित्‌ भंपक खटपट्या पुरुप्राची त्यांच्यावर 
अधिक छाप पडते. हें सर्ब खरं असले तरी त्यांचे 
अत:करण उदार आहे. ते एक थोर मानव आहेत. 
त्यांचा पिंड कलावंताचा आहे.. तेव्हां केवळ भौतिक 
यशानें ते भुलून जाणार नाहींत. “ आपण रात्रंदिवस 
दूरच्या भविष्याची तरल स्वन पहात आहोंत. राष्ट्राच्या 
उद्ारासाठीं मोठ्या आत्मविश्वासाने भगीरथ प्रयत्न 
आरंमिले आहेत, सर्व जगांत भारताची प्रतिष्ठा होत 
आहे पण आपल्या देशांत कोणतेंहि भव्य असे एखादे 
सामुदायिक स्वत किंबा आदी -समाजापुढें निर्माण 
झालेला नाहीं. आपल्या दरीनासाठीं जागोजाग जमणा- 
र्‍या लक्षावधी स्त्री-पुरुषांच्या जीवनावर आपण कांहीं 
चिरकाल टिकणारा संस्कार करूं राकत नाहीं. राष्ट्राचे शील 
उन्नत होत असल्याची खूण कोठें दिसत नाहीं, ध्येयाचे 
वेड नाहीं, साहसाची प्रेरणा नाहीं ” - समाजाचें 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


र '% 
डु 
0 82 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. जवाहरलाल नेहरू 


“हॅचि फळ.मम तपाला ! ' असा सुस्कारा त्यांनीं टाकला, 
तर काय आश्चर्य आहे 
झगझगाटामागें कांहीं अपरिहाये सांबल्या ! 
पाडेत नेहरूंना परमेश्वराने इतकी अमाप गुणसंपदा 
दिली आहे पण एक गोष्ट दिली नाहीं. सत्ता माणसाला 
बिघडवते हें अँक्टनचें वचन नेहमीं उद्धृत केलेलें 
आपण ऐकतो. तें निरपबाद आहे पण इतकी “ कर्ठुम- 
कठठु ' सत्ता हातीं असून त्यांचें अंतःकरण इतकें 
विशाल, निं्वेर व स्नेह्मय राहिलें आहे ही त्यांच्या 
अभिजात थोरवीची साक्ष आहे. भौतिक ऐश्वर्य , 
क्रद्धि-सिद्धी सारखीं हात जोडून त्यांच्यापुढे सतत 
उभीं असल्यामुळें सत्तेसाठी त्यांना काडीमात्रहि कधीं 
खटपट करावी लागली नाहीं. त्यामुळें कोणाबद्दलहि 
त्यांच्या मनांत कटुता किंवा वेर नाहीं. पण कार्यांत 
साथी निर्माण करण्याची कला मात्र त्यांना कधीं 
साधली नाहीं. स्वतःची अशीं माणसें त्यांनीं कधीं 
एकत्र केलींच नाहींत. एकाकी राहणे हाच आपला 
विरोष व हीच आपली शान असें ते मानीत आले 
आहेत. यडच्छेनें ज्याच्याशीं गांठ पडेल त्याचें सहकार्य 
घेऊन काम करणें याळाच ते वास्तववाद म्हणतात, 
पण त्यामुळें आज ते अगदीं एकाकी व अलग राहिले 
आहेत. गेलीं पांच वर्षे ते कॉग्रेसचे अध्यक्ष आहेत. 
पण काँग्रेसवर त्यांचा काय .प्रमाव पडला असें 
विचारळें तर काय उत्तर. मिळेल १ संघटना 
बांधण्याचे कसव्र किंवा लोकसंग्रह साधण्याची 
कला त्यांना मुळींच साधलेली नाहीं. सरदार 
पटेल किंवा सुभाषबाबू यांच्यांत ही कला असाधारणपणें 
दिसून येई. गांधीजी तर मातींतून वीर निर्माण 
करीत. पंडित नेहरूंच्या हाताळा ही पुण्याई नाहीं. 
सरदारांच्यासारख्रे ते ' कॉमिसार'हि नाहींत व महात्मा 
गांधींच्यासारखे “ सन्त'हि नाहींत. माणसें निर्माण 
करण्याची कला याच कोटींतीळ लोकांना साध्य होते. 
पंडित नेहरू म्हणतात, “ 1 811 ० 00९ ९810), 
691१1४ मी अतिमानुष नाहीं, साधा मानव 
आहे , मानवतावाद मला पसंत पडतो. (_ & 
तयात ७ ए१४ए९ 1118111810 90०्थाटते 
४0 110) ” लांचा समाजवादहि या मानवी अंतः- 
करणांतूनच निर्माण झालेला आहे. नवराष््रनिमिति 


करणारा म्हणजे राष्ट्रातील स्री-पुरुषांचीं अतःकरणे 


अनुक्रमणिका 


हलवून त्यांच्यावर दीर्घकालीन संस्कार करणारा हा संत- 
महात्मा नाहीं, हें आपण ओळखलें पाहिजे. विश्वांतील' 
सर्वे लहानथोर वस्तूंच्या कांहीं अंगभूत मर्यादा' 
असतात. पंडित नेहरूंच्या व्यक्तिमत्त्वालाहि स्पष्ट 
मर्यादा आहेत. त्यांच्या कतैबरगारीच्या व शौर्याच्या 
झगझगाटामागें कांहीं अपरिहार्य सांवल्याहि आहेत. 
त्या आपण जितक्या डोळसपणे पाहूं तितकें त्यांचें व 
आपलें भलें होईल. 

ऑस्ट्रेलियामधील मेलबोर्न शहरांतील “ आर्‌गस ? 
नांवाच्या एका प्रमुख पत्राने त्यांच्यासंबंधी नुकताच 
एक प्रशंसापर लेख प्रसिद्ध केला होता. त्यांत पोडेत- 
जींच्या एका मोठ्या दोषावर लेखकार्ने नेमकें बोट 
ठेवलें आहेः “ ९ 18 001४९11081] 11108- 
४७०1९० 0९]९२७॥४१ 00ए7९1 ” अधिकार 
वाटून देण्याची सत्ता विकेन्द्रित करणाची कला पंडित- 
जींना मुळींच अवगत नाहीं. एखाद्या नामांकित 
क्रिकेटपट्टूने बोलिंग , बॅटिंग, फील्डिंग एकऱ्यानेंच 
करून आपलें अलौकिक क्रीडापड्त्व दाखवूं पहावें- 
असें पंडित नेहरूंचे होत आहे. त्यांत स्वार्थ किंवा 
सत्तालरोभ नाहीं. सोशिकपणा व चोखंदळ इमानदारी 
यांचें प्रदर्शांन करण्याचीच वृत्ति अधिक असते. पांडेत- 
जींच्यासारख्या थोर राष्ट्रपुरुषाच्या शक्तीचा यक्तिंचि- 
तहि अपव्यय होऊं देणें महापातक समजलें पाहिजे, 
पार्डतजींनीं मुख्य मंत्रिपद सोडावें कीं कॉंग्रेसचे अध्यक्ष- 
पद सोडावें हा तपशील सावजनिक चर्चा करण्याइतका 
महत्त्वाचा नाहीं. पांर्डतजींच्यानेतर त्यांची जागा कोण 
घेणार हा प्रश्नहि महत्वाचा नाहीं. वतैमानकाळांत, 
आज सत्तेची व जब्राबदारीची अधिक योग्य व वाजवी 
वांटणी कशी करायची हा खरा प्रश्न आहे. याला उत्तर 
शोधले पाहिजे. 
नेहरू, विनोबा आणि जयप्रकाश 

देशांतील निरनिराळ्या विचारांमध्ये प्रजासमाज- 
वादाची विचारसरणी पंडितजींना सर्वात जवळ आहे. 
कम्युनिस्टांची परकीय देरानिष्ठा व हिंसावाद व 
जातीयवाद्यांचा आकुंचित दृष्टिकोन किंबा बऱ्याच 
कॉंग्रेसजनांत दिसणारा सामाजिक ध्येयदृष्टीचा पूण 
अभाव - यांपेक्षा समाजवाद्यांची सर्वसाधारण विचार- 
सरणी त्यांना सगळ्यांत जवळची आहे. विनोबाजींनीं 
म्हटल्याप्रमाणे ते दोघेहि गांधींचींच लकर आहेत, 


५१ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ह्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


त्यांच्यातील विरोध स्नेहमय असले पाहिजेत, आचार्य 
नरेंद्रदेव व श्री जयप्रकाश नारायण यांचे व पंडितजींचे 
खाजगी संत्रेंध आजहि जिव्हाळ्याचे व स्नेहपूर्ण आहेत. 
पण त्यांच्याशींहि कधीं मनमोकळा विचारविनिमय ते करूं 
शकत नाहींत. नेहरू व प्र, स. पक्ष यांच्यांतील परस्पर- 
संबेध ही एक छोटीशी शोकान्तिका आहे, देशांत 
विधायक कार्याची हवा निर्माण करावी -- ' आराम 
हराम हे? हा मंत्र देशभर गुंजवाबा या उद्देशाने 
समाजवादी पक्षाशीं त्यांनीं गेल्या वर्षी वाटाघाटी 
केल्या, जयप्रकाशजींनीं किमान कार्यक्रम म्हणून एक 
१९४ कलमी योजना त्यांना सादर केली. पण पंडितजी 
अशा तऱ्हेनं स्वतःला बांधून घेण्यास तयार नव्हते, 

“ गांधीजींची प्रगतिशीलता आणि सामाजिक 
न्यायप्रस्थापनेची अविरत तळमळ विनोत्राजींच्या 
कार्याशिवाय मला कोठें दिसत नाहीं? असे जयप्रकार- 
जींनीं त्यांना सांगितलें, पंडित नेहरूंनी सहकार्याची 
आवश्यकता आजेवून प्रतिपादन केली, पक्षाचे विळीनी- 
करण वा कॉंग्रेस व प्र. स. पक्ष, यांचें एकीकरण हा 
विचारहि या चर्चेत कोणाच्या मनाला शिवला नव्हता, 
विधायक सहकार्याची क्षेत्रे स्पष्ट करणें ब त्याच्या 
वाटेतील अडचणी दूर करणें हाच खरोखर या 
बाटाघाटींचा उद्देश होता. पण त्यांतून कांहीं निष्पन्न 
झालें नाहीं. इतकेंच नव्हे तर प्र, स, पक्षांत अनपेक्षित 
अश्शी एक विपरीत प्रक्रिया निर्माण झाली आणि नेहरू 
च काँग्रेस यांना अस्पृश्य समजून दूर ठेवळें पाहिजे 
अक्षी एक विचारसरणी निघाली, ती कायम राहते 
कीं बदलते, कोण जाणे ! पण राष्ट्रांत विधायक 
प्रयत्नांची हवा निर्माण कारावयाची असेल तर हे काम 
वॉँग्रेसचीं सरकारं करूं शकणार नाहींत किंवा विरोधी 
पक्षहि एकस्याच्या पुण्याईंबर ती निर्माण करूं शकणार 
नाहींत, पंडित नेहरू श्री. जयप्रकाश नारायण व 
विनोब्राजी यांचीं कार्यक्षेत्रे भित्न असलीं तरी त्या 
सर्वांची दिशा एक असली पाहिजे ब त्यांच्यांत अधिक 
विचारविनिमय व सहकार्य नांदळें पाहिजे. तरच 
राष्ट्रांत नवीन जोम निर्माण होण्याची कांहीं आशा 
आहे. 

गेल्या महिन्यांत चीनचे पंतप्रधान, चे. एन लाय 
यांना दिलीत दिलेल्या मेजवानीच्या प्रसंगीं पौडेत 
नेहरू म्हणाळे : “ ])251)97. 0601018 ४90 


ठप ठप प१?ं88 87101 ळू, एग 8 
र्जा धराहषण फा ७8 0पपत जापपिप80१ट घेर 
॥8 छा!९8 1101161 ० 111807४.” आरि- 
याई राष्ट्रांच्या पुनरत्थानारचे युग उगवले आहे. 
या युगांत चीनला व भारताला फार मोठी कामगिरी 
आहे. आपले दोन्ही देश इतिहासाची म्हणजे 
युगपुरुषाची ही अपेक्षा पूर्ण करतील अशी 
मळा आशा आहे. आपलें परराष्ट्रीय धोरण 
परिणामकारक व्हावयाचें असलें तर राष्ट्रांत नवीन 
ध्येयनिष्ठा निर्माण झाली पाहिजे, पंडित नेहरूंच्या 
कांहींहि उणिवा असल्या तरी नवभारताच्या निर्मिती- 
साठीं निसगंशक्तीप्रमाणे राबणारी ती एक प्रभावी 
शक्ति आहे. सहकार्याची क्षेत्न लोकशाही मार्गाने 
वाढवीत राहणे हाच समाजस्थित्यंतराचा मार्ग आहे. 


लोकशाहीतील राज्यकर्त्यांची 
अधिकारनिवृत्ति 
कांहीं काळ आपण अधिकार-निवृत्त व्हावें या श्री. 
नेहरू यांनीं व्यक्त केलल्या इच्छेबरद्रल * सिडने मोविंग 
हेरल्ड ? हें वृत्तपत्र म्हणते : “ लोकशाही राज्यकर्त्यांत 
एक गोष्ट हुकुमशाहींतल्यासारली आढळून येते, ती 
म्हणजे शक्‍य तितक्‍या दीथै कालपर्यंत अधिकारपदाला 
चिकटून रहाणे. त्यांना अगदीं प्रामाणिकपणे अस वाटत 
कीं आपण लोकराज्याचे सेवक असून, अधिकारपदावर 
राहूनच आपणांस ही राज्यसेवा करतां येईल | पंचाहत्तरी 
उलटून गेलेळे चर्चिळ व अँडेनावर यांनाहि अजूत 
अधिकारपदावर राहूनच काम करूं अस्ते वाटते. पण 
राजकीय सत्ताधिकाराच्या तत्त्वज्ञानात आतां नवीन 
कल्पना स्फुरत आहे, एका अथी, पश्चिमेकडील 
लोकशाहीला पूवेची ही देणगीच होय. ० - इखेळचा 
पहिला मुख्य प्रधान डेव्हिड बेन गुरिअन याने आपलें 
अधिकारपद स्वेच्छेने सोडून दिलें याचा उछेल करून, 
या इृत्तपत्नाने गुरिअनचें पुढील अर्थाचें वचन उद्धृत 
केळे आहेः “ धन्य तो देश कां ज्याचा कारभार 
सुरळित चाळून लोकशाहीची तत्त्वें इतकीं खोळ बिंबलीं 
आहेत कीं तो देश आपल्या आवडत्या, प्रतिभाशाली 
न्य ,अधिकारनिवृत्तीचा शांतपणे बिचार करूं 


णा यइम्स ऑफ इंडिया (२१। १० | पड ी, 


ष्र 


अनुक्रमणिका 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा. असृतलाल भ. याज्ञिक 


गुजरातचे लोकप्रिय कादंबरीकार के. रमणलाल देसाई 


नुकतेच सुमारे महिन्यापूर्वी श्री. रमणलाल देसाई 
स्वर्गवासी झाले, गुजराती कादंबरीकार या नात्याने 
त्यांच्याइतकी मान्यता दुसऱ्या कोणालाहि मिळाल्या- 
चें दिसत नाहीं. गुजंर-साहित्याच्या या क्षेत्रांत लोक- 
प्रियतेच्या दृष्टीने त्यांचें स्थान अनन्य होतें. श्री. देसाई 
हे केवळ लोकप्रिय साहित्यिऊु म्हणूनच नव्हे तर एक 
खरेखुरे सज्जन ग्रहस्थ म्हणूनहि प्रसिद्ध होते. सरलता, 
सोजन्य, गोडवा, नम्रता इत्यादि त्यांचे गुण त्यांच्या 
लेखनांतहि प्रकट झाले आहेत. काव्य, नाटक, लघु- 
कथा, नित्रंध, समीक्षा इत्यादि विविध क्षेत्रांत त्यांची 
प्रतिभा जरी विलास करीत असली तरी त्यांची लोक- 
प्रियता ही त्यांच्या कादंबऱ्यांवरच आधारलेली आहे. 
त्यांच्या सुमारें तीस कादंबर्‍या प्रसिद्ध झाल्या असून 
त्यांतील अनेक हिंदी भाषेंतहि अनुवादित झाल्या 
आहेत, ' दिव्यचक्ष र या प्रसिद्ध कादंबरीचा मराठी 
अनुवादहि झाला आहे. * पूणिमा र्या दुसऱ्या एका 
लोकप्रिय कादंबरीचे चलच्चित्रीकरण झालें आहे. श्री. 
रमणलाळ यांची कादंत्ररी वाचली नाहीं असा गुजराती 
वाचक मिळणे अत्यंत कठिण आहे. 

गुजराती कादंबरीवाड्य़मयाचा इतिहास अगदी 
अलीकडचा, सुमारें शंभर-एक वर्षांचा इतिहास आहे. 
श्री. नंदशंकर तुलजाशंकर महेता यांच्या १८६८ 
सालीं प्रसिद्ध झालेल्या € करण घेलो ? या कादंबरी- 
पासून त्याचा प्रारंम झाला. श्रीः महेता चि एका 
झञाळेचे मुख्याध्यापक होते. आणि “ इंगरजीप्रमाणेच 
देशी भाषांतूनहि कादंबऱ्या लिहिल्या गेल्यास उत्तम, 
ह्या तत्कालीन रसेल नांवाच्या एक शिक्षणलात्यांतील 
अधिकाऱ्याच्या सूचनेचा अंमळ करण्याच्या हेतूनें 
त्यांनीं ही ऐतिहासिक कादंअरी लिहिली. माय गुजंर- 
साहित्याचे है दालन पुष्कळच संपन्न झालें आहे. तथापि 
प्रथम श्रेणीचे कादंबरीकार म्हणून आजपर्मत केवळ 
तीनच नांबे घेतलीं जातातः “ सरस्वतीचेद्र चे लेखक 
श्री. गोबरधनराम त्रिपाठी, श्री. कन्हैयालाल मुनशी 


अनुक्रमणिका 


आणि श्री. रमणलाल देसाई. “ सरस्वतीचंद्र ' ही एक 
विद्दद्‌भोग्य कृति आहे; उच्च अभिरुचीच्या रसिक 
वाचकालाच तिचा आस्वाद घेतां येणें शक्‍य आहे. 
विविध सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, धार्मिक 
इत्यादि प्रवाहांची समीक्षा करून नव्या युगदशी 
भावनांना कादंबरीच्या रूपाने मूते करणारा तो एक 
कोरऱच होय असें म्हणतां येईल, म्हणूनच श्री. 
आनंददांकर ध्रुव यांनीं त्याचा “ पुराण ” या संज्ञेने 
उल्लेल़ केला आहे. श्री. मुनशी हे देखील एक प्रतिभा- 
वान्‌ कादंबरीकार म्हणून गुजेरसाहित्यांत प्रसिदध 
आहेत. परंतु त्यांच्या बहुतेक कादंबऱ्या ऐतिहासिक 
आहेत. आधुनिक आशा-आकांक्षांचें प्रतिविंब भूत- 
काळांत पहाण्याचा किंवा आजचे प्रश्न सोडविण्यासाठी 
भूतकाळांत प्रेरणा शोधण्याचा प्रयत्न त्यांच्या लेखनांत 
आहे. आपल्य' प्रभावी आणि चमकदार लेखनगोलीने 
गतकाळाला पुनश्च जिवंत पात्रांच्या रूपाने पुढें उभे 
करण्याचें सामथ्ये श्री. मुनशींच्या लेखणींत आहि. 
तथापि त्यांचेंहि लेखन अल्पसंख्य रसिक वाचकांपुरतंच 
मर्यादित राहिलें आहे. 
गांधीयुगांतीळ नवजीवनाचें दशन 

श्री. देसाई हे या दोन्ही कादंबरीकारांपेक्षां अगदीं 
भिन्न स्वरूपांत पुढें आळे आहेत. उच्च साहित्यिक 
अभिरुचीच्या आणि सामान्य अशा दोन्ही प्रकारच्या 
वाचकवर्गाला संतोष्रविण्याचें सामर्थ्य त्यांच्या कादंबर्‍्यांत 
आहे. गांधीयुगाला प्रारंम झाल्यानंतर गुजरातमध्ये. 
जें नवचैतन्याचें वारे खेळूं ठागळें, सामान्य जनतेमध्ये 
जोम, उत्साह आणि सामर्थ्य यांचा जो प्रत्यय आला, 
त्याला मूतरूप देण्याचा प्रयन अनेक साहित्यिकांनी 
केला आहे. श्री, सुन्दरम्‌ व श्री. उमादयंकर यांच्या 
काव्यांत ज्याप्रमाणें या मनोभावना व्यक्त झालेल्या दिस- 
तात, त्याचप्रमाणें श्री, रमणलाल यांच्या कादबर्‍्यांतहि 
त्यांचें प्रकटीकरण झालेलें दिसते. श्री. देसाई यांचें कादंबरी- 
लेखन श्री. मुनशीनंतर सुरू झालें. राजकीय कायोमुळे 
श्री. मुनशींचे लेखन कमी होऊं लागलें, अशा वेळीं ते 


षड 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


या क्षेत्रांत आले. आणि त्यांनीं आपल्या कादंबर्‍यांच्या 
द्वारें गुजराती वाचकाला इतकें मोहित व मंत्रमुग्ध करून 
खकले कीं त्यामुळें श्री. मुनशींची उणीव फारशी मासली- 
च नाहीं. श्री. देसाई यांच्या लोकप्रियतेची कारणें 
त्यांच्या सजनकौराल्यांत आणि तत्कालीन समाजांतील 
विविध भावनांचे चित्रण करण्याच्या त्यांच्या सामर्श्यांत 
सांपडतात. त्यांच्या ठिकाणीं गोवर्धनरामची युगविधा- 
बक दृष्टि नव्हती हें खरें आहे. तथापि गांधीयुगांतील 
खुजरातच्या नवजीवनाचें त्यांच्या कादंबर्‍्यांतून सामान्य 
वाचकाला असें काहीं स्पष्ट, सुंदर आणि भावपूर्ण दन 
घडलें कीं त्यामुळें त्यांच्याविषयी निमीण झालेली आत्मी- 
यता त्याला गोवधैराम वा मुनशी यांच्याबद्दल कधींच 
वाटली नाहीं, सामान्य माणसाच्या आज्ा-आकांक्षांचे 
यथार्थ आकळन आणि त्यांचा अल्यंत स्सयुक्त परिपोष 
करण्याची कला श्री. देसाईंना साधली होती. त्यांची लोक- 
प्रियता लोकांना रुचणारें लेखन कलात्मक रीतीने केल्याने 
स्त्राभाविकपणे प्रात होणाऱ्या लोकप्रियतेसारखी नव्हती. 
केवळ लोकरंजन करणारें त्यांचें लेखन नव्हते. नवे 
संस्कारयुक्त भाव प्रकट करून आनंद देण्याचें सामर्थ्य 
त्यांत होते. थोड्याबहुत प्रमाणांत का होईना त्यांच्या 
लेखनाविषयीं विचार करतांना महाकवि प्रेमानंदाच्या 
ठोकप्रियतेचे स्मरण झाल्यावाचून रहात नाहीं. दोहोंची 
बुलना करण्याचा येथे हेतु नाहीं. आपल्या एका 
कादंबरीच्या प्रस्तावनेंत श्री. रमणलाळ लिहितात : 
“गुजरातच्या सुंदर आणि सामर्थ्ययुक्त जीवनाचे 
प्रतिबिंब आपल्या लेखनांत दिसावे आणि त्यायोगे 
त्या जीवनाला थोड्याबहुत अंद्ाने प्रेरणा लाभावी 
अशी प्रत्येक साहित्यिकांची मनीषा असणें स्वाभाविक 
आहे, मी मात्र त्यांच्याच पंक्तींत बसून असाच 
उद्देश बाळगला आहे असें जाहीर करण्याचें 
छाडस कलं शकत नाहीं. नवजीवनाची प्रेरणा 
देण्याचें सामर्थ्यं माझ्या ठिकाणीं नाहीं हें मळा 
सान्य आहे. मला एवढेंच म्हणावयाचे आहे कौ नव्या 
खुजरातचा मी पक्षपाती आहे. आणि त्यामुळें मला 
दिसणाऱ्या त्याच्या सौंदर्याचे अंदातः का होईना पण 
चित्रण करणें मला अत्यंत आवडते. या माझ्या 
चुत्तीचा परिणाम म्हणजेच माझ्या कादअऱ्या होत. 
अल्बतू , गुजराती जीवन हें माझ्या आवडीचे 
ज्रीवन आहे. त्यांत होणारे फेररदल अवलोकन केल्याने 


मला आनंद होतो. त्यांतील जुनीं वा नवीं अंगोपां्गे 
माझ्या लेखनांत स्पर्शिलीं जाणें मला आल्हाददायक 
वाटतें. गुर्जर-जीवनाविषयीं जिव्हाळा व्यक्त करण्याच्या 
माझ्या लहानमोठ्या प्रयत्नांतूनच माझ्या कादंबऱ्या 
निर्माण झाल्या. ? 

अश्रा प्रकारें गांधीयुगांतील नवजीवनाचें दिग्दर्शन 
करण्याची इच्छा हीच श्री. देसाईंच्या कादंबऱ्यांतील 
प्रेरकशक्ति आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देखीळ या बदल- 
त्या जीवनावर त्यांचें लक्ष केंद्रित झालेले होतेच आणि 
त्यांच्या लेखनांत ते प्रकटहि झालेलें आहे. वास्तविक- 
पणे, नित्याचा जीवनक्रम त्यांना जसा दिसला आणि 
त्यांत जेथं वैशिष्टयपूर्ण स्थानें आढळलीं त्यांचे कला- 
वंताच्या तटस्थ भूमिकेवरून त्यांनीं आपल्या कादंबऱ्यांतून 
आलेखन करण्याचा प्रयत्न केला असे म्हणणेच अधिक 
योग्य होईल, मात्र शेवटीं शेवटीं ही तटस्थता कायम 
राहिलेली दिसत नाहीं, * दिव्यचक्षु , *ग्रामलक्ष्मी ? 
ह्या केवळ उत्तम कादंचऱ्याच नव्हेत तर गांधीयुगाचीं 
तीं सुंदर चित्रें आहेत. त्यांत सत्याग्रह, अहिंसा, 
अस्पृश्योद्वार, दरिद्रनारायणसेवा, हिंदु-मुसटमान-ऐक्य 
सर्वधरमीविषयीं पूज्युद्धि इत्यादि गांधी-तत्तवज्ञानाचीं 
विविध अंगोपांगे, त्याचप्रमाणे मिरवणुकी, प्रभातफेऱ्या 
ध्वजवंदन, लाठीमार, तुरुंगवास, ग्रामसफाई इत्यादि 
इतर तपद्षीलहि आढळतात. आणि या सर्वांच्या भोंवतीं 
आढळणारी न ब ध्येयनिष्ठ तरुणमंडळी, 
त्यांचीं स्वभे, जोम, तछखपणा » स्नेंद, 
शाय, त्याग इत्यादींचे रसभरित वर्णन श्री. 
रमणटयाळ करतात, विशेषतः या सर्व पार्श्वभूमीवर 
सुर्ध प्रणयाचे आलेखन करतांना त्यांचें खरे चातुर्य 
प्रकट होतें. त्यांच्या लोकग्रियतेंत या चातुर्याला 
बरेंच मोठें श्रेय द्यावें लागेलसे वाटते. तात्पर्य, तत्कालीन 
जीवनार्चे सुंदर चित्रण श्री, रमणलाल यांच्या कादैबर्‍्यां- 
तून झालेलें आहे. आणि गुजरातच्या सामाजिक, 
इतिहासाचें उत्कृष्ट प्रतिबिंब म्हणूनहि त्यांना महत्वाच 
स्थान मिळाल्यावानचून रहाणार नाहीं. 

सामान्यतः गांधीयुगाचे कादंबरीकार अर्से रमण- 
लालजींना म्हणता येईल. गांधीजींच्या अहिंसेचें त्यांना 
इतके आकर्षण आहे कीं त्यामुळें कांहीं वेळां तट्स्थ 
कलावंताची भूमिका जाऊन ते अहिंसाभक्त म्ह 
दिसूं लागतात. उदा०, “ भारेहो अभ्नि ” या त्यांच्या 


च्छ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


शुजरातचे ळोकम्रिय कादंबरीकार कै. रमणळाळ देसाई 


एका प्रसिद्ध कादंबरीचा १८५७ सालचे बंड हा कथा- 
विषय आहे. तथापि या घटनेचा स्वातंश्ययुद्ध म्हणून 
उल्लेष करून त्यांनीं त्यांत. अहिंसेचे आरोपण करण्याचा 
केलेला प्रयत्न पाहिला म्हणजे त्यांची ही भक्तिपरायणता 
ध्यानांत आल्यावाचून रहात नाहीं. त्याचप्रमाणें * ठग ' 
नांवाच्या एका विषयसूचक कादंबरीत त्यांनीं ठगांना 
देशप्रेमानें प्रेरित झालेळे अहिंसक बनवून टाकलें आहे. 
तथापि अहिंसेव्यतिरिक्त गांधींच्या इतर विचारांचा 
त्यांच्यावर विशेष पगडा असावासें दिसत नाहीं. कडक 
नियमपालळन करून एक प्रकारचे तपस्वी जीवन 
जगणारांची त्यांनीं टरहि उडविली आहे. याशिवाय 
साम्यबादाचाहि पुढें पुढें त्यांच्यावर खोलवर परिणाम 
झाला असावासे दिसतें. चोरी, लूटमार, खून इत्यादि 
गुन्हे हे सवे विकृत अर्थव्यवस्थेचेच परिपाक होत ही 
त्यांची ठाम समजूत असावी असे त्यांच्या अनेक 
काद्‌बर्‍यांवरून म्हणतां येतें. थोडक्यांत सांगावयाचें 
म्हणजे गांधीजींची अहिंसा आणि साम्यवादाची 
आर्थिक नीति या दोहोंवरहि त्यांची श्रद्धा आहे. 
आणि या दोहोंना एकत्र गुंफण्याचा त्यांच्या कार्द- 
बऱ्यांत प्रयत्न आहे, हा प्रयत्न करतांना त्यांनीं 
कलात्मक तटस्थता जोंवर कायम ठेवली तोंवर त्या 
योगें त्यांच्या कृतींम्थ्य कसलीहि हानि होऊं शकली 
नाहीं. परंतु उत्तरावस्थेंत मात्र त्यांचा विशिष्ट मतांविषयीं- 
र्‍्वा आग्रह वाढत गेला आणि त्यामुळें त्यांच्या 
कलेची बरीच हानि होऊं लागली असें म्हणतां येईल. 
अदुभृत, दुंगार आणि हास्य 

यामुळें श्री, रमणळाळ यांच्या लोकप्रियतेचा वा 
यरास्वितेचा विचार करतांना वास्तवतेपेक्षां त्यांच्या 
रचनाकौदाल्यालाच अधिक महत्त्व देगें जरूर आहे. 
कथानक कोठेंहि न अडतां सतत प्रवाही कते राहिले 
पाहिजे हें श्री. रमणलाल उत्तम जाणतात, यामुळ 
त्यांच्या कादंबऱ्यांतून उपकथान्के, मोठमोठे चिंतनात्मक 
परिच्छेद वा अक्याच प्रकारच्या अन्य गोष्टींचे परिच्छेद 
आढळत नाहींत. एकामागून एक इृद्ये डोळ्यापुढून 
जात राहिल्याने आपण जणूं एकादा उत्तम चित्रपटच 
पहात आहोंत या भावनेने वाचक तलछीन की 
जातो. पात्राळेखन, संवादचातुव, बहारीचीं वर्णने, 
भाषामाधु्य इत्यादि गुण त्यांच्या कादंअऱ्यांतून उत्कट, 
तेने प्रकट झाले आहेत; आणि या गुणांना रमणलाल यांच्या 


हिल 


सर्जेनात्मक कल्पनाशक्तीची जोड मिळाली आहे. 
यामुळें विविध प्रसंगांची योग्य व कलात्मक रचना 
सहज होऊन जाते; आणि ही रचना करतांना त्यांना 
कसलेहि श्रम पडत नसावेत असेंच तिचें स्वरूप 
दिसर्ते. यामुळें सामान्य वाचक इतक्या उत्साहाने आणि 
तन्मयतेने कथा वाचीत जातो कीं तिच्यांतील तर्कै- 
शुद्धता, संगति वा प्रमाणमान याकडे त्याचें फारस 
लक्षहि जाऊं राकत नाहीं. कथानकांतीळ रसपरिपोषहि 
ते उत्तम करूं शकतात. त्यांच्या कादंत्र्‍्यांठून भुख्यत्वे । 
अद्‌भुत , झुंगार आणि हास्य हे रस आढळतात. 
कथानक यदास्वी होण्याच्या दृष्टीनें या रसांना बरेंच महत्त्व 
आहे. विशेषतः कथानकांत अद्‌भुत अंश आणण्यांत 
त्यांना खास समाधान मिळत असावें असें वाटतें. 
वेषपाळट, अपघात , आग, बुडून मरणे, खून, भूमि- 
गत जीवन इत्यादि त्यांच्या कथानकांतील अगदीं 
नित्याच्या बाबरी होत. यामुळें अनेकदां आपण एकादी. 
रहस्यकथाच वाचीत आहोंत कीं काय असाहि भास 
होतो. या प्रसंगांमुळे कथानक खुलते आणि वाचकाचे 
कुवूहळ जागृत होतें; आणि कथानकरांतील दोष दृष्टी- 
आड होतात. त्यांतील तर्कसंगतीच्या वा संभाव्यतच्या 
अभावाकडे त्याचें लक्ष जात नाहीं. 

तथापि प्रणयाच्या मोहक वणैनांत रमणलाळ यांची 
प्रतिमा खरी खुलते आणि वाचकास मंत्रमुग्ध करून 
टाकते असेच म्हणावें लागेल, “ हृदयनाथ ” मध्ये 
व्यायामाचा प्रश्न, “ पूर्णिमा ” मध्ये वेश्‍्यांचे जीवन, 
“ दिव्यचक्षूं “त सत्याग्रह व अहिंसा, “ भारेलो 
अभ्नि ” मध्ये १८५७ साल्चें बंड , “ ठग”, 
“ कोकिला ”- मध्ये दांपत्यजीवन, “ ग्रामलक्ष्मीं 'त्‌ 
आमोद्धाराचा प्रश्न , “ सौंदर्य ज्योत ” मध्ये दारियाचा 
प्रश्न इत्यादि विविध प्रश्न त्यांच्या कादबऱ्यांतून हाताळ- 
ण्यांत आले आहेत. त्या स्व प्रश्नकथा आहेत. तथापि 
प्रत्येक प्रश्नाभोंबती प्रणयाचें गोड जाळें त्यांनीं विणळे 
आहे. प्रणयानेच कथानकाचा आरंभ होतो आणि 
शेवटीं ते प्रणयांतच संपते. प्रणयाचा त्रिकोण हा बहुधा 
सर्वत्र येतोच आणि शेवटीं प्रणय सफल व्हावा यासाठीं 
तिसरी व्यक्ति मोठ्या दिलदारपणगे होतात्म्य पत्करते, 
प्रणयाबरोबरच निर्दोष हास्यरस हाहि त्यांच्या लेवनाचें 
एक महत्त्वाचे आकप्रण आहे. कवि, वृत्तपत्रांचे संपादक, 
तऱ्हेवाईक अमलदार, पोलिस, केवळ नफ्यातोट्याचा क 


५५ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारतं 


विचार करणारे व्यापारी इत्यादि अनेक प्रकारच्या 
ह्रक्षणिक पात्रांची एक प्रचंड सृष्टींच त्यांनीं निर्माण 
केळी आहे. त्यांच्या हास्यमिश्रित उपरोधिक 
शेलीमुळें हीं पात्रें जिवंत आणि उठावदार झालीं 
आहेत. चुणचुणीत ध्येयवेड्या नायिका, ब्यवहार- 
शून्य वाटणाऱ्या नायकाचे चित्त आकार्षिण्यासाठीं 
त्याजवर त्या करीत असलेले प्रणयाराधनेचे प्रयोग आणि 
त्यामुळें नायकाचा उडणारा गोंधळ पहातांना प्रेमांत 
विर्माण होणारा हास्यरस अप्रतिमच म्हटला पाहिजे. 
त्याचप्रमाणे अनेक सामाजिक चालीरीती, भ्रामक 
समजुती व शिष्टसंमत व्यवहार यासंत्रंधीं रमणलाल 
यांनीं केळेली विनोदी व उपहासगर्भ टीका, त्यांच्या 
खूळ कथानकांत तिला महत्त्वाचे स्थान नसूनहि, सर्वाच्या 
तोंडीं झाली आहे. त्यांच्या कादंबऱ्यांचें स्वरूप वरण- 
नात्मक नसून दर्शनात्मक वा नाऱ्यात्मक आहे. प्रसंग 
बा स्वभावपरिपोष वर्णनाऐवजीं चटकदार संवादद्वाराच 
ते करतात. मनोरंजक लेखनशैळी आणि साधी 
व प्रासादिक भाष्रा यामुळें वाचकाच्या मनाची ते 
चटकन्‌ पकड घेऊं दाकतात, 
“ सुंदर मुखावर पांढरा डाग! ? 

तथापि ज्या गुणांमुळे रमणळाळ लोकप्रिय झाले 
आणि कादंबरीकार म्हणून मोठी प्रतिष्ठा मिळवू शकले 
त्यांतच त्यांच्या मर्यादाहि समावलेल्या आहेत ही एक 
विचित्र घटनाच म्हटली पाहिजे. कथानकाची योजना 
आखतांना त्यांची कल्पनाशक्ति अत्यंत सहायभूत 
होते खरी ! परंतु तिच्यामुळेंच प्रसंगांची संगति वा 
संभाव्यता यांजकडे अनेक वेळां दुर्लक्ष होतांनाहि 
आढळतें. योग्य संकलनाच्या अभावीं कथानक बेदरकार- 
पणें पुढें जात असलेलें दिसतें आणि रसिक वाचकाची 
निराशा होऊं लागते. ' जयंत?, “कोकिला? वा 
: झारलो असि? हीं अशा प्रकारच्या असंभाव्यतेचीं 
उत्तम उदाहरणे म्हणून नमूद करतां येण्यासारखी 
आहेत. कांहीं वेळां तर हा दोष इतक्या व्यापक 
स्वरूपांत आढळतो कीं रमणळाळ यांचें कथाळेखनांतील 
हें एक तंत्रच नव्हे ना, असाहि संशय आल्यावांचून रहात 
नाहीं, “ हा दोष म्हणचे एकाद्या सुंदर मुस्वावर पांढरा 
कोडाचा डाग असावा अशा स्वरूपाचा असून त्यामुळें 
कादंबरीची सर्व शोभा नाहींशी झाल्यासारखी होते 7 
अक्या अर्थाची गुजरातचे एक प्रसिद्ध टीकाकार श्री. 
विश्वनाथ भट्ट यांनीं केलेली टीका अगदीं रास्त वाट्ते. 


श्री. रमणलाल यांच्या लेखनांत त्यांच्या मतांधते- 
मुळेंहि महत्त्वाचा दोष निर्माण झाळा आहे. सर्वे 
गुन्ह्यांचे मूळ आर्थेक विषमता होय अंशी त्यांची ठाम 
समजूत दिसते. अप्रामाणिकपणा, चोरी, ढूटमार, खून 
इत्यादि अनेक गुन्हे हे केवळ दारिद्यांतूनच जन्माला 
आले आहेत असें ते वेळोवेळीं दर्शवितात. ही मतांधता 
साम्यवादी विचारसरणींतून त्यांच्या ठिकाणीं निर्माण 
झाली असावी असें त्यांच्या कादंबर्‍्यांवरून दिसते, 
त्यामुळें त्यांत कलात्मक हानि अनेकवार झाली आहे. 
कारण काव्यगत न्यायाच्या रचनेतून मिळणारा 
कलानंद त्यांत मिळूं शकत नाहीं. व्यावहारिक हृष्टीनंहि 
त्यांचा आग्रह योग्य वाटत नाहीं. सारे श्रीमंत हे कांहीं 
सद्‌गुणांचे पुतळे नव्हत. किंवा प्रामाणिकपणा वा 
चारिञ्य याविष्रयींचा आग्रह गरिबांच्या ठिकाणीं 
मुळींच आढळत नाहीं असेंहि नाहीं. तथापि हा 
विचार क्षणभर बाजूस ठेवला आणि दारिद्य हीच सर्व 
दुगुंणांची जननी होय हे. रमणळाल यांचें म्हणणें मान्य 
केलें तरी देखील त्यांची भूमिका समर्थनीय ठरू शकत 
नाहीं, दारिष्यामुळे घडणाऱ्या गुन्ह्याबद्दल सहानुभूति 
निर्माण होईल; आदर नव्हे. गुन्ह्यांतील गुन्हा म्हणून 
असणारा दोष त्यामुळें कसा मिटणार १? रमणलाल 
यांच्या कादंबऱ्यांतून या गुन्ह्यांचे मूळ दारिद्य होय 
असा खुलासा केल्यानें गुन्हेगार जणं आदरणीय बनतो 

अशा प्रकारचें चित्रण आढळतें. ते एके ठिकाणीं 
म्हणतात, “ एकाद्याच्या अंगीं गुण आढळला तर 
तदिप्रयक जन्मप्रास संस्कारांचा विकास होण्यासाठीं 
अनुकूळ वातावरण त्याला मिळालें असलें पाहिजे असे 
समजावें. उलट वाईट कार्य करणारा दिसल्यास 
त्याचे त्यााबतचे जन्मप्राप्त संस्कार वाढतील 
अक्या परिस्थितींतच त्यार्चे आयुष्य 
गेळें असलें पाहिजे असें म्हणावें लागते, गटारांत 
लोळणारा मद्यपी वा कैदेंत पडलेला लटारू यांच्या 
स्थानीं आपण नाहीं याचें कारण आपण नसन 
परिस्थितीच त्यात्राबन खरी जबाबदार आहे. हो 
परिस्थिति बदलल्यास अश्या प्रकारचा स्थानविनिमय 
होण्यास फारसा अबधि लागेळ असें नाहीं. ” आर्थेक 
समानता प्रस्थापित झाल्यास सगळ्याच गुणांचा विकास 
होईल. सर्व दुगुंग दासिद्यामुळेंच निर्माण होतात, 
म्हणून दुर्गुणी हा इतरांप्रमाणेंचं आदरणीय म्हटला 


४) 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


“५, 
7२५. % 
ही धि. 
द्वारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


गुजरातचे लोकप्रिय कादंबरीकार कै. रमणलाळ देसाई 


पाहिजे असा: सूर त्यांच्या ठेखनांत अनेक ठिकाणीं 
आढळतो आणि उत्तरावस्थेत त्यांचा या मताबद्दलचा 
आग्रह कितीतरी वाढला होता. गांधींची अहिंसा 
आणि साम्यवादाची ही विचारसरणी या दोन्हींचे 
त्यांना अत्यंत मोठें आकर्षण होतें. अहिंसेनें साम्यवादा- 
चा स्वीकार केला तर जगांतील सर्वच दोष नष्ट होतील 
असें त्यांना वाटत असावेसें दिसतें. त्यांच्या कादंअऱ्यां- 
वरून हें अनुमान निघाल्यावांचून रहात नाहीं. 
आरंभींची त्यांची तटस्थता पुढें पुढें या आग्रही दृत्ती- 
मुळें नाहींशी झाळी; उलट, या मताचे प्रति- 
पादन करण्यासाठीं कादंबरीचा ते साधन म्हणून उप- 
योग करीत आहेत कीं काय अशी शंका येण्यासारखे 
त्यांचें ळेखन होऊं लागलें, त्यामुळें त्यांतील कलात्मक- 
तेला उतरती कळा लागल्याचे दिसतें. नाहींतर गोळी- 
वाचूनचें पिस्तूल दाखवून आपला कार्यभाग साधू 
पहाणारा “ सोंदर्यज्योत ? मधील नायक त्यांनीं निर्माण 
केंला नसता असें वाटतें. हा गांधीवादी युवक आहे, 
गिरणींचा मालक आहे आणि कामगारांसमवेत तो 
आपल्या बगल्यांत रहात आहे. यांत आर्थिक प्रश्नाचा 
उकल होतो असा दावाहि त्यांनीं करणें शक्‍य नव्हतें. 
मतांधता कलेच्या नाशास कशी कारणीभूत होते याचा 
एक उत्कृष्ट पुरावा म्हणजे रमणलाल यांच्या उत्तरा- 
युष्यांतील कादंत्रऱ्या हा होय. 

श्री. रमणलाल यांच्यासारखा श्रेष्ठ कलावंत अशा 
प्रकारें कां लिहू लागला असा प्रश्न अनेकदां मनांत 
आल्यावांचून रहात नाहीं. कळेची ही हानि त्यांच्या 
घ्यानांत आली नसेल काय £ कादंबरीळेखनाला या 
दे्यांतील खुरटलेलें जीवन व सामाजिक वातावरण 
अनुकूल नाहीं याबद्दल ते तक्रार करतात. एके ठिकाणीं 
ते लिहितात : “गुजरातमध्यें सामाजिक कादरी लिहि- 
णाराळा एक फारच मोठी अडचण आहे, युरोपच्या आणि 
गुजरातच्या सामाजिक जीवनांत फारच मोठा फर आहे. 
युरोपांत ज॑ संभवते ते येथें मुळींच संभवत नाहीं. “घवल- 
गिरि ' हें हिमाळ्याचेंच एक रिखर आहे. परंतु एकादा 
ग्रहस्थ तेथें चढून जाण्याची धडपड करीत 
आहे हे जसें संभवनीय वाटतें तसे गुजरातच्या एकाद्या 
मगनळालच्या बाबतींत मुळींच वाटत नाहीं. जमन 
युद्ध नुकतेच संपले. पण गुजरातमधील एखादा कर्णा- 
शंकर सैनिकांची तुकडी घेऊन रणांगणावर गह ही 


युरोपियन 


न, भा, ८ 


ष्छ 


ते 


कल्पना करणें फारसें जमत नाहीं. उत्तरध्र्वाकडे 
कॅप्टन स्कॉट जाऊं शकतो. पण एकादा जोरावरसिंग 
वा बलबीरसिंग तेथें पोहोंचला आहे ही कल्पना देखील 
फारशी सोपी नाहीं. ? असल्या संकुचित व प्रगतीचा 
मार्ग रोखणाऱ्या वातावरणाला कंटाळूनच त्यांनीं कदा- 
चित्‌ साम्यवादाकडे लक्ष वळविळें असावें. परिस्थितीच 
माणसाला घडविते, आर्थिक परिस्थिति वदलल्यावांचून 
जीवन समृद्ध होणें अशक्य आहे ही कल्पना त्यांना तेथें 
मिळाली. आणि तिनें त्यांच्या संवेदनाशील मनावर 
कायमची पकड बसवली ते लिहितात : “ जिथें पोट 
भरू शकत नाहीं तिथें पाप, लांचलचपत, लवाडी ब 
अनीति. . . . उत्पादनताधनें सव जनतेच्या मालकीची 
झालीं तर महेरु (कथानकांतील एक पात्र) चोर बनणार 
नाहीं, साधु ढोंगी होणार नाहींत किंवा पाटील-तलाठी 
लांचछुचपत घेणार नाहींत. . .. पापाचं मूळ मालकी 
हेंच होय... गुन्हा संपत्तींतूनच जन्मतो. ” या 
विचारांची तपासणी करण्याचें हें स्थळ नव्हे. तथापि 
तद्विषयक आंतरिक स्वरूपाच्या आग्रही वृत्तीमुळे त्यांच्या 
कलेचें मात्र नुकसान झालें आहे यांत संशय नाहीं. 
दोषांची जाणीव 

श्री. रमणलाल यांच्या लेखनांतील आणखी एक 
दोष म्हणजे त्यांच्या कादंबऱ्यांतील वातावरणाला निश्चित 
वा मूर्त स्वरूप अनेक वेळां प्रात्त होत नाहीं हा होय. 
त्यामुळें परिणामकारकता किव्येकदां केवळ तात्पुरत्या 
स्वरूपाचीच असते. उ:1०-'' भारेलो अम़ि “-मर्ध्ये 
रदियांतील युद्ध आणलें आहे. तथापि त्याला अनुकूल 
वातावरणाचा पूर्ण अभाव आहे. त्यांच्या लेखनांत ह- 
रांची नांवें, वर्ष, स्थानचित्रे कचितच आढळतात. कथा- 
नकाची पार्श्वभूमि वहुघा अस्पष्टच रहाते. सर्व कांहीं 
हवेंत चाललें आहे असा भास होतो आणि रसहानि 
होते. र्चनेंतहि विविधतेचा अभाव दिसतो. बहुतेक 
कादंबऱ्या एका विवक्षित सांच्याच्याच आहेत. तंत्रहि 
एक प्रकारें बसून गेल्यासारखे वाटते. एकादा भावनाशील 
तरुण असायचा, त्याच्यावर प्रेम करणारी नायिका 
असायची. आणि या प्रणयाभोंवतीं ग्रामोद्धार, अहिंसा, 
सत्याग्रह, वेद्याव्यवसाय इत्यादि प्रश्नांचे घागेदोरे 
गुंफलेले असायचे, त्यांतच नंतर भूमिगत पात्र, अद्भुत 
घटना इत्यादींची योजना व्हावयाची. यामुळें एकदोन 
कादेबऱ्या वाचल्यानंतर चाणाक्ष वाचकाला कोणत्याहि 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


कादंबरींत काय असण्याचा संभव आहे याचा आरंभीच 
अंदाज करतां येणें शक्‍य होते. रमणलालना देखील हा 
दोष मान्य असावा अर्से दिसते. ““ वातावरण आणि 
विषयसंगति ही माझी एक मोठी मर्यादा आहे, हें मी 
जाणतों, आणि कला त्यामुळें अल्पजीवी ठरण्याचा संभव 
आहे हें एक सत्य असून तें मला मान्य आहे? - असे 
त्यांनीं लिहिळे आहे. त्याचप्रमाणें रमणलाल यांच्या 
कथानकांमध्येंहि कित्येकदा निरनिराळ्या घटनांचे 
परस्परांशीं असलेले संब्रंध यांत गोंधळ निर्माण होतो. 
त्याचप्रमाणें प्रमाणब्रद्धताहि नाहींशी होते. कांहीं वेळां- 
तर पूर्वाथ व उत्तरार्ध यांतील पात्रांच्या वर्णनांतहि 
मेळ घालणें कठिण होतें. त्यांना याबददलळहि जाणीव 
आहे. “ लिखाण जसजसें लहून होतें तसतसं ते 
छापळें जातें. यामुळें तें सर्वे पाहून जे फेरफार करणें 
आवदयक असते ते होऊं शकत नाहींत. मुख्य व 
उपकथानक्रांमधील प्रमाणहि राखतां येत नाहीं; ही 
तांत्रिक सदोषता कळेची हानि करते हें मला माहीत 
आहे. परंतु तरी देखीळ मी ती दूर करूं शकत नाहीं.? 
अज्ञा प्रकारचा खुळासाहि त्यांनीं केला आहे. स्वतःचे 
दोष समजत असूनहि त्यांना कां दूर करतां येऊं नवेत ? 
याच्या मुळाशीं त्यांची लोकप्रियताच होती, रमणळाल 
याची कादंघरी उत्तम खपते म्हणून प्रकाशकाचा ती 
लवकर पुरी करण्याविष्रयीं सारख्या लकडा सुरूं असाव- 
याचा आणि रमणलाठना ही मागणी पुरी करावी 
लागे, लोकप्रियता आणि तिच्यांतून उद्भवलेला व्यापारी 
दृष्टिकोण यांनीं या श्रेष्ठ कलावंताचे अत्येत मोठें 
नुकसान केलें असून कळेचीहि हानि केली आहे, अस 
एका अर्थी म्हणतां येईल, 

कादंबरीकार या नात्याने श्री. रमणळाल यांचा हा 
अल्प परिचय होय. गुजराती जीवनावर त्यांचं खं- 
खुरे प्रेम होते. आणि त्यांतील विविध प्रवाह त्यांनीं 
आपल्या लेखनांत व्यक्त केळे आहेत. आपल्या 
रसाळ व भावपूणी साहित्यनिमितीच्या योगानें 
शुजराती समाजाची सेवा केळी आहे. आधुनिक 
शुजरातर्चे सांस्कृतिक जीवन घडविण्याचे आणि 
गांधीवादी आदर्शञांना तेथे मान्यता प्राप्त करून देण्याचें 
बरेंच श्रेय श्री. रमणलाल यांच्याकडेच जातें, त्यांच्या 
निघनाने गुजर साहित्याची आणि विशेष्रतः कादंबरीची 
अल्यंत मोठी हानि झाली आहे, ही कोण भरून 


काढणार असा प्रश्न डोळ्यापुढे येतांच श्री. रमणलाल 
यांच्या समृद्ध सजेनाची स्मृति होते आणि स्वाभाविक- 
पणेच त्यांना श्रद्धांजल बाहिली जाते. त्यांच्या निधना- 
नं एक थोर कलावंत आणि आुभेच्छु सज्जन गुजरात- 
मधून गेला, हें दुःख मात्र विसरतां विसरणे अदाक्य 
आहे, 


नारळीच्या माथ्यावरी -! 


नारळीच्या माथ्यावरी 
पौर्णिमेचा चंद आला 
चांदीच्या कीं पेल्यांतुनी 
ओोती काय दुग्घ-घारा ! 
नारळीच्या माथ्यावरी 
पौणिमेचा पूणे शाशी 
खोबऱ्याची वाटी जज्ी 
फॅकियली कीं भाकाशीं | 
नारळीच्य़ा माथ्यावरी 
सुधाकर पौर्णिमेचा 
मधु व्हाया नारिकेल 
सुधा-सक करी साचा | 
नारळीच्या माथ्यावरी 
पौर्णिमचा चंद्र आला 
भालवाल-जल मला 
गमे चांदी-रस झाला | 
नारळीच्या माथ्यावरी 
पौर्णिमेचा चंद्र आला 
नारिकेळ खाऊनीया 
काय फार आुभ्र झाला 
नारळीच्या माथ्यावरी 
पौणिंमेचा ये शशांक 
वृक्षांमध्यें सम्राटाला 
करी काय अभिषेक ! 
नारळीच्या माथ्यावरी 
पौिंमेचा तारापति 
चांदीच्या कीं तलवारी 
हालतांना चमकती | 


-विश्वनाथ के. सहाबळेश्वरकर 


ष्‌ 


क यरत्िवाा 


प 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तक-परामशे 


उुस्तक-परामछा 

५ संशोधन-मुक्तावळि ? - ( सर पहिला ) - 
लेखकः म. म. बा. वि. मिराक्ी, मध्यप्रदेश- 
संशोधनमंडळ, नागपूर ( १९५४ ). 

प्राचीन भारतीय संस्कृतीवषयीं निरतिशय 
अभिमान बाळगणाऱ्या प्रांतांत महाराष्ट्राची प्रामुख्यानें 
गणना होऊं राकेल. तथापि या संस्कृतीचा आधुनिक 
साधनांच्या साहाय्यानें, आधुनिक पद्धतीने अभ्यास 
करणाऱ्यांत महाराष्ट्र तितकाच मागासलेला आहे यांत- 
हि शंका नाहीं. याचें कारण म्हणजे या साधनांची 
चांगळी माहिती असलेल्या व त्यांचा शास्त्रीय निर- 
भिमानतेनें अभ्यास करणाऱ्या व्यक्तींना मुंबई व पुणें 
येथील विश्वविद्याल्यांत योग्य त स्थान अद्याप मिळूं 
शकत नाहीं; अर्थात्‌ या विश्वविद्यालयांत एकदा 
चांगला  पुराळेखज्ञ ' किंवा 1) 0181911118 मानानें 
राहूं शकेल असें सध्या तरी संभवनीय दिसत नाहीं. 
आजकालच्या आधुनिक युगांत संस्कृतीचा 
अभ्यास अत्यंत कांटेतोळ रीतीनें करावयाचा तो 
* पुरालेखां'च्या साहाय्यानेंच करणें शक्‍य आहे. मूरत- 
कला, शिल्पकला इ० संस्कृतीची इतर उपांगे, प्राचीन 
भारतीय इतिहासांत या “ पुरालेख-शास्त्राःवर बर्‍याच 
अशीं अवलंबून असलेली आढळतात. कारण, या 
कलांची वाढ व भरभराट निरनिराळ्या काळीं व 


निरनिराळ्या प्रांतांत कशी झाली, हें या शास्त्राच्या 
साहाय्यानेंच अनेक प्रसंगीं निर्णीत करतां येतें. 

याचा परिणाम असा झाला आहे कीं, महाराष्ट्रांतील 
जाडे जाडे संस्कृत पंडित प्राचीन भारतीय इतिहास 
व संस्कृति यांविषयी वाटेल तीं विधानें भरमसाट 
पद्धतीने, सर्वशत्वाचा आव आणून, बेलाशक करतात. 
अशा प्रकारच्या कित्येक विद्वानांच्या कित्येक विधानांना, 
महामहोपाध्याय प्रि. वा. वि. मिराशी यांनीं प्रस्तुत 
: संद्योधन-मुक्तावलि या ग्रंथांत सप्रमाण व सयुक्तिक 
उत्तेरे दिळेलीं आहेत. त्यांनीं हाताळलेला विषय मुळांत 
क्लिष्ट ब कंटाळवाणा असला तरी त्यांनीं तो अतिराय 
सुलभ ब मनोरंजक करून टाकला आहे. प्रतिपक्षाचा 
मतलब शक्‍य तों त्याच्याच शब्दांत देऊन, नंतर तो 
किती “ अवास्तव ? आहे, हें पुराळेख व प्राचीन 
खवन द्यावयाचें; व तरस 


वाड्यय यांच्या आधाराने दाखवून ; 
करतांना प्रतिपक्षाच्या भरमसाट विधानांनीं किंवा 


अनुक्रमणिका 


कल्पनांनी आपला तोल जाऊं न देतां, शांतपणानें, 
प्रतिपक्षाचा योग्य तो मान ठेवून, मुद्देसूदपणानें 
त्याच्यावर तितकाच निकराचा हला करून, त्याचा 
धुव्वा उडवावयाचा, - ही म. म. मिराशी यांची कला 
आधुनिक विद्वानांना आदर्शभूतच आहे, पण यापेक्षांहि 
या कलेने जें साधलें आहे, तें महाराष्ट्राच्या संशोधना- 
च्या इतिहासांत अधिक महत्त्वाचें ठरेल. 

संस्कृत वाड्ययाचा इतिहास ज्याला ल्हिवयाचा 
असेल, त्याला म. म. मिराशी यांच्या “ कालिदास ? 
( नवभारत-ग्रंथमाला, नागपूर, १९३२४ ) या ग्रंथा- 
प्रमाणे 'संशो धनमुक्तावलि' ( मध्यप्रदेशा-संशो'धन-मंडळ- 
ग्रंथमाला, क्रमांक ५ ) हा प्रस्तुत ग्रंथहि एक अमोल 
साधन आहे. या ग्रंथांतील पहिल्या लेखांत, पुष्यमित्र 
झुंगाविषयीं बरीच माहिती गोळा कलून, तत्कालीन 
इतिहासावर त्यांनीं निःसंशय प्रकादा पाडला आहे, 
तथापि त्यात्ररोबर कांहीं चिन्त्य विधानेंहि त्यांत 
आढळतात. उदा०- प्र. ९-१० वर त्यांनीं शुंगांची 
राजधानी “ पाटलिपुत्र? होती, असे म्हटलें आहे. 
हें नंतरच्या कांहीं शुंग राजांच्या बाबतींत खरें असेल; 
पण पुष्यमित्र हा अयोध्येला होता व अभिमित्र हा 
विदिदेला होता, इतकेंच नव्हे, तर या दोन ठिकाणीं 
किंवा त्यांच्या जवळ, त्यांच्या वंदाजांचेंहि वसतिस्थान 
असावें. असें दिसून येतें. याविषयीं येथे फारशी चर्चा 
न करतां, अयोध्येब्राबतींत म. म. मिराशी यांनीं उछेखि- 
लेल्या ' सेनापति पुष्यमित्रविषयक अयोध्येच्या शिला- 
लेखाःकडे अंगुलि-निदेंशा करतां येईल. याचें भाषान्तर 
मिराशी यांनीं प्र. १५ वर केलें आहे. त्यांत कांहीं 
चुका झाल्या आहेत.  पुष्यमित्रस्य घष्ट ? म्हणजे पुष्य- 
मित्रापासून त्याचा वंशा मोजावयास सुरवात केली 
असतां, सहावा पुरुष असा अर्थ आहे, हें आम्ही 
“८ अंनाल्स्‌ ऑफ्‌ दि भांडारकर ओरिएंटळ रीसचै 
इन्स्टिटयूटू' च्या एका अंकांत दाखवून दिलें आहे. 
€ घर्मराजा ? ही पदवी इ. स. च्या पूर्वी व नंतर १-२ 
शतकांत अनेक राजांनीं घेतली होती; ब नंतर या- 
ऐवजीं ' धर्ममहाराज ? ही पदवी अधिक रूढ झाली. 
अर्थात्‌, “ घर्मराजञः पितुः फल्गुदेवस्य ” याचें * घमे- 
राजाच्या पित्याचे म्हणजे पुल्गुदेवाचे ” असें म. म. 
मिराह्ी यांनीं केलेळें भाषान्तर अयोग्य 


५९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


आहे. (प. १५ ), “ पाली वाडूमयावरून बुद्धकालीन 
* अवन्तिदक्षिणापथ * या देशांत बिदर्भाचा अन्तर्भाव 
होत असे असे दिसते ” असे म. म. मिराशी यांनीं 
( ए. २३ वर ) म्हटलें आहे. तथापि प्रत्यक्ष पाली 
वाड्मयांतीळ मूळ उछेखांवरून असे मुळींच दिसून 
येत नाहीं. अन्यत्र (प्र. ३१), ६ व ] सुमित्राने 
सिन्यु-नदीच्या दक्षिण तीरावर यवनसेनेचा पराभव 
केला ! या पुष्यमित्राच्या पत्रांतील वाक्याचा उल्लेख 
करून , महो० मिराशी यांनीं व्हिन्सेंटू स्मिथूच्या 
मताचा स्वीकार करून ही सिन्धु प्रख्यात सिन्धु-नद्‌ 
“नसून, यमुना-नदीला मिळणारी सिन्यु असावी, असे 
म्हटलें आहे. पाटलिपुत्रांतील सर्वसामान्य माहितगारा- 
ला ' सिन्धु ' चा उछलेब केला असतांना सिन्धु-नदाचीच 
कल्पना येत असली पाहिजे , याबद्दल आम्हाला 
तिळमात्र शक्का वाटत नाहीं, असें मानलें , तर शुंगा'चें 
साम्राज्य बरेंच मोठें होतं , असें मानावे लागेल, अत 
एव हिंदुस्थानच्या इतिहासांतील वैभवाचे कालखंड 
वैभवबून्य दाखविण्याचा अनेक प्रसंगीं पद्धतशीर 
प्रयत्न करणाऱ्या डॉ. व्हिन्सेंट स्मिथ व तत्सम 
पाश्चात्य इतिहासकारांना ही कल्पना मान्य 
होण्यासारखी नव्हती, ' सिंधु-नदीच्या पलीकडे 
यवनसेनेला पिटाळून लावळें? यासारख्या या 
अभिमानानं लिहिलेल्या वाक्याचा मथिता्थ ' यमुनेला 
मिळणाऱ्या सिंधुपळीकडे घालविळे ? असा करून या 
-ळेवकानीं खरोखरच ' अर्थान्तर-न्यास ? साधला आहे. 
ही यवनसेनेला सिंधुपार पिटाळण्याची कल्पना केवळ 
“ कवि-कल्पना ' नसून, ऐतिहासिक सत्य होते, असें 
आमचे मत आहे. तथापि येथे एवढें 
निर्दिष्ट करगे जरूर आहे की, आमच्यांतील मोठ- 
मोठाले विद्वानहि, डॉ, स्मिथू-सारख्यांनी उघड उघड 
साम्राज्यवादी दृष्टिकोणातून लिहिलेल्या इतिहासांत 
मांडलेल्या अनेक प्रमेयांना बळी पडळेळे दिसतात. 
डॉ. स्मिथसारख्यांना अँलेक्डंडर्‌ दि ग्रेटूरू 

स्वारीहतकी मोठी अश्शी (जलल व पाळ 
कोणतीच घटना दिसली नाहीं, त्याचा मोठेपणा वाढ- 
विण्याकरितां त्यांनीं आपल्या ग्रंथराजाची जवळजवळ 
एक-चतुथाहा एं कारणी लाविली आहेत. 
त्याचप्रमाणे जेथे कांहीं निश्चित माहिती मिळत 
नाहीं किंबा अपुरी माहिती मिळते, अज्ञा बाबतींत 


६७ 


अनुक्रमणिका 


आमच्या देशांतील साम्राज्यांचा व सम्राटांचा क्षुद्रपणा 


.दाखवावयाचा उलट, केवळ कल्पनेच्या आधारावर 


रोमन साम्राज्याचा विस्तार इ० कल्पनातीत वाढवावया- 
चा, असाहि त्यांनीं सशासत्र, पद्धतशीर व बरिनदिकत 
प्रयत्न केला, कुराण साम्राज्याविषयीं व सम्राटांविषयीं 
हँ 'क्षुद्रीकरण त्यांनीं कसे साघळें, या विषयीं “भांडार- 
कर प्राच्यविद्यामंद्रा'च्या वार्षिकांत क्रमाने प्रसिद्ध 
होत असलेल्या एका मोठ्या लेखांत आम्ही दाखविले 
आहे. त्षीच गोष्ट वस्तुतः अक्षोकोत्तरकाळीन मौ 
साम्राज्याविषयींहि आहे. कांहीं एक पुरावा नसतांना, 
अश्शोकाचें साम्राज्य त्यांच्यानंतर लगेच शकलें होऊन, 
विभागले जाऊन, ते नाममात्र राहिलें, असं डॉ. व्हिन्सन्टू 
स्मिथूनीं प्रथम मांडळे, ब हे सोरे आमच्या विद्वानां- 
च्याहि गळीं उतरविळें, ' मालविकाथिमित्रांतील सिंधु- 
नदीविष्रयींचा उल्लेख हा प्रख्यात महानदाविषयीं 
नसून, एका अल्प-प्रसिद्ध सिन्धु नदीविषयीं असल्या- 
ची कल्पनाहि याच दृष्टिकोणातून निघालेली आहे. ही 
दिसावयाला छोटी पण परिणामाने मोठी बाब असल्यानें 
याची येथे थोडीफार सविस्तर चर्चा केली आहे. 

“ कालिदास व अश्वघोष ? या शीषकाखालीं म. म. 
मिराशी यांनीं लिहिळेळे दोन लेख या संग्रहांत ग्रथित 
आहेत. या दोन कबींच्या'काव्यांत जीं अनेक साइइय- 
स्थळ आढळतात, त्यावरून बौद्ध-घमद्ेटे व ' हिंदु? 
( ब्राह्मण ) संस्कृतीचे फाजील अभिमानी असलेले 
आमचे मित्र श्री, अ, ज, करंदीकर यांनीं, आवदय- 
कता नाहीं अशा वाबतींतहि कालिदासाची तरफदारी 
केली आहे. ती अशी कौ, ब्यास-बाल्मीकी या दोन 
गच न दुसऱ्या कोणापासूनहि कालिदासाने 

डे ची उचलेगिरी ! केळी नाहीं व तो “ फारच 
झब्बळ > होता. (प. ४९), “ आमचा हिंदु 
कालि दास अश्वघोषासारख्या बोद्ध भिक्षूच्या 
दाराशी तिष्ठत होता, ही कल्पना तरी आमच्या विश्व” 
विद्याल्यांतील आचार्यीस करबते कशी १? असे श्री, 
सदी बले आज क फत (४४९१. 
आपदा नागायुनकोंडयाळा म्हणजे प्राचीन 
तात आहांत. येथे इ. स, ३ र्‍या शातकांत 
इदवाकु-सम्राटू राज्य करीत होते, त्या सम्राटांच 
अश्वमंध, अय्िशेम, वाजपेय इत्यादि यज्ञ करणारे व 
आाह्मणांना गाई व भूमि देणारे, असे बणन आहे, आणि 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तक-परामशी 


हें वर्णन कशांत आहे ? तर त्या सम्राटांच्या भगिनींनी, 
पत्नींनीं किंवा कन्यांनीं बौद्ध चैत्यांना व विहारांना 
'दानपत्ने दिलीं त्यांत ! या इक्ष्वाकूंच्या पूर्वीच्या सातवाहन 
राजांच्या कारकीदांतहि, राजे लोकांनीं * हिंदु-धर्म 
( किंवा 'ब्राह्मणधर्म') स्वीकारून यज्ञयाग करावयाचे, 
व त्यांच्या ग्रहिणींनीं किंवा मातांनीं बौद्ध लेण्यांना 
किंवा मिक्षुसंघांना दान द्यावयाचे, अशीच प्रथा 
चालूं होती असें दिसते. व हें सारें पुणें, मुंबई, नारिक, 
इ० ठिकाणच्या जवळच्या लेण्यांतील शिलाळेखांवरून 
दिसते. या दोन धर्मातील लोकांचा एकमेकांविषयी 
आदरभाव श्री. करंदीकरांच्या कल्पनेच्या बाहेरचा 
असल्यामुळें त्यांनी हे वरील उद्वार काढले 
आहेत. अर्थात्‌, “ दिडूनागानां पथि परिह्रन्‌ 
स्थूलहस्तावलेपान्‌* असा कालिदासाने आचार्य 
दिड्नागाविषयीं आदराने उल्लेव केला आहे, असें 
आम्ही म्हटलें, तर तें श्री. करंदीकरांना कदापि 
सहन व्हायचें नाहीं किंवा मान्य व्हावयाचे नाहीं. 
उलट ते आम्हाळा “ एकाद्या बद्ध मिक्षूचा कालिदास 
इतक्या आदराने उछ्ेव करतो ही कल्पनाच तुम्हाला 
कशी सहन होते ? म्हणून विचारावयाचे. आमच्या- 
जवळ असल्या प्रश्नाला उत्तर नाहीं. तथापि म म. 
मिराक्षी यांच्याजवळ असल्याहे पक्षांना भरपूर 
व मुद्रेसूद उ्तरे आहेत, असे त्यांचा ग्रंथ वाचल्यावर 
लक्षांत येईल- 

€ मेत्रदूतांतीळ रामगिरि' या लेखांत म. म. मिराशी 
यांनीं बरीच नवीन माहिती दिलेली आहे. “ माल *, 
८ आम्नकूट » * धूम्रेथ्वर) ( किंवा “ धूम्राक्ष  ) 
याविषयींची माहिती प्राचीन इतिहासांतील तज्ज्ञांना 
देखीळ नवीच आहे. ही इंग्रजींत प्रसिद्ध झालेली 
नसावी; निदान माझ्या वाचनांत नाहीं. हीवया 


थांतील इतर जी कांहीं माहिती म. म. मिराशी यांनीं 


१--पृ. ७२ वरम. म. 


तन किंचित्‌ * 
छिक्रामोदः ॥ ” असा ताम्रपटांवून वि न रि दि ऱ् 
विराजते मलिकरामोद गै-दर्शिकेंत असे दाखवून दिलें आहे कीं, नागाजुनकोंड्याला 


प्रसिद्ध करीत असलेल्या नागाजुंनकोंडाविषयक मा. 

प्राचीन काळीं श्रीपर्वत, श्रीगिरि, श्रोशैळ किंवा श्रीस्थान 
> 0 ज्ञा टत 

शिखरावर, मछिकाजुन किंवा मछाया याची पूना इवत कु 


आलेली आहे. ' मठिकामोद ? या शब्दाचा एक अ प्रि. 
दुसरा अर्थ या श्रीपर्वतीय म 


वाकाटकांच्या उछेवाची अशा रीतीने संगति लावतां येते. 
६१ 


अनुक्रमणिका 


लिकाजुंनाविषयीं आहे, याविषयीं आम्हाला 


इंग्रजींत प्रसिद्ध केली नसेल, ती सारी माहिती त्यांनीं 
तशी प्रसिद्ध करावी, अशी प्रस्तुत लेखकाची त्यांना 
नम्र सूचना आहे. 

“ कालिदासाचे कुन्तलेश्वरदोत्य ' या लेखांत म. म. 
मिराशी यांनीं सांगोपांग चर्चा केली असली, तंरी 
चाकाटक राजे हे कधीं काळीं ' कुन्तलेश ? होते कीं 
नाहीं, या प्रश्नाच्या बाबतींत त्यांचा थोडाफार गोंधळ 
उडालेला दिसतो. “ कुन्तलदेश ' हा कृष्णाकाठी 
होता, हें निर्विवाद आहे. अमरावती ( प्राचीन धान्य- 
कटक ) येथे सांपडळेल्या एका प्राचीन शिलालेषांत 
वाकाटकांचा उछेख आहे , हेंहि सुप्रसिद्ध आहे. 
कृष्णातीरावरून वाकाटक राजे उत्तरेकडे गेले , म्हणून 
कदाचित्‌ त्यांना त्यांच्या मूळदेशावरून  कुन्तलेश ? 
म्हणत असावेत; नंतरच्या काळांत नरेन्द्रसेनाच्या 
मुलीचा एका तत्काठीन कुन्तलेशाशीं विवाह झाला , 
त्या वेळीं तो भाग त्यांच्या हातून दुसर्‍या वंशाच्या 
हातांत गेला असावा. या नंतरच्या काळांत ते 
“ कुन्तळेशा ? नसावेत असे मानण्यास आम्हास फारस 
प्रत्यवाय वाटत नाहीं 

*भवभूतीच्या नाटकांतीळ कालप्रियनाथ' या लेखांत 
म. म. मिराशी यांनीं के. माधवराव व्यं. लेले यांनीं 
प्रथम सुचविलेळे, व नंतर इतर अनेक विद्वानांनीं मान्य 
केळेळें, € कालप्रियनाथ र काल्पी * हें समीकरण योग्य 
व भरपूर पुरान्यानिशीं सिद्ध करतां येत असल्याचे 
दाखवून दिळे आहे. तथापि या लेखांत, व अन्यत्रद्वि 
कांहीं ठिकाणीं, * पूर्व स्रीं'नीं केलेल्या कामगिरीबद्दल 
त्यांचा संमानपूर्वक यथायोग्य निदेश करण्यांत आलेला 
आहे, असे वाटत नाहीं. उलट, “ भवभूतीचें जन्म- 
स्थान ? या लेखांत तर श्री. मा. व्यं. लेले यांनीं काल- 
प्रियनाथ याविषयीं सुचविलेला अर्थ आपणास तित- 
कासा ' ग्राह्य वाटत नाहीं ? ( ए. ७९ ), असा म, म, 


मिराशी यांनीं “विख्यातकृष्णवणे तेलस्नेहोपलढ्धसरलत्वे । कुन्तलविषये नितरां, 


दुरुस्त ? केठेला एक रोक दिला आहे. आम्ही, 
म्हणत असून येथील मध्यभागीं असलेल्या उच्च 
किंवा श्रीपर्वतीय आन्श्न सम्राटांच्या वेळेपासून चालत 
महा० मिराशी यांनीं दिला आहे; पण स्थलवाचक 
मुळींच शंका नाहीं, अमरावतींतीळ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


भू 
ह. 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


मिराशी यांनीं स्पष्ट कबुली जबाबदिलेला आहे. हा 
न्हेख इ. स, १९३५ मध्यें लिहिला गेला; त्यानंतर त्यांना 
तें समीकरण मान्य होऊन, इ. स. १९४७ मध्ये 
त्यांनीं बऱ्याच पुराव्यानिशी त॑ मत बरोबर असल्याचें 
सांगितले, पण ते सांगतांना वर सांगितल्याप्रमाणें 
पूर्वसूरींची योग्य ती “ प्रशेसा ? झालेली नाहीं. “भव- 
भूतीचें जन्मस्थान ' या लेखाविषयीं मात्र, संशोध- 
नात्मक लेख सोप्या मराठींत कसा लिहावा याचा हा 
एक उत्कृष्ट मासला आहे, असें म्हटलें तर ही 'स्तुतिः 
होणार.नाहों, केवळ “ भूता्थकथन'च होईल. सर्वा- 
ग्रीण माहिती व सूक्ष्म विचारांची धारा ह्या दोन्हीं 
आपणास या लेखांत दिसून येतात, 


“ गाथा-सस्तरातीचा काळ ' या लेखांत मात्र 
माहिती भरपूर प्रमाणांत गोळा केली असली, तरी ज्या- 
प्रमार्णे ती प्रत्येक संशोधनपर लेखांत एकमुख ( किंवा 
“ एकांतिक ?) व्हावी लागते, त्याप्रमाणें ती येथें झालेली 
[दैेसत नाहीं, “ गाथा-सप्तरातीच्या निदान सहा आवृत्त्या 
झ्ञाल्या असल्या पाहिजेत, ' असा वेबरनें केलेला तर्क 
वस्तुतः निरमूळ असूनहि, म. म. ।मैराशी यांनीं तो 
जवळ जवळ प्रमाणभूत मानलेला आहे. तसेंच एका 
हातानें गोळा केलेला, हा ग्रंथ इ. स. ६ व्या शतकापूर्वी 
रचलेला असणें शक्‍य नाहीं याविषयींचा पुरावा, 
दुसर्‍या हातानं त्यांनीं बाजूला सारला आहे. 


* छप्पण्णय ? हें एक “ छप्पन कवींचें मण्डळ ? 
होते, असा म. म. मिराशी यांचा तर्क भरपूर पायावर 
उभारलेला आहे, असें वाटत नाहीं. अर्थात्‌ त्यांनीं 
'दिळल्या पुराव्याच्या व मांडलेल्या विचारसरणीच्या 
बाबतींत, त्यांचा तर्क मान्य न करतांहि, आदर वाळ- 
गणे हेंच युक्त होईल, एकादा तर्क भरपूर पुराव्यावर 
प्रतिष्ठित नसळा, म्हणजे त्याच्याविषयी हेटाळणी करा- 
वयाची किंवा तुच्छतेने बोलावयाचे, असा कांहीं 
असहिष्णु विद्वानांचा शिरस्ता आहे, त्यांनीं हें ध्यानांत 
ठेवावें कीं, जगाच्या ज्ञानांत प्रगति व्हावयाची असेल, 
तर थोड्याफार कच्च्या पायावरहि आधारळेळे तर्क 
ठोकांपुढें मांडणे, हेंहि अत्यंत आवश्‍यक आहे याच्या 
पुढील * हरिविजय-काव्या विषयींचा लेखहि या 
ळेल्ाप्रमार्णेच प्राकृत भाषेच्या इतिहासाच्या दृष्टीने 
बराच महत्त्वाचा आहे, 


६९ 


जता 


“ शालिवाहन शकाची पूर्वपीठिका ' हा लख 
माहितीपूणे असूनहि विषयानुरोधी नाहीं, असेंच 
बर्‍याच वाचकांना वाटेल. याउलट “ शाकनपति श्री घर- 
वर्म्याचा एरण येथील स्तंभलेख ' या लेखांत, एरण 
या सुप्रसिद्ध प्राचीन गांवीं सांपडलेल्या एका स्तंभा- 
वरील लेखाच्या साहाय्यानें जी चर्चा करण्यांत आली 
आहे, ती विष्यानुवतीं असल्यानें, त्यांत विद्वत्ता 
ठासून भरलेली नसली तरी, अधिक मनोरंजक झाली 
आहे, 


“ रामगुस्ताच्या चरित्रावर नवीन प्रकाश ? या लेखांत 
त्यांनीं रामगुप्तावर तितकासा प्रकार पाडलेला नाहीं, 
* कातिकेय ? किंवा  महीपालेदेव * या प्रतीहारराजा- 
च्या बाबतींतच मुख्य प्रकाश पाडलेला आहे, ही गोष्ट, 
कां कुणास ठाऊक, लेखाचें शीषक देतांना म. म. 
मिराशी विसरलेळे दिसतात, अर्थात्‌ त्यामुळें प्रकाशावर 
कोणतीहि छाया पडत नाहीं हें खास. 'हर्षचरितांगतीळ 
एका वाक्यांत, * चन्ट्रगुप्ताने हाकपतीचा अलिपुर नांवा- 
च्या गांवीं वध केला ' असें म्हटलें आहे. याबाबतींतीळ 
आमचें सविस्तर संशोधन अन्यत्र यथाकाल प्रसिद्ध होईल, 
येथें आम्ही थोडक्यांत एवढेंच मांडूं इच्छतों की, हा 
दाकपति म्हणजे प्रचलित सर्वमान्य (व ए> काळीं- 
आम्हालाहि मान्य असलेल्या) कल्पनेप्रमाणे उज्जयिनीचा 
दाकराजा नसून, उज्जयिनीच्या शकराज्यांचे सम्राट जे 
कुप्राण राजे. त्यांच्यापैकीं हा “ शकपति होता. दुसरें 
असे कीं, हें अलिपुर ' पंच-नद ? व सिन्धु-नद्‌ यांच्या 
मधील दुआब्रांतीह “ अलिपुर ? नांवाने अद्याप 
ख्यात असलेळें गांव आहे. अलू-ब्ी-रूनीने काऱ्होर 
किंवा कारूर नांवाच्या गांवाजवळ विक्रमादित्याने 
शकराजाचा पराभव केला असें म्हटलें आहे तो 
गांवहि अल्पुर गांवाच्या जवळ- सुमारें ५० मेला- 
वर- असल्याचें आढळून येईल, 


या लेखसंग्रहांतीळ सवाच्या शेवटचा * विद्धश्याल- 
भज्ञिके'वरील लेख तत्कालीन संस्कृतीवर चांगलाच 
प्रकाश पाडतो, केवळ तें नाटक वाचून, त्या संस्कृती- 
विषयीं जी माहिती मुळीच कळणें शक्‍य नाहीं, ती 
म. म, मिराशी यांनीं आपल्या दीघ व्यासंगाने व 
शास्त्रीय कल्पनाशक्तीनें आपणाला प्रान्त करून द्लि 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तक-परामशे 


आहे, याबद्दल प्राच्यविद्याप्रेमी त्यांचे केव्हांहि क्रणी 

रहातील, 
ग्रंथाच्या शोवटीं आपल्या मित्रांच्या आग्रहाला 
मान्यता देऊन, म. म. मिराशी यांनीं आजवर 
लिहिलेल्या दीडशेंहून अधिक इंग्रजी लेखांची व 
मराठींत लिहिलेल्या सत्तर-एक लेखांची सूची दिलेली 
आहे. ती सं्योधकास अत्यंत उपयोगी आहे. म. म. 
मिराशी यांचे इंग्रजी लेख ज्यांनीं वाचळे आहेत, त्यांना 
त्यांच्या विढ्ृत्तेविषयीं व ळेखनदोलीविषयीं आदर 
वाटल्याशिवाय रहात नाहीं. महाराष्ट्रांत त्यांच्यापेक्षा 
तिप्पटीनें लेख लिहिलेळे विद्वान नाहौंत, अस नाहीं. पण 
अद्ांच्या लेखांत, डॉ. दे, रा. भांडारकर, डॉ. अ. स. 
आळतेकर, म. म. वा. वि. मिराशी यांसारख्या विद्वान्‌ 
पुराळेखज्ञांच्या लेखांत आढळून येणारे - सर्वागीण 
माहिती, समतोल विवेचक बुद्धि व विशेषतः विचारांची 
च कल्पनांची पद्धतशीर रीतीने सुव्यवस्थित मांडणी, 
यांसारखे आवडयक असणारे गुण मुळींच आढळून येत 
नाहींत. त्यामुळें त्यांचे लेख रुक्ष व जंत्रीवजा झालेले 
आढळतात. जगाच्या ज्ञानांत भर पाडण्याच्या दृष्टीने 
ते फारच थोडे उपयोगी ठरतात, लेख किती लिहिले 
यावर विद्वानाची विद्रत्ता ठरत नसून, जगाच्या 
विचारांत प्रगति करण्याच्या दृष्टीनं कोणत्या विद्वानाची 
काय कामगिरी आहि, यावरच त्यांचे मोठेपण ठरणार 
आहे. म. म. मिराशी यांनीं लिहिलेल्या ठेखांसारखे 
१०-१५ लेखहि दुसर्‍या अनेक विद्वानांच्या लेख- 
आतकापेक्षां अधिक योग्यतेचे आहेत, हें निर्विवाद आहे. 
-ण स. का. दीक्षित. 


ब्ला:>>>>३ 


नागपूरचा सांस्कृतिक इतिहास -ळेखक : 
श्री. देवीदास गोविद लांडगे. प्रकाशक : मध्य- 
प्रदेश संशोधन मंडळ, नागपूर, ( १९५४ ). पानें 

. र्र किं. र रु. 

प्रस्तुत पुश्ततकांत नागपुर शहराच्या सुमारे गेल्या 
सव्वाशे दीडशे वर्षांचा इतिहास संक्षित्तपेणे आला 
आहे. या पुस्तकाचे विषयांच्या अनुरोधाने स्थूळ 
मानानें दोन भाग पडतात. एक भाग मराठ्यांचा 
नागपूरमध्ये प्रवेशा झाल्यापासून इंग्रजांचा अंमळ सुरू 


[ अवमान 


होईपर्यंतचा राजकीय इतिहासाचा असून तो इतिहास- 
विषयक जुन्या लिखाणाचा संक्षेपर्प आहे. या भागांत 
सुप्रसिद्ध मराठे, ब्राह्मण, प्रभु, मुसलमान घराणीं व 
त्यांतील कतृत्ववान्‌ पुरुष यांची त्रोटक माहिती आढी 
आहे. या पुस्तकाचा विष्रयाच्या दृष्टीनं दुसरा महत्त्वा- 
चा भाग म्हणजे नागपूर शहरांतील निरनिराळ्या 
सांस्कृतिक अंगांच्या इतिहासाचा होय. यांत 
नागपूरमर्थ्ये गेल्या १२५ वषौत होऊन 
गेलेळे प्रसिद्ध संत, पंडित, कीर्तनकार, गायक- 
वादकादि कलाकार, यांची संक्षिप्त माहिती दिली 
आहे, याशिवाय सामाजिक जीवनाचीं जीं विविष 
अंगे - हिंदु, जेन, खिस्तीमंदिरें, मशिदी, शिक्षण ब. 
शिक्षणसंस्था, वाचनाल्यें, वृत्तपत्रे, नाटकमंडळ्या, 
उत्सव, चालीरीती, व्यापार-उद्योगधंदे इत्यादींविषयी 
अगदीं त्रोटक असें समालोचन केळे आहे. ही सर्व 
माहिती सादर करण्यापूर्वी लेवकानें ती जशी ग्रेथावरून. 
व लेलांवरून तशीच अनेक वृद्ध, अनुभवी गृहस्थांची. 
गांठ घेऊन परिश्रमपूबेक गोळा केलेढी आहे, हा या 
पुस्तकाचा एक विशेष होय, सत्रंध पुस्तकांत माहिती 
अल्यंत परिश्रमपूर्वक गोळा केल्याचे दिसून येतें. पण 
तिच्या मांडणीचें स्वरूप त्रोटक, कांहीं ठिकाणीं तर फार 
तुटित आणि संक्रीण वाटतें. कांहीं अंगांची माहिती 
( -उदा० - दिक्षण, वाचनाल्यें, व्यापार - ) तर 
जंत्रीवजा व अगदीं अपुरी वाटते. तिचा अद्ययावतू 
परिस्थितीशी सांधा जोडलेला नसल्यामुळें नागपूरचे 
सांस्कृतिक चित्र अपुरे वाटतें. लेखकाने आपल्या 
प्रास्ताविक ' हृद्गता मध्ये यांपेक्षा व्रिस्तृत इतिहासाची . 
सामग्री आपणांजवळ लिहून तयार असल्याचें प्रकट 
केळे आहे. प्रस्तुत छोट्या इतिहासामुळें वाचकाची त्या 
आगामी विस्तृत इतिहासाबद्दळची उत्सुकता वाटेल 
यांत शंका नाहीं. 

हिंदूंच्या मंदिरांची माहिती देतांना नागपुरात 
असलेल्या गोसाव्यांच्या मठांचा उछेव लेखकाने 
करावयास हवा होता. अठराव्या शतकांतील नागपूरच्या 
इतिहासांत गोसाव्यांचा बराच हात असे, असे म्हणतात, 


-- वि. म. वेडेकर्‌ 


६ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ह्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


अखेरी साधली -लेखिका : सो. उमा फडणीस; 
भ्रकाशिक! : 
नागपूर १, (१९५४). पाने ६७. किं. १ रु 


सो. द्वारकाबाई शिरास, घरमपेठ, : 


प्रस्तुत छोट्या कादंबरीची किंवा दीधे कथेची नायिका" 


लता ही एक व्यक्तित्वाच्या विकासाकरितां धडपडणारी 
स्री आहे. तिचा नवरा मनोहर आपल्या पुरुषी नीती: 
च्या कल्पनेमुळें तिचें व्यक्तित्व दडपून टाकण्याचा 
प्रयत्न करतो, घरांत एक दुसऱ्याची विवाहित स्त्री आणून 
ठेवतो. या अन्यायी, अपमानकारक परिस्थितीला लता 
धैर्याने, संयमाने, कसे तोंड -ते व आवल्या उन्नत 
म्धक्तित्वाने परिस्थितीवर व सर्व व्यक्तींवर कशी मात 
करते, ह्याचें लेखिकेने मोठ्या मार्मिकपणे चित्रण केलें 
आहे. एका ब्राजूला कठोर वास्तव सामाजिक परिस्थिति 
आणि दुसऱ्या बाजूला व्यक्तित्वविकासाची, स्वातंत्र्याची 
प्रेरणा या दंद्राच्या संघर्षांत सांपडलेल्या लतेच्या व्यक्ति- 
त्वाला लेखिकेने जी उन्नतिकारक कलाटणी दिली आहे, 
ती या कथेच्या भोवतालच्या समाजांतोल उच्चतम 
सांस्कृतिक मूल्यांशीं सुसंगत व म्हणूनच आनंददायक 
काटते. कादंबरीची भाषा सरळ व चुरचुरीत व संवाद 
अत्यंत स्वाभाविक असून, लेखिकेचे अवलोकन व 
मनुष्यस्वभावाचें ज्ञान सूक्ष्म दिसून येते, 

“मी हाळेची कधीं पायरी चढलें नाहीं. अथवा 
उच्च शिक्षणहि घेतलें नाहीं, सध्या मी पन्नाशी उलट- 
ळेळी व थोडाफार जगाचा व संसाराचा अनुभव घेतलेली 
अशी पोक्त स्त्री आहे ” असें लेखिकेने आरंभीं 
सनेवेदनांत म्हटलें असून तिचे हें प्रकटपणे वाड्यय- 
क्षेत्रांत पहिळेंच पाऊ आहे ही गोष्ट लक्षांत आणल्यास 
प्रस्तुत कादंवरीविषयींचें कोतुक द्विगुणित झाल्याशिवाय 
रहात नाहीं. -" बि. म. बेडेकर 


नष्ट झालेल्या हजारों 


पांढरं कोड 


गांवच्या लोकांचीं प्रश- 
स्तीपत्रे व बक्षिसे पणे 
पक्त्यासहित छापलेलीं पत्रक मोफत मागवा. 
ओषघधाची किं, रुपये ५ पोष्ट खच १ रूपया 
निराळा पडल 


वद्य क, आर्‌, बारकर 
सु. पो. मंगरूळपीर जि. अकोला (म. प्र.) 
मय य कळपार जे. अकोला (स. प्र.)_ 


ककी 


(मागी 


1.3. 


्ग्ज्ञा> 
न्य 


४८>- 


स ऱयज्> 


डा 


यक यास 
223. £> 


नियमित 
उपयोग केल्याने स्त्रियांचे केस 
लांब सडक, विपुळ ब काळेभोर 
होतात तसंच केस गळणें ब 


खांडू ब्राह्मी तेलाचा 


“र “कार 
०2 


पिकणे, डोकें दुखणं, डोळ्यांची 
आग, निद्रानाशा& अपस्मार, 
वगरे मंदूचे विकार नाहींसे 
होतात. 
सांडू ब्राह्मी तेलाचा वास व रंग 
नेसागक असून त्यांत रंग अगर 


इतर सुवासिक दर्व्ये मिसळली 
नाहोंत. 


दत्तात्रेय कृष्ण सांडू 
ब्रदूस चेंबूर लि. 
फॅक्टरी च हेड ऑफिस-- 
चेंबूर, मुंबई ने. ३८ 


पत्ते फण सांडू पर्ला घेंबा 
, प्रणय 


आट. 2८.24 न | 


7-७. "क या या आरळ 


नी 1 


व चज र य हा 
०2 च्य्यन्ययडनयसियाडनासिसयचयिपयीमियनय चसि 


८४४, 
८ 


1 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


"आपल्या ग्रंथालयासाठी 


१ सत्याचे प्रयोग अथवा आत्मकथा 


| 

| 

र (चवुर्थावृत्ति) : म. गांची. .९-०-० 

: २ दिंदु धर्माची मूलतच्वे व पुनथंटना 

र (द्वितीवाृत्ति) : डॉ. राधाकृष्णन्‌ २-८-० 

: ३ उपनिपदांतील ददा गोष्टी 

; ( चतुर्थादत्ति ) : शंकरराव देव ०-१२-० 

: ४ फिलिपाइन्सच्या स्वातंत्र्याचा इतिद्दास 

ः - तये, र, देवगिरीकर १-४-०| 

! ५८ प. जवाहरलाल नेदरू $ आत्मचरित्र । 

! (प द्वितीयाबृत्ति ) १२-८-० 

: ६ विश्राम ( ष्ठावृत्ति ): साने गुदजी १-४-० 

: ७ भारतीय संस्कृति ( प्ठावृत्ति) 

र -साने गुरुजी न कली 

य आधुनिक भारत ९ द्वितीयात्रत्ति) । 

१ - आचार्य जावडेकर १२-८-० 

: ९ दिमाल्यांतीळ प्रवास ( तृतीयादत्ति) 

र - काका कालेलकर २-८-०| 

'१० गांधीजींचे विविध दर्शन (द्वितीयादृत्ति) | 

ः संकलनकार : डॉ. राघाकृष्णनू  २-८-० | 

११ जिवंत त्रतोत्सव ( हितीयाइृत्ति ) 

र - काका कानेल्कर ३-१२० 

१२ सद्ाग्रही महाराष्ट । प्रसा कटक न्यबन् 

2३ अर्थशास्त्र की अनथंद्यास्त्र ! । 
(द्वितीयःवृत्ति) : जॉन रस्किन २-०-०| 

१४ जीवन दर्शन (चतुर्थादत्ति ) । 

र -मद्दाकवि खलिल जिब्रान २-टॅट० । 


संस्कृतींचें भवितव्य ( द्वितीयादृत्ति) 


| २४ कॉँग्रेस-कथा ( द्वितीयादृत्ति ) 


आमच उत्कृष्ट भकाशन --- 


२३ द्विखंड दिंदुत्थान : डॉ. राजेंद्रप्रसाद १ १-०-०; 


ई-८- 
३-८-०; 


- गो, आ. देदापांडे 
२५ भगवान्‌ बुद्धासाठीं : शेकरराव देव 
२६ आ. कृपलानी: निवडक लेख व भाषण २-०-० 
२७ वाल्मीकि-आश्रमांतीळ प्रवचन 


- _- आचार्य जावडेकर १-०-०; 

२८ संपूर्ण स्वद्षेची : म. गांधी २-४-०! 

२९ प्रवासी : मद्दाकवि खलिल जित्राना  २-०-०; 

३० शञानेश्वरी-अंतरंग : जॉ. रा. द, रानडे २-८-०! 

३१ गांधीजींचे मानस: म. गांधी ४-०-०) 

३२ दिल्ली डायरी म. गांधी-सान गुरुजी ६-०-०, 

३ मानवजातीची कथा र 

- डॉ. हेन्री थोमस-साने गुसजी ८-०-० 

। ३ भारतीय राष्ट्रवादाचा विक्रास ; प 

- प्रा. न. र. फाटक ४-८-०: 

३५ पैगंबराचा बगीचा : खलिल जित्रान  १-८-०. 

३६ यंत्राची मर्यादा : नरहृरिभाई परीग् २-८-०; 

। ३७ जवाहरलाल नेहरू: (संक्षित आत्मकथा) १-६-०: 

३८ माझी टृत्यसाधना : रोहिणी माटे. ५-०-० ; 

९ विश्वमानव : ना. ग. जोशी २-४-०! 

४० उपनिपत्सार : देकरराव देव ३-०-०:! 
। ४९ आपल्या गगराज्पाची घडण 

| - दादा घर्माधिक्रारी ३-८-०: 

४२ जागतिक इतिद्दापाचे ओझें ददन: ; 

(खंड १ व २): पं. जवाहरलाल नेहरू १५-०-० 


४३ हिरे आणि दिरकण्या: खलिल जित्रान १-८-० 


१५ 

- डी. राधाकृष्णन्‌ १-४-० | ४४ प्रयरोजन : केलास्मू १ 
,१६ महात्मा गोतम बुद्ध ( द्ितीयाडत्ति) | ४५ पुरोगामी साठित्य : आचार्य जावडेकर २-०-० 
र [. राधाकृष्णन्‌ १-४-० ४६ मह्वाराप्ट॒ व दद 
:१७ जीवन आणि साहित्यः आचाय भागवत २-८-०| राजकारण डा ») १९८०-०९ 
(१८ प्राचीन साहित्य ( द्वेतीयावृत्ति ) ४७ समाईक सहकारी 
! _- कविसम्राट रवींद्रनाथ ठाकुर १०८००९ स्वराज्य : त 9») ९-४-० 
१९ स हो, टिळक व म. गांध डमी 
१९ संयम कीं स्वेराचार १ ( खड रा) ४८ ले ठ् 
र । गांधी र १-१२-०| ४९ वरिनोवाजी मावे सान गुख्ञा १-०-० 
र्‌ ढप़ान-ऐक्य : डेकर ३-०-०| ५० पत्नीः सान सु __ ईट८0 
२० हिंदु-युसलपान-रिकय आ, जावडेकर ३ | ६१ दैवी बंपत्‌ चर्ख्रिमाळा : पुष्प १ळे १-०-०, 

१ गीता-हृदय (चतु्थादत्ति)' सान गरुजी १-०-० | ५९ पवा त गाल पण ररे १७० र 
७२ देवी संपत्‌ च!रंचमाला $ म 

२२ हिंदूचे समाजकारण : काका कालेलकर २-४. रे दुब सतत का 

| खर्य प्रकारच्या पुस्तकांकरितां प्रथम आमच्याकडे चाकर करा 


सुलभ र! 


अनुक्रमणिका 


घोव ग्रथनाला टिळक रोड, पुण ९ 


मराठीचा विकास महाराष्ट्राचा विकास । 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
सैगणकीकृत 


नट 4. % 
0621 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


ए८४त. ४०. 8. 5177 
काहा. प 


पुपतार 11(91817 (91" ]3च7ारे& ७16 
गुषा2 (७101 2007८85 8इणातीटा2 


॥.१0?0लत, चिवट". 


ग'९]९४"१॥॥10 80त'९88 : 1२०९४1818610९0 (11:08 : 
* 5] '७7२', ४५३0?ए7 र ॥011.४ 0315, 8४१३॥१ 10१, 
ग'8९]९७॥०॥७ ]१०, 2211 १३७.07ए]र, ॥. 0. 


॥व्चा182112 1210620101": 
१11. 1), >. र. टचचडडवत, 3 5०. (गाट ), लयात, प. 5०. (ठिळण.), 


आ. 5.5.य. ( ग्या, ) ञ.3॥ ढ.1,, ७.1, 7., व. 81, 800, 6, 5., 1, 8, 1, 91, 1.) 
(107616 []12111061. 
टम 71०116(015 
उघालाादीद०0ट]]य्रार, ऐ. 0. 10910, टनालां€, १18 7091710१00 1२१. 880 पाकिटुणाता 
( छ्या राऊ. १ 18, 010110७७७ 31 ठणाल' 09] 11 01110१001६ 1)151110, 
॥॥७॥(५.)॥1-:55 ॥॥1॥९८5७ 1४५ 
ष३७ए३: पव 0814 : 813 13531,90.0' 1151015 १. ए. 
१029॥९582 6४९15 (0 
१16 781181 ६] 0०] 0० , 1,व. २०, 10801७ 00121९5 0. 0. 1111110 0011161103 
(काढ गएपाातेठ.) ऐत्याध्चा झाऱ. प], 8. पाव, 118. 00३७३ 91. 0, 
गा८्ट टणाएबटाळा5 छि 
गुगाठ घ३पयष्ट 0 91810011638 010 0 9/5 ॥॥७ 0. ए. 1050 0180 00. व. धन राणा ७18 
यिताण्य 0100 31/8 ७ प५॥॥ गाण्य वे 5९९) ९०. 1.1१. ग्वणळाच्वेणा (७0 
210५३९३ [१ ॥॥८ ॥॥॥॥1॥0 1051१५१ 1 ॥॥ 00५1२१७, 7॥0५॥0६४ ३) 
3८१७१ 0१ 0४६१ ८0२॥४-5॥॥ ४१,७१३ 


0५-५५ ५०-०० ६-. 


४*- ्ि ३3 
**र*५०९०५-००१५०४१५१२१००२१0९१0१९१0९०१0१११0१०00१२१0१०१00१११0१४00१०0४४00१*00१२0/१0१०000/*” मल्या नी 
म प ला प म मात मा प ह काडा याड काड महाड जय काकर माडा लाड माड म्हा थि 


8... 


किलर 


4 


6.१ ४५<..१ 6०१ ४५-१८ ७१५४००१०४१ ४0१५१ 60:22 60०) एक 


हर वा अ ल » (९ 5. प ८७ 
सह्याद्र इन्शुअरन्स कपन| [ल., नासिक 
( अध्यक्ष:- खासदार स. का. पाटीळ मुंबई ) 
कसी केलेले दर 
कंपनीने बिमा-हप्त्याचे दरांत ता, ११०1५४ पासून कमाठीची 
कपात केली आहे : चाळू साठअखेर मूल्यमापन : 
बोनसम*्ये अपेक्षित वाढ! विमा व एजन्सी 
करतां उत्कृष्ट कंपनी : माहितीकरतां 
लिहा !-- 


ली 


गो. ग सौंदणकर, 


र्य 


मॅनेजिंग डायेरेवटर 


022401 अबब अषा अर्ग य 
24 


-96%>० (२३०४) १ 2:42 << ४१००१०८७६० 699 6 &ॉ_) क) व्र 


्तकमणिका] मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, 


| 


, वाई 


